॥श्री॥ 


श्रीसकलसंतवाणी 


॥ श्रीगणाधिपतये नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नम: ॥ श्रीगुरुभ्यो नम: ॥ 
श्रीगणपतीला नमस्कार असो, श्रीसरस्वतीला नमस्कार असो, श्रीगुरूंना नमस्कार असो, 





श्रीज्ञानेशवरांची गाथा 
श्रीहरीच्या सगुणनिर्गुण रूपाचें वर्णन. 


१. रूप पाहतां लोचनीं। सुख जालें वो 
साजणी ॥ ९॥ तो हा विठ्ठल बरवा । तो हा माधव 
बरवा॥ ध्रु ॥ बहुता सकृतांची जोडी । म्हणुनि 
बिठ्ठलीं आवडी॥ २॥ सर्व सुखाचे आगरु। 
बापरखुमादेविवरु ॥ ३॥ 

२. चिदानंद रूप चेतवितें एक। एकपणें 
गुणागुणीं दाबी अनेक॥ १॥ आदि अंतीं गुण 
सर्वत्र निर्गुण । गुणासी अगुण भासतीना॥ धु०॥ 
कैसें जालें अरुपीं गुणीं गुणवृत्ती। सगुण पाहतां 
अंतरलें गती॥ २॥ बापरखुमादेविवरु विडठुलु 
नंदनंदनु । आदिअंतु एकु पूर्ण सनातनुगे माये ॥ ३॥ 


समाधान जालें। कृष्णरूपें बोधलें मन माझें ॥ धु०॥ 
बापरखुमादेविवरु सांवळा सर्व घटीं । चित्तें चैतन्या 
मिठी घालिताखेवों॥ २॥ 

६. सुंदर सुरेख वोतिलें। परब्रह्म तेज फांकलें। 
तें व्योमीं व्योम सामावलें। नयनीं बो माय ॥ १॥ 
'कमळनयन सुमन फांकलें। त्या परिमळा आथिलें। 
मकरंदीं वो माय ॥ ध्रु० ॥ संकोचला संसार । पारुषल्म 
व्यवहार । ब्रह्मानंद अपार। जहाला बो माय॥ २॥ 
मधुर वेदवाणी । न पवे ज्याच्या गुणीं। तें ठकावलें 
निर्वाणीं। नेति मुखें बो माय ॥ ३॥ यापरंतें बोलणें । 
न बोलणें होणें । तें म्यां आपुल्या अंगवणें। केलें 


३. मन मुरडोनि डोळां लेइलें। काळेपणें मिरवले | बो माय ॥ ४॥ ऐसियाते बोटी । लागलें तयाचे 


रूप त्याचें॥ १॥ बरवें रूप काळें अमोलिक । 
म्हणोनियां सांगतसे शुद्ध भावें ॥ धरु० ॥ रखुमादेविवरु 
अगाध काळें।॥ म्हणोनि सर्वत्र अर्पियलें॥२॥ 

४. हरपली सत्ता मुराळी वासना । सांवळाचि 
नयना दिसतसे॥१॥ काय करूं माय सांवळा 
श्रीकृष्ण। सांगितला प्रश्‍न निवृत्तीनें॥ धुळ ॥ 
बापरखुमादेविवरु सांबळीये तेज। सेजबाज निज 
कृष्ण सुखें॥ २॥ 

५. नवल देखिलें कृष्णरूपीं बिंब। सांवळी 


पाठी । रखुमादेविवरा भेटी । विठ्ठलीं बो माय ॥५॥ 

७. मूळ ना डाळशाखा ना पल्लव ।॥ तो हा कैसा 
देव आल्मअं घरीं ॥ ९॥ निर्गुणपणें उभा सगुणपणें 
शोभा । जिवाशिवा प्रभा दाविताहे॥ श्ु०॥ नकळे 
याची गती नकळे याची लीळा । आपिआप सोहळा 
भोगीतसे ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे न कळे याची थोरी । 
आपण चराचरी नांदतसे॥३॥ 

८. निळिये मंडळीं । निळवर्ण सांवळी । तेथें 
वेधलिसे बाळी । ध्यानरूपा॥१॥ वेधु वेधला 


स्वयंभ मूर्ति हरिची ॥ १॥ मन निवालें बिंबलें | निळा। पाहे घननीळा । विरहणीं केवळा। रंग 


श्रीसकलसंतवबाणी 


फकफफफफफफफकफफफफफफफफफफिफफफाफफफफपफफरफफफफफफफफफपकळाफतकफफफफफफफकफपाफप फफाफकपफपा य फी डा कपाफापाफा्फाफाफायार्ाफर्णक 


रसनें॥ ध्रु०॥ नीळवर्ण अंभ। नीळवर्ण स्वयंभ । वेधें 


१६. कांहीं नव्हे तो। अमूर्ता मूर्ति तोगे 


वेधु न लभे। वैकुंठींचा ॥ २॥ ज्ञानदेव निळी । हृदयीं | बाई॥ १॥ सहजा सहज तो। सहज सुखनिधान 


सांवळी । प्रेमरसें कल़ोळीं। बुडी देत॥ ३॥ 

९. नीळवर्ण रज। नीळवर्ण बुझे। निळिमा 
सहजे । आकारल् ॥ १॥ नीळ प्रभा दिसे। नीळपणें 
वसे । निळिये आकाश । हरपलें॥ ध्रु ॥ निळेपण 
ठेलें। निळिये गोंविळें। निळपण सोंविळें। आम्हां 
जालें॥ २॥ ज्ञानदेवी निळा। परब्रह्मी गोविला। 
कृष्णमूर्ति सांवळा । हृदयीं वसे॥३॥ 

१०. निळिये पेरणी । निळिये वाहाणी । गुणाची 
लेणीं। कृष्णवर्ण ॥ ९॥ नवल्ब गे माय । नवल्ग्रव 
चोज। निळीं निळिमा काज। आकारलें॥ ध्रु०॥ 
नीळवर्ण तनु। नीळवर्ण गुणू । निळिमा पूर्णू। हृदयीं 


तो गे बाई॥ श्रु०॥ रखुमादेविवरु तो । पुंडलिकवरद 
तो गे बाई॥२॥ 

१९७. निज ब्रह्मा ब्रह्म तो । ब्रह्मादिकां वंद्य तो 
गे बाई॥ १॥ अचिंतचिंतन तो । सारासार गुह्य तो गे 
बाई ॥ ध्रु. ॥ बाप रखुमादेविवरु विठ्ठलु तो । जनीं 
वनीं कृपाळु तो गे बाई॥२॥ 

१८. सारंगधरु तो। चक्रा आधरु हरितो गे 
बाई॥ १॥ सुलभा सुलभु तो। आटकु नटके तो 
गे बाई॥ श्चु०॥ रखुमादेविवरु तो। द्वैताद्वेतातीत 
तो गे बाई॥२॥ 

१९. विश्व भुलवी योगमाया तो। गोकुळी 


नांदे॥ २॥ झानदेवीं लील्म । मननीं निवाल्म। निळिये | रहिवासु तो गे बाई॥१॥ वसुदेवकुमरु तो। 


अवलीळा। हरपला ॥३॥ 


देवकीनंदनु तो गे बाई॥ धु०॥ रखुमादेविवरु 


११. जरासंदुमललमर्दनु तो । गजपित्राहटणु तो | तो। शुकादिकां चिंतन तो गे बाई॥ २॥ 


गे बाई॥ १॥ कुब्जकपान तो। सुदाम्या अनुसंधान 
तो गे बाई॥ ध्रु०॥ रखुमादेविवरु तो । कंसचाणूर- 
मर्दन तो गे बाई॥२॥ 

१२. ब्रह्मदिका आठकु तो। शिवध्यान 
. ध्यानकु तो गे बाई॥ १॥ गौरीजाप्यसहस्त्रनामीं 
तो। पुण्यपावन त्रैलोक्य तो गे बाई॥ धु०॥ 
रखुमादेविवरू तो। सहजपूर्ण तो गे बाई ॥ २॥ 

९३. सर्वादि सर्वसाक्षी तो। विश्वंभर खल्विद 
तो गे बाई॥ ९॥ आनंदा आनंद तो। प्रबोधा प्रबोध 
तो गे बाई॥ श्वु०॥ रखुमादेविवरु तो। विटेवरी 
उभातोगे बाई॥२॥ 

१४. श्रुतिस्मृतिवचन तो। गुह्यागुह्य तो गे 
बाई ॥ ९॥ जागता निजता तो। निज चेवविता तो 
तो गे बाई॥ श्रु०॥ परात्पर तो। रखुमादेविवरु तो 
गे बाई॥२॥ 

१५. निजगुजा गूज तो। मोहना मोहन तो गे 
बाई॥ ९॥ बोधा बोध बोधविता तो। द्वेता-द्वैत 
अद्वैत तो गे बाई॥ श्चु०॥ रखुमादेविवरु तो। सर्वादि 
सर्वेश्‍्वरु तो गे बाई॥२॥ 


२०. पैल गोल्हाटमंडळ तो। त्रिकुटा वेगळा 
तो गे बाई॥ १॥ सहजबोधीं अनुभव तो। परम 
तत्त्वी अनुराग तो गे बाई॥ श्रु० ॥ रखुमादेविवरु 
तो। ब्रह्म विटेवरी तो गे बाई॥२॥ 

२९. विज्ञानाचें ज्ञान अज्ञानी घनवट | ज्ञानें 
अज्ञान नीट लाविलें दिसें॥१॥ मी तूं हे मात 
हरपले दृष्टांत । हृदयीं हृदयस्थ निजतेजें ॥ श्लुठ ॥ 
साकार निराकार शून्याशून्य दिठा । रूपीं रूपवाटा 
हरि माझा॥ २॥ बापरखुमादेविवरु हृदयस्थ 
घटीं। बिंबोनि उफराटी कळा दिसे॥३॥ 

२२. ज्ञानविज्ञान हरि। नांदे आमुच्या घरीं । 
बाह्मजु अभ्यंतरीं जाला देव॥ ९॥ काय सांगू 
माय। त्रिभुवन धाय। पाहातां न समाय। नाना 
रूपीं॥ श्वु०॥ चढत्या वाढत्या गोष्टी । प्रगट दिसे 
घटीं। नामरूपें वैकुंठीं। नेऊनि घाली रया॥ २॥ 
ज्ञानदेवा गोडी। हरिपदीं आवडी। प्रवृत्तीची 
थडी । उलंडिली॥ ३॥ 

२३. सारसार दोन्ही न दिसती नयनीं । अवचिता 
गगनीं । बिंबलासे । ९॥ लोपले रविशशि । तेज न 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


माये आकाशीं । मेघ:श्याम मेघाशीं । लपविले ॥ ध्रु०॥ | पुनरपि जडले। कृष्णपदीं॥ गंगा अंगुष्ठधार। कौं 
दिव्यरूप तेज। तीव्र ना तेजबीज। कुंडलि | वांकिचा बडिवार तेथें सप्तही स्वर। उमटताती ॥ 
विराजे। लोपलें सूर्यो॥२॥ ज्ञानदेवा ध्यान। | स्वरूपीं रमली । म्हणोनि अधोमुख जाली । शोभती 


मनाचेंही मन। हरिचरण स्थान। दृढ केलें ॥३॥ 
२४. स्वरूपीं पाहतां बिंबीं बिंब उमटे तें 
मेघःश्याम दाटे बुंथि मनीं॥१॥ चित्त वित्त 
हरि जाला बो साजणी । अवचिता आंगणीं म्यां 
देखियला ॥ ध्रु ॥ सांवळा डोळसु चतुर्भुज रूपडें। 
दिसे चहूंकडे एक तत्त्व ॥ २॥ ज्ञानदेव म्हणे द्वैत 
निरसूनि बाही। एका रूपें बाही तरशील॥३॥ 

२५. सांवळेचें तेज सांवळें बिंबलें। प्रेम तें 
घातलें हृदयघटीं ॥१॥ निरालंब बाज निरालंब 
तेज । चित्तरस निज निजतेजें ॥ ध्ु० ॥ आदिमध्यंअत 
राहिला अनंत। न दिसे द्वैताद्वैत आम्हां रया ॥२॥ 
सानदेवीं सोय अवघाचि सामाय । सुखदुःख माय 
आम्हां नाहीं ॥३॥ 

२६. एकांति बाळा। कौों सोहंसुखशयन 
वेळा । पाहे चरणकमळा। सुंदराचे॥ तेथें अरुण 
उदेला । कीं सुमन प्रगटला । कमळणी जाला । अंतरीं 
बिकासु | तें चरण कमळकेवळ। भक्त आळिउडळ। 
सेविती सकळ। योगिजन॥ तेणें तृप्त जालें। कीं 
हृदय वबोसंडलें। म्हणोनि वाहावलें। ज्ञानडोहीं ॥ 


तेचि ते परमानंद गे माय ॥९॥ न संगवे माय । परा 


'पारुषली । दोंदिल दृष्टी जाली देखणेंपणें ॥ मनाचा 
अंकुर उगीच मुराला। तो कृष्णचि होऊन ठेला । 
अनुभविया॥ ध्रु०॥ तये पदांध्रीचे रज। तेणें तृप्ति 
वो सहज । वरि त्रिवेणी ऊर्ध्व व्रज। मज पाहतां ॥ 
ते तंव रेखा। वरि सखोल देखा । त्यावरी बोळले 
पीयूषपाणी ॥ तयेचेनि मागें । उद्धरणें जगें। म्हणोनि 


घाघुरली। पायीं प्रभावळी गे माये॥३॥ तंव ते 
निजानंद भरितें। नेणती आणिकांतें। विसरली 
आपणातें । हास्यवदनें ॥ म्हणती नेति नेति गर्जना । 
कीं माणिका खेवणा। घोट्या अनुमाना । बाळसूर्यो । 
'पोटरिया निवाळा । कीं उभलिया सरळा। जानुद्ठय 
सोज्वळा । उच्चस्तंभ ॥ उंच युगळ कटीं । माज सामावे 
मुष्टीं । सोहं समदृष्टी । दोहीं भांगीं गे माये ॥४॥ वरि 
वेढिला पिंबळा । कीं मिरवे सोनसळा । कीं कल्पतरु 
फुलेला | नाभिस्थानीं ॥ तेथें वेधु॒ गोपिबाळा । कीं 
अंतरीं सांवळा । पालवी मेखळा । अभिळाखिया॥ 
तेथें मदनु गूढपणें । रतिशये रमणे । दुजे अनुभउ 
अनुभवणें।॥ न निवडे केंही॥ सखोल नभमंडळ। 
तै ब्रह्मास्थान केवळ। कैसे पाहाले विवळ | तेथें 
जगामाजी गे माये॥५॥ रोमराजवेळा। कीं वेणी 
एकवळा। दावि निराळा। उदरामध्यें॥ हृदय 
निर्मळ | तेथें ध्येय ध्यान केवळ । वरि चरणकमळ। 
द्विजोत्तम॥ वैजयंति माळा । शोभतसे गळां। उभलेनि 
बक्षस्थळा। उभारली ॥ सरळ बाहुदंड। न कळे 
कानवड। अंगोळिया धडफुड। खुणा दावितो गे 
माये ॥६॥ ऐसा खुणा दावितसे एका। तंव दावी 
अनेका । अंगोळिया देखा । द्शावतावरी ॥ नखाची 
मंडणी । तेथें तेज तारांगणी । होत असे प्रवणी ॥ 
त्रिमिर द्वैत ॥ शुक्लपक्ष । कों अंतरीं लक्ष । सारुनियां 
साक्ष । दृशादिसर्वी ॥ एकाएकीं संचरे कौ माजि 
घरीं दुसरे। स्वयें एकसरे। नवल चोज गे माये ॥७॥ 
तेथ सानुसानु स्वर। दोहिलें अंबर। हास्यवदन 


संतसंगें। तया सोई॥ ते दोहीं भागीं। विस्तारलें | सुंदर । पावया छंदें ॥ निमासुरा नेटका। न कळे 
जगीं। म्हणोनि तया भागीं । चरणांगुष्ठ ॥ दृष्टीचा | ब्रह्मादिका। वेधुनि गोपिका। मोहियलें जग॥ 
डोळा । न निवडेच बाळा। तेथें जाला एकवेळा । | समदृष्टी नासापुटीं । नेत्रद्धय निघाले भेटी । रविशशि 
मुनिजनां गे माये॥२॥ तेथें बिंबलीं नखें। कीं | कोटी। लोपले तेथें ॥ मना मारुनि मेळा। कीं कुंडलें 
विवळणी वबिशेखें । काळेपणाचेनि द्वेषें। वाहावलीं | शोभे किळा। तेथें जाला एकवळा। योगिजना गे 
पुढां॥ उगमींच संचले। कीं वियोगें वाहावले। | माये ॥८॥ व्योमींचा मणीं । तया तळीं सहस्त्रफणी। 


धु श्रोसकलसंतवाणी 


तो लाधला सिर्वाणी] आराधितां॥ शेष वर्णिता | माये ॥३॥ क्षीरसागरींचें। निवांत सुख। असो हें 
श्रमला। हमणोनि शरण आला। शयन होऊनि | निमासुरें मुख । श्रीयेचें मनोहर देख। टवकारलें 
ठेला । तया तळीं ॥ ऐसी सुमन सेजा। कीं मवाळपण | दोंभागीं॥ पहावया ऊरूंचीं शोभा। सकळ 
बरविया वोजा । तेथें रातली रमा भाजा । न निवडे | देवाची प्रभा । तेथें तारांगणे केंचीं नभा। लेइला 
केंही॥ ऐसा झाला एकवळा। शेष म्हणे दैव | गे माये॥४॥ कटावरी ठेवूनि हात। जनां दावी 
आलें फळा। आतां पाहेल सुनीळा। कायें सेज | संकेत। भवजलाब्धीचा अंत। इतुलाची॥ सम 
माजी ॥९॥ ऐसयाचें ध्यान। जरि हें न करी मन। | चरणींच्या खुणा। उभा पंढरीचा राणा। तो 
तरीच पतन । जन्ममरण॥ चिंता साठीं फेडी। कीं | आवडे जनांमना | दुर्लभ गे माये ॥५॥ कैवल्याचा 
उभारूनियां गुढी । स्वयें सुखाचिया आवडी । कां | गाभा। कों ब्रह्मविद्येचा वालभा । निकटपणाचिया 
सांडितासी ॥ आतां करूं पाहे ध्यान । तरि सहजेंचि | लोभा । कैसा उभा असे ॥ देवा पायींची वीट । तेचि 


उन्मन । म्हणोनि समाधान । होय जीवा ॥ तीर्थ व्रत 
तप दान) जरी न करी हें मन) तरि सहजचि 


माये नीट। वरि येऊनि भीमातट। बोळग दावी 
गे माये॥६॥ नेति नेतिचेनि बिरारें। उभऊनि 


साधन । गोपिनाथु ॥१०॥ तीर्था जातां सायासी । तूं | श्रीकरारें। श्रृंगाराचेनि पडिभरें। चराचरें बोळगती ॥ 


काय एक देसि। म्हणोनि स्तविलासी । बहुतांपरी ॥ 
तंव परापश्यंती मध्यमावैखरी। या युक्तिनो 
बोलवेसी ॥ निवृति म्हणे लीळा । विश्वव्यापक 
निराळा । पाहे उघडा डोळां परब्रह्म ॥ ज्ञानदेवा 
मीपणीं । निवृत्ति ऐक्य चरणीं । सरो दुजेपणीं । हांव 
जीवा॥११॥ 

२७. मनाचा भाव माझा खुंटला हरिध्यानें । 
अवघेंचि येणें मनें काळापिवन केलें॥१॥ लघु 
म्हणो तरी सूक्ष्मही नव्हे । सूक्ष्म ह्मणो तरि अगाधही 
नव्हे ॥ या काळियाची जाली गे माये॥ ध्रु०॥ बाप 
रखुमादेविवरु सुनीळ नीळकाळा। अवघ्या सहित 
गोपाळा बुडी दिधली गे माये॥२॥ 

२८. नभ नभाचेनि सळें। क्षोभु वाहिजे 
काळिंदी जळें। सासिंनले जगाचे डोळे। तें रूप 
'पाहावया। भलतैसी हांव। मना न पुरे तेथींची 
धांव । लावण्यसिंधु सिंव सांडूनि जातो गे माये ॥ ९॥ 
सुलभ परमात्मा गे माये। मन मुरोनि देखणेपणा 
उरी । याचि कारणें उभा भिवरेतीरी । अनुपम्य जयाची 
थोरी गे माये॥ धु०॥ काळिंदीजळाचा भोंवरा। कीं 
माजी वेढूनि इंदीवरा। माळ बांधोनियां मधुकरा । 
रेमांमाजी ॥२॥ सकल सिद्धींचा मेळां । तेंवि विभूति 


हा मेखळेचा मध्यमणी । उदो केला ग्रहगणीं । मध्य 
नायकु तरणी किरणीं। विरजितु गे माये ॥७॥ 
आमुची हदयींची श्रीमूर्ति। घेऊनि विठ्ठलवेषाची 
बुंथी। आतां चाळविसी किती । बापा पालटु नेघे ॥ 
बाप रखुमादेविवरा विठ्ठला । त्वां मजशी अबोला कां 
धरिला । जीवीं जीव आहे उरला । तो निघों पाहे॥८॥ 

२९. वेद प्रमाण करावया गोकुळासि 
आला| कौं नाटळिचा कुवांसा जाला। ब्रह्म 


आणि गोवळा । ब्रह्मादिका वंद्यु ऐसा निगमु। पें 


लाजविला ॥ गणिका स्वीकारि राहो मांडला । कीं 
दशरध पतनीं चुकविला। एका तें म्हणे जागा । 
एका तें म्हणेरे निजा। तें मुचूकुंदापें काळयवनु 
आणिला रया॥१॥ विरोचनसुत। बळी बांधोनि 
जेणें। निगड निबद्ध गजा सोडविलें। एकाचीं 
बालकें काळापासूनियां हिरे। एका बाळाचे बाप 
बिदारिले। शिशुपाळा जैत देऊनियां शेखिं पाहेपां 
आपणचि जिंकोलें रया॥ ध्रु०॥ गुरुदुर्वास याचिये 
भक्ति आणि त्याचियेचि रथीं देविरुक्मिणीसहित 
खांदु चालविला । तो तेणें मानें फुंदो पाहे तंव 
कोलतिया भेणें त्रेलोक्य हिंडविला। पैजा सारूनि 
हातीं सुदर्शन वसविले कौं भीष्मपपण। साचू 


शोभे भाळा। मुगुटीं रत्नकिळा। लिंग अनुपम्य गे | केला। जितुकाचि कौरवा तितुकाचि पांडवां 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


अचोज हा अमुलारया॥२॥ जमदग्नी जनकाचा | रया ॥ ध्रु०॥ या गोंबळेनि जग। न दिसे जगपण 
बोल भूमीं न पडावा। हाठावो वरि पितृभक्तीची | भाग । पाहेपां सकळीं योग । तुझा तूंचि ॥२॥ अर्थुनि 
आवडी । जेणें साचपणा कारणें माता बधिली। कीं । पाहे दृष्टि। तंव तुझ्यापायीं पडे मिठी। आवडी 
पुराणें खोचिलीं तोंडीं ॥ असुरदैत्य संहारितां बापु | नोसंडी गांठी । तुझिया पायाची ॥३॥ आतां जरि 
तयांची पातकें दवडी । प्रजासि रायाची आण रायासी । निरुतें। तूंचि आत्मा तूंतें। सुखी सुखाचेनि निजप्राप्ति 


कवण नेमु हे तों संततपणाची प्रौढी रया॥३॥ या 
'परि चराचरींचे दानव गिंबसूनि पुसिले परोपरी । तंव 
यादवांसि अंबुलेपणची आस जाली थोरी । प्रभास 
क्षेत्री अवधियातें केली एकसरी। देवकी पुतना 
नोळखिजे। वैर भक्तीसी एकिची वोबरी। पवनु 
काय हा पंथु शोधूनियां चाले समर्थ करिल तें 
उजरि रया॥४॥ या गोविंदाची माव। हे तों 
ब्रहदिकांसि कुवाडें। तो हा मायेचेनि साचपणें 
न घेपवे। प्रकृतीचे गुण ते याचिये गांवीचे। तो 
करील तें अनुचित बरवें॥ लाघावियाचे भ्रमु 
लाघवीच जाणे यांसि कांही नवल नव्हे। बाप 
रखुमादेविवरु जाणीतला तरि उकलेल आधघवें 
रया॥५॥ 

३०. निळें हें व्योम निळें हें सप्रेम । निळेपणें 
सम आकारलें॥ १॥ नीळवर्ण ब्रह्म नीळवर्ण कर्म । 
नीळवर्ण आश्रम गुरु देखे॥ धु०॥ निळेपणें वर्तो 
नीळेपणें खातो । निळपण पाहातो निळे पणें ॥२॥ 
ज्ञानदेव आला नीळवर्ण शाळा । निळे पण गोंवळा 
रातलीये ॥३॥ 

३१९. सांबळियाचें तेज सांवळा श्रीहरि। शेज 
बाज बोवरी ब्रह्मांडाची ॥१॥ गृहदारा दिनमणि 
तेज देऊनि मेदिनी । मेरू प्रदक्षणि आप होय ॥ ध्रु ॥ 
ऐसा हा सांवळा सतेज साजणी । म्यां आपुल्या 
आंगणी देखीयला ॥२॥ ज्ञानदेवा साजण सांवळिये 
प्रभेचें। मी माझें मोहाचें हरिरूप॥३॥ 

३२. पैल सुखाचेनि माये सुकाळु। नवल 
पाहिजे हो गोपाळु। म्हणोनि योगयाग तप 
साधन। व्रत दान उद्यापन। पंचाग्नि गोरांजन 
अनुष्ठान । परि पद निर्वाण नकळे हें॥९॥ तुझ्या 
नामाचेनि आनंदें। गातांवातां जोडसी विनोदें 


रया ॥४॥ तुझें स्वरूप अदृश्य । तो मुनिमानसींचा 
प्रकाश । इंदु तूं पूर्णांश। चैतन्यघन॥५॥ बाप 
रखुमादेविवरा विठ्ठला पाहतां उघडा डोळा । दाविलें 
निधान रया ॥६॥ 

३३. सुनीळ गगना पालटु । तैसा दिसे अंगीं 
नटु। कृष्णीं बाणलासे नीळवर्णु गे माये॥१॥ 
यमुनेच्या पाबळीं। तनु घेउनि सांवळि। पावा 
वनमाळी वाजतु आसे॥ ध्रु०॥ पांबयाचेनि नादें। 
कृष्णाचेनि वेधें अमृतघनु बोळला । आकाश वबोळुनि 
वर्षाव झाला ब्रह्मरसपूर आलारे॥२॥ कान्हा 
अति सुंदर वदनारविंद आळी सेविती अनिवाररे 
आयो ॥३॥ चंदनादिटिळकुलल्लाटीं जया साजे 
मोर विसावेटी रेआयो। सुरतरु कुसुमें कबरीं 
भारुरे कुंडले झळकति कपोळीं रे आयो ॥४॥ 
बाप रखुमादेविवरु बिठ्ठलुरे। त्रिभुवनजनमोहन रे 
आयो ॥५॥ 

३४. लाउनि मनगणीची दोरी विपरीत तयाची 
कुसरी। अकळून न कळे श्रीहरी । अवघे वबोडंबर 
तुझें ॥९॥ अष्टरळकमळाची वोबरी । विपरीत तयाची 
कुसरी । एकविस खणांचे उपरी । बाहीजु कां हरी 
दाखविली ॥ ध्रु ॥ तेथ रात्र दिवस नेणिजे। सोहं 
प्रकाश सहजे। नाचविसी पंचभूतें बोजे। कवतुक 
तुझें तूं पाहसी ॥२॥ भानु निसियेचा कुवासा । येक 
राहिले याचिये आशा॥ येक ह्मणति अढळ धुरु 
कैसा। तयाचा भरंवसा त्यासिं नाही॥३॥ ऐसीं 
तयाचीं बोलणीं। अंगीं राहिलीं खेळणीं। साही 
'पावटणी करूनि। सातावरि घातु मांडिला ॥४॥ 
करीं घेऊनि आळवणी। करू नेणें बोबाळणी। 
बाप रखुमादेविवरा विठ्ठला चरणीं । चौघी जणी 
निमालिया ॥५॥ 


श्रीसकलसंतवाणी 


३५.त्रिभंगी देहुडा ठाण मांडुनिया माये । | श्रुति नेति नेति म्हणती गोविंदु रे॥ ध्ु० ॥ तुज स्थूळ 
कल्पद्रुमातळीं वेणु वाजवित आहे॥१॥ गोविंदु | म्हणों कीं सूक्ष्म रे। स्थूलसूक्ष्म एक गोविंदुरे ॥२॥ 


वो माये गोपाळु वो। सबाह्य अभ्यंतरीं अवघा 
परमनंदुवो ॥ ध्रु. ॥ सांवळे सगुण सकळा जिवांचे 
जीवन। घनानंद मूर्ति पाहतां हारपलें मन॥२॥ 
शून्य स्थावर जंगम व्यापूनि राहिला अकळ । बाप 
'रखुमादेविवरु विठ्ठलु सकळ ॥३॥ 

३६. तुरे कांबळा डांगेवरी विषाण वेणु घेऊनि 
करीं। वैजंयति रुळे कैशी वक्षस्थळावरी॥१॥ 
गोविंदु बो पैल गोपाळु माये | सुरतरु तळबटीं देखे 
कैसा उभा राहे॥ ध्रु०॥ आडत्रिपुंडू शोभत दूमिळ 
भारेंसि जे जात । नागर केशरिचीं पुष्पे केसा खोप 
मिरवत ॥२॥ हिरिया ऐशा दंतपंक्ति अधर पोंबळ 
वेली । श्रवणीं कुंडलें ब्रह्म रसाचीं बोतलीं ॥३॥ 
विश्वाचे जीवन तें म्यां सार देखियलें। योगी 
ध्याती ध्यानीं ब्रह्म तेंचि गोकुळासि आलें॥४॥ 
आजि धन्य धन्य जालें राया कृष्णासि देखिलें। 
निवृत्तिमुनिरायप्रसादें ध्यान तें हृदयासि आलें ॥५॥ 

३७. बरवा वो हरि बरवा वो। गोविंद गोपाळ 
गुण गरुवा वो॥१॥ सावळा वो हरि सावळा 
वबो। मदनमोहन कान्हो गोवळा वो॥ ध्रु ॥ पाहतां बो 
हरि पाहतां वो। ध्यान लागलें या चित्ता वो॥२॥ 
पढिये बो हरि पढिये बो। बाप रखुमादेविवरु 
घडिये बो॥३॥ 

३८.आतसिकुसुमकोशशामधनु। तुळशी- 
वृंदावनामाजी मुनीमनोपद्यादळविशाळजिरे 
आयो॥ ध्रु./॥ जलधीशयन कमलालयाजीवनु। 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु घनानंदुमूर्ति ॥९॥ 

३९. चतुरपणें चतुराननु पैं भागला | शिवुपणें 
शिवरूपु पैं जाहला॥१॥ हरिपणें हरि अंग 
रिघाला। या तिहींचा मेळा न दिसे गे माये ॥ ध्रुव ॥ 
रखुमादेविवरु तिहीं गुणां वेगळा । शक्ति नव्हे 
दादुला गे माये॥२॥ 

४०. तुज सगुण म्हणों कोौं निर्गुणरे। सगुण 


तुज आकार म्हाणों की निराकररे। साकारु निरुकारु 
एकु गोविंदुरे॥३॥ तुज दृश्य म्हणों कीं अदृश्यरे। 
दृश्यअदृश्य एकु गोविंदुरे॥४॥ निवृत्तिप्रसाद 
ज्ञानदेव बोले। बाप रखुमादेविवरु विठ्ठलुरे॥५॥ 

४९. चंचळ चांदिणें सोमविणें भासलें। तेज 
निमालें रविबिंबेंबिणें ॥१॥ जगत्रजीवनु हाणे 
जगासी कारण। तें अणुप्रमाण तेथे दिसे॥२॥ 
बापरखुमा-देविवरु अणुप्रमाण भासला । सगुण 
निर्गुण जाला बाईये बो॥३॥ 

४२. दोन्ही बाहीं संतांची सभा । सिंहासनी 
उभा श्रीविठ्ठल ॥ ९॥ गाती नारद तुंबर प्रेमें। हरीचें 
नाम गर्जती ॥२॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु उभा। 
त्रैलोक्याची शोभा शोभतसे ॥२॥ 

४३. ऐसा अवतार नरहरिस्तंभामाझारी । 
भक्तांपरोपरी धरी रूपें॥ ९ ॥ धरुनिया महीत्व झाला 
नृसिंहरूप । वेदशास्त्रांसी अमूर्त मू्तीस आला ॥२॥ 
बापरखुमादेविवरु नरहरी अवतारु । वर्ण सारदुधरु 
निजरूप॥३॥ 

४४. स्वर्ग जयाची साळोंखा। समुद्र पाळी 
पिंड देखा। शेषासरिखी बैसका। जो आधार 
तिही लोकीं ॥९॥ लिंग देखिलें देखिलें। त्रिभुवनी 
विस्तारले ॥२॥ मेघधारीं तपन केलें । तारापुष्यीं 
वरी पूजिलें। चंद्रफळ ज्या बाहिलें। वबोवाळिलें 
रविदीपें ॥३॥ आत्मनेवेद्य समर्पिलें। ब्रह्मानंद मग 
वंदिलें। ज्योतिर्लिंग मग ध्याईलें। ज्ञानदेवी हृदयी ॥४॥ 

४५. देव आहे जैसा तैसा नेणवे सहसा। 
भांबावला कैसा विश्वजनु॥ तया रूप ना रेखा लय 
ना लक्षण। ते प्रतिमें आणून वासना रूपें॥१॥ 
देखा सर्वगत निराळा अद्वैत । तया मूर्तिमंत ध्याय 
जनु ॥ तिहीं देवासि आरु जेथुनि विस्तारु । तो ध्वनि 
ओंकारु त्या आरु । आतां तो नाद ना बिंदु काळा 
ना छंदु। अक्षय परमानंदु सदोदितु॥२॥ अवतरे 


निर्गुण एकु गोविंदुरे॥१॥ अनुमाने ना अनुमाने ना। | तैसाच नव्हे होय तें न संभवे। आहे तें आधघवें 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग १9 


लाघव रया॥ तो येकट एकला रचला न वेचला। | जाला॥८॥ 
आदिअंतीं संचला अनंतपणें॥ पृथ्वी आप तेज ५०. राम बरवा कृष्ण बरवा। सुंदर बरवा 
वायु आकाश हीं सकळही हारपती प्रळयांती ॥ तो | बाइयांनो ॥९॥ केशव बरवा माधव बरवा । गोपाळ 
निरशून्य निरुपम निरंजन निर्वाण । ते दशा पाषाण | बरवा बाइ्यांनों ॥ २॥ बाप रखुमादेविवरु त्रिभुवनी 
केंवि पावती॥३॥ पाहातां या डोळां परि न दिसे | गरुवा। विठ्ठलु बरवा बाइयांनो ॥३॥ 
कांहीं केल्या । व्यापुनियां ठेला बाहिजु भीतरि॥ तो ५१. साती बारी दोन्ही आपणचि होऊनि । 
पदपिंडा अतीतु भवभावरहितु। बापरखुमादेविवर | सुरतरु माझारी वोळगे॥ तळीं त्रिभंगी मांडूनि 
विठ्ठलु ह॒दयांतु रया ॥४॥ ठाण घेऊनि मेघाचें मान। विजु एकी वेढुन बरवे 
४६. मन मारुनि डोळां लेईलें। काळेपणें | गर्जतुगे माये ॥१॥ नवलावोगे माये न्याहाळितां 
मिरवलें रूप त्यांचें ॥९॥ बरवें हें रूप काळें | कैसे मनाचे नयन उमलताती॥। तीही एक दृष्टि 
अमोलिक । म्हणोनि सांग जें शुद्धभावें॥२॥ | जिव्हा लाभती तरी। सुलभु देखतां बोलतीगे 
रखुमादेविवरु अगाध काळें रूप। म्हणोनि सर्वत्र | माये॥ ध्रु०॥ पाहो याचे पाय। शंभूचिया माथां 
व्योम व्यापियेलें ॥३॥ माये। सासिन्नली चंद्रदाहें गंगेतें ॥ तेथ असुराची 
४७. काळेपणाचा आवो अंबरीं बाणला। तो | शिरें। येथे सकळ शरीरें। तोडराचेनि बडिवारें। 
एकु दादुला देखिला डोळां॥१॥ काळें मनुष्य | बरीजतुगे माये ॥२॥ तेज सांवळें। रूप लाधलें 
मानव जालें। अरूप रूपा आलें गोविंदपणें ॥ ध्ु०॥ | परिमळें। अनंगाचेनि सळें। कासीं कासियेला ॥ 
रखुमादेविवरु विट्ठुलु सोहंधरु । त्यानें माझा वेव्हार तो पालउ पांढर गळे। होतुकां जगाचे डोळे । 
बहु काळें नेलागे माये॥२॥ दुरूनियां सुनिळें। रोबिलेंगे माये ॥ ३॥ उपनिषदाचा 
४८. ज्याचें गुणनाम आठवितां मनचि नाहीं | गाभा । माजी सौंदर्याची शोभा । मांडिला दोखांबा । 
होय। अनुभवाचे पाय पुढें चालती ॥ १॥ निर्गुणगे | तैसा दिसे देखा॥ वेगळालिया कुंभस्थळा। परि 
माय गुणवंत जाला । प्रतिबिंबीं बिंबतसे चैतन्याचें | हातु सरळा । पालटु बांधला माळा । मेखळा मिसेंगे 
मुसे। प्रति ठसावत तें वृंदावनीं ब्रह्म असेगे | माये ॥४॥ भलतेउते वाहे न बाहे नदी। जेंबीं 
माये ॥२॥ बापरखुमादेविवरु डोळसु सावळा । द्वैत | स्थिरावे अगाधीं। तैसी पुंजालता हे मंदी। दोही 
अद्वैत सोहळा भोगविगे माये ॥३॥ वेदांची ॥ वरिलिया वक्षस्थळा। नुपुरे स्थानीचा 
४९. निळिये रजनी वाहे मोतिया सारणी । | डोळा । मागून निघे कमळा। नव्हे रोमराजी ॥५॥ 
निळेपणें खाणीं सांपडली ॥ १॥ आंगणीं चिंतामणि | लावण्य उदधी वेळा। तेंचि पै वैजयंती माळा । 
जळधरु सिंपणी । अमृतसाजणी जीवनकळा॥२॥ | वरी शोभतसे सोहळा । साहकारवेचा॥ म्हणे प्रेम 
सुमनाचे शेजे विरहिणी विराजे। शयनीं सुलजे | पुष्कळा। थडिये लाभे सकळा । नयनसुखाच्या 
आरळ सेज॥३॥ माजयानें हटीं मुखकमळ | सुकाळा। जग मेळवितुगे माये॥६॥ भोंवतीं 
टेंकी । निळिये अवलोकी कृष्णमूर्ति ॥४॥ कमळणी | तारागणें पुंजु, मांजी अचळ सुरिजु। आला 
आमोद सुस्वाद मकरंद! चंदनाची अभेद उटी । वक्षस्थळा उजु। तैसा दिसे देखा॥ जेवणे न 
अंगीं ॥५॥ कर्पूरपरिमळें दिव्य खाद्य फळें।॥ ठेऊनि | अंगें । उभऊनि श्रीकरायोगें। योगनादातटी रंगे। नभु 
सोज्वळें वाट पाहे ॥६॥ मन तो निळिये गोविंदाचिये | दुमदुमितवो माये ॥७॥ इंद्रधनुष्य काढिलें। तया तळीं 
सोसे । विरहिणी पाहे वाटुलि ऐसी ॥७॥ ज्ञानदेवी । बहुडलें। तेचि कुरुळीं वेढिलें। समाधिसुख देखा ॥ 
निळिये वाटुली गोविंदीं । कृष्ण निळिये पदीं ठाव | आवारीचा गुणु। श्रुतीगर्भी समवर्णु । दोहीं स्वरीं 


८ श्रीसकलसंतवाणी 


फफफफपणफफणकफफफफपाफफपफकप्रपापाफपफफकप यायाय कालाय फी थी यी यीन य कीक कक स पपणपपॉरंर?१0ाी?ॉ?४?१े१४े0?१ॅ॑१ॉ/३१ ४शिशणण फफकफफफककफफकफफफकफकफपाकफफफफफपफााफफफयाकध्ाफफर्पाफाकर्कणाप्फकफ फफफफफफफपिकफपाीफकडफकफफाकककरातातररककधाफफफक 


गोडी वेणु । जग निववीतुबो माये ॥८॥ या वेधितां ॥ कुंडलाचिये दीप्ती। लोपला गभस्ती। 
कांहींच नुरे। रूपा आले हेंचि खरें। वरी दाविता हे | सुखस्वरूपाची शांति। येणे सुखेंगे माये ॥९॥ 





माजिरें। गोपवेशाचें ॥ तमावरी हातियारे। रविकाज 
काईयेरे। तैसा रखुमादेविवरें। बिरें घेतलेंगे माये ॥९॥ 

५२. मदनमूर्ति विश्वीं अळंकारिली। ते 
डोळ्यां असुमाय जाली। पाहतां मनाची वृत्ति 
नुपुरे तेथिची सोय। तेथें भरोनि वोसंडिली गे 
माये ॥९॥ अभिनव रूप कैसें मना अगोचर अरूप 
रूपासि आलें। तें हें कल्पद्रुमातळीं ठाण मांडूनि 
देहुडें। तेणें आनंदघनें निवविलेंगे माये ॥ शु०॥ 
चिदानंदाची मांदुस किंचिद्घन चिदाकाश। तेज: 
पुंज प्रकाश चरणीं शोभा॥ निडारलें दृष्टि पाहतां 
रूपाचा एकवळा। कैसा साकारे सोहळा भोगीतसे 
गे माये॥२॥ सकळ तीर्थ अर्तिलीं। तीं क्रषिवंदें 
घेऊनि बेसलीं । पावन झालीं । चरणांगुष्ठीं ॥ वाकी 
तोडरु गजरीं। गर्जतुसे नानापरी तो श्रुतिनादु 
अंबरीं। सांठवलागे माये॥३॥ उपनिषदाचा 
गाभा। परी देहुडा पाउलीं उभा। जानुजघनींच्या 
प्रभा । नभ धबळलें॥ सुरंग सोनसळा । वरी वेढिला 
पिंवळा। त्यावरी गाठियला मेखळा। रत्नखचितगे 
माये॥४॥ हा जगडंबरु जगदाभासु। कौं ठसावला 
आभासु । नाभिकमळीं प्रकाशु। चतुरानना ॥ पाहता 
तेथींची हाव । मना न पुरे तेथींची थाव । म्हणउनि 
सगुण ध्यान । करी तुझेगे माये ॥५॥ ब्रह्मांडाचिया 
कोडी । रोमरंध्रीं उतरंडी । मदन सांडुनिया प्रौढी । उदरा 
आला ॥ सुघटित वक्षस्थळ । निरोपम केवळ। वरी 
पदयुगुळ। द्विजोत्तमगे माये ॥६॥ चहूं पुरुषार्थाचें 
साधन तोचि आयुधें मंडन । बाहीं बाहुबटे मंडन । 
मंडना आलें॥ बीर कंकण मनगटीं। कांडोवांडीं 
मुद्रा दाटी। कैसा अलोहित नखें बोटीं। वेणु 
बाहे बो माये॥७॥ ब्रह्म ऐसें धेनु आतला। कों 
सुधारसु मुराला । तोचि नादु सुस्वर आला । पावया 





आतां पाहतां पाहतया दृष्टी नपुरे। ध्यातां मनचि 


नुरे। आंत बाहेरी पुरे। व्यपूनि ठेला ॥ मावळलिया 
दृष्टि पाहातां देखणें ठसावलें। निर्गुण गुणासि 


आलें। सदोदित गे माये॥१०॥ आतां हा केंवि 


पाहावा। पाहातयेचि दृष्टि) मन मनेंचि दिधली 


मिठी । तेथील ते गोडी रूपासी आली ॥ म्हणती 
निवृत्ति। ज्ञानदेवा पाहे चित्तीं। आतां जागृतीच्या 
अंती । सुखशातिं रया॥११॥ 

पंढरीमाहात्म्य. 

५३. आनंदाच्या ताटीं अमृताची वाटी । 
बिवेकतारूं घोटी रसनाबळें॥१॥ तें हें रूपडें 
रूपस विठ्ठल। पुंडलिकें बहु साल प्रार्थियलें ॥ ध्यु० ॥ 
तारावया जन व्हावया पावन। जड मूढ अज्ञान 


हरीपाठें ॥२॥ कर्म धर्म करितां शिणली येतां 


जातां। मग पुंडलिकें अनंता प्रर्थियलें ॥३॥ 
येउनिया श्रीहरी भीमेच्या तीरीं । सुदर्शनावरी पंढरी 
उभाविली॥४॥ अमरतरुवर तीर्थ सरोवर । वेणुनादी 
श्रीधर खेळताती ॥५॥ बागडे गाती हरि वाकुल्या 
कुसरी तेथें पुंडलिक परोपरी स्तवन करी ॥६॥ 
धन्य पंढरीनगरी फावली चराचरी । धन्य जो भूमीवरी 
दृष्टीभरी हरी देखे ॥७॥ ज्ञानदेवा बीज विठ्ठल 
केशीराज। नव्हे ते नवल चोज प्रत्यक्ष हरी ॥८॥ 

५४. अवघाचि संसार सुखाचा करीन | आनंदें 
भरीन तिन्ही लोक ॥९१॥ जाईन गे माय तया पंढ- 
रपुरा। भेटेन माहेरा आपुलिया ॥२॥ सर्व सुकृताचें 
फळ मी लाहीन। क्षेम मीं देईन पांडुरंगीं18३॥ 
बापुरखुमादेवीवरु विठ्ठलेंसी भेटी । आपुले संवसाटी 
करूनि ठेला॥४॥ - 

५६. न चलति शब्द खुंटले पै बाद। एक 
तत्त्व भेद नाहीं रूपा॥१॥ तें रूप पंढरीं भरलें 


छंदें॥ अधरीचें अमृत। पिकलेंसे ब्रह्मरस। तेणें | चराचरीं। माझा माजी घरीं बिंबलेंसे॥२॥ 
जाला सौरसु । गोपिजनागे माये॥८॥ नयनींचे रखुमादेविवरु पुंडलीकवरु । निळियेचा आगरु 
तारे। दो पक्षीं प्रेम पुरे। द्वैताद्वैत एकसरें। ठकलें | पंढरीये ॥ ३॥ 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


फशफफकफफकफफफफफफफफफकफफफिकफफफफफकफफफाफफफफफफफफपफीफकफकपाकफीकफफककफकककफफफफककफफकफफफफफफफफफफफफफफकफ 


५७. दुजें द्वेत सांडी एक तत्व मांडी । अद्वैत | तेंचि हरिरूप पंढरिये॥ १॥ . धन्य. कुळ धन्य 


ब्रह्मांडी पै सुकीजे॥ १॥ तें रूप पंढरी पुंडलीका 
द्वारी । मुक्ति मार्ग चारी वश्य रया। अनंतीं अनंत 
बोतलें संचीत। वैकुंठ अदभुत उभें असे॥२॥ 
ज्ञानदेवी ध्यान मन मोन चरण। आपणची मग्न 
तेथें जाले॥ ३॥ 

५८. तत्वें तत्व धरी कोहंभाव होकारी। सोहं 
सोहं करी कोण सये॥ १॥ सोकरी पुंडलिकु 
ज्ञान पुण्यश्लोकु । बिठ्ठलु त्रेलोकु उद्धरिले॥ २॥ 
सखी जाय तेथें भाव बळिवंत । प्रपंच देहांत नाहीं 
तुज ॥ ३॥ ज्ञानदेव पुसे निवृत्ति सौरसें। पुंडलिकें 
कैसें पुण्य केलें॥ ४॥ 

५९. एको म्हणे भाव धरूं नेदी मौन तेथींचे 
बो ज्ञान मज सांगे॥ १॥ एकीनें सांगितलें दुजीनें 
परिसलें । प्रपंचा पुसलें तेणें रूपें॥ २॥ तें घरटी 
कडी सोकरी बागडी। सोहं कथा उघडी पंढ- 
रीये॥ ३॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तीस मनें। नयनांसी 
पारणें देखतांची ॥ ४॥ 

६०. पंढरीचे वाटे अनंत घडती याग। 


जन्म। जयासि पंढरीचा नेम। चित्तीं अखंड 
विठ्ठल प्रेम॥ ते धन्य भक्त. भूमंडळीं ॥ ध्रुळ॥ 
तोचि तीर्थरूप सदा। तया दोष न बाधिती 
कदां। जो रातला परमानंदा। तेथें सर्व सिद्धी 
बोळंगती ॥ २॥ ऐशीं वेदशास्त्रीं पुराणी । जो रातला 
नामस्मरणीं । धन्य तया तीर्थ पर्वणी । धन्य वाणी 
तयाची ॥ ३॥ पंढरीसी कोर्तन करी । पुंडलिकासी 
नमस्कारी । विठ्ठल चरण अंतरीं धरी। धन्य जन्म 
तयाचा ॥ ४॥ सकळ कुळाचा तारकु। तोचि 
जाणावा पुण्यश्लोकु । पांडुरंगी रंगला निशंकु । धन्य 
जन्म तयाचा ॥ ५॥ त्यासी अंतीं वैकुंठप्राप्ती । ऐसें 
शुकें सांगितलें परीक्षिती। जे जे हरिचरणीं 
भजती। ते ते पावती वैकुंठ ॥ ६॥ मानें स्फुंदत 
नाचत रंगणीं। प्रेम विठठल चरणीं। सर्व सुख 
खाणी । बाप रखुमादेवीवर विठ्ठल॥ ७॥ 

६३. वाजतसे बोंब कोण्ही नायकती 
कानीं। हरि हरि न म्हणती तयांसी थोर जाली 
हानी॥ १॥ उठा उठा जागा पाठीं भय आलें 


बैकुंठींचा मार्ग तेणें संगें ॥ १॥ जपतप अनुष्ठान मोठें। पंढरिवांचुनी दुजा ठाव नाहीं कोठें॥ ध्रु०॥ 
क्रिया कर्म धर्म। हें जाणताती वर्म संतजन ॥ २॥ | तापत्रयाग्रीचा लागला बोणवा । कवण रिघे आड 
भक्तिमार्ग फुकटा आनंदाची पव्हे। लागलीसे सवे | कवण करी सावाधावा॥ २॥ देखोनि ऐकोनि 
पुंडलीका॥ ३॥ दिंडी टाळ घोळ गरुडटकियाचे | एक बहिर अंध जाले। विषयाचे लंपट बांधोनि 
भार । वैष्णवांचे गजर जये नगरीं ॥ ४॥ तिहीं लोकीं | यमपुरीस नेले॥ ३॥ आजा मेला पणजा मेला 
दुर्लभ अमर नेणती। होउनी पुढती सेविती ॥ ५॥ | बाप मसणा नेला । देखत देखत नातु पणतु तोही 
सनकादिक मुनी ध्यानस्त पै सदा । ब्रह्मादिकां | वेडा जाला॥ ४॥ व्याघ्र लासी भूतें हीं लागताती 
कदा न कळे महिमा ॥ ६॥ ज्ञानदेव निवृत्ती पुसतसें | पाठीं। हरिभजन न करितां सगळें घालूं पाहे 
कोडें। पुंडलिकें केवढें भाग्य केलें ॥ ७॥ पोटीं ॥५॥ संतसंग धरा तुम्ही हरिभजन करा। 
६१. माझे जिवींची आवडी । पंढरपुरा नेईन | पाठीं लागलासे काळ दांत खातो करकरां॥६॥ 
गुढी ॥ १॥ पांडुरंगी मन रंगलें। गोविंदाचे गुणीं | बापरखुमादेविवरा विठ्ठला शरण । भावे न निघतां 
बेधलें ॥ २॥ जागृति स्वप्न सुषुसि नाठवे। पाहतां रूप | न चुके जन्ममरण ॥ ७॥ 
आनंदीं आनंद साठवे ॥ ३॥ बापरखुमादेविवर सगुण ६४. हें नव्हे आजिकालिचें। युगां अठ्ठाविसांचें । 
निर्गुण । रूप विटेवरी दाविली खुण॥ ४॥ मज निर्धारितां साचें। हा मृत्युलोकुचि नव्हे॥ 
६२. कल्पना वृक्षासी देखिलें। चिंतामणीस । हाचि मानिरे निर्द्धारु । येर सांडिरे विचारु । जरी 
चिंतिलें। कामधेनुसी आपेक्षिलें। जीण्या जिवविलें | तूं पाहासि परात्परु । तरि तूं जारे पंढरिये ॥ १॥ बाप 


१० श्रीसकलसंतवाणी 


तीर्थ पंढरी । भूवैकुंठ महीवरी । भक्त पुंडलिकाचे | मंगळदायकाचें प्रेम आथिलें। कीं ब्रह्मरसाचें 
_ द्वारी। कर कटावरी राहिला॥ ध्ु०॥ काशी अयोध्या | बोतिलें घोसुलें। ब्रह्मविद्येचें सार मथिलें। देखा 
आवंति कांति। मथुरा माया गोमती । ऐशीं तीर्थ | सकळ आगमींचें संचलें । की बापरखुमादेविवर 
इत्यादि आहेति। परि सरी न पवती पांडुरंगी ॥२॥ | विठ्ठल नामें मढिलें। श्रीगुरु निवृत्तीनें दिधलें। 
हाचि मानिपारे विश्वासु । येर सांडिरे हव्यासु | जरि | प्रेमखुण रया ॥४॥ 

तूं पाहासि वैकुंठवासु। तरि तूं जाये पंढरिये॥३॥। ६८. जयातें पाहतां परतला आगमु । निर्गमा 
आड बाहे भीमा । तारावया देह आत्मा । पैल थडीय । नाकळे दुर्गमु। सिद्धांसाधक निरुतें वर्मु। न पडे 
परमात्मा । मध्य राहिला पुंडलिकु ॥४॥ या तिहींचें | ठायीं सर्वथा॥१॥ तें या पुंडलिका वोळलें । प्रेम 
दरुशन । प्राण्या नाहीं जन्ममरण । पुनरपि आगमन । प्रीतीनें घोळलें। भक्तिमातेनें चाळविलें । आधीन केले 
येथें बोलिलेंचि नाहीं ॥५॥ पंढरपुरी म्हणिजे  आपणया॥ धरु०॥ जे माये अविद्ये वेगळें । गुणत्रया 
भूबैकुंठ। ब्रह्म तंव उभेचि दिसताहे नीट। या | नातळे। काळें गोरें न सांवळें। निर्धारितां नेणवे॥२॥ 
हरिदासासी बाळुवंट । जागरणासी दीधलें। म्हणोनि । जें द्वैताहूनि परतें । तें सुखातें वाढविते । योगी लक्षी 
करा करारे क्षीरापति। नटा नटा कोौर्तनवृत्ती। ते | लक्षित ज्यातें। परि नेणवे सर्वथा ॥३॥ जें अरूपा 
नर मोक्षातें पावती । ऐसें बोलती सुरनर॥६॥ हें | रूपा वेगळे । सहर्नामांहूनि आगळें । परम कृपेचें 
चोविसा मूर्तींचे उद्धरण । शिवसहस्त्रनामासी गहन। | कोंवळे। क्रियाकर्मविरहित॥४॥ जें ब्रह्मरसाचें 


हेंचि हरिहराचें. चिंतन । विश्ववंद्य हे मूर्तितें। तो 

हा देवादि देव बरवा । पाडुरंग सदाशिवाचा निज 

ठेवा। बापरखुमादेवीवरु पंचविसावा । चोविसा 
मूर्ति वेगळा ॥'७॥ | 

- ६५. पातेजोनि खेंबासि आणिलें । येणें 

आपणिया समान मज केलें गे माये ॥१॥ पाहेपां 


नवल कैसें बितलें। मन उन्मनी उन्मन ग्रासिलें॥२॥ 


पाहेपां येणें रखुमादेविवरा विठ्ठले । पाहेपां राहणें 
पढंरपुरीं केलें ॥३॥ | 

६६. जें येथें होतें तें तेथें नाहीं । ठाईंच्या 
- ठाई हरपलें॥९१॥ घरांच्या घरीं जाली चोरी । 
आपणावरी आळु आला ॥२॥ पंढरपुरी प्रसिद्ध 
. जाणा पुरविल्या खुणा ज्ञानदेवा ॥३॥ 

६७. क्षीर सागरीचें निजरूपडें। पाहतां 
'पारखिया त्रिभुवनीं न संपडे। तें उभें आहे बाडें 
कोडें। पुंडलिकाचे आवडी ॥ १॥ मेघश्याम घेउनियां 
बुंथी । जयातें श्रुती पें बानिती। कीं तें पुराणांसी 
वाडे । तें पंढरिये उभें असें कानडे गे माये ॥२॥ 
आवडीच्या वालभें गोजवलें गोजिरें। पाहातां 
साजिरें त्रिथुवनाएक गे माये॥३॥ तें सकळ 


गोठलें। तें पंढरिये प्रगटलें। बापुरखुमादेविवर 
बिडुलें। नामें आधिलें चोखडें रया॥५॥ 

६९. नेणो विठो मार्ग चुकला! उघडा 
पंढरपुरा आला । भक्तें पुडलिकें देखिला। उभा 
केला विटेवरी॥१॥ तो हा विठोबा निधान। 
ज्याचें ब्रह्मादिकां ध्यान । पाउलें समान । विटेवरी 
शोभती ॥२॥ रूप पाहतां तरी डोळसु । सुंदर पाहतां 
गोपवेषु। महिमा वर्णितां महेशु। जेणें मस्तको 
वबंदिला॥३॥ भक्तिसुखें लांचाबला। जाऊं नेदी 
उभा केला । निवृत्तिदास म्हणे विठ्ठला । जन्मोजन्मी 
न विसंबे॥४॥ 

७०. त्रिपुटीं भेदूनी मनाच्या मोळी । तें आलें 
भूमंडळीं पंढरिये ॥९॥ नाम लाधलें नाम लाधलें 
पुंडलिकें केलें खेवणें देखा॥२॥ समर्था पाथीं 
भोजन जालें । पंचामृत घेतलें धणीवरी ॥३॥ बाप 
रखुमादेविवरु विठ्ठलेसी तृप्ती । यथार्थ भावितां कळों 
येईल चित्तीं ॥४॥ 

७१. आकानिकेलेचिकनामातु। कारले धसिगे 
मरुळादने॥१॥ चलुवाने चलुवने पंढरीराया 
चलुवाने। यल्ले दौनर्कवाने॥२॥ पुंडलिकने भक्ती 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


झडरर्जित्रापरीप्राथाफकाफ्ञाआरर्था्ाकाणाचालाफाफाफक्ाकणफकफकफपपाी पफ फफयफपाफीकफफफिफफफफफफकफफफफकफाफफफफफ्रफफपाफकफफफफफफकफिफफफफकफफफफ 


११ 





बंदा । रखुमादेविवर विठ्ठलुने॥३॥ 


॥३॥ कासे कसिला पितांबरु । चरणीं ब्रिदाचा 


७२. जोडुनिया जोडी जेणें हुंडारिली दुरी।॥ | तोडरु ॥४॥ नाभीकमळीं जन्म असे| ब्रह्मादिकां 


भिकेची आवडी तया नावडे पंढरी॥१॥ करंटे 
कपाळ ज्याचें नाम नये वाचे॥ सदैव सभाग्य 
तोचि हरीरंगीं नाचे॥ ध्रु ॥ आपण न करीं यात्रा 
दुजियासि जावो नेदि। विषयाचा लंपट शिकवी 
कुविद्या कुबुद्धी ॥२॥ ऐसें जन्मोनि नर भोगिती 
अघोर। न करिति तीर्थयात्रा तया नरकीं बिढारे॥३॥ 
पुंडिलकें भक्तेरे तारिले विश्वजना | वैकुंठीची मूर्ति 
आणिली पंढरपुर पाटणा॥४॥ कायावाचामनें 
जिवे सर्वस्वें उदार। बापरखुमादेविवरा विठ्ठलाचा 
वारिकर॥ ५॥ 

७३.शरीर हें स्थळ मळानिर्मळाचें मूळ। 
पाहोनि चोखाळ आदिपुरुषासी । जन्म मरणाचिया 
उचलुनि पेडी। मग तया बिंबडीं ज्ञान पिके ॥१॥ 
पंढरिचें पिक नसमाये अंबरीं। तें शेत सोकरी 
पुंडलिक ॥ध्रु०॥ ऐहिक परत्र दोन्ही शेताचीं 
आउतें। मुंड मुंड तेथें कुळवाडिये। उचलुनि पेंडी 
कासिया समुळीं। मग पुण्यकाळीं बोलवले ॥२॥ 
' गरुडटके दोन्ही शेताची बुझवणी। दस कुडपणी 
नामघोष। एकवीस स्वर्गाचा घालुनिया माळा । मग 


अपैसे॥५॥ हस्तकडगे बाहुवटे। विठोबा शृंगार 
गोमटें ॥६॥ अंगीं चंदनाची उटी। ते देखोनि मन 
संतुष्टी ॥७॥ गळा वैजयंती माळा। मणीमंडित 
वक्षस्थळा ॥८॥ कानीं कुंडले झळाळा। श्रीमुख 
दिसतें वेल्हाळा ॥९॥ वदन सकुमार गोजिरें। जैसे 
'पोबळिवेल साजिरे ॥९०॥ दंतपंक्ति झळाळ | जैसी 
माणिकाची वकिळ॥१९१॥ नाशिक मनोहर दिसे। 
जैसें बोतिलेंसे मुसें ॥१२॥ लोचन बरबें विशाळ। 
श्रवणीं कुंडले झळाळ ॥१३॥ टिळक रेखिला 
मृगनाभीचा। बाप राजा मन्मथाचा ॥१४॥ माथां 
मुगुट झळाळित । बाप पुंडलिका न्याहाळित ॥१५॥ 
निवृत्तिदास शरणांगत। विठ्ठला चरणींचे 
आरत॥ ९६॥ 

७६. जन्मोजन्मींच्या सायासीं । विठ्ठल लाधला 
पुंडलिकासी ॥१॥ पूर्वी पुण्य केलें बो माये। विटे 
लाधले या विठोबाचे पाये ॥२४॥ रखुमादेविवरु 
आहे। तया तीर्था केधवां जाती पाय ॥६॥ 

७७. विवेक नदीये बैसोनि । सांगड सत्वाची 
बांधोनी ॥९॥ एक पंढरी बैकुंठ। येर वाउगे 


तया गोपाळामजीं खेळे॥३॥ जये शेतीं निवृत्ती | बोभाट ॥२॥ चारी वेद विवादती। पुराणें साक्ष 
भीतरे तये शेतीं साजे पुरे। राउळीं निदसुरे | देती॥३॥ बोले निवृत्तीचा दास। संत गर्जती 
 दंडीजती ॥ रात्रंदिवस तुम्हीं हरिचरणीं जागा । तेणें | पापा नाश ॥४॥ 


तरालगा भवसागरू ॥४॥ अठाराही बलोतें तें केलें 


७८. वाराणशी यात्रे जाईन। प्रयाग तीर्थ 


धडौतें। खळें दान देतें सनकादिका । ज्ञानदेव म्हणे | पाहीन । त्रिवेणिये स्वान करीन। परि मी बीट 


'जगदानीं पिकला । पुरोनि उरला पंढरिये ॥५॥ 


नव्हेन ॥९॥ विठोबा पाईची बीट। मी कईबा 


७४. आनु नेणें कांहीं। विठ्ठलु स्मरें | होईन ॥ध्वु० ॥ गोदावरी यात्रे जाईन। बारा 


देहभावीं ॥१॥ पुंडलिका हें चिंतन। म्हणोनि | वरुषाचें फळ लाहीन। अब्जकतीर्थी स्त्रान 
विटेवरि हें ब्रह्म ॥२॥ रखुमादेविवरु शहाणे । विठ्ठलु करीन। परि मी वीट नव्हेन ॥२॥ मल्लिकार्जुन 
पाहुणे पुंडलीका ॥३॥ यात्रे जाईन! श्रीशैल्यशिखर पाहीन । पाताळगंगें 

७५. तळवे तळवटीं असे। विटें फावलें | स्वान करीन। परि मी वीट नव्हेन॥३॥ मातापुर 
अनयासें ॥१॥ आम्हां न संडवे पंढरी । विठ्ठलराज । यात्रे जाईन । सह्याद्री पर्वत पाहीन । गहनगंगें स्त्रान 
विटेवरी ॥ ध्रु०॥ जानु जघन बरवे दिसे। ते देखोनि | करीन। परी मी वीट नव्हेन ॥ ४॥ कोल्हापुरी यात्रे 
मन उल्हासे ॥२॥ पदकमळ जोडिलें। तेथें मुनिजन | जाईन। महालक्ष्मी पाहीन। विशाळतीर्थी स्त्रान 


१९२ श्रीसकलसंतवाणी 


करीन। परि मी वीट नव्हेन ॥५॥ एका अंगुष्ठीं | गौळणी अंगोळिया धरिती। मां विस्मयो करिती 
तप करीन। पृथ्वीपात्रचि लाहीन। देह कर्वतीं | चोज अचोजगे माये ॥५ ॥ ब्रह्मदिकां लक्षा नये कल्प 
देईन। परि मी बीट नव्हेन ॥६॥ बहुता पुण्यांच्या | गेले युगे युगे। तो गौळणीया वोसंगा निघालागे 
सायासीं । चरण जोडले विटेसी। निवृत्ति दासु | माये॥ तें बाळ भावाचे कीं संतत दैवाचे । न वर्णवे 


म्हणे परियेसी॥ परी मी बीट नव्हेन ॥७॥ 
रूपकें 
बाळक्रोडा 


वाचे दिपोदिपिवो माये ॥६॥ सांवळा सुजेडु कीं 
सुधेपरिस गोडु। तो या डोळ्या उजियेडु डोळसु तो॥ 
त्यानें एके घेइजे एके पुजिजे। मां प्रीतिचेनि माजे 


अभंग ७९. भवाब्धिसागरीं मांडिली टिपरी | नेणिजे दुजेगे माये ॥७॥ हारवी कांई आपुलेपण 
परि अनुहातें वाजे गजरू वो ॥ ताळक छंदें उमटती | न संडितां गांबोगांवीचा होत जात। तैसा गोकुळी 


पदें वरि टिपरें टिपरीं गाजेवो ॥१॥ टिपरिया घाई 
गोपाळ भाई ॥ घुळुघुळुपाई नादु वाजे वो॥२॥ 
ताळकडछंदें वेगुआल्हादें टिपरीनादें वाजती वो॥ 
सांडुनि अहं धरिलें सोहं तयासि टिपरी साधली 
वबो॥३॥ औटहात भूमिका नीट तालछंदें टिपरी 
धरी वो॥ विरुळा जाणे एथींचे खुणे टिपरे वाजे 
शिरीं बो॥४॥ एकटसंगें टिपरें वेगें ध्वनि गगनीं 
गाजे वो॥ बाप रखुमादेविवर टिपरीबो गाजती 
घाई जाली टिपरियाजोगी ॥५॥ 

८०. जटिल धुळधुसिर दोंदिल डोळसु 
अंगणीं बाळचंद्र खेळतां दिसे॥तें देखोनियां 
यशोदा माया पसरोनिया बाह्या ॥ तें क्षेम सांगावया 
बाचा कैंची ॥१॥ वालभते ब्रह्म गोकुळीं आनंदें ॥ 


गोपिनाथु सकळ जना॥ कृष्ण परब्रह्म पुतळा 
कौों आनंदाची कळा। तो हा भोगविता हे लीळा 
मदनाची गे माये॥८॥ एक पावलों म्हणती ते 
कांहींच नेणती । अनुसरलिया हातांतळी पावा पावा 
म्हणे निवृत्तिदासु हरी । बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु 
करिते निकेगे माये ॥९॥ 

८१९. गोकुळीं कमळ विस्तारलें साचें ध्यान 
श्रीधराचें करावया॥ यमुनेच्या पाबळीं मूर्ति 
देखिली सांवळी । चिदाकांशींची बोतली प्रेमतनुगे 
माये ॥१॥ आवडींचें वालभ ब्रह्म पुंजाळलें। गोपवेषें 
गाई राखे। कांबळीची बुंथी घेऊनि कल्प 
द्वुमातळीं । त्रिभंगी ठाण मांडियलेंगे माये॥ श्चु०॥ 
योगमायेचनि विलासे उभा देहुडा पाउलीं। तेथे 


गोळियाच्या छंदें खेळतां दिसे॥ धु०॥ थुरथुर चालत | दीप्रि जे उदेली तेजाकारें अंगुष्टीं अगुष्ठी स्थापियेलें 
भूमी पाय ठेवित। आंतु बाहिर दावित यशोदे | मूळपीठ । सुनीळनभाचेनि काळीबटे अंगोळियागे 
माये॥ तो नित्य पूर्ण ह्मणे कडे घे कांबो आमये॥ | माये॥२॥ शेष गुढारी विसंचला किं भूमि पावो 
स्तनपान दे कां सये वोसंगागे माये॥२॥ दोनी | ठेविला। तोचि विन्यस्त उभारला तेज:पुंज ॥ 
चारी कणिका वक्रारविंदी देखा। तें मुखमय कां | कुंकमपिंजरिचेनि सळे मापर्वती रातेत्पळें। तळवांचे 
माहेर होता॥ तें उचलेनि कपोळीं स्तरेहें चुंबिती | रंग बाहळें पाउलीं श्रुघेगे माये ॥ ३ ॥ चरणकमळों 
गौळणी । मांजयाची सिरयाणी ध्यानीं मुनिजनागे | कमळा कैसी विराजली बाळा । तेथें जाला एकवळा 
माये ॥३॥ विश्व प्रतिबिंबाचें बिंब तो कान्हया बो | ये कमळीं कमळा॥ ध्वजवज्र अंकुशरेखा चरणीं 
साजणीं। त्यासि बोसंगा घेउनी गौळणी स्तनपान | वोळली पीयूष । नखें सरळीं देखा काळेपणाचेनिगे 
देती ॥ सवेंचि कासाविस होती ते पाही । मां साच | माये ॥४॥ घोटीं सुनीळ निरावकाशें काश पाहतां 
कीं कान्हया नाहीं तेथें यशोदा ते कैची ॥४॥ | भासलासे। जानुजघन प्रकाशे नभ ढवळलें॥ कासे 
वेदाशास्त्रा पुराणा आणि यज्ञतप दाना। श्रुति | कसिला सोनसळा खवे आला मध्यस्थळा । रत्रजडित 
धांडौळितां मना ठावो नुरेचि। मां मां म्हणोनि | मेखळा शोभतसेगे माये ॥५॥ द्वितीय कमळीं 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग १३ 


फ़कफफफफफपराकफफकफफफफपिकफकफककाफपियीफाीककककककफफकफकपाी पीपीपी फीफककफफफयाफफपीयप्रीेफीकफाककककााला ततर फी की फी कीचा पा फर्पाऊफ 


प्रजाप्रती कीं रोमराजी झळकती । तेथें उपनली | नेपुरां वेदु मानसीं वसेगे माये॥३॥ श्रुतिचेनि 
दीपति काळी त्रिवळीची ॥ उदरवक्षस्थळ द्विजपद । समागमें पाउलें गोजिरीं। घागुरली प्रेम नेपुरें केसी 
निर्मळ) स्तनचंद्र पोकळी ढिसाळ काळिमा | वोप देती॥ अंदु वाकी वाळे पाय करी बेंबिले। 
जैसीगे माये॥६॥ उदधीचेनि प्रेमसळें आपाद | मुनिजनांचे सुखसोहळे पुरवितसे गे माये ॥४॥ 
वैजयंती माळे । वरी शोभताती सोहळे सगुणाचे॥ | ऐसा अपुलिये लीळे आपणासींच खेळे। गौळणी 
दशनदीप्रि झळाळी रललकिळा मागो आली । दिसे | भरुनियां डोळे कैशा पाहाताती ॥ अवघें कृष्णरूप 
हनुवटी बुजाली प्रभेचेनिगे माये ॥७॥ प्रणवाचा | भरलेंसे मानसीं । बापरखुमादेविवरेंसी मिळोनि 
मरिगळा पूजनासि आला भाळा । तुर्येसहित त्रिपुंडू | गेल्यागे माये ॥५॥ 

टिळा अर्ध ऊर्ध्व मात्रीं॥ अभिनव महाकारणीं। ८३. योगिया मुनिजना ध्यानीं । तें सुख आसनीं 
पवनपंचकाचीं खेवणीं। कुंडलें पेरवणी कर्णी | शयनीं ॥१॥ हरिसुख फावले रे॥ धु०॥ गोकुळींच्या 
ढाळ देतीगे माये॥८॥ माथां मोर पिसावेठी | गौळिया। गोपि गोधना सकळा॥ २॥ बापर- 
गंडस्थळीं पडे दीप्रि। स्वयें विस्मित श्रीपती | खुमादेविवरें विठ्ठलें। तें सुख संवगडिया दिधलें॥३॥ 


तेज:पुंजगे माये ॥ तरुघोंस खोंबिले शिरीं वेणु 
ठेऊनि अधरीं। नंदरायाचा खिल्लारी बोज काय 
सांगोंगे माये ॥९॥ सपरंश्री सप्तस्वर चाळी अंगोळिया 
मनोहर। मुद्रिका शोभती साकार रत्नजडितगे 
माये॥ तिया वेणुचिया किळा। गोपि वेधल्या 
सकळा। अवघिया जाल्या पै काळ्या कृष्णरूपेंगे 
माये॥१०॥ ऐसा नटनाट्य वेषधारी सवे संवगडे 
वारिधारी । कैसा त्रिभंग कुसुरी उभा असेगे माये ॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु सुखाचें निधान तें म्यां 
हृदयीं संपूर्ण सांठविलेंगे माये ॥११॥ 

८२. भक्तिचिया चाडा गोकुळाशीं आला। 
त्याशी गौळणी म्हणती वाल्हा दुल्हागे माये ॥ 
आवडीच्या सुरवाडे परब्रह्म सुरवाडे। त्याशी 
गौळणी खेळविती लाडे कोडेंगे माये॥१॥ 
गोजिरिया कान्हो अपछंद मत्ता पाउली रंगे 
रंगनाथा। दृष्टीचिया डोळां सुख निवडेना 
मागुतें ते वाचा वर्णावी केंबरि आतां रया ॥ ध्युळ॥ 
अठुले लोळिया ढाळ देती कानीं मुक्तें खेवणी 
हरि श्रवणीं ॥ अंतरिचिया सुखा प्रगट दाविती 
देखा। ललाटीं झळकती रेखा रत्न जडित पत्रे 
माथांगे माये॥२॥ युगबंदु दिधला तैसा दोंदिलु 
मिरवला । नाभिकमळीं प्रकाश जाला परमेष्टी ॥ 
कटितटीं कडदोरा साजे त्या सुंदरा। वेगु तरु 


८४. पावया लुब्ध जाल्या पाबळा । गाई 
परे बळारे कान्हो ॥१॥ विसरल्या चार विसरल्या 
'पार। तल्लीन साचार कृष्णमूर्ति ॥ ध्रु ॥ पाणिया 
निघाल्या गाई चरती कळंबा ठाईं । हाकितसे 
लवलाही सवंगडा॥२॥ ज्ञानदेवी गाई हाकितु 
पावे सोई । हरिनाम दोही सत्राबिये॥३॥ 

८५.गायी चालिल्या वनाप्रती । सवें पेंधा चाले 
सांगाती ॥९१॥ वळि गोवळिया कान्होबा । यमुने 
पाण्या नेई तूं बा॥ध्रु०॥ पावया छंदें परतल्या 
गाई । विसरल्या चारा तल्लीन ठायीं ॥२॥ ज्ञानदेव 
सवें सबंगडा लाठा । गाई हांकितो गोठणा तटा ॥३॥ 

८६. माथे टेंकित बाह्या पसरित। डांगाचे 
आधार घेती ॥ ध्रु. ॥ एक म्हणती आम्हीं उचलिला 
पर्वत। बहुत मिळोनि काय नव्हतीरे॥१॥ बाहे 
कडाडित मनगटे लचकत। म्हणोनि उठिले 
अवघेरे॥२॥ तयामाजिं असतां न दिसे बाप॥ 
समर्थ थोर तुझी मावरे॥३॥ काळु आतुडे परि 
वेळु नातुडे । म्हणौनि रक्षिले सकळारे॥४॥ बाप 
रखुमादेविवर विठ्ठल साचा। म्हणोनि रक्षिले 
आम्हारे॥५॥ 

८७. कल्पटद्रुमातळीं ब्रह्म पुंजाळलें कैसें दिसते 
सुनीळ तेजगे मज। पाहातां वेणु वेदध्वनि नाद 
उमटताती सहजगे बाई ये॥१॥ आनंदें गोपाळ 


शड 


श्रीसकलसंतवाणी 


गोधनें राखसी तळे यमुनेच्या पाबळीं। कर्मकाठी | प्रेमबोधें ॥२॥ मज मानसीं सुख तुझ्या रूपीं 
करीं घेऊनियां वळत्या देतुसे पांचचा मेळिगे | बोलावा । सर्व इंद्रियीं दोहावा तुझ्या नामीं ॥३॥ 
बाइये॥ध्रु०॥ ऐसा जिकडे तिकडे उभारूनि | जन हे विव्हळ तुजविण अविचार। गुंफले साचार 
बाहो । हाणतो थोरें निकोपें तयाचिया कर्मा होतिसे | माया मोहें ॥४॥ आतां ऐसें करी तुज मज सरोवरी । 


निवृत्ति। काय पुर्विल येवढें तपगे बाइये ॥२॥ 
गोवळेपणाचेनि वेषें अमरीं सेविजे बोलताति 
सवंगडे। येरुनि येराचिया उच्छिष्ठा झोंबती नेणो तया 
काय जोडेगे बाइये ॥३॥ मुनिजनां स्तवितां संतोष 
न पवे तो हुमलि घेतां हांसे । ब्रह्मादिकां बोलाचीं 
अक्षरें कोण जाणे प्रेम केसेंगे बाइये ॥४॥ ऐसा 
साहिदर्शनां वर्णितां पवाडु नाहीं आणि गोवळेपणें 


प्रपंच केसरी होई रया ॥५॥ बाप रखुमादेविवरु 
सोपारा पैं निळा । निवृत्तींनी कळा सांगीतली ॥६॥ 

९१. लक्ष लावुनि अंतरी। कृष्णा पाहती 
नरनारी । लावण्यसागरु हरि। परमानंदु॥१॥ छंदें 
छंदें वेणु वाजे । त्रिभुवनीं घनु गाजे । उतावेळ मनें 
माझें । भेटावया ॥ ध्रु० ॥। ब्रह्मविद्येचा पुतळा । गाई 
राखतो गोंवळा। श्रुति नेणवे ते लिळा। वेदां 


वेष नवल सांगों मी कायी। बापरखुमादेविवर | सनकादिकां ॥२॥ भूतग्रामीचा परेशु। तापत्रयाचा 


विठ्ठलु सेविलिया । वांचूनि नेणवे केलिया कांहींगे 
बाइये ॥५॥ 

८८. नागोठणीं गोपाळ वळतिया देतो कीं 
आनंदली गोधनें ऐकोनि वेणुध्वनी तत्त्वता । तुझी 
सांवळी सुंदर बुंथी विसंबे क्षणभरी तोचि सुखीं 
सुख पाहतां निजचित्तारया॥१॥ आनंदल्या मनें 


करी नाशु। आड धरुनि गोपवेषु। वत्सें 
राखे ॥३॥ रासक्रीडा वृंदावनीं खेळे । इंदुवदन 
मेळे। उद्धरी यदुकुळें कुळदीपकें॥४॥ निवृत्ति 
दासाचा दातारु । बापरखुमादेवीवरु । भक्तां देतो 
अभयकरु । क्षणक्षणांमाजि॥५॥ 

९२. गुणें सकुमार सावळें दोंदील पहापा 


पहा तूं निधान। जवळिल्या निजध्यानें सांडूं | निराळें केवी बोळलेंगे माये । सुखें चैतन्याची बुंथी 


नको॥ ध्रु”॥ म्हणोनि कल्पनेचा उबारा मन 
संधीचा संसधु भागु अनुसराया गोठणींचया । दुर्लभ 
शक्ति ते गोपवेषें नटलें चैतन्य मांदूसे तें परादिकां 
नव्हे निजशक्तिरया ॥२॥ म्हणोनि रखुमादेविवरु 
सदसुखाची निजबोल पाहें मीतूंपणा नातळे तो 
ऐसीयाचि बुद्धी सखोल । निवृत्तिरायें खुणा दाऊनि 
सकळ निज चैतन्य पाहे निखळरया॥३॥ 

८९. हरि प्रेम सरोबरीं। क्रोडति ये मदन 
कुहरीं। प्रेम सरोवरोंये ॥१॥ चांदिणें निर्मळ। 
चंदनें धबळतिये। पैल वृंदावनी वासुगा गोविंदु 
खेळतिये॥ ध्रु०॥ प्रकृति भक्ति परमातुमातुपरमहंसु। 
ज्ञानदेवो म्हणे निवृत्तिदासु॥२॥ 

९०. गोंबळेपणाची बुंथी घेउनिया भेष। 
रिझविशी मानस यशोदेचें ॥१॥ त्या सुखें ब्रह्मांड 
थोडेंपा तियेशी । दुग्ध पै मागशी बाळपणें ॥ ध्रु ॥ 
ऐसे मोहिलें पैं जगभक्तअंतरंग। भावाचे सुरंग 


बोतली ब्रह्मादिकां न कळे ज्याची थोरीव। तो हा 
गोवळियाच्या छंदें क्रीडतु साजणी नवल विंदान 
न कळें माव रया॥१॥ डोळे बैसले हृदयीं 
स्थिरावलें मन नुठी तेथून कांहीं केल्या॥ धु०॥ 
सच्चिदानंद पदीं पदातें निर्भदीं निजसुखाचे आनंदी 
माये क्रीडतुसे। तो हा डोळिया भीतरीं बाहिजु 
अभ्यंतरी जोडे हा उपाबो किजो रया॥२॥ गुणाचें 
पैं निर्गुण गंभीर सद्सुखाचे उद्गार जें प्रकाशक 
थोर सकळ योगाचें । आनंदोनी पाहे पां साचें मनीं 
मनचि मुरोनि राहे तैसें बापरखुमादेविवरा विठ्ठले 
कौों मुसेमाजि अळंकार मुराले श्रीगुरुनिवृत्तीनें 
दाविलें सुखरया॥३॥ 

९३. परब्नरहा सांबळे गोपवेशें निराळें । 
हृदयकमळीं स्थिरावलें काय सांगो ॥ कायावाचामनें 
पाहे जों पाहणें । तव नवलाव होये निर्गुणरया॥१॥ 
नामरूपीं गोडी हेचि आवडी आतां। न विसंबे 


- श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग १५ 


सर्वथा तुजलागी ॥ ध्रु ॥ जगड्वाळ प्रपंचभान हें | चैतन्य डोळ्या होकां मिळणी को नेत्री नेत्रे 
तुज नातुडे हन । वायां भोगिसि जाण कारे याचें ॥ | उन्मळणीं तटस्थपणें। हा सर्वांग अंग प्रत्यांगा 
तुझीचि बुंथी तुजचि न कळे याचें चोज। केंबीं | होउनियां जेथ विचारती मुनिजनांचीं मनें। तो हा 
वर्णिसी सहज गुणे रया॥२॥ म्हणोनि दृष्टि | रखुमादेविवरु पाहतां दिठीं आतां पुनरपि नाहीं 
चोरूनि पडे मिठी। मन चोरूनिया पुढतापुढती येणें रया॥४॥ 
तुजचिमाजि ॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठला । उदारा ९८. भोंबरी सांडुनि पाव ठेविरे गोपाळा । नाच 
येणेंचि नाहीं त्रिशुद्धि। येणें निवृत्तिरायें खुणा चिदानंदा सुख होईल सकळां ॥१॥ रंगु रंगलारे 
दाऊनिया। सकळगुणीं गुणातीत तुटली आधी ।रंगु रंगलारे। आदि मध्य अंत त्रिगुणविरहित 
रया॥३॥ विश्वीं प्रकाशलारे॥ ध्रु०॥ रंगु रंगला सुरंग 
९४. मदनमूर्ति तूं डोळ्या आसुमाय | जाला । पहिलीये रंगीं निवृत्ति भला॥२॥ सुखीं 
जालासी। सेखीं कामिनिचेनि पक्षें तीं पुराणें | सुख मुरे प्रेमे चिदानंद उरे। बापरखुमादेविवरु 
पिशाच करिती रया॥१॥ गोजिरिया गुण | विडुलुरे॥३॥ 
निधाना । बापा गुंतल्यापणाचिया साठी ॥ वेदविदेही ९९. तुझिये निढळीं कोटि चंद्र प्रकाशे ॥ 
विचारितां तेथें आगम काढिती आटीरया॥ ध्रु ॥ | कमल नयन हास्य वदन हांसे ॥१॥ हालकारे कृष्णा 
सायुज्यता जालीया मग सादृश्यपण तेथें लोपे। | डोलकारे॥ घडिये घडिये घडिये गुज बोलकारे 
अवयव अळंकार मुरालिया तेथें दृष्टि परमार्थ थोपे | ॥ ध्रु० ॥ उभा राहोनिया कैसा हालवितो बाहो॥ 


स्या॥२॥ तत्त्वपणाचेनि समरसें तेथें पुरोनि उरे 
तें शेष। बापरखुमादेविवरु विठ्ठलीं गगनीं नक्षत्र 
पडे नुरेचि तेथें रेख रया ॥३॥ 

९५. सांगति आमुचियारे। विद्रद पावया 
छंदेंरे॥ ९॥ नाचे विनोदें कान्हारे॥ विद्रूद पावया 
छंदेंरें ॥ धु०॥ निवृत्तिदासा प्रियोरे। विदूद पावया 
छंदेंरे॥ २॥ 

९६. वृंदावनी आनंदुरे। विठठलदेवो आळवितिरे॥ १॥ 
गोपाळ रतलेरे। विठुठलदेवो आळवितिरे॥ २॥ निवृत्ति 
दासा प्रियोरे। विठ्ठल देवो आळवितिरे॥ ३॥ 

९७. काळिये रात्रींचा चंद्रमा कों सांबळीं 
बुंथीं आम्हां। काळिये वेळीं ते सीमा नवलावो। 
सुनीळ काळिये भरु मेघः शाम सांवरु। तोचि 
नवलाहो हा धीरुरया॥१॥ आतां काळिये दिनु 
मज न स्मरेबो काहीं। तुझें तुज पाही गाऱहाणें 
रया॥ ध्रु०॥ म्हणोनि यमुना कांलिंदीजळ सांवळें । 


बाप रखुमादेविवरु विठ्ठलु नाहो॥२॥ 

१००. कोंबळें ठुसठुसित मोतियांचे घड । 
शृंगारिलें गूढ जया लेणीं ॥१॥ बैसोनियां रथीं 
सुरनर खेळती देखोनिया पशुपति वेडावले ॥ ध्ु०॥ 
युक्ति खुंटली वासना निमाली। कळां पैं बेसली 
पद्यासनीं ॥२॥ होय कौ नव्हे ज्ञानदेव पुसती । 
आठवितां निवृत्ति भेटी होये॥३॥ 

१०१. पावया छंदें तल्लीन गोविंदें। नाचती 
आनंदें गोपाळ कैसे॥१॥ यमुनेच्या तीरीं गाई 
चारी हरी। गोपाळ गजरीं आनंदले ॥ धु०॥ ठायीं 
ठायीं मातु पेंधा पैं नाचतु। वाकुल्या दावितु हरी 
छंदें॥२॥ ठाईं ठाती उभ्या विसरल्या माया । 
हाकितु लवलाह्या कृष्णहरी ॥ ३॥ ज्ञानदेवाजिवीं 
कृष्णचिरंजिवी। गोपाळ रंजबी प्रेमभक्तां॥४॥ 

पाळणा 

१०२. आकारेंबीण पाळणा पहुडलें। निराकार 


योगिया शून्यातीत तटीं मिळे सुखिया । सुखाचेनि | म्हणोनि बोसणाईलें॥१॥ जो जो जो जो 
कल्लोळें देखतसे॥ २॥ दिठि सांबळ भरु खुंतलासे | बाळा निराकार पाळणा । व्योमीं व्योमाकारीं 
मज। नाठवे द्वैत काज रया॥३॥ येणें सुखें | झोंप घेई॥ धु०॥ चौदा नि:शब्दीं जागृत केलें । 


१६ श्रीसकलसंतवाणी 


येकविसीं हालवूनि बाळ उठविलें ॥२॥ बाप | काळें देखिलें रूपडें त्याचें ॥४॥ अनुमाना नये 
रखुमादेविवरु निजीं निजविलें। कांहीं नव्हे ऐसें | अनुमाना नये। परतल्या श्रुति चोजवेना ॥५॥ मनें 





कांहीं ना केलें॥३॥ 


बुडी दिधली दाहीं हारपली। चोबीस मावळली 


१०३. पाळण्याची परी सांगेन आतां । पाळण्या | अगाध पंथी॥६॥ प्रीतीचे पांघरूण काळें 
तान्हुलें बोंभाते देहेविणें ताता ॥१॥ तेथें जनकु नव्हे | घोंगडे । रखुमादेविवरें विठ्ठले मज केलें उघडें ॥७॥ 


जननी नव्हे। बाळक नवे होये मासे विण॥ ध्ु०॥ 


१०८. रात्री दिवस वाहातसे चिंता) केशव 


तेथें तेल सारूनि अभ्यंग केलें। बाळक पुसिलें | धडौता होईन मी ॥१॥ खिरजट घोंगडें फाटकें 
अंबरवर्णे॥ २॥ बापरखुमादेविवरु अनुभवित जाले। | तें कैसें । वेंचिलें तैसें भोगिजगा ॥ ध्रु० ॥ वित्त नाहीं 


ते निजरूप पावले परब्रह्मीं ॥३॥ 


गाठीं जीवित्वा आटी । उघडी पाठी हींब वाजे॥२॥ 


१०४. अठरा दिगांतीहुनि पाळणा आणिला । | घोंगडें देईल तो एक दाता। रखुमादेविवरा मागों 
तेथें एक निर्गुण बाळ पहुडला ॥१॥ बाळापें हें नाहीं |रे आतां ॥३॥ 


बाळापें हें नाहीं । अंगुष्ठ पेउनि घेई निरालंब॥ ध्रु०॥ 


१०९. तुझें घोंगडे येकचि चोख । दुजें बोळख 


निरालंबीं स्वाद आळवी ब्रह्मीं। तेथें एकु बाळ | अमंगळ ॥१॥ दे धडुत न घोंगडें मोठें। खिरपटें जळो 
बोभाये निरंजनीं ॥ २ ॥ बाप रखुमादेविवरु अनादि | देवा ॥ धु०॥ रखुमादेविवरु उदार जाला । धडौता 


अंतीं । त्याहुनि परती मज गति केली॥३॥ 

१०५. पांच पाट्या नव खिडकिया पाळणा 
पहुडया निरंजनीं ॥१॥ एकवीस सहस्त्र श्वास हुंकार 
घाली ॥ माया ते मारिली ज्ञानरूपी ॥ ध्रु०॥ तेथें 
निरंजन नाहीं कांहींचि नाहीं । तेथें निःशब्द उठती 
पाहीं ॥२॥ बापरखुमादेविवरु बाळका घेऊनि 
मेला। मरोनियां जाला जितपणेंगे माये ॥३॥ 

१०६. शून्य नाहीं निरशून्य नाहीं ॥ तेथें पाळणा 
पाही लावियेला॥१॥ जातिविण बाळ उपजलें 
पाही। तेथें परिये देते माय तेही नाहीं॥ श्रु०॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलीं पाळणा नाहीं॥ तेथें 
मी बाळ पाही पहुडलों॥२॥ 

घोंगडी. 

१०७. आठवितां नुपुरे मोबिता न मोववे। 
सांगतां न सांगवे गुण त्याचे ॥९॥ परतलिया 
दृष्टि काळा देखिला जगजेठी । वेणिभागीं पृष्ठीं 
कैसा दिसतु असे॥ ध्रु. ॥ त्या गुणाच्या संगें कैसें 
अद्वैत जालें। मन म्हणौनि काळेंपण बहु झालें गे 
माये ॥२॥ पुरेपुरे बुद्धि निमाली वेदवाणी । आतां 
केवीं वर्णू चक्रपाणी बहु काळें गे माये॥३॥ 
द्वादश मंडळें बोबाळुनि आलिये। तंव तंब 


केला ज्ञानदेवो॥२॥ 

११०. चौर्‍यांशी लक्ष हिंडता हाट। पुंजे 
दाट सांपडलें ॥ हित ये खेपेसी बरवें जालें । सुरंग 
घोंगडे हाताशीं आलें ॥ ध्रु०॥ येणें पाडें न माये 
कोठें । घोंगडें मोठें सांपडलें ॥ २॥ मनोरथ पुरलेरे 
आतां। बापरखुमादेविवरा विठ्ठलाशीं ध्याता ॥३॥ 

१११. माझिया घोंगडियावरी ब्रह्माचा गोंडा । 
बाहिरी सांडा बैसावया॥१॥ घोंगडें संतचरणीं 
रुळे। श्रीरंगा रंगलें व्योमाकार॥ ध्रु०॥ रखुमादेविवरें 
विठ्ठले दिधलें। अमोलिक जालें मोलेंबिण॥२॥ 

११२. घोंगडी घेऊनि हाटासि जाये । पंढरिये 
आहे वस्ती आम्हां ॥१॥ घोंगडियाचें मोल पें 
जालें। चरणीं राहिलें विठ्ठलाचे॥ ध्वु०॥ घोंगडे 
येक बैसलें थडी । उभयां गोडी विठ्ठलाची ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे अनुभवी तो जाणे । शाहाणे ये खुणें 
संतोषले॥३॥ 

११३. काळें न सावळें धवळें न पिंवळें। 
घोंगडें निराळें लाधलों मी॥१॥ मागील रगटें 
सांडिलें आतां। पंढरीनाथा चरणाजवळीं॥ धु ॥ 
नवें नवघड हातां आलें। दृष्टि पाहे तंव मन 
हारपलें ॥२॥ सहस्त्र फुलीवरी गोंडा थोरू । धडुतें 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


१७ 


फापापायापाफाफायाकाककयायाफाफाफाफाफाफाफाफीफापाीलालाचापाधापापालापापाताफायापालालाकालायायायपापालालापापाफाफायाफापापाफातापाताताकफा कचा पाला पा चाफा फताीऊकपाफफफाताा 


दानी रखुमादेविवरु ॥३॥ 

१९४. निरालंब घोंगडें अद्वेत पेठे। तेथें एक 
भेटे रूपेंबीण ॥१॥ हिरोनि घेतलें हिरोनि घेतलें । 
मज पैं दिधलें दोषेंबीण ॥ २ ॥ रखुमादेविवरें कामाण 
केलें। अपकारेंबिण उघडें नागविलें॥३॥ 

११५. अद्वैत पेठेहुनी घोंगडे आणिलें। 
अमोलिक घेतलें पंढरिये ॥१॥ चौ हातांची भरणी 
आली । तिये चराचरीं ऐसें नाहीं ॥ २॥ रखुमादेविवरु 
विठ्ठलीं नीट। पांघुरविलें वैकुंठ मज देखा॥३॥ 

११६. माझें चबवाळें रंगाचे बहुतें। 
श्रीगुरुनिवृत्तिनाथें दिधलेगें माये ॥ ९॥ चवाळें शुद्ध 
चहूं पालवी । व्योमाकारें वेद प्रसिद्ध पांघुरवी ॥२॥ 
आतां पराहूनि परमेचूचें । बापरखुमाईवरा विठ्ठला 
अंगींचे ॥३॥ 

११९७. निरंजना गाई चारू गेलों । तंब चवाळें 
तेथें एक पावलों ॥१॥ मज निर्गुणें आड वारिलें। 


१२२/जायाची घोंगडी नव्हती निज । म्हणऊनि 
तुज विनवीतसे ॥१॥ एक पाहतां दुसरें गेलें। तिसरें 
झालें नेणों काय ॥२॥ चौथें घोंगडें तेंही नाहीं । 
रखुमादेविवरा विठ्ठला पायीं ॥३॥ 

पाईक. 

१२३. जालेनि पाईकें गोसाविपण जिंकें । 
परि स्वामिया सेवक साचा होय॥ एकएकेविणें 
स्वामीसेबकपण। मिरविती हे खुण स्वामी 
जाणे॥१॥ पाईक काय स्वामी स्वामिया काय 
पाईक । असतां एके एक दोन्ही नव्हती॥२॥ 
स्वामीचे काज पाईकपणें बोज। करितां होय चोज 
पैं गा॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठलासि वोळगतां|। 
'पाईका स्वामी असतां निवृत्ति ऐसा॥३॥ 

१२४. एकुच्चि एकला जाला पैं दुसरा । 
एकीमेकी सुंदरा खेळविती ॥१॥ माझिये कडिये 
कान्हा तुझिये कडिये कान्हा। देवकी यशोदा 


चवाळें हिरोनि जिणें बुडविले ॥ २ ॥ बापरखुमादेविवरें | विस्मो करिती मना ॥२॥ बापरखुमादेविवरू आवडे 


इतुकें केलें ॥ माझें चवाळें हिरोनि नेलेंगे माये ॥३॥ 

११८. ब्रह्माचा गोंडा चहूं पालवा । मन पांघुरे 
उमप भवा ॥१॥ चौ हातांहून आगळें । द्विकरांहूनि 
वेगळेंगे माये ॥२॥ बापरखुमादेविवरें सुभटें। मज 
चवाळें दिधलें गोमटेंगे माये ॥ ३॥ 

११९. चवाळ्याची सांगेन मातु॥ चवाळें 
पांघुरे पंढरीनाथु॥१॥ गोधनें चारितां हरि 
पांघुरला । मज चवाळ्याचा त्यागु पैं दिधला ॥२॥ 
बाप रखुमादेविवरु श्रीगुरुराणा। चवाळें पांघुरवी 
निरंजनागे माये॥३॥ 

१२०. निर्गुण चवाळें आणिलें । बापनिवृत्तीनें 
मज पांघुरविलें ॥१॥ चौघे चाऱ्ही पदर म्हणीतले । 
'पांघुरण झालें सारासार ॥२॥ बापरखुमादेविवरें 
बिड्ठलें। माझें चोरूनि जिणें उघडें केलेंगे माये ॥॥३॥ 

१२९. तूं माझा स्वामी मी तुझा रंक । पाहतां 
न दिसे वेगळिक ॥१॥ मी तूं पण जाऊंदे दुरी । 
एकचि घोंगडें पांघरूं ह्री ॥२॥ रखुमादेविवरा 
बिठ्ठलराया। लागेन मीं पाया वेळोवेळां॥३॥ 


मना । जगत्रजिवनु कान्हा बाईयांनो ॥३॥ 

१२५. पा्ईका मोल नाहीं देसील तें काई । 
पाईक न मागे कांहीं भोग्य जात ॥९॥ देसील 
तें काई न देसील तें काई। पाईक न मागें कांहीं 
तुजवांचोनी ॥२॥ बापरखुमादेविवर विठ्ठलाच्या 
पायीं । पाईका मोल नाहीं तैसें जालें ॥३॥ 

१२६. आणिक पाईक मोलाचे तुझे । तैसें 
नव्हे माझें पाईकपण॥९१॥ न मगे बही मोल 
जीवन भातें। तें द्यावें मातें पाईकपण॥२॥ 
बापरखुमादेविवरा गोसांविया। पाईकपणें मीयां 
जोडलेती ॥३॥ 

१२७. देह दंडुनि पाईक अनुसरसा जीवें । तव 
स्वामियाचें गूज हातासि आलें ॥१॥ पाईकपण 
गेलें स्वामि होऊनि ठेले। परि नाहीं विसरलें 
स्वामियातें॥२॥ पाईकपणें ऐसा आठवुचि 
नांहीं। स्वामीवांचुनि कांही जाणेचिना ॥३॥ 
बापरखुमादेविवरु विठोजी उदारु। पाईक वो 
साचारु स्वामी केला॥४॥ 


१८ 


श्रीसकलसंतवाणी 


पापा डफचाचाीपालाडापाकायापायाकपालाधाताताकाााााफपाकाकककपाययापापाफकाअअाफकपाताफायायताककककफफफफकफफफककफफयाकपाीफापराफफफफयाफऑकफफफिफकफ 
रणम माम णक यी काम कड ळाड कळक वीजा णांनी ीळाणीन्यांशीन्ञंभीकतीळडनकांधडकांधीाधी कांची “4. 324. त: नाभीन्ी. हळांतीळांऔी काणी ंधीळ वीक 321 नाावीकिळाशीकशंतीचांतीांनी धी वी आाशी वाती ळीन्यं्ी कांची अशी ळवी:19..1.0:.1ही-:ह-वीन डीन लकांमीौांधीळतीळवंधी हवीच जावी वावी 


१२८. जागतां नीज आलें असें हातां। मग | कोठें। कान्होबाचे बळ मोठेरे पोरा॥४॥ हमामा 


पाईक म्हणवितां लाज वाटे ॥ नव्हे कोणाजोगा 
नाईकें हाणितलें । उणेपणें आलें पाईकपणा॥१॥ 
पाईक शुद्धमति स्वामिया विवेकी । वेंव्हारु लोकिकीं 
चाळीतु असे॥२॥ निदसुरा होता तो जागसुदा 
जाला । स्वामिये आणिला आपणापाशीं॥३॥ 
'पाईकपणें गेलें सन्निधान जालें । स्वामी एका बोलें 
निवांत ठेला॥४॥ मागावें तितुकें खुंटलें। तेथ 
न मगतां आपणांते जाणीतलें । बापरखुमादेविवरा 
बिड्ठला प्रसादें॥ पाईक परि अभेदें उरला असें ॥५॥ 
हमामा. 
१२९. हमामा पोरा हमामा । घुमरी वाजे 


घाली सोई ॥ भांभाळी सवा दोहीं ॥ एक नेमें तूं राही । 
तेथें बहु सुख पाहीरे पोरा ॥५ ॥ हमामियाचा नादु 
वाजे॥ अनुहातें कोपर गाजे॥ बापरखुमादेविवरु 
बिठ्ठल राजे। रत्नजडित मुगुट साजेरे पोरा ॥६॥ 
. अंबुला. | 

१३१. विचारितां देहीं अविचार अंबुला। न 
साहे बो साहिला काय करूं॥१॥ सखि सांगे 
गोष्टी चाल कृष्णभेटी। आम्ही तुम्हीं शेवटीं 
बैकुंठीं नांदो ॥२॥ येरि सांगे भावो जावें बो 
प्रवृत्ती। तब वरि गति येता नये॥३॥ ज्ञानदेवो 
प्रवृत्ती निघालीया तत्परा। हरि आला सत्वरा 


घुमामा॥ ध्रु ॥ घुमरिचा नाद कानीं । घुमरी घालूं | तया भेटी॥४॥ . 


रानीं। रानीं सीतल छाया । मेली तुझी माया । मायेचें 
घर दुरी। तुज मज कैंची उरीरे पोरा॥१॥ उरी 


११२. न गमे हा संसारु ह्मणोनि केला 
भ्रतारु । लोक अनाचारु म्हणती मज ॥१॥ चंचळ . 


नाहीं तुज। मजसी मांडिले जुंझ। जुंझीं अहंकार | जालिये म्हणतील मज। कवणा सांगूं। जिवीचें 


ढळे। कल्पना. समूळ गळे। गळतां गळतां 
पाहिली । कान्होबा चरणीं राहिलीं। कान्होबा 
पाहे दिठी। तुज मज पडिली मिठीरे पोरा॥२॥ 
मिठी मिठी करी पाहासी। आतां कोठें राहासी 
राहाता ठावो येकु। फटितो तुझा लेंकु। लेंकु 
गाई राखे। बाप गोरसु चाखे। चाखतां घेतली 
गोडी । तोचि फांसा तोडीरे पोरा॥३॥ पोरा एक 
माझी गोठी । राग न धरी पोटीं। रांगे काम नासे। 
अंहकारें बोंचा वासे॥ वासिले रावणें डोळे । भेणें 
ह्वैत कंस पळे । पळतां पळतां लागला पाठीं। तुज 
मज आतां गोठीरे पोरा॥४॥ पोरा गोठी करी 
ऐसी । संतासि मानेल तैसी। बापरखुमादेविवरु 
ध्यासी। तरि वरिल्या गांबां जासीरे पोरा॥५॥ 

. १३०. हमामा घाली बाळा। सांडी खोटा 
चाळा। फोडिन तुझा टाळा। वाकुल्या दाविन 
काळा ॥१॥ हमामारे पोरा हमामारे॥२॥ हमामा 
घाली बारे। अंगीं भरलें वारें। चाखतीं पिकलीं 
चारें॥ जाऊं वरिल्या द्वारेरे पोरा॥३॥ हमामा 
घालीं नेटें। सांडीं बोलणें खोटें ॥ आतां जासिल 


गूज॥२॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठलावांचुनि नेणें । 
सतत राहणें याचे पायीं ॥३॥ 

१३३. अद्वैत अंबुला परणिला देखा । दुसरा 
विचार सांडिला ऐका ॥१॥ सांडिला पै घराचारु । 
दुसरा विचारु नाहीं केला ॥२॥ बापरखुमादेविवरु 
विठ्ठलेंसी घराचार। ठकला व्यवहार बाईयांनो ॥३॥ 

१३४. अंबुला माहेरी भोगी धणीवरी । मग तया 
श्रीहरि सांगों गूज ॥ १॥ माझें सुख मीच भोगीन । 
क्षेमेंसि निगेन अंगोअंगीं ॥२॥ सांडुनि कुळाचार 
जालिये निर्लज । तुम्ही काय मज शिकवाल॥३॥ 
रखुमादेविवरु विठ्ठल मातापिता । मी त्याची दुहिता 
सर्वांगुणीं॥४॥ | 

१३५. जियेचा अंबुला रुसूनि जाये। तयेचें 
जीवित्व जळोगे माये॥१॥ आम्हीं रुसों नेणों 
आम्ही रुसों नेणों। अंबुलीया रुसों नेदूगे बाई ॥२॥ 
ज्याच्यानि अंगें जोडला हा ठावो । रखुमादेविवरु . 
नाहो बुझाविला॥३॥ 

१३६. अष्टभावें भोगितां न पुरे धरणी । देह 
उगाणी केली देखा ॥१॥ अंबुला निघाला अंबुल्या 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


फरफफअाकाफयाफीफाीफफफपफाककपाफफकपा२चाडाफयफपा१ फ फा फयाअापाफाणापरीयीफकाफफफफफाफपयकफफफपरिेफफफफफफकपफफपयमडफफपाी२ फफफफफफफ 


गांवा । मी बो तया सवा जातु असें ॥ रखुमादेविवरु 
लागलासे चोरु । मार्ग बुडविला घराचारु ॥३॥ 

१३७. दुरकु अंबुला केलागे बाई । ब्रह्मदिकां 
तो न पडे ठाई ॥९१॥ हालों नये चालों नये । सैरावैरा 
कांहीं बोलों नये॥२॥ अंबुला केला धावे जरि 
मन। बुडती बेताळीस जाती नाक कान॥३॥ 
मागील केलें तें अवघें बाबो। बापरखुमादेविवरु 
बिठ्ठल नाहो॥४॥ 

१३८. सुची अंबुला ज्ञान घराचारु । भक्ति 
ये साकारु आवडली॥१॥ काय सांगु माये 
निर्गुण अंबुला | शून्यीं मिळाला नाहीं ठाई ॥२॥ 
रखुमादेविवरु साकार अंबुला। मज पूर्ण बाई- 
यांनो॥३॥ 

१३९. अंबुला विकून घेतली वस्तु । घराचार 
समस्तु बुडविला ॥१॥ उठोनि गेलिये अज्ञान 
म्हणाल। म्यां तंव कैवल्य जोडियेलें॥२॥ 
अंबुला सांडूनि परावा केला । संसार सांडिला 
काय सांगों॥३॥ रखुमादेविवरें मज पर्णुनि 
नेलें। सुखचि दिधलें काय सांगों ॥४॥ | 

१४०. सगुण अंबुला निर्गुण पैं झाला। 
घराचार समस्त बुडविला ॥१॥ आशा हे सासु 
असतां बुडविली । शांति माऊली भेटों आली ॥२॥ 
रखुमादेविवर विठ्ठलेंसि चाड । अद्वैतेंसि माळ घेऊनि 
ठेलें॥३॥ 

- १४९. अंबुला होता तो लेंकरू जाला । घराचार 
बुडाला बाईयांनो॥१॥ झणी अकुळी म्हणाल 
उणें। तुम्ही जाणते जाणा परमार्थ खुणें॥२॥ 
रखुमादेविवरें विठ्ठले भोगिलिये। लंपट जाहालिये 
सहजानंदीं ॥३॥ 


१९ 


रूप नांव ठाव संकल्पें. आणिला । अरुपाच्या 
बोला नाम ठेला॥ ३॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुचि 
एक ॥ भोगी समसुख ऐक्यपणें ॥ अदृश्य अंबुला 
जागतां निविजे॥ परि सेज स्वभावीं दुजें नाहीं 
रया ॥४॥ 

१४३.सुखाचा निधि सुखसागर जोडला । 
म्हणौनि काळा दादुला मज पाचारिगे माये॥ १॥ प्रेम 
नव्हाळी मज झाली दिवाळी । काळे वनमाळी आले 
घरागे माये ॥२॥ बापरखुमादेविवर पुरोनि उरला । 
सबाह्यमजु भरला माझे हृदयींगे माये ॥३॥ 

१४४. वऱ्हाड न होतां होतों खेळेमेळे। 
लग्न लागलें कवणें दृष्ट वेळे॥ तेथुनि अंबुला 
चालवितो मातें। कैसेनि येथें निस्तरावें॥१॥ 
मौनेंचि घरवात करावियाची। चाड नाहीं मज 
या जिवाचीगे माये॥२॥ आया बायांनो ऐका वो 
न्यावो । येकांतीं सदा वसताहे नाहो ॥ अंगभोग नाहीं 
ऐसा दुरावो। गरुवार होतसे हाचि नवलावो॥३॥ 
एखादे वेळे मजचि मरितोसी। लाजा मी सांगो 
कोण्हापासी ॥ राग आलिया आवघेया ग्रासी । ऐसी 
अति प्रीति आम्हां दोघांसी ॥४॥ म्हातारा आमुला 
काय माये। रूप ना वर्ण हात ना पाये॥ तरुणि 
आपुलें मी रूप न साहे। क्षणभरि या वेगळी न 
राहे॥५॥ पिसुणा देखतां बुझाविलें माये । बुझवणी 
माझी शब्द न साहे॥ बापरखुमादेविवरु विड्ठलु 
पाहे । पाहाते पाहाणें जालेंगे माये ॥६॥ 

१४५. ह्वैताद्वैत विरहित गौळणी ॥ अमृत दुडिया 
भारोनियां सांजवनींगे माये॥ अभिन्नब करूनि 
श्रृंगार माथां गोरसाचा भारु। अजि निघाल्या 
विकरा करूं मथुरे हाटा॥ प्रेम उचंबळलें चित्तीं 


१४२. स्वरूपाचेनि भानें बिंब हें ग्रासिलें। परि | हांसे चाले हंसगति। पुढें सख्या खेळती जिवीं 
खुण न बोले काय करूं॥ रूपाचा दर्पण रूपेंबिण | जिवलगा ॥ दृष्टी फिटला संदेहो लागे कांबळीचा 
पाहिला ॥ द्ष्टाहि निमाला नवल कायी ॥१॥ जिकडे | सोबो। तंव माझरी कृष्णदेवो स्वरूपीं दिसे॥१॥ 
जाय तिकडे दर्शन सांगाती॥ उदो ना अस्तु हे | नवलावगे नवलावगे देखियेला ॥२॥ दृष्टी देखिला 
नाहीं द्वैतस्थिति॥२॥ पूर्वबिंब शून्य हे शब्दचि | लोचनीं लाजिलीये विरोनि। मागति खुंटलिसे 
निमाले॥ अनाम्याचे नि भले होतें सुखें ॥ त्यासी | मनीं पांगुळलें ॥ सरलें नेत्रांचें देखणे श्रुतिश्रबण 


२० 


श्रीसकलसंतवाणी 


फपापाफाफाफफफपाजाापापाककाफफकककफफफकफफफफककफफफफफफकफफफफफफफकफफपाफफिककफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 


ऐकणें । चित्त चोरियलें कान्होनें चेतन्यींवो ॥ निमिषें 
खुणाविलें सहजें तव घडलें सहज।॥ बिंबीं बिंबतसे 
निज हें जीव हाचि जाला॥ आतां नाहीं मज जरी 
हा तंव बाहेरू भीतरी । अवघीं अंतरलीं दुरी गेलें 
मनुष्यपण ॥३॥ याचिये वो भेटी पडीली संसारासी 
तुटी । शब्द मावळला गोष्टी तो मी काय सांगों॥ 
ऐसा केसा हा दानी करूं नेदितां बोहणी । सुखासाठी 
सांवजणी केलें रूपातीत ॥ आजि करुनी विकरा 
रिघु नुपुरे जाव्या घरां । नुरे कल्पनेसी थारा । सरले 
लिंग देह॥ मी तंव वेंधलिये यासी सवेंचि जालिये 
तत्वमसि गुज लपवावें मानसी तुम्ही सखीयांनो ॥ ४ ॥ 
याचिया लागल्या अभ्यासें गेलें मीपणाचें पिसें। 


शोधून पाहे लक्षीं ॥३॥ ज्ञानदेवी शिवा उन्मनि 
रिघावा । हरीचा विसावा सर्वांघटीं ॥४॥ 

१४९. येरी म्हणे भेद सृष्टी दाविती शब्द। 
तत्बीं तत्व बोध कोठें गेले॥९१॥ सखी म्हणे बाई 
आकाराची सोय। तुज मज काय इयें देहीं ॥२॥ 
चपळता सांगों उष्णता घोटी । घोटुनियां होणें 
समब्रह्मीं ॥३॥ ज्ञानदेवीं तट भाग्य जें उत्कट | तें 
हें बाक्पट पडती दृष्टी ॥४॥ 

१५०. सखी सांगे सार शांति क्षमा दया । प्रपंच 
विलया बरळ पोशी॥१॥ सखी म्हणे एका दुजी 
म्हणे अन का। अनेक सिंम्यका गुरुगम्य॥२॥ 
सावध निबंध आध्याचा उकला। रसनेचा पालव 


केलें आपलिया ऐसें इंद्रियासहित॥ पूर्ण चैतन्य | रसना तोयें ॥३॥ ज्ञानदेव सांगे रखुमादेवी जप। 


भोगीलें हें तंब दुजें निमालें। देहीं अखंडित ठेलें 
होतें जैसें तैसें ॥ आलिंगुनिया अंतरीं रिगु नुपुरे 
बाहेरी। निर्विकाराच्या शेजारीं प्रेम दुणावत॥ 
बापरखुमादेविवर विठ्ठलेसी भेटी। आजि संसारा 
संसटी घेऊनि गेला ॥५॥ 

१४६. कासयाची चाड मज नाहीं वो 
साजणी । एकल्या निर्गुणीं वेधियेलें बो माये ॥ १॥ 
पवन वेगाचेनि अंतरलें तुम्हासी । आतां मागुती वो 
कैसी परतेन वो माये॥२॥ ध्यान धारणा तनु मनु 
करणें । ठेवियेलें ठेवणें गोपाळ चरणीं बो माये ॥३॥ 
ऐसे भुलवणीं भुलविलें नयनीं। रखुमादेविवरें 
चिंतनीं बो माये॥४॥ 

१४७.अष्टदळ पाहे पद्य नेत्र दाहे। सोहं मंत्र 
कोहं ठाको दुरी॥१॥ आडवीं आडव पारूचा 
बरव। सखिये तो राव रामराणा॥२॥ उपरती 
साधि प्रपंची अवघी। गुणें गुण उद्घोधी शेजे 
सये ॥३॥ ज्ञानदेवी लपे विज्ञान हारपे। कायम 
मापें न बाधिती॥४॥ 

१४८. सम्यक करी शांति बेसे एके पातीं। 
क्षेमेसि निवृत्ति वाड करी ॥१॥ ऐसा हा उपदेश 
सखी सांगे जीबास। झणी कासावीस होसी 


अगम्य संकल्प एक दिसे॥४॥ 

१५१. सखी म्हणे बाई समपण तें कैसें । येरी 
म्हणे देश हिंडूं नको॥१॥ आंधीं शोधी आप 
मग पाही दीप। कोहं सोहं दीप दवडी दुरी॥२॥ 
त्रिपुटी झोंबों नको मायावी सकळ। अवघा सरळ 
हरी आहे ॥३॥ ज्ञानदेव बुझवी बुझे ज्ञानधारणा ॥ 
तुज मज सौजन्य येणें न्यायें ॥४॥ 

१५२. ऐक धावे सुनाट एकीनें धरिलें बेट । 
एकीनें शेवट साधीयेला॥१॥ कोणे तत्वीं हरि 
कैसी याची परी । नांदे कोणे घरीं सांगीजेसु ॥२॥ 
सखी सांगे बाई भावो घरी देहीं। एकारूपा 
सोयी येईल घरा ॥३॥ बापरखुमादेवीवर विठ्ठल 
अवचितां। निवृत्ति जे समता सांगितलें ॥४॥ 

१५३. सांवळीये निळी भुलली एकी नारी ॥ 
परेचा वो घरीं शुद्धि पुसे ॥९॥ सांगेगे बाईये कोणे 
घरीं नांदे॥ कैसें या गोविंदें हिंडविलें॥२॥ चहूं 
मार्गी गेलें न संपडेची वाट॥ मग चैतन्याचा 
घाट बेंधलीये ॥२॥ ज्ञानदेवी समाधि स्थान पैं 
विठ्ठल) अवघा चित्तीं सळ हारपला॥३॥ 

१५४. मीपण माझें हरपलें। शेखी ठकचि 
बिशेखीं पपडिलें बाईये॥१॥ काय सांगो तुम्हां 


बाई ॥२॥ सज्ञानी विज्ञान त्रिज्ञानीं नारायण । अन्वयीं | कैचा हा गोंबळु। न म्हणे दिन वेळु आम्हा घरीं ॥२॥ 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग २९ 


नवल पैं केलें बुडविलें सगुण । आपणचि निर्गुण | मन्हा कान्हा॥५॥ 
होउनि ठेले॥ ३॥ बापरमखुमादेवीवरु जीवन १५९. मज तुरंबा कां वो जिये तिये। जेणें 
आपुचें। नाहीं पें साचें कुळकर्म॥३॥ वेधें हरि सोयरा होये) मज लावा कां वो 
१५५. आजिवरि होते मी मोकाट । तंब डोळे | चंदन ऐसिये परीचे। जे लाविलियाचि अनादि 
फुकट मोडा तुम्ही ॥१॥ समर्थाचे अंगीं पडले | पुसोनि जाये बो॥१॥ मज करा कां बो कांहीं 
अवचिति। तुम्हां ऐसि किती चाळविली॥२॥ | एक। जेणें करणें ठाके अशेख। सरा कांबो मज 
बापरखुमादेवीवरा विठ्ठलाचिं घरवात जाले। | आडुनि मज पाहों द्या। आपुलें मुखगे माये ॥२॥ 
जन्मवरी एकांत करुनि ठेले॥३॥ मज श्रृंगार कां बो तया जोगी । पुढती अंग 
१५६. त्वचेचिया रानां धाडूं नको मना॥ तेयें | न समाय अंगी। या मना पासोनी पढिये तो 
नंदाचा कान्हा डोळा घाली गो आइहयो॥१॥ गाईचा । गोंवळु। तोचि तो जिव्हारी भोगीनगे माये ॥३॥ 
गोंबळा यमुनेचा पावळा। धरी माझा अचुळा मग | देह पालटा बो तयासाठीं। वरच या देईन अवघी 
मी पळालिये गो॥२॥ ताकपिरी गोंवळी केली | सृष्टी । बापरखुमादेवीवरा विठुलास योगी । तोचि 


मजसी रांडोळी। भावे नारली मग मी पळालिये | तो त्यागुन भोगीये माये॥३॥ 


गो॥२॥ गळा गुंजमाळा गांठी। डांगा मोरविसा 
वेठी। सोकरु लागे पाठी। नंदरायाचा गो आई 
ये॥३॥ एक्या करें धरी । विजा करें वेटारी । चुंबन 
दे हरी। मग मी पळालिये गो॥४॥ ऐसी पळत 
'पळत गेलिये। कान्होनें मोहिलिये। माझी मीचि 
जालिये। मग मी समोखिलिये गो॥५॥ तुना 
चार। लागतेगोर। तुना बोर लागतो गोर। तुना 
बाही माझी चार माझी आईयो गो गो॥६॥ 
पूर्वपुण्य फळलें। देह मुक्त जाले । बापरखुमादेविवर 
बिठुठुलें। ऐसें केलें गो आईयो॥७॥ 

१५७. ठाकुनी आलिये तुजपाशीं। थिते 
मुकलिये मनुष्यपणासी ॥१॥ भलें केलें विठ्ठला 
पिकें भरला साउला। घरीचीं कोपतीं सोडी जाऊं 
दे वबहिला॥ ध्रु.॥ संसार साउला माझा पालटुनि 
देसी। तरी मी होईन तुझी कामारी दासी ॥२॥ 
संसार साउला माझा पालटुनि देसी । बापरखुमा- 
देवीवरा विठ्ठला गुणरासी ॥३॥ 

१५८. में दुरर्थि कर जोडु। तार्‍हे सेवा न 
जाणु॥ १॥ मन्हारे कान्हा मन्हारे कान्हा । देखी कां 
नेणारे मन्हा कान्हारे॥ २॥ तार्‍्हा मराठा देश । मन्ही 
बागलाणी भाष॥ ३॥ घटि पटि विजार। खंडे 


१६०.तुजविण येकली रे कृष्णा न गमे 
राती। तब तुवां नवल केलें वेणू घेऊनि हातीं। 
आलिये तेंचि सोय तुझी बोळखिलें गती॥१॥ 
नवल हें बालभरे कैसें जोडलें जिवा। दुसरें 
दुरी ठेलें प्रीति केला रिघावा॥२॥ पारुरे पारुरे 
कान्हा झणे करिसी अव्हेरु। तूं तंव ह॒दयींचा 
होसी चैतन्य चोरु । बापरखुमादेवीवरा विठो करि 
कां अंगिकारु॥३॥ 

१६१. जळधराच्या धारीं सिंधुजळ जयापरी । 
पुरोनिया उरे महावरीरे गोबळा॥ तेजें शोकलें 
काई आणावया गेलें। तैसी नवल तुझी कुसरीरे 
गोवळा॥१॥ चाळा लाउनि गोवितोसी दाऊनियां 
लपसी। लपोनि केऊता जासी तैसी माव न करी 
आम्हासिरे गोंबळा ॥२॥ वायु काय बोखट चांग 
विचारूनी वाजे। तयाविण कवण ठावो असे॥ 
तो आपुलि चाडा करि कोडिवरी येरझारा । सेखीं 
गगनीं सामावला दिसेरे गोंबळा॥३॥ आकाश 
तेंचि अवकाश तुजमाजि हें विश्व कीं तूं विश्रीं 
अससी । बापरखुमादेवीवरा विठ्ठला न बोले । तुझें 
वर्म बोलतां निकरा झणे जासीरे गोंबळा॥४॥ 

१६२. लेकुरे नसतील काय घरोघरीं काय न 


भाले तरवार॥ ४॥ बापरखुमादेविवरु जाण। ऐसे | बीये ते माया। परि हे दशा वेगळी न बाईहो। हा 


२२ 


श्रीसकलसंतवाणी 


नये त्या आधीं जीव निघों पाहे। आला तरी उरो | निरुतेंबो। ईडा पिंगळा कुंडलणीया ब्रह्मसूत्र दोरु 
नेदि कांहीं । जाय तरी जाय । डोळे तळमळिता ठाये। | तो आणिया वो । उभी राहोनि गगनीं अनुहातें अंबर 
लांचावला जिऊ। राहेगे बाईये ॥१॥ तमाळनिळें | गर्जे बो ॥२॥ मन एकतत्वीं करी वो। चित्त दृढ 
चांदिणें बो वारि बोबराल आपुलीयेस बये। हें | धरी बो। तयामाजि न विसंबे कांहा। ऐसा गोरसु 
मूळदृष्टी पुढें रिधोनिया झाडा घेत आहे। येणें | चोखटु। मोलेंबिण येतसे फुकटु। यासि न वचे 
कान्हयें कासाविस केलेंगे माये ॥२॥ नेणो कैसे | कांहीं । चित्त बेसे समरसें ठाईवो ॥३॥ गोळणी 
बाळसें। डौरलें डोळां लासे। माजि महुरजता हे | गोमटी हातिं कसवटी क्षीरा नीरा निबाडा करी 


हांसे । भोळिवेचे । देखिलियाचि पुरे। घालुनि दृष्टीचें 
भुररें। मग तें हृदयीं वाबरे। इच्छावसेंगे माये ॥३॥ 
थुरथुर करितु। शक्ति भोळी वाचालतुं। मुग्दलें 
गुणें बोलतुगे माये ॥ असाबतु सावळिया प्रभा 
डोळसु नभाचा गाभा। कटीं कर ठेऊनियां 
उभा। हेंचि जाणगे माये॥४॥ पाहों याची 
नवलपरी। बरवेपणाची हाउली वरी। दृष्टी 
करवी झोंबवी। यासि कवण वारी॥ आम्हीच 
साहातों अळी। परी हे चुबडी भली। रिघोनिया 
आड घाली। अगंकांतीगे माये॥५॥ पहा वो 
याचा खेळु आमचे नासे। कोपो तरी खदखदां 
हांसे। जी जी बाळा म्हणों तरी रुसे बो॥ राहो 
नेदी सुखें। न राहे निमिष एके । वारा कां गोडी 
सेविखें। कान्हो दिठीचें माये ॥६॥ आतां येईल 
म्हणोनि सांपडऊं द्वारें आडऊं तंव झळाळित 
दिसताहे उजियेडें । भितरींच्या भितरी लांबा धुमाळु 
चाचरु। मांडी कामापाडीं आवारुगे माय ॥७॥ 
गाऱ्हाण्याचें निमिसें। गौळणी उचंबळता हे ब्रह्मरसें । 
वान वसे चोपसें। कृष्णाचेनि॥ मालाथुन एक 
मोहरें। देवपण धाडिलें अनुरे। भावो किं देवों 
बैसबाल धुरें। पुसे निवृत्तिदासु॥८॥ 

१६३. आधाराचक्रीों निवणें मांडिलें कैसां 
डेरिया उपचार केला । तिन्ही संयोग गोमटें घुसळण 
रविबजो मेरु वो । तेणें आणलें समयातें तेथें वरूवचन 
लाधलें निरुतें बो ॥१॥ विद्यापात्रे गौळणी मंथन 
करूं ब्रह्मज्ञानी बो। चाल निज निज पंथें केसें 
नवनीत आणिलेंसे हाता वो॥ ध्रु०॥ गुरुउपदेशें 


वो। मेघडंबर न विसंबे तेथें घुसळितां थेंबु जो 
नुसळे वो। जन पाडलेसे धंदा गोरसा गोडी नेणती 
अंधे बो॥४॥ काया हे नगरी गौळणी गोरसु 
पुकारी नबहि दारवंटे सांडुनि बो। दशवेद्वारीं 
पातली कैसी विनटली गोविंदींबो। दंभ विकरा 
जाला अधर्म धर्म लोपला बो। अबघी काया 
झांकुळली बापरखुमादेविवरा विठ्ठलीं बो॥५॥ 

१६४. ज्ञान हेंचि गाय दुध दुहिलें भरणा दोही 
तया जना हातु नाहीं । ठेविलें अग्निवरी अग्नि नाहीं 
भीतरी । तापलें पडिभरी साय आली ॥ ९१॥ गौळणी 
चतुरे झडकरी । जाय मथुरे विकरा करी ॥२॥ 
दहियामहियाविण घातलें विरजण । मांडिले घुसळण 
रवियेबीण | करिती मंथन वरी आलें जीवन | एकलें 
आणून काढूं पाहे॥३॥ आलें गिऱ्हाईक । न 
विकी तूप ताक। नेणती विवेक । गोरसाचा॥ 
दहियामहियाच्या करुनी घागरी। लटकी उंबरा 
उबरी। काय करूं॥४॥ ज्ञान हे घागरी । वाईयेली 
शिरीं । गोरसभीतरीं दाखवितो । एके हातें सावरी । 
झाकी तया वरी । चोखटिव करी । गोरसाची ॥५॥ 
तंव मागीं जातां। एकी पुसे गौळणी । पारि बैसले 
दानीं किं । नाहीं बो। त्यासी नेदी मी दान। जाईन 
मी आपण । प्रत्यक्षा प्रमाण । काय करूं ॥६॥ ऐसी 
पाराजवळी गेली । तंब शब्दें बोळखिली। जावों दे 
गा बहिली । उसिरु जाला॥ या निर्वाणींच्या बोला । 
सुखिया संतोषला । निरोप दिधला । गोळणीसी ॥७॥ 
ऐसी पावली मथुरा । क्षण न लगे विकरा करा । सवेंचि 
'एकसरा ।उफखा झाला ॥ बापरखुमादेविवरु विठठलु 


रवि धरी अधऊर्ध्व मांजरी पांचे प्राण मंथन केलें | ग्राहिक मानसीं गोरसु ज्ञानेंसि। मिळोनि गेला ॥८॥ 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


२३ 


१६५. चालतां लवडसवडी। बाहुली | मानिती कान्हा। बोलती यमुना॥२॥ नेणवसी 
मुरडली । माथां गोरसाची दुरडी । जाय मथुरे हाटा॥ | नेणवसी। आकळु तूं नाकळसी॥ ध्रु०॥ इंद्रनिळा 
सवेंची विचारी जिवीं। महियाते सादाबीं । तंव तो श्रुति जनकिरळा। सुरी जघन सांवळा । कंठीं 
अवचिती पालवी । नंदनंदनु॥ पाहेपां सुखाचेनि माळा कौस्तुभ गळा । प्रीति तुळसी दळा। कांसे 
मिसें। झणी करी अनारिसे। तेव्हां उरलें तें | शेला सोनसळा उभा बळिभद्राजवळा ॥३॥ कृष्ण 


कैसें। माझें मनुष्यपण॥ विनवी सखीयातें 
आदेरें। तुह्मी गुह्याचीं भंडारे। अघटित घडिलीं 
या शरीरें।॥ प्रगटीत न करा साजणी वो॥१॥ 
काय करणें बो काय करणें बो। देखोनी सांवळा 
तनु। लुब्धला माझा मनु। लागलेंसें ध्यानु। द्वेत 
निवडे ना। डोळा भरूनिया बाळा देखे श्रीरंगु 
सांवळा । वेध वेधल्वा सकळां। गोपी गोविंदा 
सवे॥ ठेला प्रपंचु माघारा। भावो भिनला दुसरा । 
पडिला मागिल विसरा । कैचें आपुलेंपण॥ सहज 
करितां गोष्टी । पाहातां पडिली मिठी । जाली जन्मे 
साठी । सखियेसाजणी वो॥२॥ ऐसें सोसितां 
सोसणी । सखी झाली विरहिणी। आतां मथुरा 
भुवनीं । मज गमेल कैसें ॥ सरलें सांजणें विकणे । 
निवांत राहिलें बोलणें । पूर्ण गोरसा भरणें। माथा 
त्यजूनिया॥ जाली अकुळाचें कुळ। तनु जाते 
बरळ फिटलें भ्रांतीपडळ। दोन्ही एक जालीं ॥ 
बापरखुमादेविवरीं । अवस्था लाऊनि पुरी । भावें 
भोगूनी श्रीहरी । मन मुक्त साजणी वो॥३॥ 
१६६. दुडिवरी दुडि साते निघाली । गोळणी 
गोरसु म्हणों विसरली॥ १॥ गोविंद घ्यावो दामोदर 
घ्यावबो। तब तव बोलती मथुरेच्या बो॥२॥ 
गोविंद गोरसु एकचि नांवा । गोरसु विकू आलें 
तुमच्या गांवा ॥३॥ बापरखुमादेविवर विठ्ठलेंसी 
भेटी। आपुले संवसाटी करूनि ठेला॥४॥ 
१६७. रांगतु रंगणीं चोरितु लोणी धांबोनि 
धरिती गौळणी । बांधतिचरणीं देति गाऱ्हाणीं यशोदे 
साजणी । दधि घृत भक्षून तमाळनीळें नवल केलें 
साजणी ॥९१॥ कृष्ण आळिवा आळिवा । परतोनि 


सांवळा डोळसु। सहजे परमहंसु॥ ध्वु० ॥ सदानंदा 
श्रीमुकुंदा । श्रीहरि परमानंदा । आनंदकंदा । अभय 
प्रल्हादा। पावकनादा धेनुलुब्धा। गोविंदा 
गोपाळा॥४॥ कृष्ण आमुचा आमुचा । खेळिया 
गोळियाचा ॥ ध्रु.॥ कर्पुरगौरा मन स्थिरा । पुराण 
गुणगंभिरा। विरादिवीरा महाविरापांडवदळ 
साहाकारा । मथुरा नगरा कंसासुरा । शिक्षा लाविसी 
चाणुरा। अति सुंदरा तूं पेंडारा॥ बापरखुमा- 
देविवरारे॥ ५॥ जाणितलें जाणितलें माझें मज 
दिधलें ॥ ध्रु ॥ 

१६८. कान्हया गोवळु वारिलें न करी । दसवंती 
सांगे नंदा अवधारी ॥ चौघी माया श्रंंगार करिती । 
तेथें विघ्नेश्वर जाले मुरारी॥१॥ आनंदें दोंदिलु 
नाचे गदारोळें । पायीं घागूरलि नेंबाळें॥ चर्मचक्षू 
पडले वेगळे। काढूनियां ज्ञानचक्षु दिधलें डोळेगे 
बाईये ॥२॥ गौळणी दाहा बारा मिळोनि सोळांची 
टोळी । एकी म्हणती यातें उभाचि कवळु मा काय 
करिल ते गौळणीगे बाईये ॥३॥ आणिकी एकौ 
साचा बोले त्याउपरी असे त्या नागिणी । काय 
सांगों तिचेत्रिण बहुसाल ते राहिलीसे भानुते 
धरूनी ॥४॥ तव मुक्ता दोन्ही आलिसे धांबोनि 
म्हणती कृष्णा तूं निघ येथुनि। तीन नानावि तुझा 
'पाठींच लागतील औओठावे राहे धरूनि ॥५ ॥ गौळणी 
म्हणती बाळा कामऱ्हारे वेल्हाळा सांडींरे।॥ या मना 
आळारे। ऐसें ऐकोन बापरखुमादेविवरें विठ्ठलें पवनु 
गिळितया वेळारेरे॥६॥ 

विरहिणी. 
१६९. माझी शंका फिटले। लाजा सांडिले। 


मातें दावा॥ ध्रु०॥ कृष्णा कान्हा मधूसूदना कामिनी | आवघे घातलें । मज निरसुनियां ॥१॥ अठरा भार 
मनमोहना । योगि ध्याना हरस्मरणा । गोपी ध्याना । | वनस्पती । सुरवर बोळंगती । देवोदेवि आदिपती। 


र्ड श्रीसकलसंतवाणी 


कृष्ण काळागे माये॥२॥ ऐसा कृपानिधि | निजरूप वो माये॥२॥ बापरखुमादेविवरु माझें 
सांवळा । कीं बापरखुमादेविवरु गोंवळा। त्याचा | कुटिळ फेडूं आला । विटेवरी मालाथिला निजरूपें 
मज चाळा। बहु काळागे माये ॥३॥ बो माये॥३॥ 

१७०. पांचा दामांचा घोंगडा नेसेन । उरली मोट १७५. येणेंरूपें पाहावासी तरि असुमाय 
ते मी जेविनगे बाईये॥ ९॥ कामारि कामारि कामारि | होसी । माझ्या मना नाकळसी सांवळ्या॥१॥ 
होऊन। या गोपाळाचें घरीं रिघेन गे बाईये ॥२॥ | सगुणपणाची तुझी पडिलिसे मिठी। केली 
त्याचा उंबर उसिसा करीन। वरि वेरझार मी | जीवा साटी सांबळ्या। वेधला जिऊ माझा 
सारीनगे बाईये॥३॥ निवृत्ति ज्ञानदेवा पुसतिल । सिकवाल काई। सगुणें ठाई वेधियेलें॥२॥ ये 


वर्म। त्यासि कामीन पुरेनगे बाईये॥४॥ 

१७१. जागृती पुसे साजणी कवण 
बोलिलें अंगणीं। निरखितां बो नयनीं । वृंदावनी 
देखियला॥१॥ भनीं वेधु बो तयाचा । पंढ- 
रीरायाचा ॥२॥ स्वण सांगे सुषुप्ती । असे ममता हे 
चित्तीं । विठठल होईल प्रतीती । मग गर्जती तुर्य ॥३॥ 
मग बोलों नये ऐसें केलें। मन उन्मनीं बोधलें। 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलें। थितें नेलें मीं माझें ॥४॥ 

१७२. सांवळिये बुंथी सांबळिया रूपें। 
सांवळिया स्वरूपे वेधियेलें ॥१॥ काय करूंगे माये 
सांबळें न सोडी । इंद्रियां इद्रियां जोडी एकतत्त्वें॥२॥ 
कैसें याचें तेज सांवळें अरुवार। कृष्णीं कृष्ण 
नीर सतेजपणें ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तीचे 
खुणे। सांवळेची होणें यासी ध्यातां॥४॥ 

१७३. श्यामाचिया घरा वासना पैं नेती । मनें 
मन गुंती तये रूपीं॥ बिंबाचें रूपस छाया पै 
घनदाट । दिननिशीं अविट श्यामतेज॥१॥ तें रूप 
देखिलें कोण्या भाग्ययोगें । निवृत्तिप्रसंगें आम्हां 
घरीं ॥२॥ दिठिवेचेनि बोषें सानुलें स्वरूप । नुराली 
बालिप कल्पनेची ॥ सांठवले आकार इद्रियांच्या 
वृत्ति। श्यामतेजें दिप्ती धवळलें ॥३॥ निराशा 


अंगणीं अवचिता देखिला बोलता। कोण ऐसा 
निरुता न कळेगे माये॥ सगुण म्हणौनि धरू गेलें 
'पालवीं । तंव नवलपणाची ठेवी प्रगट केली ॥३॥ 
आंतु बाहेरी कांहीं नकळे बो मज। आपआपणया 
चोज वाटोनि ठेलें ॥ बापरखुमादेविवरें माझें मीपण 
चोरुनि नेलें। आपणा ऐसें केलें बाईयांबो ॥४॥ 

१७६. कृष्णे वेधली विरहिणी बोले । चंद्रमा 
करितो उबारागे माये। न लवा चंदनु न घाला 
विंजणवारा। हरिविणें शून्य शेजारुगे माये॥१॥ 
माझे जिबींचें तुम्हीं कां बो नेणा। माझा 
बळिया तो पंढरीराणा बो माये॥२॥ नंदनंदनु 
घडी घडी आणा। तयाविण न वचति प्राण वो 
माये ॥ रखुमादेविवरु विठ्ठलु गोविंदु । अमृतपानगे 
माये ॥३॥ 

१७७. सांवळे परब्रह्म आवडे या जिवा । मनें 
मन राणिवा घर केलें॥१॥ काय करूं सये 
सांबळें गोंबित। आपेआप लपत मन तेथें॥२॥ 
बापरखुमादेविवरु सांवळी प्रतिमा । मनें मनीं क्षमा 
एक जालें॥३॥ 

१७८. पैल विळाचियें वेळीं । आंगणीं उभी 
ठेलिये। येतिया जातिया पुसे। बिठ्ठल केउतागे 


संचली आशा पै सार। अनादी अमर तनु जाली । | माये ॥१॥ पायरऊ जाला संचारु नवल वेधें 
बापरखुमादेविवर विठ्ठलीं गळालें। ब्रह्मसुख सोहळे | विंदान लाविलें म्हणे विठठल विठ्ठल॥२॥ नेणें 


आम्हां घरीं ॥४॥ 


तहान भूक। नाहीं लाज अभिमान! वेधिलें 


१७४. मनें करुनि कुटिल उकलुनि श्रेंगारें। ते | जनार्दनी । देवकीनंदना लागोनीगे माये ॥३॥ 
लावण्याच्या अपारें पडिलें बो माये॥१॥ माझें | बापरखुमादेविवरु जिवींचा जिवनु। माझे मनिंचे 
कुटिळपण गेलें कुटिळपण गेलें । गोविंदें बोजाविलें | मनोरथ पुरवीं कमळ नयनुगे माये ॥४॥ 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग २५ 


१७९.निळिये निकरें कामधेनु मोहरे। | लेववा चंदन चर्चावा जाति जुती पार्यातिके शेंबती 
निळेंपणेसरे निळे नभीं॥१॥ घुमत घुमत | करा आइती सेजारीं॥ शेला काढा कां मेचुचा 
निळेमाजि मातु । निळेपणीं देतु क्षेम कृष्णीं॥२॥ | हा दिन देवाचा। सोहळा तो आमुचा मंदिरींगे 
निळिये सागरी निळे निळेपणें सुंदरी । रातलीसे । माये ॥१॥ गुढिया उभवा मखरे श्रृंगारा भेटी 
हरि विरहिणी॥३॥ ज्ञानदेव सांगे निळियेचे होईल आळंगी। स्फुरण आलें बाहीं क्षेमालागीं 
बागे। निळसंगे बोळलेगे निळीमाजी ॥४॥ पाहीं काचोळी न समाये अंगींगे माये॥२॥ जिवीं 

१८०. मग मुरडूनि घातले मनानें। थोर मारु | जीव सुंदर त्याचेनि सचार तो मज भेटवा सुखाचा 
तेथें होत असे॥१॥ पुरे पुरे बो आतां जिणें तें । विसावा । सुमनें उकलिलीं नित्य दे माळी उचित 
केउतें। येणें बो पंढरिनाथें वेधियेलें ॥२॥ नचले | करि तथा भावा। आजि वेळु कांबो लाविला 
नचले कांहीं करणें कामान। याचें पाहाणेंचि विंदान | नेणों पंथीं सीणला बुझाऊं जाऊं त्याच्या गांवागे 
कामानिया ॥३॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठलासी | माये ॥३॥ हृदयीं निर्भर प्रेम वारंवार माझें चित्तीं 
भेटी। संसाराची तुटी जालीगे माये॥४॥ राहो ऐक्य मज। दुजिये वस्तुलागीं रुत जाय 

१८१. निळियेच्या निशीं विरहिणी पिशी। | माधवी मन्मथ करिताहे बोज। ऐसी तेथवरी जाईन 
शेजबाजे कैशी आरळ शेजे॥१॥ कृष्णासंगे | सुखाची होईन नाचेन आनंदाचे भोजेंगे माये ॥४॥ 
वाली विव्हळ जाली निळी । चंदन अंगीं पोळी | ऐसा विपरीत लाघवी लपे सवेंचि दाबी वसिपे 
विरहज्वरें ॥२॥ ज्ञानदेव प्रेम निळारूप रूपसें चौके। अभ्यासें अंतर पडलें येणें तरि मी त्यजीन 


सोहळा॥ कृष्णवेधें वेधली वो लाभली वसे॥३॥ 

१८२. गुणाचेनि आटोपें आकारलें ब्रह्म। 
भक्तभाग्य सम आलेंसे ॥९॥ चैतन्य परिपाठीं ठासा 
घडलासे साकार । कृष्णचि आकार गोकुळीं रया॥ 
त्या रूपें विधिलें काय करूंगे माये। नाम रूप 
सोय नाहीं आम्हां॥२॥ सबाह्य सभोवतें चतुर्भुज 
सांवळें। सर्वभूतीं विवळे कृष्णरूपें॥॥ हारपले आकार 
कृष्णचि क्षरला । वेदांसि अबोला श्रुतीसहित ॥३॥ 
ऐसें परब्रह्म सांवळें दैवत आमुचे । आतां आह्यां 
कैचें क्रिया कर्म॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु 
दैवत। मनें घर तेथें चरणीं केलें॥४॥ 

१८३. सांवळी प्रतिमा घेऊनि सकुमार। खेळत 
सुंदर गोकुळीं रया॥१॥ त्या रूपें वेधिलें काय 
करूं माये । अवघें निर्गुणचि होय पाचारीतां॥२॥ 
मीपणा ठाव नुरेची पैं सर्वथा । प्रपंचाची कथा ब्रह्म 
जाली ॥३॥ बापनिवृत्तिराजे दाविताती खुण । नाम 
नारायणा पाठ कोजे॥४॥ 


जिणें म्हणोनि विनवितसें चतुर सुरेखें। रात्रीचा 
ठायीं देख मेघशाम बोलला अंबरीगे माये॥५॥ 
ऐसिये निवांत मूर्ति ऐकोनि ठेली श्रुती। आकर्षोनि 
चित्तचैतन्य भरोनि ठेले लोचन ॥ ध्यानीं विसर्जिलें 
मन परमात्मया रामा तूं एक लाघवी सावेव पावलें 
ज्ञान। बापरखुमादेविवरा विठ्ठला सुमन संयोगीं 
आजी सत्य जालें माझें स्वप्नगे माये ॥६॥ 

१८५. त्रिभुवनिंचें सुख पाहावया नयनीं । 
दिनरात्रीं धणी न पुरे माझी ॥९॥ विटेवरी सांवळा 
पाहतां पैं डोळां। मन वेळोवेळां आठवितु॥२॥ 
सागरीं भरीतें दाटे तैसें मन नटे। वाट पाहों कोठें 
तुझी रया ॥ ३॥ बापरखुमादेविवरु पूर्ण प्रकाशला । 
कुमुदिनी विकासला तेसें जालें ॥४॥ 

१८६. मायबापे आमचीं विठोबा रखुमाई 
निजाची। त्याचीये गांवींची कोण्ही येतु 
न्यावया ॥१॥ माझा विसावा माहेर पंढरपूर वो। 
ऐशी वाट पाहातसे जरु॥२॥ ये सासुरा आमुची 


१८४. आजि शुभ लवे 'य्जोचनु हरिखे | बहु बाहरु । काम क्रोध मद मत्सरू । मज आटिती 
सांगतांहे शकुनु स्वप्न देखिलें सुंदरी। अळंकार | दीरु ॥३॥ अहंकार खेदिताहे भावा। दंभ प्रपंच 


२ 


श्रीसकलसंतवाणी 


 क्राडकफकफफाककफफकपा यपा फपरेधाककफकफिफकपयाफरफायफाफफफफफफापफकफिफाफपकफफपीयाीयीकफाफसाककाकफकाञकडडकाककककपयकपाीकककपाककतााकशकऊकककफ 


या जावा। येरुनु येरा घालिती हेवा। आपुल्या 
सवा ओढीतसे॥४॥ आवो चिंतेवोही निके 
बोढाळे। तुज मज ठायोंचें वेगळें। बोढूनि नेसी 
आपुल्या बळें। तुझ्या सळें नांदतसे ॥५॥ आशा 
लागलीसे सर्पिणी। ग्रासूं पाहातसे पापिणी । 
रामनामाचिया ध्वनी । आइकों नेदीये श्रवणी ॥६॥ 
माझें सत्वबळारथीं। धीरु धर्म हा सांगाती । संतीं 
सांगितलें निवृत्ती । तरी मी जीवें वांचलिये ॥७॥ 
ऐसी दगदगल्यें सासुरवासा। विठोबारखुमाई 
माझा कुवासा। निवृत्ति दासु तयाचा । जन्मोजन्मी 
बोळगणा ॥८॥ 

१८७. पंढरपुरींचा निळा लावण्याचा पुतळा । 
विठो देखियेला डोळां बाईयेबो॥१९॥ वेधलें वो 
मन तयाचियां गुणीं। क्षणभर विठ्ठलरुक्मिणी न 
विसंबे॥२॥ पौर्णिमेचे चांदिणें क्षणक्षणा होय 
उणें। तैसें माझें जिणें एक विठ्ठलेंबिण॥३॥ 
बापुरखुमादेविवरु विठ्ठलुचि पुरे। चित्त चेतन्य 
मुरे बाईये बो॥४॥ 

१८८. पैल तो गे काऊ कोकताहे। शकूनगे 
माये सांगतसे॥ १॥ उडरे उडरे काऊ तुझे सोन्यार्ने 
मढीन पाऊ। पाहुणे पंढरीराऊ घरा कें येती॥२॥ 
दहिंभाताचीं उंडी लाविन तुझ्या तोंडी ॥ जीवा 
पढिये त्याची गोडी सांग वेगीं ॥३॥ दुधें भरूनी 
वाटी लावीन तुझे वोंठीं। सत्य सांगे गोठी विठो 
येईल कायी॥४॥ आंबयां डाहाळीं फळें चुंबी 
रसाळीं । आजिचेरे काळीं शकून सांगे ॥५॥ ज्ञानदेव 
म्हणे जाणिजे ये खुणें। भेटती पंढरीराणे शकुन 
सांगे॥६॥ 

१८९. सुखाचिये गोठी सुख आलें भेटी । तया 
लाभाचिये साठीं जीव वेचिलागे माये॥ तंव अवचितें 
सगुणरूप भरलेंसें नयनीं। बोलतां अंगणीं म्यां 
बो देखियेलें ॥९॥ जिवाचा जीऊ माझा भेटवा 
यादवराजा । उचलल्या चारी भुजा देईल क्षेम ॥२॥ 
न करा उपचार न रंगे हें मन। दृष्टिपुढें ध्यान 
ठसावलें। आवडी गिळूनि येणें सुख विहरोनी 


ठेले। चित्त माझे गोबिलें गोवळेनी ॥३॥ आतां 
भरोवरी उरवितां नुरे उरी। आनंदें अंतरीं कान्हो 
संचरला॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठल निर्गुण । तो 
सुखाची सांठवण गिळूनि ठेला ॥४॥ 

१९०. घनु वाजे घुणुघुणा। वारा वाजे 
रुणुझुणा। भवतारकु हा कान्हा। वेगीं भेटवा 
कां॥१॥ चांदवो चांदणे । चापेवो चंदनु। देवकी 
नंदनु। विण नावडे वो॥२॥ चंदनाची चोळी । माझें 
सर्व अंग पोळी। कान्हो वनमाळी । वेगीं भेटवा 
कां॥३॥ सुमनाची सेज। सीतळ बो निकी । पोळे 
आगिसारिखी। वेगीं विझवा कां ॥४॥ तुम्हीं 
गातसां सुस्वरें। ऐकोनि द्यावीं उत्तरें, कोकिळें 
बर्जाबें तुम्हीं बाइयांनो ॥५॥ दर्पणीं पाहातां । रूप 
न दिसे बो आपुलें । बापरखुमादेविवर विठ्ठलें। मज 
ऐसें केलें ॥६॥ 

१९१. जीवाचिया जीवा प्रेमभावाचिया 
भावा । तुज बांचूनि केशवा अनु नावडे॥१॥ जीवें 
अनुसरलिये अझून कां नये। वेगीं आणा तो सये 
प्राण माझा ॥२॥ सौभाग्यसुंदरु लावण्यसागरु । 
बापरखुमादेबीवरु श्रीविठ्ठलु॥३॥ 

१९२. मी माझें म्हणतां ठकचि ठेलिये। आपुले 
जाति कूळ विसरूनि गेलिये ॥१॥ गुणाचा दुकाळ 
पडिला देशीं। निर्गुणासी कैसी रातलिये॥२॥ 
बापररखुमादेविवरु विठ्ठलु सये। सेजारासी नये 
काय करूं॥३॥ 

१९३. अवचिता परिमळु झुळकला अळुमाळु । 
मी म्हणे गोपाळु आलांगे माये । चांचरती चांचरती 
बाहेरी निघालें। ठकचि मी ठेलें काय करूं॥१॥ 
मज करा कां उपचारु अधिक ताप भारु । सखिये 
सारंगधरु भेटवा कां॥ध्रु०॥ तो सांवळा सुंदरु 
कासे पीतांबरु। लावण्य मनोहरु देखियेला ॥ 
भरलिया दृष्टि जंव डोळां न्याहाळी। तव कोठें 
वनमाळी गेलाः” पभाये॥२॥ बोधोनि ठेलें मन तंव 
जालें अने शरुन। सोकोनि घेतले प्राण माझेगे 
माये। बापरखुमादोबिवरु विठ्ठल सुखाचा । तेणें 





श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


२७ 


फफफकपाकफफफफरीाफातायपायायीतालाणाफफपाफाीयायाफाफफा्ाककरकीपापीफीकपाीपाडपाकीककककफपडकककापराकफफाीफ२ी पा याीपाीफाीपाीपापाकताफाफाअाकडाकफडापाकल 


'कायामनेंवाचा वेधियेलें ॥३॥ 


होय मुर्के। तें रूप देखें परि बोलावेना ॥ सगुण 


१९४. पेंडारा दाऊनियां थोकसी । देखिलें | गुणाचा म्हणोनि घातली मिठी । तंव तो आपणया 


पण केविं जाये अंग लपविसी। तरी वेधा काय 
करिसी । मा शहाणपण तुझें नव्हेरे गोंबळा॥ १ ॥ 
आम्ही येकविध जीवें तुवा केलें अधातुरें वर्षावो 
बोसरलिया बोल्हासु जाय तैसी न होत प्रेमळ 
उखरे गोंबळा ॥२॥ देखी गुंफलिया फुलें डाळलिया 
आहाच तंब कांहीं न दिसेरें। परि प्राणा इंद्रियांच्या 
अंगसुखा समर्थ कोण असेरे गोंबळा॥३॥ या 
बोला मानवोंनि बापरखुमादेविवरे विठ्ठले दिधलें 
आप आपणियातें । तेंपासुनि तें लपणेंचि पारुषले 
उभा पंढरिये येणें वेषेरे गोंबळा ॥४॥ 

१९५. जातिकुळ माझें गेलें हारपोनि 
श्रीरंगावांचुनी आनु नेणें ॥१॥ किती बो शिकवाल 
मज वेळोवेळां। मी तया गोवळा रातलिये॥२॥ 
अष्टभोग भोगणें माते नाहीं चाड । भक्तिप्रेम गोड 
लेईलेंगे माये ॥३॥ बापरखुमादेवीवरु जीवींचा 
जिव्हाळा | कांहीं केलिया वेगळा नव्हेगे माये ॥४॥ 

१९६. ज्याचिये आवडी संसार त्यजिला । तेणें 
कां अबोला धरिलागे माये॥ पायां दिधली मिठी 
घातली जीवें गांठी । साऊमा नये जगजेठी उभा 
ठेलागे माये ॥९॥ भेटवा बो त्यासी चरण झाडीन 
केशी। सगुणरूपासि मी बो भाळलिये॥२॥ 
क्षेमालागीं जीड उतावेळ माझा । उचलोनि चारी 
भुजा देईन क्षेम॥ कोण्या गुणें कावो रुसला 
गोवळु | सुखाचा चाबळू मजसी न करीगे माये ॥३॥ 
ऐसें अवस्थेचे पिसें लाविलेसें कैसें। चित्त नेलें 
आपणिया सारिसेंगे माये॥ बापरखुमादेविवरें 
लावियेलें पिसें। करूनि ठेविलें आपणिया ऐसेंगे 
माये॥४॥ 

१९७. देऊनियां भेटी मजसी न करी गोठी । 
लांचाबला जीउ पाठी न राहेवो। निष्ठर म्हणो तरी 
अपंगीतो मातें। व्यापूनि जीवातें उरी उरवितो॥१॥ 
तो दाखवावो माये धरिन त्याचे पाये । तयालागीं 
जीऊ आहे उतावेळु ॥२॥ भेटीचेनि सुखें मनचि 


[ 14741] श्रीसकलसंतवाणी ( भाग 1 ) मराठी 2 


समसाठीं करूनि ठेलें ॥३॥ काय नेणों कामाण 
कैसें बो जालें। चित्त चोरुनि नेलें गोवळेनें ॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठले अंग लपवूनि। चेतन्य 
चोरुनि नेणों माये॥४॥ 

१९८. सुख सेजारीं असतां कळि जाली वो 
पाहंतां । देठु फेडूनि सेवतां अरळ केलें ॥१॥ अंगणीं 
'कमळणी जळधरू बोले करी । वाफा सिंपल्यावरी 
वाळून जाये ॥२॥ मोतियाचें पाणी वाहे निळिये 
सारणी | गुणाची लावणी लाऊनि गेला॥३॥ 
अंगणीं बोळला मोतें वरुषला। धन्य दिवसु 
जाला सोनियाचा ॥४॥ चोरट्या मधुकरा कमळीं 
घेतलासे थारा । मोतियांचा चारा राजहंसा ॥५॥ 
अंगणीं बापया तूं परसरे चांपयां असुवीं माचया 
भीनलया ॥६॥ वाट पाहे मीं येकली मज मदन 
जाकली । अवस्था धाकुली म्हणोनिया ॥७॥ आतां 
येईल ह्मण गेला वेळु कां लाविला। सेला जो 
भिनला मुक्ताफळीं ॥८॥ बावन चंदनु मर्दिला 
अंगीं बो चर्चिला) कोणें सदेवें बरपडा जाला 
बो माये ॥९॥ बापरखुमादेविवरु माझे मानसींचा 
होये । तयालागी सये मी जागी सुती ॥१०॥ 

१९९. प्रभा कळिकादीप शून्याकार हें स्वरूप । 
मुनिजनमानसींचें सुख येकलेपणें ॥ बिंब अर्धबिंब 
अर्धमार्तृका तुर्या नातळे ज्यासी। आनु तो दिठी 
केविं धरावा । गुणातीत निर्गुणीं जे सहजीं सहजची 
सगुणीं विखुरेरया ॥ १ ॥ आपआपणिया पडे माय 
विसरु । मज आवडे तो नंदाचा कुमारुगे माये ॥२॥ 
म्हणौनि डोळियाचे अंजन आणि मेघःशाम बुंथीचें 
दर्शन। निडारलें वृत्ति नयन पाहों जावो। तेथें 
तो अनुमतें नलगे मतांतरे भावें देखणे होय 
देवोरया ॥३॥ डोळ्याचा डोळसु विचरे हा परेशु 
तोचि परमात्मा सर्वी असे। बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु 
उघडा पुरविला सौरसुगे माये। आम्हां जितांचि 
मरणें किं मेलिया कल्पकोटी जिणें। निवृत्तीनें 


२८ श्रीसकलसंतवाणी 


दाविला परेशु रया॥४॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु पाहीरे। ते भक्ता ओळली 
२००. भेटिसी गेलीये तंव तीच जालिये। | आहेरे। ते दोहतां भरणा पाहेरे। चारी धारा वर्षत 

भुलली ठेलिये मज न कळे कांहीं । परतलिया दृष्टी । आहेरे कान्हो॥४॥ 

जंब मागुता न्याहाळी । तंव काळी ना सावळी मूर्ति २०४.काळी कोसी कपिला धेनुरे। तिचें दुभतें 

चोजवेना॥१॥ काय सांगो माये न कळे तयाची | काय वानुरे। तिसी बापमाय दोन्ही नाहीरे। ते 

सोये । येणें मनाचे मोडुनि पाये वेधियेलें ॥२॥ आंतु | असक्रिया वेगळी पाहेरे कान्हो॥१॥ ते अखरीं 

बाहेरी कैसी भरलेनि रंगें। क्षेम देऊं गेलें अंगें | चरेरे। सर्वसाक्षी वरती जायरे कान्हो ॥२॥ पैल येकी 


तंव तो जडूनि ठेला॥ वारितां नावरे काय सांगो 
माय गोटी करूनि ठेला साठीं जीवित्वेसी ॥३॥ 
आशेचिये हावे तंव तो परतीचा धावे | निराशेसी 
पावे वेळु न लागतां । बापरखुमोदीववरु विठ्ठलीं 
उपावो। ज्ञानदेवा भावो निवृत्तिपायीं ॥४॥ 
गाईच्या रूपकानें हरीचें वर्णन 

२०१. आधी चरे पाठी प्रसवे। कैसी प्रतिदिनी 
गाभास जायेरे। वबिउनियां वांझ जालीरे। ती 
उन्हाळा मासां बोळलीरे कान्हो ॥९॥ दुहतां पान्हा 
न संबरेरे। पैल पर्वता सुटले झरेरे कान्हो॥२॥ 
मोहें वाटायाच्या चाडेरे। दोहीं तयावरि पडेरे। वत्स 
देखोनि उफराटी उडेरे। तया केलीया तिन्ही बाडेरे 
कान्हो ॥३॥ तिहीं त्रिपुटी हे चरतां दिसेरे। तिहीं 
वाडियां वेगळी बेसेरे। ज्ञानदेव म्हणे गुरुतें पुसारे। ते 
बोळतां लयलक्ष कैसेरे कान्हो॥४॥ 

२०२.गावी तिचें निरंजनीं वाडेरे। तीसवें 
पाडेरे। तिनें दैत्य मारिले कुवाडेरे गाईचें सांगतां 
बहुत कुवाडेरे कान्हो॥१॥ ते सांग पा धेनु 
. कवण रे। तिसी नाहीं तिन्ही गुणरे कान्हो ॥२॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुरे। ते उभी पुंडलिकाचे 
द्वारीरे कान्हो॥३॥ 

२०३. तिही त्रिपुटीचे वाडेरे। सवालक्ष 
चरावबया जायरे। ते दैत्यापाठी हुंबरत लागेरे। 
भक्ता घरीं दुभे सानुरागेरे कान्हो॥१॥ तिचें 
नाम शांभवी आहेरे। तिची रूपरेखा कायरे 


सहस्त्रमुखीरे। तिहीहूनि येकी आहेरे। तिचीं नावें 
अनंत पाहेरे। तिसी बापमाय कोणरे कान्हो ॥३॥ 
बापरखुमादेविवरी विठ्ठली पाहेरे। ते पुंडलिकाचे 
द्वारीं जायेरे। तिचें दुभतें अपरंपाररे। तें दुभतें 
सहस्त्रधारीरे कान्हो॥४॥ 

२०५. आगरींचे क्षीर सागरीं पैल डोंगरी दुभते 
गायरे। दोहों जाणे त्याचे दुभतें जेवित्याची मेलि 
मायरे॥१॥ कान्हो पाहालेरे कान्हो पाहालेरे 
नवल विपरित कैसें॥ जाणत्या नेणत्या झांसा 
पै चतुरा लागलें पिसें॥२॥ पाणियानें विस्तव 
पेटविला । वारियानें लाविली वाती। आपें आप 
दीप प्रकाशला। तेथें न दिसे दिवस रातीरे॥३॥ 
खोकरीं आधन ठेविलें। तेथें न दिसे माझी 
भाक। इंधनाविण पेटविले। तेथें चुलि नाहीं 
राख॥४॥ जाणत्या नेणत्या झांसा। पैल चतुरा 
बोलिजे ह्याळीं । निवृत्तिप्रसादें ज्ञानदेव बोले ढिवर 
पडिले जाळीं ॥५॥ 

२०६. साई खडियातें घेबोनिया माते । तैसा 
संसारातें येत रया ॥ ९ ॥ सोय ध्यान उन्मनि पांचांची 
मिळणी । सत्राबीचे कानीं गोष्टी सांगे॥२॥ दुभोनिया 
खडाणि नैश्वर्य ध्याय गगन । चेतलिया मन क्षीर 
देत॥३॥ ज्ञानदेवी समभाव त्रिगुणी नाहीं ठाव। 
आपेआप राणिव साड खडिया॥४॥ 

एकविध 


२०७. काय करिसी सकळ देवांचे वैभव 


कान्हो॥२॥ येकी चोमुखी गाय पाहेरे। तिचा | विलास। माझिया स्वामीविण ते अबघे उदास 
विस्तार बहू आहेरे । तिच्या नाभिकमळीं जन्म वासु | रया॥१॥ तपन त्या कमळा कमळीं विकाशु। 
सांगेरे। तिसी आदि पुरुषु बापमायेरे कान्हो॥३॥ | सुकवि मयंकुरा करिसी अरे बा सुधांशु ॥२॥ 


[ 1474 ] 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग २९ 


साताही वारांचे दिवसु एकियाचि सुरिजे। तेसें २१९. चित्तींचें चैतन्य रूपीचे अनुकार। रूप 
सर्वां सर्वपण माजीयेन श्रीराजे॥३॥ सर्वज्ञ । असे साचार नयनांमाजी। तेजाचें तेज दीपीं 
सुंदर देव होतुकां भलतैसे। परि जडातें चेष्टविते कळिका सामावे। दीपक माल्होवे तेज तेजीं ॥९॥ 
आणिकां पे नसे॥४॥ जया नांब नाहीं रूप | काय सांगो सखिये तेज पै अढळ इंद्रियें बरळ 
चिन्ह काहीं । नामरूप चिन्ह स्वयेंचि पाहीं ॥४॥ | देखतांची ॥२॥ घनदाट रूपीं एकरूप तत्व । दीपीं 
बापरखुमादेविवरु आहे तैसाचि पुरे। काय करिसी | दीपसमत्व आप दिसे। निराकार वस्तु आकार पै 
आणिकां देवांचीं गोवारें रया ॥५॥ अपार विश्वीं चराचर बिंबलीसे ॥३॥ प्राण प्रिया 
२०८. पूर्वदिशे भानु उगवला नळनी कमळणी । गेली पुसे आत्मनाथा । कैसेनि उलथा गुरुखुणे ॥ 
बिकासु केला। उष्णकरु अस्तु जाला सीतकरु | बापरखुमादेवीवर विठ्ठलीं उपरति। रूपीं दीपदीप्ति 
प्रवर्तला कमळणी संकोचु केलाग बाईये॥१॥ | एक जाली ॥४॥ 
पढियंते मानसीं बहुवसे। असे दुरी तें जवबळीच २१२. प्राणासबें सख आत्मा हा बिंबला। 
वसे रया॥२॥ दोलक्षीं सोम अंबरीं। त्याचे | सवेगुणी निमाला याच्या वृत्ति ॥ ध्यान गेलें ठायां मन 
गुण उमटती सागरीं। अंबसे कळाहीनु येरु दिसे | गेलें सुखा । नयनीं नयनसुखा अवलोकीं ॥१॥ तेंचि 
अंधारीं। तैसा समंधु ये शरीरीं रया॥३॥ गगनीं | सख रूप बोळखे स्वरूप। विश्वीं विश्वरूप एका 
बोळली घनुचरें तेणें क्षितिवरी नाचती मयूरें। सोम | तेजें ॥ २॥ द्वेत पै नाहीं दिसे अद्वैत सुरवाडु। एक 
शीतळपणें कळा मिरवी अमृत घेवों जाणती ते | दीपें उजेडु सर्वा घटीं । विराल्या कामना अमूर्त 
चकोर रया ॥४॥ बोळलीं स्वातीचीं अंबुटें तें तत्व | परिपाठीं ॥ चैतन्याची दृष्टी उघडली रया॥३॥ 
झेलिती शुक्तिका संपु्टें । येरें नक्षत्रे वरुषती निकटें | सखी ह्मणे सुख प्राणासि भुललें। आत्मपणें 
काय जळ तयाचें वोखटें रया ॥५॥ चातकु चंद्रातें | मुकलें काय करूं। बापरखुमादेवीवर विठ्ठले 
चिंतितु। तो तयाचे मनोरथ पुरवितु। बापरखुमा- | रूप। दाऊनि स्वरूप एक केलें ॥४॥ 
देविवरुबिठ्ठलु तो मी सदां असे हृदयीं ध्यातु २१३. प्राणाची पै सखी पुसे आत्मयासी। 
रया॥६॥ ईश्वरीं ध्यानाची वृत्ति गेली॥ पांगुळल्या वृत्ति 
२०९. पतीचा जिव्हाळा म्हणोनि सासुऱ्याचे | हरपली भावना । निमाली कल्पना ब्रह्मी रया ॥९॥ 
साहिजे। येऱ्हवीं वाहिजे चामाची मोट॥१॥ न | हें सुख साचार सांगे कां विचार) आत्मयाचें घर 
'पाहे वास न धरी मनीं आस। वायां निकण भुस | गुरुखुणें ॥२॥ चेतवितें कोठें गुंफलें सगुण । 
काय उपणिसी ॥२॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुचि | निर्गुणीं पै गुण समरस॥ तें सुख अपार निळीये 


पुरे॥ चाड नाहीं आम्हां दुजेविण ॥३॥ वेधलें। कृष्णरूप देखिले सर्वारूपीं18॥ या 
ज्ञानेश्वरमहाराजांचा बुव्द्विरूपी ध्यानीं गुंफलें मनामाजि वेख । द्वैतभानसुख नाठवे 
सखीशीं संवाद मज॥ अद्वैत घरकुलें गुणाचें पै रूप। मनामाजि 


२१०. ममता पुसे सये जिवशिवा ठाव । पूर्णता | स्वरूप बिंबलें रया ॥४॥ विस्मृति गुणाची स्मृति 
पान्हाये कोणे घरीं ॥१९॥ ऐके सखिये पुससी बाईये। | पै भजन । दृष्टादृष्ट जन ब्रह्मरूप॥ याचेनि सुलभे 
परब्रह्म सामाये पुंडलिका ॥२॥ नाहीं यासी ठावो | नाठवे संसारु । ब्रह्मींचा आकारु दिसत असे॥५॥ 
संसार पै वाबो। एकतत्वीं रावो घरीं वसे॥३॥ | वेगी सांग ठसा कोण हें रूपडें। कृष्णचि 
बापरखुमादेविवरु उदार बोळला। विश्वजनपाळा | चहूंकडे बिंबलासे। बापरखुमादेवीवरु विठ्ठल 
ब्रीद साजे॥४॥ सखी । कृष्णरूपीं सुखी तनु जाली ॥६॥ 


[ 1474 ] 


३० 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफतापाफकपीअपाीपीफाफाफपाफापाीफाकाफापाफफफपफककपप्राफफरेफकीअफाकफाीाकफपककफकयकयफफफिफपराीफफकपाफफफफफफफफफफकफकफफफफफफफिफफफफ 


२९४. तत्वता पे तत्व धरितां नये हातां । मग 
ममतेची चिंता तयासि पुसे॥ १॥ बाई कोणे घरीं 
सांगे बो जिवित्व । परेचें परतत्व कोणे घरीं ॥२॥ 
सखी सांगे गोष्ठी बाईये रूप वो धरीं । आपणचि 
घरीं सांपडेल ॥३॥ निवृत्तीनें खुणें सांगितलें 
ज्ञान । रखुमादेविवर ध्यान विठ्ठल वरदा ॥४॥ 

२९५. येऊनि बऱहाडिणी बेसल्या टेकी । कोण 
तो नोवरा नाहीं बोळखी ॥९॥ मी कवणाची मज 
सांगा कोण्ही। बऱ्हाड आलिया वऱ्हाडिणी॥२॥ 
कवण ते वरमाय कवण तो वरबाप। कवण तो 
नोबरा कवण तो मंडप॥३॥ वऱ्हाड नव्हे स्वप्नगे 
माये । बापरखमादेविवराचे वेगी धरावे पाये॥४॥ 

संतपर 

२१६. अखंड हरि वाचेसी। जरी सुकृताची 
राशी। तरीच हरि ये मुखासी। धन्य जन्मासी तो 
आला ॥१॥ देखता ज्याचे चरण। यम जातसे 
शरण। ऐसें सुकृताचें वर्णन। कवणें करावें 
तयाचें ॥२॥ तोचि एक साधु देखा । नित्य पुसावें 
त्या बिवेका। तो कांहीं न धरी शंका। हरिनाम 


२१८. श्रवणें कोौर्तनें जाले ते पाबन। 
सनकादिक जाण परम भक्त॥९॥ जाली ते 
विश्रांति याचकां सकळां। जीवीं जीबनकळा 
श्रीमूर्तिरिया ॥ २॥ पादसेवनें आक्रूर जाला 
ब्रह्मरूप । प्रत्यक्ष स्वरूप गोविंदाचे ॥ ३ ॥ सख्यपणें 
अर्जुन नरनारायणीं। सृष्टि जनार्दनीं एकरूप॥४॥ 


। दास्यत्व निकट हनुमंतें केलें। म्हणोनि देखिले 


रामचरण ॥ ५॥ बळि आणि भैीष्म प्रल्हाद 
नारद । बिभीषणावरद चंद्रार्क ॥ ६॥ व्यास आणि 
वसिष्ठ वाल्मिकादिक। आणिक पुंडलिकादि 
शिरोमणी ॥ ७॥ शुकादिक योगी रंगले श्रीरंगी। 
परिक्षितीचा अंगीं ठसावलें॥ ८॥ उद्धव यादव 
आणि ते गोपाळ गोपिकांचा मेळ ब्रह्मरूप ॥ ९॥ 
अनंत भक्त राशी तरले ते वानर। ज्ञानदेवा घर 
चिदानंदीं ॥ ९०॥ 

२१९. संत भेटती आजि मज।॥ तेणें जाला 
चतुर्भुज। दोन्ही भुजा स्थुळीं सहज । दोन्ही सूक्ष्मीं 
वाढल्या ॥ ९ ॥ आलिंगनीं सुख वाटे । प्रेम चिदानंदीं 
घोटे । हर्षे ब्रह्मांड उतटे । समुळ उठे मीपण॥२॥ 


म्हणतसे ॥ ३॥ ज्ञानदेवी निजसूत्र। तोचि धन्य शुद्ध | या संतासी भेंटतां । हरे संसाराची व्यथा । पुढता 
पवित्र। हरिबांचूनि त्याचें वक्र। नेणें आणिक पुढती माथां। अखंडित ठेवीन ॥३॥ या संतांचे 
दुसरें ॥४॥ देणें। कल्पतरुहूनि दुणें। परिसा परीस अगाध 
२१७. आनंदलें वैष्णव गर्जती नामें। चौदाही । देणें । चिंतामणि ठेंगणा ॥४॥ या संतापरीस उदार । 
भुवनें भरलीं परब्रम्हें ॥१॥ नरोहरि हरि हरि | त्रिभुवनीं नाहीं थोर। मायबाप सहोदर इष्टमित्र 
नारायणा । सनकसनंदनमुनिजनवंदन॥२॥ गातां | सोईरे॥५॥ कृपाकटाक्षें न्याहाळिलें । आपुल्यापदीं 
गातां नाचतां। प्रेमे उल्हासें। चराचरींचे दोष | बैसविलें । बापरखमादेविवरे विठ्ठले । भक्तां दिधलें 
नाशियलें अनायासे ॥३॥ हरि मनीं हरि चित्तीं | वरदान ॥६॥ न 
हरि अंकु शरीरी । तयातें देखोनि हरि चाऱ्ही बाह्या २२०. भाग्याचा उदयो किं देवाचि गति। मज 
पसरी ॥४॥ अंब्रिरुंणु ज्याचा उद्धरितो पतिता। | जोडली संगती संताची ॥९१॥ माझें मीच भांडवल 
प्राकृत वाणी केविं वानूं हरिभक्ता॥५॥ तीर्थे | घेउनिया निगुती। लाभाची गति श्री विठ्ठलु॥२॥ 
पावन जिहीं धर्म लेला घडौती। केवल्यकल्पद्रुम | देशदेशाउरा न लगेची जाणें । ठाईच जोडणें एक्या 
ते त्रिजगतीं ॥६॥ मत्स्यकूर्मादिक ज्याचे महिमेसी | भावें ॥ ३ ॥ खेपखेपांतर अनेक सोशिलें। मुदल उरलें 
आले । धन्य वैष्णव तेज रविशशिसीं पाहालें ॥७॥ | लेखा चारी ॥४॥ मुदल देउनि वाणेरा फेडिला। 
बापरखुमादेविवरा पढियंती जीया तनु। तया । उत्तीर्ण जाला दोही पक्षी ॥५॥ चौघे साक्ष देवउनि 
संताचरणीं स्थिर हो कां मनु॥८॥ अंतरीं । वेव्हार ज्ञानेश्वरी खंडियला॥ ६॥ 


[ 1474 | 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


३९ 


फलाताचाताताफातायार्कााकाकककतफफतकफाीफफर्ककफिकाककककफककफकााअाातकककअफकयपाीकाककफककफककफअअकपाककककककफकपफकाफपातार्ककककणा 


२२१. आकार उकार मकार करिती हा 
विचार । परिविठ्ठलु अपरंपर न कळे रया॥१॥ संताचे 
संगति प्रेमाच्या कल़ोळा। आनंदें गोपाळामाजिं 
खेळे॥२॥ बाळे भोळे भक्त गाताती साबडें । त्यांचें 
प्रेम आवडे विठोबासी॥३॥ बापरखुमादेविवरु 
परब्रह्मपुतळा । तेथिल हे कळा निवृत्ति जाणे ॥४॥ 

२२२. शर्करेची गोडी निवडावया भले । साधु 
निवडिले सत्संगती ॥ ९॥ सत्संगें प्रमाण जाणावया 
हरी। येर ते निर्धारी प्रपंचजात ॥२॥ भानुबिंब पाहा 
निर्मळ निराळा। अलिप्त सकळ तैसे साधु ॥३॥ 
ज्ञानदेव हरि जपोनि निर्मळ। सदा असे सोज्वळ 
निवृत्तिसंगें ॥४॥ 

२२३. सोळा कळि चंद्र पूर्णिमे पूर्ण बोधु। 
संतजना उद्घोधु सागरन्यायें ॥९॥ नित्यता पूर्णिमा 
हृदयीं चंद्रमा । आलिंगन मेघश्यामा देतु आहे ॥२॥ 
ज्ञानदेवा मोहो नि:शेष निर्वाहो। रूपीं रूप सोहं 
एका तेजें॥३॥ 

२२४. खळें दान देसी भोक्तया सांपडे । ऐसें 
तुवां चौखडें रूप केलें ॥९॥ ज्ञान तेंचि धन ज्ञान 
तेंचि धान्य । जालेरें कारण ज्ञानदेवा ॥२॥ तळवटां 
पाहे तंव रचिलें दान अपार। वेदवक्ते साचार 
बुझावले॥३॥ सा चार आठरे भासासी | उपरति 
भूसि निवडली॥४॥ मोक्ष मुक्ति फुका लाविली 
तुवां दिठि। तुझा तूं शेवटीं निवडलासी ॥ ५ ॥ निवृत्ति 
केलें तुवां ज्ञाना । ब्रह्मीत्रह्म अगम्या रातलासी ॥६॥ 

२२५. आवेगे ज्ञानजननी ज्ञाना आईगे। 
ज्ञाननाथेगे ज्ञानें कामधेनु तूं माझीयेगे ॥ १ ॥ ज्ञानई 
तूं माय माझीगे। ज्ञानाई तूं बाप माझागे॥२॥ 
ज्ञानाई गुरुदेव ज्ञान ध्यान । साधन परत्रपावन ॥३॥ 
इह तुजवांचून आन मज कोणगे। बाई नुपेक्षीगे 
ज्ञानबहिणी ॥४॥ राउळीचे कर्‍हे हारपले हाटीं । 
माणुसप्रति झाडा घेताती बोठी ॥५ ॥ नवल विपरीत 
देखिले सृष्टी । माणुसप्रति झाडा येतातिवोटी ॥६॥ 

२२६. उंच पताका झळकती। टाळ 
मृदंग वाजती। आनंदें प्रेमे गर्जती । भद्रजाती 


बिठ्ठलाचें॥१॥ आले हरीचे विनट। वीर 
विठ्ठलाचे सुभट । भेणें जाहले दिप्पट । पळति थाट 
दोषांचे ॥२॥ तुळसीमाळा कंठीं । गोपीचंदनाच्या 
उटी। सहस्त्र विघ्ने लक्ष कोटी। बारा वाटा 
'पळताती ॥३॥ सतत कृष्णमूर्ति सांवळी। खेळे 
हृदयकमळीं। शांति क्षमा तया जवळी । जीवेंभावें 
अनुसरल्या॥४॥ सहस्त्र नामाचे हातियेर। शंख 
चक्राचे श्रृंगार। अतिबळ वैराग्याचे थोर। केला 
मार षडूवर्गा॥५॥ ऐसें एकांग वीर। विठ्ठल 
रायाचें डिंगर। बाप रखुमादेवीवर। तींही निर्धारी 
जोडिला ॥६॥ 

२२७. कुंचे पताकाचे भार। आले वैष्णव 
डिंगर। भेणें पळती यमकिंकर। नामें अंबर 
गर्जतसे ॥ ९ ॥ आले हरिदासांचे थाट । कळिकाळा 
नाहीं वाट। विठठुलनामें करिती बोभाट । भक्तां वाट 
सांपडली ॥२॥ टाळ घोळ चिपळिया नाद दिंडि 
पताका मकरंद। नाना बागडियाचे छंद। कवच 
अभेद नामाचें॥३॥ वैष्णव चालिले गर्जत 
महावीर ते अद्भुत। पुढें यमदूत पळत। पुरला 
अंत महादोषा ॥४॥ निवृत्ति संत हा सोपान । महा 
वैष्णव कठीण मुक्ताबाई तेथें आपण। नारायण 
जपतसे॥ ५॥ ज्ञानदेव वैष्णव मोठा। विठ्ठल 
नामें मुक्तपेठा। स्वान दान घडे श्रेष्टा। वैकुंठ 
बाटा संत गेले॥ ६॥ 

२२८. पूर्वजन्मी सुकृतें थोर केलीं। तें मज 
आजि फळासि आलीं॥१॥ परमानंदु आजि 
मानसीं । भेटी जाली या संतासी ॥२॥ मायबाप 
बंधु सखे सोयरें। यांते भेटावया मन न धरे॥३॥ 
एक एका तीर्थाहूनि आगळे । तयामाजि परब्रह्म 
सांवळे॥४॥ निर्धनासि धनलाभु जाला । जैसा 
अचेतनीं प्राण प्रगटला ॥५॥ वत्स विघडलिया 
धेनु भेटली । जैसी कुरंगिणी पाडसा मीनली ॥६॥ 
हें पियुष्या परतें गोड वाटत। पंढरिरायाचे भक्त 
भेटत ॥७॥ बापरखुमादेविवर विड्ुठलें। संत भेटतां 
भवदुःख फोटलें॥ ८॥ 


३२ श्रीसकलसंतवाणी 


२२९. आजी सोनियाचा दिनु। वर्षे | निवृत्ति। तत्वसार आपणचि जाली निवृत्ति॥ २॥ 
अमृताचा घनु॥१॥ हरी पाहिलारे हरी पाहिलारे । बापरखुमादेंबिवरा विठ्ठल कृपाचित्तें। पुंडलिका 
सबाह्यभ्यंतरीं अवघा व्यापक मुरारी॥२॥ दृढ | साधलें प्रेम तत्त्वार्थे ॥ ३॥ 
विटे मन मुळीं। विराजीत वनमाळी ॥३॥ बरवा २३३. पदोपदीं निजपद गेलें बो। कर्म 
संत समागमु प्रगटला आत्मरामु॥४॥ कृपासिंधु | संचित सकर्म जालें वो॥ १॥ तेथें आपुलें नाठवे 
करुणा कर। बापरखुमादेवीवर॥५॥ कांहीं बो) आपआपणा न संपडे डाईबो॥ २॥ 

सद्गुरु निवृत्तीनाथाचे प्रसादाने प्रात । श्रीगुरुप्रसादें ज्ञान बोधु झाला वो । नव्हे तें ठाउकें 
झालेल्या स्थितीचा विचार पडिलें माय बो॥३॥ 

२३०. कापुराचे कळीवर अनळाचा २३४. इवलेंसें रोप लाविलें द्वारीं । त्याचा 
मरगळा। भेदोन द्वैताचा सोहळा केविं निवडों | वेल गेला गगनावरी ॥ १॥ मोगरा फुलला मोगरा 
पाहे ॥९१॥ बोलु अखरीच वळला भीतरी नाहीं | फुलला॥ फुलें वेंचिता अतिभारुकळियांसि 
आला तो केविं विठ्ठला पावेजी तुम्हां॥२॥ मन | आला॥२॥ मनाचिये गुंती गुंफियेला शेला । 
बुद्धीसी जें आद्य तयासी जें वेद्य। कळिकाळा | बापरखुमादेविवर विठ्ठलीं अर्पिला ॥३॥ 
कवळेना संधि जडोनि जाये ॥३॥ वाचाळपणें परा २३५. प्रकृतीचे पूजन प्राप्तीबिण जाण । प्राप्ति 
येबो न ल्हाये दातारा। अनुभवो भीतरा बाहेजु सिंचन दोन्हीं वायां गेलीं ॥९॥ पूजन कवणा 
वेडावला ॥४॥ निरवदृष्टी ती खोली येऊनी राहे | करूं-सिंचन कवणा करूं । नाहीं नव्हे तें धरूं 


बुबुळीं। लवण ठाव घेऊनी जळीं केवि निवडों 
पाहे ॥५॥ निवृत्तिदासु तेथें निवृत्ति करुनी 
पातें। श्रीगुरुनिवृत्तिनाथें पुढें केलें ॥६॥ 

२३१. व्यक्ताव्यक्त दिठी घालूनि कल्यपांता 
कल्पना नुरोचि तेथें आतां ॥१॥ पाहाणियाचा 
प्रपंचु पाहता। निमाला कवणा बोलु ठेऊं 
आतां॥ २॥ दुजे ह्मणो जाय तंब मी माजी 
हारपे। नवर्णवे तुझी सत्ता रया॥ गोडियेचें 
गोडपण गोडि केविं मिरवे। तुजमाजी असतां 
ते वेगळीक रया॥३॥ निशीं जागरणीं निमाला 
कौं तंतुचि तंती आटला । रसीं रसु दुणावला 
तुझ्या ठाई ॥४॥ तेथें कल्पनेसि मूळ विरोनियां 
पाल्हाळ तैसें उभय संदीं तूं विदेहीरया॥५॥ या 
लागीं बापरखुमादेविवरु बिठ्ठलु उदारु दिठीचे 
दिठीं माजी अंजन। सुखीं सुख दुणावलें चौघा 
पडिलें मोन्य। येणें निवृत्तिरायें खुणा दाऊनियां 
सकळ।॥ डोळ्यांबिण दिठी प्रबळ रया॥६॥ 

२३२. अनुभव खुण मी बोले साजणी । निरंजन 
अंजन लेईलें अंजनी ॥९॥ गुरुमुखें साधन जालें पै 


गुरुमुखें॥२॥ रखुमादेविवर गुरुमुखा भ्याला ॥ 
होता तो लपाला नाहीं ते ठाई ॥३॥ 

२३६. जन्मा आवर्ती येरझारी फिटली । 
ब्रह्मसमदृष्टी जाली गुरुमुखें ॥ ९॥ भागल्याचा सिणु 
भागल्यानें नेला । भाग्योदय जाला भाग्येविण॥२॥ 
रखुमादेविवरु भाग्यें जोडला। जोडोनी मोडला 
कांहीं नव्हतेपणें ॥३॥ 

२३७. दृश्यादृश्य नातळे स्थूळ प्रपंचभान । तेथें 
मायेचें कारण हेत नाहीं॥ म्हणोनि ज्ञानविज्ञान 
कल्पना लक्षण। तेथें सुखासि सुख जाण 
भोगिताहे ॥१॥ नामावांचुनि संवादें निवृत्ति 
अभेदपदें। निज भजनीं स्वानंदें नवल पाहे॥२॥ 
तेथें दिवस ना रात्री सवहेतुविवर्जितु। स्वयंभासक 
तूं नवल त्यांचें ॥ चिन्मय ना चिन्मात्र वेद्य सर्वगत । 
स्वसंवेद्य साक्षभूत । आपणवासीं ॥४॥ स्वसंवेद्य 
सन्मुखता भेदु नाहीं आतां । भक्ति आणि परमार्था 
हेंचि रूप॥५ ॥ निवृत्तिप्रसादें संपर्कसि बोध। नीत 
नवा आनंद ज्ञानदेवा॥ ६॥ 

२३८. अंतरींच्या सुखा नाहीं पे मर्यादा । 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग ३३ 


यापरि अगाधा होऊनि खोल॥१॥ तेथें गोविंदु | आम्हां ॥३॥ पूर्णिमाप्रकाशचंद्र निराभास। हरि 
आवघाचि जाला। विश्व व्यापुनिया उरला | हा दिवस उगवला ॥४॥ चकोरें सेवीति आळीठळें 
असे॥२॥ बाहाअभ्यंतरीं नाहीं आपपार। सर्व | पाहाती। घटघटा घेती अमृतपान ॥५॥ ऐसें हें 
निरंतर नारायण॥३॥ मी पण माझें न देखे | पठण ज्ञानदेवा जालें। निवृत्तीने केलें आपणा 
दुजे। ज्ञानदेवो म्हणे ऐसें केलें निवृत्तिराजे ॥४॥ । ऐसें ॥६॥ 

२३९. लेउनि अंजन दाविलें निधान । देखतांचि २४४. अवेवीं सावेब सम साम्य बुद्धी । शांति 
मन मावळलें॥१॥ ऐसिया सुखाचे करूनियां दया सिद्धी प्रगटल्या॥१॥ वबोळली हे कृपा 
आळें। बीज तें निर्मळ पेरी आतां ॥२॥ ज्ञानाचा | निवृत्ति दयाळा । सर्व रोम पाल्हाळा प्रेमांकुर॥२॥ 
हा वाफा भरूनियां कमळीं। सतरावी निराळी | दिवसाचें चांदिणें रात्रीचें उष्ण। सांगितला प्रश्‍न 


तिंबतसे॥३॥ निवृत्ति प्रसादे पावलों या सुखा । 
उजळलीया रेखा ज्ञानाचिया ॥४॥ 

२४०. मी माझें द्वेत अद्वैत होउनि ठेलें। 
सदगुरु एका बोलें ठेविलें ठायीं ॥ १॥ द्वैत गिळी 
अद्वैत मेळीं। चित्ताची काजळी तोडी वेगीं ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ति उदार। दीपीं दीप स्थिर 
केला सोयी ॥३॥ 

२४१. अनंत अनंता परी देखतां अंतरीं । 
हृदयाभींतरीं मज निववितो माये॥१॥ चाळवी 
चक्कचाळ अलमट गोपाळ। यानें केला सुकाळ 
सहज सुखाचा बो माये ॥२॥ सांगवी ते सांगणी 
उमगूनि चक्रपाणी। त्या निर्गुणाचे रहणी मी 
रिघालें बो माये॥३॥ भ्रांतिभुली फेडूनियां 
निवृत्ति। रखुमादेविवरु विठ्ठलीं गती जाली वो 
माये ॥४॥ 

२४२. पंचविसा वेगळें महत्तत्व बोलिजे । तें 
मज अंगविजे ऐसें निवृत्ती केलें बो माये॥१॥ 
सहज बोधे बोधलें न विचारीं आपुलें । म्हणोनियां 
मुकलें अवघ्यांसी बो माय ॥२॥ पांचाहूनी परती 
मी जाहालिये निवृत्ति) चिदानंदीं सरती स्वरूपी 
वो माये॥३॥ ऐसें जाहलें चांग अचिर देवांग । 
रखुमादेवीवबरें पांग फेडिला बो माये॥४॥ 

२४३. साध्यसाधनकाज निवृत्तिचें गुज । केशव 
सहज सर्वभूतीं ॥१॥ रामकृष्ण मंत्रे प्रोक्षियेलीं 
गात्रें। हरिरूप सर्वत्र क्षम दिसे॥२॥ गुरुगम्य 
चित्त जालें माझें हित। दिननिशीं प्राप्त हरि 


निवृत्तिराजें ॥३॥ सोहंसिद्धमंत्रें प्रोक्षिलासंसार॥ 
मरणाचि येरझार कुंठीयेली॥४॥ चित्तवित्तगोत 
आपण पैं जाला । देहीं देहभाव गेला माझा ॥५॥ 
ज्ञानदेवा रसिं स्त्रान दान गंगे। प्रपंचेसी भंगे 
विषयजात ॥६॥ 

२४५. अरे अरे ज्ञाना झालासि पावन! तुझें 
तुज ध्यान कळों आलें॥१॥ तुझा तूंचि देव 
तुझा तूंचि भाव। फिटला संदेह अन्यतत्वीं ॥२॥ 
मुरडूनियां मन उपजलासि चित्तें। कोठें तुज रितें न 
दिसे रया॥३॥ दीपकीं दीपक मावळल्या ज्योती । 
घरभरी वाती शून्य झाल्या ॥४॥ वृत्तीची निवृत्ति 
आपणासकट। अवघेंची बैकुंठ चतुर्भुज॥ ५॥ 
निवृत्ति परमअनुभव नेमा। शांति पूर्ण क्षमा 
ज्ञानदेवो॥६॥ 

२४६. परेसी जंव पाहे तंव दिसे हें अरुतें। तळीं 
तळाखालतें विश्वरूप॥ ९॥ दिव्य चक्षूदृष्टि निवृत्तीनें 
दिधली । अवघीच बुझाली विष्णुमाया ॥२॥ शम दम 
कळा दांत उदांत । शंतित्तत्व मावळत उपरमेसी ॥३॥ 
रयनि दिनमणी गगनासकट । अवघेची वैकुंठ तया 
घरीं ॥४॥ उद्धट कारण केलें हो ऐसें। तुष्टोनि 
सौरसें केलें तुम्हीं ॥५ ॥ ज्ञानदेव शरण निवृत्तीच्या 
चरणा । कांसबीचा पान्हा पाजीयेला ॥६॥ 

२४७. ऐसें हें अंडज सांगितलें देवें । सांगोनिया 
भावें गिळीयेलें ॥ ९ ॥ गिळिला प्रपंच समाप्ति इंद्रियां 
वैष्णवी हे माया बिंबाकार॥२॥ निरशून्य शून्य 
साधूनि उपरम। वैकुंठीचें धाम हृदय केलें॥३॥ 


ऱ् 


श्रीसकलसंतवाणी 


फा्ाञापाााफायायाडा लायालापाकलाधापाकााञाजासिञकपाीपीलापाफाकाऊपापाीकपाधाफापालालाफायातातालापाककपी डापाफडा अया पाफाफताी यी प्री ती लापाीडाफपाप्राफकाकपाकापाकलाफालाकाफफक 


जिव शिव शेजे पंक्तीस बैसली । पंचतत्वांची बोली | तरलो । आतां उद्धरलों गुरुकृपें ॥४॥ 


नाहीं तेथें ॥४॥ तत्त्वीं तत्व गेलें बोलणें वैखरी 


२५३. ब्रह्मी ब्रह्म होणें हें तो कठीण सांगता । 


बेदवक्ते चारी मान्य झाले ॥५॥ ज्ञानदेव म्हणे | आब्रह्मीता जयाचिया सत्ता विस्तारले ॥ ९॥ सांगतां 


निवृत्ति तुष्टला। सर्वागें दीधला समबोध॥६॥ 

२४८. सत्व रज तम प्रकृती अपारा । याहि 
भिन्न प्रकारा हरी रया ॥१॥ दिसोनि न दिसे लोकीं 
व्यापारी । घटमठ चाऱ्ही हरी व्याप्त ॥२॥ स्वानुभवें 
धरी अनुभवें वाट। तंव अवचित बोभाट पुढें 
मागें ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे न कळे याची लीला ते 
निवृत्तीनें डोळां दाविली मज॥४॥ 

२४९. देखिले तुमचे चरण। निवांत राहिलें 
मन। कासया त्यजीन प्राण आपुलागे माये॥१॥ 
असेन धणी वरी आपुले माहेरी । मग तो श्रीहरी गीती 
गाईनगे माये॥२॥ सकळही गोत माझें पंढरिसी 
जाण बापरखुमादेविवरा विठुठुलाची आण॥३॥ 

२५०. तृप्ति भुकेली काय करूं माये । जीवनीं 
जीवन कैसें तान्हेजत आहे ॥१॥ मन धालें परि न 
धाये। पुढत पुढती राजा विठ्ठलु पाहे ॥२॥ निरंजनीं 
अंजन लेइजत आहे । आपुलें निधान कैसें आपणची 
पाहे ॥३॥ निवृत्ति गार्हस्थ्य मांडले आहे । निष्काम 
आपत्य प्रसवबत जाये॥४॥ त्रिभुवनी आनंदु न 
मायेने माये। आपेआपु परमानंदु बोसंडतु आहे ॥५॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुगे माये । देहभाव सांडूनि 
भोगिजत आहे ॥६॥ 

२५१. सांवळा सकुमार लावण्य त्रिभुवनीं। 


नये सांगावें तें काय । तेथील हे सोय गुरुखुणा॥२॥ 
मन हें अमोलिक जरि गुंपे अमूपा। तरिच हा 
सोपा मार्ग रया ॥३॥ बापरखुमादेविवरु ब्रह्मविद्येचा 
पुतळा । तेथील हे कळा निवृतिप्रसादें ॥४॥ 

२५४. परे पडे मिठी तेथे बोलणेचि नुठी। 
आवडी गिळुनियां आतां जिवे नाहीं तुटी ॥१॥ 
सांगिजे बोलिजे तेसे नव्हेगे माये। सुमर मारिलें 
येणें श्रीगुरुराये ॥ २॥ निवृत्ति दासास निधान दुरी । 
आवडी गिळुनि आतां जिवे नाहीं उरि॥३॥ 

२५५. समसुख शेजे निमोनियां काय। 
साधिलेंसे बीज निवृत्तिरायें ॥१॥ पृथ्वीतळ शय्या 
आकाश प्रावरण । भूतदया जीवन जीव भूत ॥२॥ 
निजीं निज आली हरपल्या कळा । ब्रह्मानंद सोहळा 
गुरुशिष्यीं ॥३॥ ज्ञानदेवी काज निरालंबी रूप। 
तळिवरी दीप सतेजला॥४॥ 

२५६. रवितेजकिरण फांकलिया तेज । उडेरे 
सहज तिमिर रया॥१॥ तेसा तूं गभस्ति निवृत्ति 
उदारा । उगबोनि चराचरा तेज केलें ॥२॥ तेजीं तेज 
दिसे अव्यक्ताचा ठसा । उमजोनि प्रकाशा न मोडे 
तुझा ॥ ३॥ चंद्रोदयीं कमळें प्रकासिलितें । तैसें तुझें 
भरतें करी आह्यां॥४॥ वृत्तीची निवृत्ति देखिली 
म्यां तुझी । हरपली माझी चित्तवृत्ति॥५॥ ज्ञान 


अवचितां आंगणीं देखिला रया॥१॥ आळवितां | ऐसें नांव ज्ञानदेवा देसी। शेखी तुवां रूपासी 
नयेचि सचेतनी अचेत । भावेंचि तृप्त माझा हरी ॥२॥ | मेळविलें॥६॥ 


अज्ञानीं न दिसे ज्ञानी येऊनि उभा। विज्ञानेसी 


२५७. अरे स्वरूपाकारणें विश्वरूप घेतलें । 


शोभा दावी रया ॥३॥ ज्ञानदेवा सार सांवळीये | सगुणें झाकिलें निर्गुण रया॥१॥ तत्वीं तत्व 


मूर्ति। निवृत्तीनें गुंति उगविली ॥४॥ 


कवळी उगवे रवबीमंडळी। अवघीच झांकोळी 


२५२. श्रीगुरुसारिखा असतां पाठीराखा । | अपल्या तेजें ॥२॥ द्रष्टाचिये दीप्ती दृश्यचि न दिसे। 


इतरांचा लेखा कोण करी ॥१॥ राजयाची कांता | समरसीं भासे तेज त्याचें ॥३॥ चित्स्वरूपीं नांदे 
काय भीक मागे । मनाचिया जोगे सिद्धि पावे॥२॥ | चित्स्वरूपीं भासे। 3७कारासरिसें तदाकार ॥४॥ 
कल्पतरुतळवटीं जो कोणी बैसला । काय वाणी । प्रेमकळीं ओतले सप्रमळीत तेज। तेथें तं विराजे 
त्याला सांगिजोजी ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे तरलों | ज्ञानदेवा ॥ ५॥ 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


३५ 


फफफफफ़फफफिफफिफपाीफफफफफफफफफकफफप्राफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफकफफफप्रााफफरपाीफीकफफफफकफफपफफफफरफरकफफ२9रिकफफक 


२५८. स्वामीचे कृपेनें चिद्घन ओळलें। 
रसा तळ पाल्हिलें ब्रह्मतेजें ॥९॥ कृपाळु श्रीगुरु 
ओळला सर्वत्र। आपेआप चरित्र दृष्टी दावी॥२॥ 
3७ काराचें बीज समूळ मातृकों। दिसे लोकां 
लोकीं एकतत्वीं ॥३॥ विकारीं साकार अरूपीं 
रूपस। दावी आपला भास आपणासहित॥४॥ 
सर्वांग सम तेज ऐसा हा चोखडा । पाहतां चहूंकडा 
दिव्य तेज ॥५॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तिशीं पुशिलें। 
सत्राबी दोहिल पूर्ण अंशीं ॥६॥ 

२५९. अरे अरे ज्ञाना ज्ञान उघडे बोलसी । 
तुझा तूंचि होशी हरि ऐसा॥९१॥ आपुलें तें झाकी 
पर तें दावी। पंश्यतिये भावीं मध्यमे राहे॥२॥ 
तत्व तेंचि धरी रजो शुण चारी। पंचमा आचारी 
सांपडती ॥३॥ षडुसीं भोक्ता हरिरूप करी । सप्तमा 
जिव्हारी कळा धरी ॥४॥ अष्टमा अष्टसिन्धि अष्टांग 
नेमेशीं। तें जीवेंभावेंसी तूंचि होसी ॥५॥ नवमा 
नवमी दशमावृत्ती। एकादशीं तृप्ती करी ज्ञाना ॥६॥ 
ऐसा तूं एकादश होई त्रे ज्ञाना । द्वादशीच्या चिन्हा 
सांगों तुज॥७॥ निवृत्ति द्वादशगुरुवचनीं भाष्य 
एकविध कास घाली ज्ञाना॥८॥ 

२६०. अरे अरे झाना ज्ञान हे निवृत्ति । देहीं 
देहा उपरती तुज प्राप्त ॥९॥ अर्थावबोध अर्थुनि 
दाविला। ज्ञानियां तूं भला ज्ञानदेवा॥२॥ सोहं 
तत्वसाधनें प्रमाण सर्वत्रीं। उभयतां गात्रीं प्रेम 
तनू॥३॥ बिंबीं बिंबरसीं उपरम देखिला । प्रपंच 
शोखिला तुवां एकें ॥४॥ विष्णुनाम मंत्र सोहं 
तेज दिवटा। उजळून चोहटा शुद्ध केला॥५॥ 
निवृत्तीचा शिष्य ज्ञानदेवी भावी । शांति समरस 
बोध उतरे॥६॥ 

२६९. सूक्ष्म साध्य काज सांगितलें स्वामी । 
धृति धारणा क्षमीं हारपल्या ॥१॥ सूक्ष्म सख्य नेलें 
विश्वरूप देहीं आलें। प्रपंचेसि मावळलें तिमिर 
रया॥२॥ विशेषेंसि मिठी दिधलि शरिरें। इंद्रियें 
बाहिरें नाईकती॥३॥ ऐसें हें साधन साधकां 
कळलें । चेतवितां बुझालें मन माजें ॥४॥ उतावेळ 


पिंड ब्रह्मांडा सहित । नेत्री बिकाशत ब्रह्मतेज ॥५॥ 
ज्ञानदेव विनवी निवृत्तीस काज। हरपली लाज 
संदेहेसीं ॥६॥ 

२६२. पहातें पाहाता निरुतें। पाहिलिया तेथें 
तेंचि होय॥१॥ तोचि तो आपण श्रीमुखे आण । 
आणिक साधन नलगे कांहीं ॥२॥ भानुबिंबेवीण 
निरसलें तम। ज्ञानदेवी वर्म सांगितलें ॥३॥ 

२६३. अनुपम्य तेजें धवळले ब्रह्मांड । विश्वरूपी 
अखंड तदाकार ॥१॥ रसी रस मुरे प्रेमाचें स्फुंदन । 
'एकरूपी घन हरि माझा ॥२.॥ नाद आणि ज्योति 
परिपूर्ण आत्मा । परेसि परमात्मा उजेडला॥३॥ 
जाला अरुणोदयो उजळलें सूर्यतेज। त्याहुनि 
सतेज तेज आलें ॥४॥ हरपल्या रश्मि देहभाव 
हरी। रिव्द्वि सिव्छि कामारी जाल्या कैंशा॥५॥ 
निवृत्ती उपदेश ज्ञानियां लाधला। तत्वीं तत्व 
बोधला ज्ञानदेव ॥६॥ 

२६४. भ्रमर रस दृवंद्र विसरला भूक त्याहुनी 
एथें सुख अधिक दिसे॥१॥ जंबवरि भुली तंववरी 
बोली । समुद्रींचि खोली विरळा जाणे॥२॥ 
आशापाश परि निवृत्ति तटाक। पडियेले ठक 
चिद्रूप रूपीं॥३॥ प्रकाश हरीचा प्रकाशला 
देहीं। नेणतीच कांहीं मूढजन॥४॥ ऐलतीरीं 
ठाके पैलतिरीं ठाके । तेथें कैसेनि सामर्थ्ये पाहों 
आतां॥५॥ जाणिव शाहाणिव तूंचि निवृत्ति 
देवा। हरि उभय भावा ज्ञान देसी ॥६॥ ज्ञानदेवा 
शांति उन्मनि रहस्य । हरिरूप भाष्य करविलें ॥७॥ 
बापरखुमादेविवरविठ्ठल ह॒दयीं । आलिंगितां बाही 
भ्रमर जाला॥८॥ 

२६५.साकारु निराकारु वस्तु सदगुरु 
आमुचा। तेणें या देहाचा केला उगऊ॥१॥ 
उगविलें मायेतें निरशिलें। एकतत्त्व दाविलें त्रिभुवन 
रया॥२॥ सत्राबी दोहोनी इंद्रिया सौरसु। गुरुमुखें 
उल्हासु भक्ति महिमें ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे मी नेणतां 
प्रपंच । तोडली मोहाची पदवी आम्हीं ॥४॥ 

२६६. अमित्य भुवनीं भरलें शेखीं जें उरलें । तें 


३ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफफपफाफाफाफाफाफयापाफपापार्फायापायाअापफाफपायीपापालीपी फी फी पीर ्ीलालापाीयापाचापाचलाचाडपाफायाफफीपीफाीपाीफाफाफाफापापणाफाफफकयफा्चाफीकककपा पा ्यीपाी पायाचा ापापाधाताफ 


रूप आपुले मज दावियलें बो माय ॥१॥ आतां 
मी नये आपुलिया आस । तुटले सायास भ्रांतीचे 
वो माय ॥२॥ मंजुळ मंजुळ बायो गती झळकती । 
तापत्रयें निवृत्ति निर्वाळिलें बो माय ॥३॥ वेडावलें 
एकाएकों निजधाम रूपीं। रखुमादेविवरु दीपीं 
दिव्य तेज बो माय॥४॥ 

२६७. शुद्धमतीगती मज वोळला निवृत्ती । 
त्यानें पदीं पदीं प्रीति स्वरूपी बो माय ॥१॥ 
आतां मी जाईन आपुलिया गांवा । होईल विसावा 
सुखसागरीं वो माय ॥२॥ पाहातां न देखे आपुलें 
कोणी नाहीं। निजरूप पाहीं अनंता नयनीं वो 
माय ॥३॥ हा रखुमादेविवरु गुरुगम्य सागरू। न 
करीच अव्हेरु माझा बो माय॥४॥ 

२६८. आपुलें कांही न विचारितां धन। 
निगुणासी त्रण देऊं गेलें ॥१॥ थिवें होतें तें निध 
सांठविलें । विश्वासें घेतलें लक्ष वित्त ॥२॥ ऐसा हा 
निवृत्तिप्रसादु फळासि आला । निर्फळ केला मज 
निर्गुणाकारें ॥३॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु साच 
म्हणोनि निघालों। तेणें नेऊनि घातलों निरंजनीं ॥४॥ 

२६९. चौदा भुवनीं चौघां भुलविलें । वेव्हार 
नासिले स्मृति व्यालीगे माये ॥ १॥ अवघे धन देऊनी 
मज निधन केलें। त्रण मागावया धाडिलें नये ते 
ठायीं ॥२॥ ऐसें श्रीनिवृत्ति शब्दें। अगाध जालें । 
माझें मीपण गेलें धन देखा ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवरु 
बिठ्ठलु साक्षी। तो मज पारखी घेऊनी गेला ॥४॥ 

२७०. अवघड तें एक घडलें माझ्या 
अंगी। तीही त्रण चौघी मज देवविलें॥१॥ 
ज्यासि दिधलें त्यासी नांव पैं नाहीं । जया रूप 
नाहीं त्यासी क्रण देवविलें॥२॥ निवृत्ति गुरूनें 
अधिक केलें । निमिष्यमात्रीं दाविले धन माझें ॥३॥ 
येणें रखुमादेविवरु विठ्ठले होतें तें आटिलें । सेखी 
निहाटिलें निरळारंभी॥४॥ 

२७१. मायाविवर्जित जालें बो। माझें गोत 
पंढरिये राहिलें बो॥१॥ पतिब्रता मी परद्वारिणी। 
परपुरुषेंसी व्यभिचारिणी॥२॥ सा चारि चौदा 


जाली वो। सेखीं अठरा घोकुनी राहिलें वो । निवृत्ति 
प्रसादे मी गोवळी वो॥३॥ माझा भावो तो विठ्ठलु 
न्याहाळीवो ॥४॥ 

२७२. प्राण जाये प्रेत न बोले चित्रीचे 
लेप न हाले । तेसें दृश्य द्रष्टा दर्शन त्रिपुटी बो 
करी हे शब्दची वाउगे ठेले रया॥१॥ आतां 
आपणया आपणचि विचारी। शेखीं प्रकृति 
ना पुरुष निर्धारी॥२॥ आतां प्रेताचे अळंकार 
सोहळुले। कां शब्दज्ञानें जे डौरले दीपने देखती 
कांहीं केलें। ऐसे जाणोनिया सिण मनी तीं 
प्रतिष्ठा भोगिती भले रया ॥३॥ बापरखुमादेविवर 
विठ्ठल देखतांचि जे बोधले । ते तेणें सुखें होऊनी 
सर्वात्मक जे असतांचि देहीं विस्तारलें। येणें 
निवृत्तिरायें खुणा दाउनी सकळ। बोलतां सिण 
झणे होईल रया॥४॥ 

२७३. पृथ्वी आडणी आकाश हें ताट। 
अमृत घनवट आप तेज॥ नित्य हें जेवितां 
तेज प्रकाशत। सर्वलि गोमटी ब्रह्ाद्वारें॥1९॥ 
जेवणार भला जेउनिया धाला। योगि जो 
निवाला परमहंस॥२॥ चांदिणा बोगरु दिसे 
परिकरु । नवबनित घातलें व्योमी बरवें ॥ निळिये 
परवबडि शाक जालें निकें । अंबट घाला तिखें प्रेम 
तेथें ॥३॥ गंगा यमुना तिसरिये सागरी । म्हणौनि 
प्रकारी क्षीर जाली ॥ सोज्वळ ब्रह्मतेजें साकर 
सोजोरी । जेवितो हे गोडी तोचि जाणे॥४॥ इडा 
क्षीर घारी पिंगळा गुळवरी। त्या माजि तिसरी तेल 
वरी ॥ सुषुग्नेचे रुची तुर्या अतुडली । अहिर्निशि जाली 
जेवाबया ॥५॥ सितळ भिनला चंद्र अंबबडा । सूर्य 
जो कुरवडा खुसखुसित॥ तया दोहीं संगें भाव 
हेचि मांडे। मग जेवा उदंडें एक चित्ते ॥६॥ 
पवित्र पापडु मस्तकिं गुरुहस्त । म्हणउनि अंकित 
तयातळी ॥ सोरसाचि गोडी जयासी लाधलीसे । 
उपदेशितां जालीं अमृतफळें ॥७॥ कपट वासनेचि 
करुनिया सांडई। शेवा कुरवडई गोमटी किजे॥ 
गुरूचरणीं लाडू करुनियां गोडु । मग जेवी परवडी 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


३७ 


, योगिराजु॥८॥ गुरुपरमार्थे ग्रासुनिया भूतें। क्षेम | मुळीं । स्थूळोंचा स्थूळीं प्रकाश झालागे माये ॥३॥ 
अवकाशातें आच्छादुनि॥ जेवणें जेवितां ध्वनि उठे | बापरखुमादेविवरुविठ्ठलु उघडा । निजबोधीं निवाडा 
अंबरीं। तें सुख अंतरीं प्रेम वाढे॥९॥ षडूसाचि | ऐसा झाला ॥ निवृत्तिराये खुण लेऊनि अंजन । 
उपमा देऊं म्हणो जर। ब्रह्म रसापरते गोड नाहीं ॥ | दाऊनि निधान प्रकट केलें ॥४॥ 


येणें दहिभातें जेवणें हें जाले। तिखटही आलें 
प्रेम तेथें ॥ १०॥ अमृत जेविला अमृतें आंचवला। 
सेजे विसावला निरालंबीं॥ मन हें तांबूल रंगलें 
सुरंग । नव जाये अभंग कव्हणीकडे॥११॥ कापुर 
कस्तुरी शुद्ध परिमळु। गोडियेसि गुळु मिळोनि 
गेला। सुमनाचि मूर्ति सुमनीं पूजिली। सुमनीं 
अर्चिलि कनकपुष्यीं ॥९२॥ ऐसें नानापरिचें जेबण 
जालें। बापनिवृत्तियोगियानें वाढिलें ॥ ज्ञानदेव म्हणे 
धणिवरि जेविलें । बापरखुमादेविवरें विठ्ठले सुखिया 
केलें॥१३॥ 

२७४. अनुभव अनुभवु बोधा बोध आधिला । 
निशब्दीं निशब्द नादावबला ॥ ९ ॥ माझा श्रीगुरु ब्रह्म 
बोलणी बोलवील | तेथौल संकेतु कोण्ही नेणें ॥२॥ 
निवृत्ति प्रसादें म्यां ब्रहाचि जेविलें। ब्रह्म ढेंकरी 
पाल्हाईलें नेणोनियां॥३॥ 

२७५. रूप सामावलें दर्शन ठाकलें। अंग 
हारपलें तेचि भावीं ॥ पाहों जाय तंव पाहाणया 
वेगळें। ते सुखसोहळें कोण बोले ॥ १ जेथें 
जाय तेथें मोनाचि पडिलें। बोलवेना पुढें काय 
करूं॥२॥ सरिता ना संगम ओघ ना भ्रम नाहीं 
क्रिया कर्म तैसें झालें ॥ जाणों जाय तंव जाणण्या 
सारिखें। नबल विस्मय कवणा सांगों॥३॥ 
बापरखुमादेविवरुविठ्ठलुचि अंगीं । निवृत्तिरायें वेगीं 
दाखविला ॥ तोचि सबरा भरितु। रूपनामरहितु 
निच नवा॥४॥ 

२७६. मीतूंपणा विकल्प मावळला मूळीं । दोहीं 
माजी बळी कवणा पाहो । पाहतां पाहणें द्रष्टत्व 
ग्रासिलें । स्वरूपचि उरलें कवणा पाहों ॥१॥ बोलों 
नये ऐसें केलें बो माय येणें । बोलतांचि गुणें आठऊ 
नाहीं ॥२॥ आठवितां विसरु संसार नाठवे । हे खुण 


२७७. मजमाजी पांहतां मीपण हारपलें। 
ठकलेंचि ठेलें सये मन माझें ॥१॥ आंत विठ्ठलु 
बाहेर विठ्ठलु । मीचि बिठ्ठलु मज भासतसे॥२॥ 
मीपण माझें नुरेचि कांहीं दुजें! ऐसें नाहीं केलें 
निवृत्तिराजें म्हणे ज्ञानदेवो॥ ३॥ 

२७८. देखोनि पुजाबया गेलें द्वैतभावें । तेथें 
'एक उपदेशी श्रीगुरुरावो ॥ ९॥ द्वैतभावो नाशिला 
माझा द्वैतभावो नाशिला। पूजा उद्दंस केला तें 
ब्रह्ममय॥२॥ रखुमादेविवरु देखण्या वेगळा 
देखिला । सगुण निर्गुण जाला बाईये बो॥३॥ 

२७९. दीपप्रकाश दीपीं सामावला कळिके 
सामावली ज्योति । ज्योति सामावोनि बिंब हारपलें 
तैसी जाली सहज स्थिति। संचित प्रारब्ध दग्ध 
पटन्यायें हे दृश्यश्रांति दोहो जावो अथवा राहो 
फिटला संदेहो मृतिकेचि कायासि खंति॥१॥ 
रूप पाहोनिया दर्पण ठेलें शेखीं अभास दृष्टि 
राहिला। न पाहतां मुख जाणें तो आपण तैसा 
अनुभव जाला रया॥२॥ या प्रपंचाचे कवच 
सांडुनि बाहेरि। अविद्या दृश्य संहारी । पदीं पद 
ग्रासुनि ठेलें जें बुडोनि राहिलें अंतरी । चैतन्याचें 
मुसें हेलावत दिसे जेवि तरंगुसागरीं । कूर्माचिये 
परि आंगचि आवरि तो स्थिर जाला चंद्र करि 
रया ॥३॥ तेथें जाणणें निमालें बोलणें खुंटलें 
जेवि जीवनीं जीवन मिळाले। दश दिशा भरुनि 
दाटलें किं सुख सुखासि भेटो आले। ज्ञानदेव 
म्हणे आम्हा जितांचि मरणें । कीं कोटी विकल्प 
जिणें ऐसें निवृत्तीनें केलें रया॥४॥ 

२८०. निरंजन वना गेलिया साजणी तेथें 
निर्गुणें माझा मनीं वेधियेलें ॥१॥ सुखाची अति 
प्रीति जाहालीगे ब्रम्हीं। श्रीगुरु निवृत्ति मुनीं 


स्वभावें बोलत्याचा ॥ बोलतां बोलणें ठकचि पडलें | जाहालेंगे माये॥ २॥ बापरखुमादेविवरुविठ्ठलुसह 


३8८ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफपाफकफणापायीपीफाकफपापाफा्फीपाफचार्काीलाला फेका अाफपाताफालातलयफाकलातफपाफीपा पातला ताला अ्ापाकयालायाताफायालालाचापार ्कीकीपायातालाडायाफफाफाफपफराफाऊकमर्फ 


जावला । निर्गुणा दाविला विसुरागे माये ॥३॥ 

२८१. चातकाची तृषा मेघें पुरविली । ब्रह्मस्तनीं 
पान्हईली बाईये बो ॥ १ ॥ निवृत्तिप्रसादे माझ्या मुखीं 
सूदला । प्रेमरसें धारा फुटल्या दोहीं पक्षी ॥२॥ 
बाप श्रीगुरु तेणें मज आफाविले। अवघें ब्रह्म 
दाविलें ज्ञानदेवा ॥३॥ 

२८२. क्रणाचेनि मिसें निर्गुण आलें 
आपैसें। तेणें मज सर्वस्वें ठकियेलें ॥१॥ घेऊनि 
गेला माझें धन। केलें पै निर्वाण मना देखा॥२॥ 
त्यासि बोळखिना अनोळखी । दृश्य ना अदृश्य 
क्रण म्यां सादृश्य दिधलें देखा॥३॥ निवृत्ति 
प्रसादें इतुके पै जालें। रखुमादेविवरु विठ्ठले 
मज गोवियेलेगे माये॥४॥ 

ज्ञानेश्वर महाराज व निवृत्तीनाथ 

यांचा संवाद. 


ठायीं ॥३॥ ज्ञानदेव दिवटा विठ्ठलीं रमला । संसार 
अबोला एक तत्वें ॥४॥ 

२८६. विश्रांतीचे स्थान कोण रूप आम्हां । 
ऐसा हा महिमा सांगा स्वामी ॥ १ ॥ चित्त नेई चिंता 
चेतनी नेई तत्वता । कर्म परतत्वा हारवी रया॥२॥ हें 
तत्व ज्ञानदेवा निवृत्ति । संसार पुढती नाहीं बापा ॥३॥ 

२८७. निजाचें तेज कीं तेजाचें निज। तेथील 
तें गुज सांग मज॥९१॥ ब्रह्म तें कायी ब्रह्म तें 
कायी। ब्रह्म तें कायी सांगा गोसावी॥२॥ 
ब्रह्म सदोदित असे सर्वभूतीं ॥ म्हणौनि सांगे 
जनाप्रती ॥३॥ ब्रह्म ऐसें नामयानें जाणितलें । हृदयीं 
धरिलें प्राणलिंग ॥४॥ बापरखुमादेविवरु हृदयीं 
प्रगटला । निवांत राहिला ज्ञानदेवो ॥५॥ 

२८८. आकारीं नाहीं तें निराकारीं पाहीं। 
निराकारीं राही शून्याशून्य ॥९१॥ जेथें शून्यचि 


२८३. स्वरूप पाहे तंव सभोंबतें रूपडें । पाहे | मावळलें तेथें काय उरलें॥ हेचि सांगे एके 


चहूंकडे तोचि दिसे॥१॥ काय करूं सये केसा 
हा देव। माझा मज भाव एकतत्वीं॥२॥ सम 
तेज पाहे तंव एकचि वो तेज) ओंकार सहज 
निमाला तेथें ॥३॥ मूळीचि मुळ खुण न संपडे 
सर्वथा । व्यापिले चित्ता तेजें येणें ॥४॥ स्वानुभव 
ते दिवटी उजळूनि जव पाहे। तब एक बिंब 
दाहे दिशा दिसे ॥५॥ ज्ञानदेव निवृत्ति हे खूण 
पुसत । सांगावें त्वरित गुरुराजें ॥६॥ 

२८४. परब्रम्हीं बस्ति कोण्या रूपें करूं। 


बोलें मजपासीं ॥२॥ शून्य कासय पासाव जालें 
शून्य तें कवणें केलें। हें सांगिजोजि एक्या बोलें 
गुरुराया॥३॥ आपण शून्याकार को आपण 
निराकार। आकार निराकार मूर्तिमंत दाऊं॥ 
आकार निराकार ये दोन्हीं नाहीं। तेंचि तूं पाही 
आपणापें॥४॥ जेथें अनुभवचि नाहीं तेंचि तूं 
पाही। स्वानुभवीं राही तुझा तूंचि॥५॥ जेथें 
चंद्र सूर्य एक होती तेथें केचि दिनराती। ऐसें जे 
जाणती ते योगेश्वर ॥६॥ कर्माकर्म पारुषलें देवधर्म 


सकळ हें भरूं आत्मतत्वें॥ देहाचा दीप कों समत्वें पै | लोपले । गुरुशिष्या निमाले जाले क्षीरसिंधु ॥७॥ 


ज्योती । एकरूपें वाती सर्वारूपीं ॥९१॥ तें रूप सांगा 
निवृत्ति उदारा। संसार एकसरा तया माजी ॥२॥ 
समान निघोटे मोक्षत्वें पैं अबीट । श्रीगुरूनें बाट 


तेथें गोडीवीण चाखणे। जिव्हेवीण बोलणे 
नेत्रेंविण पाहणें तेंचि ब्रह्मा ॥८॥ हातीं घेऊनियां 
दिवटी लागिजे अंधारापाठीं। अंधार न देखे 


सांगितली ॥३॥ ज्ञानदेवी घरवस्तीसी बिढार। दृष्टी उजियेडु तो॥९॥ बापरखुमादेविवरु बिठ्ठलु 


तळींवरी साचार एक तत्व ॥४॥ 
२८५. सोंग संपादणी एका रूपें करी । आत्मा 


देखणा । दृष्टयद्रष्रिपणा माल्हावले॥१०॥ 
२८९. देहभाव ठेवावे योगभाव सेवावे । हें 


घरोघरीं वर्ततसे ॥ ९ ॥ माय सांग आम्हां कोण सुख । बोलणें जाणणें सोय नव्हेगेमाये ॥९॥ जिजे मरिजे 
ब्रह्म । तुम्हा आम्हा समा कोण्या रूपें ॥२॥ चेतनें ऐसें नाहीं आमुतें। सांगों कोणातें तुज वांचुनि॥२॥ 
चेतवी बुद्धिते पाचारी । कल्पना मापारीया निवृत्ति | देठीहुनि सुटलें जीवनासी आलें । बापरखुमादेविवरें 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


३९ 


फा्फफपाकपाीफपापाीफाफाफपफेयाफापापाफाफापातापाफपाफफिफप्राफाफापापाताफपापापाफापाचापापापाताफपा्फाफाफाफफफाीफपाी फी पा फाीफीफकफककपाीकीताीफफफाफफयपफपाकफफफफ 


ऐसें केलेंगे माये ॥ ३॥ 
उपासनापर. 

२९०. देहाचेनि दीपकें पाहे जों सभोंवतें । तंव 
अवचितेंची ध्यान केलें ॥१॥ निराकारींची वस्तु 
आकारा आणिली । कृष्णीं कृष्ण केली सकळ 
सृष्टी॥२॥ लय गेलें ध्यानीं ध्यान गेलें उन्मनी । नित्य 
हरिपर्वणी सर्वारूपें ॥३॥ आनंद सोहळा हरिरूपीं 
आवडी । कृष्ण अर्धघडी न सोडी आम्हां॥४॥ 
बापरखुमादेविवरविठ्ठल अभय। भयांचें पैं भय 
हरपे कृष्णीं॥५॥ 

२९१. सकळ तीर्थे निवृत्तीच्या पायीं। तेथें 
बुडी देई माझ्या मना॥१॥ आतां मी न करी 
चित्ताचें भ्रमण। वृत्तीसी मार्जन केलें असे॥२॥ 
एकार्णव जाला तरंगु बुडाला । तैसा देह जाला 
एकरूप॥ ३॥ बापरखुमादेवीवरें विठ्ठलें नवल पै 
केलें। तारू हरविलें मृगजळीं ॥४॥ 

२९२. स्वणींचे सुख मी पहावया गेलें । तंव 
स्वप्नीं स्वप्न ठेलें येरा विस्मोगे माये ॥९॥ काय 
सांगो निदसुरी कळवळलें संसारीं । करितां येरझारी 
येणेंचि छंदें ॥ २॥ सुषुप्तीचें सुख जागृती जाणती । 
तरी परतोनि मागुती कासयातें ॥ ३ ॥ बापरखुमा- 
देविवरुबिठ्ठलु राणे रावो। ऐसा जाणोनि तयाचा 
भावो ठाकियला ॥४॥ 

२९३. वेल्हावलें मन परतोनि पाही तंब प्रपंच 
दिसे अया गेले। पिटुनि बाह्य वैराग्याची गुढी 
उभऊनि म्हणे म्या जिंकिलें ॥ आपपर न दिसे सेखी 
चरणीं स्थिरावलें। जळतरंग लहरी सरितां संगम 
जीवनीं जीवन ऐक्य ठेलें रया ॥९॥ तेंचि ब्रह्मज्ञान 
बोधी पाहतां । जाण सगुण निर्गुण आतां भेदु नाहीं ॥ 
वाउगाचि सिणसी विचारी मानसीं । वायां कल्पना 
करूनि हाही दिशीं रया ॥२॥ म्हणौनि पटीं तंतु 
बोतप्रोत होतु । तैसें विश्चजात ब्रह्मी असे॥ सतीं 
कल्पिसि भेद सगुण निर्गुण द्वंद्ठ। तेणें कल्पनेने 
प्रत्यया नये॥ सर्वस्वें उदासीन होई तंचि निश्चय 
जाण एक सगुणींचि काय न लभे रया॥३॥ 


आम्हा सगुण निर्गुण समान । नेणो जन्म जातक 
भान । दृश्य द्रष्टा दर्शन त्रिपुटी नलगे । महावाक्‍्यादि 
शब्द तत्त्वमस्यादि बोल हेही आम्हा सकळ वाउगें 
रया। बापरखुमादेविवरुविठ्ठलु चिंतितां। सुख 
सगुणींच जोडे अंगें रया॥४॥ 

२९४. आजि संसार सुफळ जालागे माये। 
देखियले पाय विठोबाचें॥१॥ तो मज व्हावा 
गोविंद व्हावा। वेळोवेळा व्हावा पांडुरंग॥२॥ 
बापरखुमादेविवरु न विसंबे सर्वथा । निवृत्तीनें 
तत्वतां सांगितलें ॥३॥ 

२९५. अवघाची संसार सुखाचा करीन | आनंदें 
भरीन तिन्ही लोक॥१९॥ जाईनगे माये तया 
पंढरपुरा । भेटेन माहेरा अपुलिया ॥२॥ सर्व सुकृताचे 
'फळ मी लाहीन। क्षेम मी देईन परब्रह्मीं॥३॥ 
बापरखुमादेविवरा विठ्ठलाची भेटी। आपुलिये 
संवसाटी घेऊनि राहे॥३॥ 

२९६. विठ्ठलयात्रे जाति बो माये। त्याचे 
धरीन मी पाये ॥९१॥ विठोबा माझें माहेर। भेटेन 
बुद्धि परिकर॥२॥ रखुमादेविवर विठ्ठलें। मन 
ठेउनि राहि निधरिं॥३॥ 

२९७. या अमरामाजी येखादा बोळगो म्हणे 
तरी तो ठावो ठाकितां अतिदुस्तरू। भूमंडळीचे राज्य 
वबोळगों म्हणे तव तेथें न लभे अवसरु । निःसंग 
होऊनि यतिधर्म चाळूं म्हणे तरी भिक्षेसी पडे 
विचारु । नि:प्रपंच हातीं टाळ दिंडी घेऊनियां बोळगे 
तो हरिहरुरेरे ॥१॥ हरीचे विद्यावंत जालोरे आम्ही 
जाऊनि पंढरपुरीं राहिलों । कळिकाळाच्या माथां 
पाय देऊनिया वैकुंठ भुवनासि गेलोरेरे॥द्लुठ॥ 
अष्टांगयोगें शरीर दंडूं पाहे तंव येवढें कैचें 
कष्टसाधन। लय लक्ष लावूनि गुरुमंत्र जपों 
म्हणो तरी स्थिर नव्हे अंत:करण । तल्लीन होऊन 
हरिकथा आयिको म्हणो तरी ठायींचेच बधिर 
श्रवण। उदंड वाचे हरिहरि म्हणतां फुकासाठीं 
चुके पतनरेरे॥२॥ चहूं वेदांचे गव्हर धांडोळितां 
वेडावलीं साही दर्शनें । शून्य स्थावर जंगम सर्वत्र 


० 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफफफफफफफफफफफफपफफफिफफफफफफफपफफफफफफफफकफफफफफफफफपयाफीफफकफाफफफफकककफफापापाीफफफपाफफपाफपाीफफाफरणाडा लाता कपत्र््राकड 


व्यापून असणें । जळीं स्थळीं काष्ठीं पाषाणीं सरिसें | जाले म्हणौनि नातळे ॥४॥ जागृति स्वप्न सुषुप्ति 


या दृष्टी पाहाणेंश| ऐसियातें सेवितां अविद्या लोपे 
मा विश्वास मानिला मनें ॥३॥ जयाचिये बोळगे 
जातां आडकाठीच नाहीं भीतरी गेलिया भान 
पाविजे। अरोधे विरोधें समतुल्य देणें न मगतां 
अभरि देइजे। तो क्षणमाजीं दे तें नसरे कल्पकोटि 
ऐसिये धुरे कां दुऱ्हाविजे। ऐसियाचे गांवींची 
सुखवस्तीची पुरे मा बहुत काय अनुवादिजेरेरे ॥४॥ 
ऐसा वैकुंठपुरपति पुंडलिकाचिये भक्ती अमूर्त 
मूर्तीस आला। भक्तां अमरपद देतुसें अवबळीला 
नामें यमलोक विभांडिला। जिहीं जैसा भाविला 
त्या तैसा पालटु दाविला परि अणु एक नाहीं 
वेंचला। बापरखुमादेविवराविठ्ठलु आम्हां गीतीं 
गातां जोडलारेरे ॥५॥ 

पांडुरंग प्रसादानें प्राप्त झालेल्या 

स्थितीचा विचार 

२९८. बावनाचे संगती द्रुम भावें रातलें। 
सेखीं आपुलिया मुकले जातीकुळा॥१॥ 
लोहाचे सायास परिसेंसी फिटलें। तैसें मज केलें 
गोवळ्यानें ॥२॥ मेघजळ बोळे मिळें सिंधूचिया 
जळा तेसा नव्हे तो वेगळा एक होऊनि ठेला ॥३॥ 
बापरखुमादेवीवरविठ्ठल नुरेचि कांहीं । उत्तम मध्यम 
ठाई व्यापुनि असे॥४॥ 

२९९. जे ब्रम्ही पाहतां मन न सिरे कोठें । 
ऐसियाचे पेठें मज उभे केलें॥१॥ नावाडा 
श्रीरंगु जाहाला हाळुवारु । तेणें पावविला पारु 
ब्रह्मविद्येचा ॥२॥ श्रीगुरुविण सर्व शून्य हेंचि 
मी जाणें॥ तेथिचिये खुणें निवृत्तिराजु॥३॥ 
बापरखुमादेविवरी बिठ्ठलीं अनुसंधान । रात्रिदिन 
लीन ब्रह्मस्थिति॥४॥ 

३००. नवांची खाणी दहाव्यानें शोकिली। 
अकराव्यानें जाली देशधडी॥१॥ तें ब्रह्मपंथीं 
माखलें। मरोनि जागृत ते जालें मन गे माये ॥२॥ 
अवघे अंबर माझें तिंबलें । ब्रहारसें पिळिलें बो रंग 
नव्हे ॥३॥ सार वियोगें माझें कर्म बुडालें। निष्कर्म 


बुडाली । रखुमादेविवरें सहित गिळीली ॥५॥ 

३०१. ब्रह्माची पुतळी मीचि पे जालों । ब्रह्माचि 
लेईलो अंजनगे माय ॥ ९॥ ब्रह्मच सुख ब्रह्मपदीं 
पावलों । ब्रह्मसुखीं निवालों निजींनिज देखा ॥२॥ 
बापरखुमादेविवरु ब्रह्मपदीं सामावला । मजसहित 
घेऊनि गेला निजपुटीं ॥३॥ 

३०२. सिद्ध सांडूनि निजबोधा गेलें। 
निजबोधु भुललें ब्रह्ममुली ॥१॥ आठवेना माझें 
पूर्वजन्मग्राम। अवघाचि श्रम माझा हिरोनि 
नेला॥२॥ बापरखुमादेविवरविठ्ठलें वेडावलें। 
आपणासहित मज ब्रह्मी बुडविलें॥३॥ 

३०३. मन हें राम जालें मन हें राम जालें । 
प्रवृत्ति ग्रासुनि कैसें निवृत्तीसी आलें ॥१॥ श्रवण 
कीर्तन पादसेवन कैसें विष्णुस्मरण केलें । अर्चन 
वंदन दास्य सख्य आत्मनिवेदन केर्लें॥२॥ यम 
नियम प्राणायाम प्रत्याहार संपादिले। ध्यान धारणा 
आसन मुद्रा कैसे समाधीसी आले॥३॥ बोधी 
बोधलें बोधितां नये ऐसें जालें । बापरखुमादेविवरु 
बिठ्ठलें माझें मीपण हारपलें ॥४॥ 

३०४. देखावया लागी जव अनोतें पाहिलें । 
तव तनु मनु त्रिभुवनीं व्यापिलेंगे माये॥१॥ 
नवलावबो जालें जग हरिच होऊनि ठेलें। आठऊं 
विसरलें काय करूं॥२॥ बापरखुमादेविवरविठ्ठलें 
साच केलें। लोह परिसेंसि झगटलें तैसें जालेंगे 
माये॥३॥ 

३०५. नेणते ठायीं मन पाहों गेलें। तंव 
मरणचि पावले जागृतीगे माये ॥१॥ जागृती अंतीं 
स्वप्न देखिलें। जागृतीं स्वप्न दोन्ही हारपले॥२॥ 
रखुमादेविवरु मरणधरणा भ्याला। तेणें मज 
दाविला तेजोमय ॥ ३ ॥ 

३०६. मन मारुनियां मुक्त पैं केलें ॥ मीपण 
माझें नेलें हिरोनियां॥९॥ मज लाविले चाळा 
लाविले चाळा । विठ्ठलुचि डोळां बैसलासे॥२॥ 
बापरखुमादेविवरु बिठ्ठलु लाघवी भला। आपरुपीं 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


४९ 


झऊपफकमाफपापापाफााापापापालााफाफकफपफीफफसफाााफापाककपाचाअपाफाफफफफपायााफफफफफफपफफफिफफपफिफफपफपफाफाफफफफिककफफफफफफफिफफफफफफफ 
यय चाचहजहळावयळडलय ७ क स स य ह आ आ य जी हो य जो यी महे आ 


मज केला सौरसु॥३॥ 


३९३. आपुलेनि भारें श्रीरंग डोलत गेलें । तंव 


३०७. अगाधपण माझें अंगीं बाणलें वरपडें | अवचितें पाचारिलें पाठिमोरें ॥१॥ माझें चैतन्य 
देखिलें मृत्तिका लिंग॥१॥ त्यासि चैतन्य नाहीं | चोरिलें चैतन्य चोरिलें। अवघे पारुषलें दीन 


गुण नाहीं। चळण नाहीं गुण रूप नाहीं॥२॥ 
माझ्या शरीरीं ज्योतिलिंग उगवले । अगाध कळविलें 
हस्तेंबिण ॥३॥ बापरखुमादेविवरु ज्योतिर्लिंग 
विश्वनाथ । तेणें माझा मनोरथ पुरविलागे माये ॥४॥ 

३०८. अकरावरी सातवें होतें। सातवें 
कोठें मावळलेंगे माये ॥९॥ सहतस्त्राची भरोवरी 
जालीगे माये। लय लक्षी पाहे तंव चोजवेना॥२॥ 
रखुमादेविवरु दोन्ही घेतलीं। विरूनि टाकिलीं 
ब्रह्मडोहीं ॥३॥ 

३०९. नेत्र लाउनि मनासीं जंव पुसों जाय । तंव 
देवें नबल केलेंगे बाईये॥१॥ देवें नवल केलें 
देवें नवल केलें । शेखी सांगतां लाजिरवाणें ॥२॥ 
बापरखुमादेवीवर विठ्ठलें। माझें बाह्यअभ्यंतर 
व्यापिलें ॥३॥ 

३९०. चैतन्य चोरूनि नेलें चित्त माझें सवें 
गेलें। पाहे तंव तंव तन्मय जालें गे माय ॥९१॥ 
देवें नवल केलें मन माझें मोहिलें। विसरु तो 
आठऊ जालागे माये॥२॥ यासी जाणावयालागी 
अनुउते पाहे । तंव त्रिभुवन तन्मय जालेंगे माये ॥३॥ 
बापरखुमादेविवरें विठ्ठलरायें । माझें सबाह्यभ्यंतर 
व्यापिलेंगे माय ॥४॥ 

३११.हस्ती घोडे हरण सिंहाडे। तेसे हें 
गुजराति लुगडें गे माये ॥॥१॥ पालव मिरवित 
जाईन । शेला पदरीं धरूनि राहीन ॥२॥ बापरखुमा- 
देविवरु विठ्ठलु सांवळा । तेणें मन माजिठा दिल्हा 
साउला॥३॥ 

३१२. एकतत्व साधि तंब हारपलों तेथें । मज 
पाहतां येथें मी नाहीं ॥९॥ काय करूं सांगा कैसा 
हा आकळे । एकतत्त्वीं मिळे हृदयींगे बाईये ॥२॥ 
संपादनी नट नटोनियां हरि। एकरूपें करि आपण्या 
ऐसें ॥३॥ ज्ञानदेवींच तत्त्वसार हरी । चित्तानु लहरी 
झेपावली ॥४॥ 


देहे ॥२॥ बापरखुमादेविवरु दिनानाथ भेटला । 
विठ्ठल विठ्ठल झाला देह माझा ॥३॥ 

३९४. उन्मनि अवस्था लागली निशाणी । 
तन्मयता ध्यानीं मुनीजनां॥१॥ मन तेथें नाहीं 
पहासी तें काई। सर्व हरि डोहीं बुडी दे कां॥२॥ 
मनाची कल्पना देहाची भावना । शून्य ते वासना 
हरिमाजी॥३॥ निवृत्ति म्हणे सर्व हरिपीक 
'फळलें। ज्ञानासी लाधलें हरि कृपा॥४॥ 

३९५. तुजमाजी विरावें तुज गिळूनि राहावें । 
तुझें रूप पाहावें रूपेंबिण ॥१॥ तूंतें अवघें गुज 
म्यां सांगावें । वाचेविण बोलावें निःशब्दाकारें॥२॥ 
रखुमादेविवरु वाचे विनविला । प्रसन्न जाला ब्रह्म 
दाऊनी ॥३॥ 

३१९६. कमळावरी कमळ ठेवुनी उल्हाटे। 
कमळीं कमळ उफराटेंगे माय॥१॥ वासना 
निरसलिये । ब्रह्मकमळीं उगवलीयेगे बाईये॥२॥ 
कारण कामातें करुनि आपैते। महाकारण तें गगना 
परौतें गे बाईये ॥३॥ बापरखुमादेविवर विठ्ठल 
तेजसु । ब्रह्मकमळीं दाविता प्रकाशुगे बाईये ॥४॥ 

३९७. निरखित निरखित गेलिये। पाहे तंव 
तन्मय जालिये ॥९॥ उन्मनीं मन निवालें। सावळें 
परब्रह्म भासलें ॥२॥ रूप येवोनियां डोळां बैसलें । 
पाहें तंव परब्रह्म आतलें ॥३॥ बापरखुमादेविवरें 
बिठ्ठलें। मुस ओतुनि मेण सांडिलें ॥४॥ 

३१९८. सदैवपण आलें गोपाळातें देखिलें। 
लक्षा एका जोडलें अमित्य गुणीं बो माय ॥९१॥ 
दैन्याचे सांकडीपासूनि वेगळालें। पैं जवळी बेसविलें 
आनंदपदीं बो माय ॥२॥ जागृतिशेवटीं निद्राभुली 
नुठी। म्यां प्रपंचासी मिठी दिधली बो माय ॥३॥ 
मागुती नको परतणी या शरीरीं उरवणी । प्रपंचाची 
काहाणी निमाली बो माय॥४॥ सदोदीत भरलें 
त्या तिहीं गुणां वेगळें । तें अगणित वर्षलें प्रेमधारीं 


४२ श्रीसकलसंतवाणी 


वो माय॥५॥ सबराभरित भरला या देहाभावा | कुरवाळिलें ॥६॥ 

वेगळा । रखुमादेविवरु जवळी जोडला बो माय ॥६॥ ३२३. जन्माचे व्याज आपणचि गिळिलें। 
३१९. निरालंब स्तंब घातला निजयोगु। साहि | मुदलाचा ठावो नाहीं ऐसें केलें ॥१॥ रिणाईत नव्हे 

वेगळेसि बो माय॥१॥ आणिकां न कळे तें | हा निर्गुणासि समंधु । येणें परमबोधु बोधविला॥२॥ 

त्रिगुणां वेगळें। तें मज गोवळें दावियलें बो | ऐसी आपुली साक्षी कवणें पै द्यावी । निवृत्ति म्हणे 

माय॥२॥ दुर्घट घडतां न वर्णवे योग्यता । मज | कांहीं ठायीं न ठेवीची ॥३॥ बापरखुमादेविवरें 

पुढारी बो माय ॥३॥ खुणा जरी बोलों तरी मौन्य | केला घातासि घातु। आपुला लक्षाचा लाभु वरी 


पडलें । तें परब्रह्मी उघडले दिव्यचक्षु बो माय ॥४॥ 
तो चिदानंदु पुतळा रखुमाई जवळा। सोईरा 
सकळांसहित बो माय ॥५॥ 

३२०. दिप दिगांतरीं दिपीं पाहातां । परेहूनि 
परता तो देखिला वो माय॥१॥ पाहीन मी 
आतां निरंजन स्वरूपता। त्यानें मज तत्त्वतां 
चोजविलें बो माय॥२॥ देहाचा दिवा उजळुनि 
सानज्योति । परपुरुषीं निवृत्ति झाली बो माय ॥३॥ 
कवळुनि भेटी प्राणेंसि देईन मिठी । मी नि:शब्देंसी 
गोष्टी सांगेन बो माय॥४॥ निजभावें निरोपिला 
सच्चिदानंदपदीं । मग मज परमानंदीं गोष्टी जोडली 
बो माय ॥५॥ ऐसें मीं अनुसरलें यानें आपंगिलें । 
रखुमादेविवरू बिठ्ठलें बो माय ॥६॥ 

३२९. दीनपण दवडूनि दिनानाथें मेळविलें। ते 
येणें गोपाळें केलें रूप नवल वो माये ॥१॥ पाहातां 
पारणीं फिटली चक्षूंची। सर्व आवडीची कोथळी 
लाधली वो माये॥२॥ आतां असो हे भरोवरी 
सांगणें या शरीरीं । उगवले अंतरीं दृष्टीचिया वो 
माय॥३॥ गुण गिऱ्हाईक जोडला अमोल मोलें 
घेतला । रखुमादेविवर विठ्ठला बो माय ॥४॥ 

३२२. देहधर्मी काज गुरुराज चित्तीं । तरीच 
या संपत्ती फळद होती॥९१॥ तेसें तुझें ध्यान 
करितां उद्धट । सांपडली वाट वैकुंठीची ॥२॥ ज्ञेय 
ज्ञाता ज्ञान ध्येय ध्याता हरी । समरसें श्रीहरि तत्त्व 


दिधला ॥४॥ 

३२४. दुरुनि येक क्रण मागावया आलें ॥ 
माझें मीं पाहिलें तंब कांही नाहीं ॥१॥ भीतरील 
माझीं पंचरतें नेलीं। स्वस्वरूप वाहवलीं मध्य 
गिळियेलें ॥२॥ निवृत्ति बोधें मी बोधलें॥ सांगतें 
वाहवलें सर्वस्वेंसी ॥३॥ ऐसा रखुमादेविवरुविठ्ठलु 
आपण पुढारला। माझा निर्वाळा केला 
संसारींचा ॥४॥ 

३२५. सत्राविये कोठडि माजी निक्षेपिलें। 
'एकीं केलें धन ते बाविसें नेलें पातेजोनि॥१॥ 
आपण नेणतां क्रण घ्यावयासी गेलों। तंब तंव 
सर्वस्वेसी बुडालों परोपरी देखा ॥२॥ मंत्र सांगितला 
माझ्या कानीं । जाणोनि ज्ञानविज्ञानी वेडावलों ॥३॥ 
ऐसें रखुमादेविवरा विठ्ठलाच्या बोला । पातेजलों 
सर्वस्वासी ठेलों प्राड्मुख ॥४॥ 

३२६. चौ तेरा आम्ही चौसष्टीचे भागे 
सांचिले। तें एका त्रशृणाईतें घेतलें बोळखीविण॥ १॥ 
आपुलें अकरावें एक सोईरें जाणा। तेंहीं पें 
तयासि मिळोनि ठेलें ॥२॥ आतां मी चौघांपाशीं 
जाईन तिहींचि नागविलें पाहीं। तेथें कांहीं नाहीं 
ऐसें म्हणितलें ॥३॥ ऐसा देहाचा दिवाळखोर 
दुसऱ्यासी घेऊनी गेला । तेणें मज दाखविला अद्वैत 
पारु॥४॥ सहस्त्रापरि कांहीं धरियेली जरी । ज्ञानमूढें 
तरी कायि जाणती ॥५॥ ऐसा बापरखुमादेविवरु 


जाले॥३॥ पृथ्वी आप तेज गगनाकृति वायो। | विठ्ठलु मध्यावर्ती भला । तेणें उगाणा केला परावृत्त 
फिटला संदेहो ये जन्मींचा ॥४॥ उपदेश द्रष्टा जरि | होऊनियां ॥६॥ 


असे श्रेष्ठ । तरीच भाग्य विनट विष्णुरूपी ॥५॥ 


३२७. चतुर्देहाची भरणी पुरली । एकाएकी 


ज्ञानदेवी सिद्धि साउली श्रीहरी। गुरुकृपा करीं | देखिली निजतनु ॥१॥ त्याचे नांव गोवळु फिटला 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


३ 


फ़फ़फअफफफफफफफफफफफफफफफफरिकफफफफफफफकपफफफफकफफफफफपरफराफाककफफपाफफ्ाफपाीफकफशफडाअायायाचाताककफफकफ फफयफफाड्ाफाकफयफफ 


काळ वेळु । जाला सकळु सकळांसहित॥२॥ ऐसा 
बापरखुमादेविवरु सुंदरु। तेणें माझा वेव्हारु 
खंडियेला॥३॥ 

३२८. अकल्पित द्रुम आजि संयोगे घडलें । 
अपार आपणातें विसरलेंगे माय ॥१॥ महुरलें मन 
माझें मोहरलें। भक्तिफळासि कैसें आलेंगे माय ॥२॥ 
देठींहुनि सुटलें पुढति कैसें जीवनासि आलें । 
बापरखुमादेविवरविठ्ठलें ऐसें केलेंगे माय ॥३॥ 

३२९. पांचासहित लयातीत जालिये वो । प्रेम 
भक्ती अनुसरलें वे काळ्या रूपासी ॥९१॥ ठायींचाची 
काळा अनादि बहु काळा। म्हणोनि वेदा चाळा 
लाविलागे माये॥२॥ बापरखुमादेविवरें जन्मावेगळें 
पै केलें। म्हणोनि भाज जाले बाईयेवो॥३॥ 

३३०. संसारा तुकलिये वेव्हार मुकलिये। 
घराचारा पारुषलिये काय सांगों ॥१॥ माझें जिणेंचि 
बुडालें माझें जिणेंचि बुडालें। विठ्ठले कुडें केलें 
काय सांगों ॥ २॥ बापरखुमादेविवर विठ्ठुलें। सहज 
मोलेंबिणें विकत घेतलें ॥३॥ 

३३१. तुज जाणावया जाय देवा । तंव आठवे 
इंद्रियांचा हेवा । मनें करूनियां ठेवा । स्थान एक 
निर्मिलें ॥९॥ मग इंद्रियें भजती मना । अल्प जाली 
पै वासना। स्वरूप देखावया मना। मन नयन 
'एकरूपें॥२॥ तुझें ध्यान आवडे कान्हा। रूप 
न्याहाळी नयना। निजीं निरंतर वासना । कृष्ण 
ध्यानीं तत्पर ॥३॥ ऐसें तुझें रूप चोखडें। मनें 
निवडिलें पै कोडें । जें योगियां न संपडे । ध्यानरूपीं 
रया॥४॥ या रूपाचा सोहळा देई । हेंचि मागतुसे 


ज्ञान पदविये। ज्ञानाग्नि दावी मांडवीये । दृश्य द्रष्टा 
सर्वज्ञ सोये। अवघा होये दातारा॥९॥ विश्व हें 
तूंचि क्षरलासि। आत्मा जगदाकारें होसी । सवेंचि 
क्षरलें मोडिसी। तदां शेखी एकत्व ॥१०॥ 
बापरखुमादेवीवरध्यान। वृत्तिसी साधलें पूर्ण । 
ज्ञानदेव म्हणे निधान । विठठुलीं मन स्थिरावलें॥९१९॥ 

३३२. तुज पासाव जन्मलों हरी पुढती 
सामावलों तुझ्या उदरीं। तुझिया व्यापकपणें 
चाले सत्कर्माची दोरी। सायीखडियाचें बाहुलें 
कैसें हावभाव धरी । सूर्यकांत वेधें अग्नीच प्रसवे 
सहजे समंधु ऐसा धरी रया॥१॥ तुझें तुज देवा 
सांगता निकें । समर्थेसि केवी बोलावें रंकें ॥ श्लु०॥ 
अहंकार महदादि भूतें गुणेसि आलीं । तें चैतन्यनयनीं 
अधिष्टिलीं। सर्व शरिरीं वायो व्यापिला कीं पृथ्वींसि 
मिळोनि आकाशा भरोवरी जाली ते हे स्थूळ 
लिंग कारण तिहीं तत्त्वेसी प्रकृति अथिली 
रया॥२॥ सर्व होणें तुज एकाचें। दुजेपण तेथें 
आणावे कैचे ॥ध्रु०॥ चंद्रमा मन चक्षुसूर्योदिशा 
श्रोत्र आकार उकार मकार प्रणव मन बुद्धि चित्त 
अहंकार | ब्रह्मा विष्णु महेश राजस तामस सात्विक 
माया ब्रह्मीचा दावि पाड पाबो तुज वेगळे काय 
आहे तें सांग पां तरि मज कां म्हणवितासि जिऊ 
रया ॥३॥ जेथें पाहें तेथें तुंचि दिससी। लपोनिया 
अबोला कासया धरिसी॥ ध्रु ॥ रसना रस सेवावें 
हे तो जीव आत्म्याची स्थिति। श्रवणीं ऐकणें की 
नेत्री देखणें हे तो तुझीच नाद श्रुती । प्राणसि 
परिमळ घेणें कीं हस्तपादादि कां चरगती। हे तो 


पाही। आणिक न मागे गा कांहीं। तुजबांचोनि | तुझींच पांचे तत्त्वें तरीं तूं मज कां भोगावितांसि 
स्वामिया ॥५॥ जरी स्वार्थ करूं कल्पनेचा । हरि | यातायाती रया॥४॥ लाजेसि ना तूं देवा माझें 
हाचि विस्तारु प्रपंचाचा। काय यासि वर्णू | हाणतां। संन्यासावें कैंचीरे कांता ॥ धु०॥ इंद्रियें 
वाचा। तूं दीनाचा स्वामी होसी॥६॥ नको हा | दारुणे जीव आत्मयासी हे तो सुखदुःख प्राप्ती । तेणें 
संसार व्यर्थ। भक्ति ज्ञान वैराग्य परमार्थ । हाचि । हें कारण कीं आत्मा पाव यातायाती । इंद्रियें दंडून 
देई मानीं स्वार्थ । नलगे अर्थ मायेचा ॥७॥ माझ्या | तप जें करावें ऐसें बोलती वेद श्रुती । साहीजणासि 
मनें ध्यान केलें। रूपीं रूप हिरोनि घेतलें । थितें | तो वेवाद लाविला हे तो तुझीच करणी सांगती 
मीपणहि नेलें। मज आपुलें म्हणवें ॥८॥ गोंवी | रया ॥५॥ दुजेंबिण एकला खेळतो स्वारी । कवणातें 


डड श्रीसकलसंतवाणी 


जय कवणा आली हरी ॥ ध्रु० ॥ अंगें ब्रह्मा जालासि | अंतीं हृदयींचा जाणोनि पूर्णबोधेंबिण द्वैत न सरे 
उत्पत्ती करावया सृष्टी। ते समयीं तो रचिली | रया॥११॥ सच्यचिदानंदरूप तत्वता । लटिकेंचि 
विषयाची कसवटी । ऐसें तुझें बालभ मिरऊं जाय | बंधन बंधना मुक्ता ॥ ध्रु ॥ म्हणसी माझा संकल्प 
सृष्टि। तंव सुखदुःख लागतसे पाठीं । येथें काय | फळला तरि म्या दुःख नाहीं इच्छिलें। अवघा तुझा 
माझा अपराध जाणसी तरि शस्त्रेंसि मान निवटीं | खेळ बहुरूप असें विस्तारलें। जाणसी तें करी 
रया ॥६॥ सगुण रचना बोजा विस्तारली । भुजंगी |देवातें तुझें तुज पुढां सांगितलें । तेथ काय माझा 
व्याली तिची काय झालीं पिलीं॥ ध्रु०॥ वेद | अपराध देखसी तरी देह कां खंडिले रया॥१२॥ 
प्रमाण करावया कारण कों कृष्णमूर्तिची बुंथी | पुरे पुरे आतां जड जालें जिणें। उरी नाहीं देवा 
घेणें । अनंतब्रह्मादिकांसि आदिवंद्य तो तूं राखसी । लाजिरवाणे ॥ ध्रु ॥ ऐसीं इंद्रिये वासनेसी आणीजती 
गोळियाचीं गोधनें। अंबक्रषीकारणें गर्भवास साहिले | ते तुझी तुजमाजीं सामावती। समस्त जीव हे तों 
को अजामिळादिकांसि उद्धारणें। वेरियां भक्तां | तुझे आकारलें येरी ते लटकीच भ्रांती । जाणसी 


येकिचि मुक्ती मा समर्थ नाहीं येणें मानें रया ॥७॥ 
अनंत ब्रह्मांडे घडिसी मोडिसी । अकर्तेपणें जैसा 
तैसा अससी ॥ ध्रु०॥ एक विरा माया मारावी कौ 
गणिका उद्धारावी हे कवण प्रकृती । दशरथापिता 
रौरवीं कीं वैरिया सायुज्यता मुक्ती । कर्मभ्रष्ट पांडव 
सरते केले की अज्ञानासि मोक्षप्राप्ती । शास्त्रें पुराणें 
वारूं जाय तंव अधिकचि गुंती रया॥८॥ सुताचें 
गुंडाळें उगवीं पा बहिलें। खंडूनियां सांडी देवा 
'एकाचि बोले ॥ ध्रु० ॥ मिथ्या हा प्रपंच कीं दर्पणीचें 
दुजे जळीं बिंब प्रकाशे) एक साचें दुजें दिसें 
तैसेंचि दुसरे का प्रतिभासे। लटिकें म्हणों जाय 
तंब तेथें मन कां विश्वासे। सगुण निर्गुण हे तों 
तुझीच माया तुझी तुजमाजी दिसे रया॥९॥ 
अर्धनारी सोंग पाहतां निकें। साच लपऊनि 
दावितो लटिकें॥ ध्रु०॥ सिद्धासी साधन हे तों 
कष्टिचि वायांबिण। अनंत प्रत्यक्ष जाणोन कायसें 
परिमाण । स्वयंभासि प्रतिष्ठा करणें हे तों देखतचि 
अज्ञानपण। निजबिंबामाजी प्रतिबिंब बिंबलें तैसें 
सगुण निर्गुण तुजमाजी रया ॥१०॥ सहजसिद्ध 
तें तू आपणपें पाहीं । बाहिजु भीतरी ये दोन्हीं 
नाहीं ॥ध्ु०॥ विश्वरूप अळंकारलें कीं मुसें 
आटली भांगारें। अथवा घटमटादिकीं अभावीं 
परिपूर्ण असिजे अंबरें। उदकी पडिला काश्मिरा 
तो नागवे निरा न सरे। दुसरेपणें तैसा आदि मध्य 


तें करी देवा तेचि तें सांगों किती। दग्धबीज 
तरु बीजीं सामावला तैसा तुजमाजी श्रीगुरुनिवृत्ति 
रया ॥१३॥ ऐक्य जालें तेथें नित्य दिवाळी । सहज 
समाधि तेथें कायसिरे टाळि॥ ध्ु०॥ 

३३३. देवा तुज नेणतांना कांहीं न सांभाळितां 
नाना याति धरुनि धांविन्नलों। धांबतां धांवतां पुढें 
सुनाट देखिलें त्याचि पाउलीं मागुतां मुरुडलोंजी 
सुंदरा ॥१॥ आलों भक्तिशाळें अतोता तेथें कांहींएक 
गौरव गमलें। जेणें वेषें आहे तेणें तुजजोगें नव्हे 
मग ऐसें कांहीं एक गुंथावें केलेंजी सुंदरा ॥२॥ 
असो येणें ओटहातें काई होईल म्हणौनि एकचि 
वेळा उगविलें। आब्रह्म सकळेक जग आपणापें तुज 
'एकालागीं आणियेलें हो सुंदरा ॥३॥ आतां अवघा 
तुज डोळां पाहेन दातारा तुज आलिंगीन अवघांचि 
बाहीं। अवघा मुखीं तुजसी बोलत आहे न ध्याईजे 
मा चालिली अवघाचि पायींजी सुंदरा ॥४॥ आतां 
अवघा वेळु अवघेपणें तुज अवघीयातें गिळूनि 
ठेलों। तुझिये भक्तीची चवी जों लागली तंब 
अवघेपणा उबगलोंजी सुंदरा ॥५॥ पाहतां दर्पण 
परता नेलिया दुजेपण रिघे पाहाते भागीं। ऐसे 
आदि मध्य अवसान जाणोनि अवचितां जडिनलों 
तुमच्या अंगीं हो सुंदरा ॥६॥ आतां तुज पावेन 
कवणे दशे नातळसी दुजेपण केलाहो तूंपण 
नाहीं। तेथें मीपण कैचें होतेंनि मिळणें ते गेलें 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग ४५ 


ठाईच्या ठाईजीं सुंदरा ॥७॥ ऐसा न जेविलाचि ३३६. तुझे पवाडे सांगतां तुजपुढें । मुक्तीची 
जेविला कीं जेबिलाचि भुकेला तृप्तातृप्त दोन्ही | कवाडे उघडती ॥१॥ नाहीं जातिकुळ म्यां तुज 
नाहीं। बापरखुमादेविवरविठठुला बरपडा जालों | पुसिलें। पन मावळलें देखोनिया॥२॥ तुझें 


ऐसियासी कौजे काईजी सुंदरा ॥८॥ 


तुज पुसतां लाजिरवाणें। तरि हांसति पिसुणें 


३३४. आदि पुरुषा जय विश्वंभरिता नानापरि । प्रपंचाची ॥३॥ उगवितां भलें कौं नुगवितां 
तुझा खेळू । जया ब्रह्मगोळु कल्पकोडी घडी मोडिता | सांपडलें । ज्ञानदेवो बोले निवृत्तीसी ॥४॥ 


नलगे वेळु । वेदपुराणें मत्सरें भांडती बहुतें करित 


३३७. फळाचें बीज कौं फळ। म्हणौनि पत्र 


होती कोल्हाळु। होय नव्हे ऐसी भ्रांतिसी गुंतली | पुष्प मूळ चोजवेना ॥१॥ ऐसि हे रचना नकळे गा 
तयासि तूं आकळु गा॥१॥ तुझें नाम बरवें | देवा । सिद्धांतु अनुभव साक्ष देतो॥२॥ मृत्तिकेची 


तुझें नाम बरवें। हरि बोळगों आपुल्या साच 
भावें ॥ ध्रु ॥ गायत्री पासाव वोळलें क्षीर करणी 
पासाब विस्तारु। दूध दही ताक नवनीत आगळे 
चहूंचा वेगळा परिभरु। जो ज्याविषयें पढिये 
तोचि मानिती थोरु । सांठवण करितां एकवट 
नव्हे तैसा नव्हे भक्तिआचारू॥३॥ कवणा 
एका राया बहुत पैं सेवक त्यासि दिधला वेगळा 
व्यापार। आपलाले म्हणिये सुचित राहटतां मान 
करील अपार। समर्थाचा मोहो जाणुनि वेगळा 
करूं नये तयासि मत्सर। साभिलाषपणें वर्ततां 
देखेल शिक लाविल हा निर्धार॥४॥ कव्हणा 
एका राया बहुत पै लेंकुरें आळविती नाना 
परी। ऐकें पाठीचीं एके पोटीचीं एकें वबडिलें 
एकें धारि सेखीं सारिखाचि मोहो करी द्वैतभेदु 
जया नव्हे संवादु सेखीं तयासि तो निर्धारु गा॥५॥ 
सागरींचे तरंग आनेआन उमटती तेतुले अवतार 
होती। शिव केशव उंच नीच आगळे कासियानें 
मानावी भक्ति । परमात्मया सौरसें तेचि हे मानली 
विश्वमूर्ति। बापरखुमादेविवरा विठ्ठला परियेसी 
झञानदेवो करिताहे विनंति गा॥६॥ 

३३५. आल्हादपण काय सांगशी देवा । मन 
बैसें भावा तैसें करी॥१॥ हा घोडा हा राऊत 
करुनि दाखवा । मग पदीं बैसवा ब्रह्माचिये॥२॥ 
मी डोलेन आनंदें तुमचेनि प्रसादें। स्त्न जेंवि अंधें 
देखियेले॥ ३॥ करा तत्त्वी सौरसु म्हणे निवृत्तिदासु। 
जेथें रात्री दिवसु अथिचिना ॥४॥ 


पृथ्वी कीं पृथ्वीची मृत्तिका। या गति अनेका 
चोजवेना ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवरु निरंतरी । बाह्य- 
अभ्यंतरी नांदतुसे ॥४॥ 

३३८. सर्वगत निर्धारितां आत्मा एक चराचरी 
तेथें तंव नाहीं दुजेयाची परी । चारी खाणी चारी 
वाणी चौऱर्‍यांयशीं लक्ष योनी मी अपत्य तुमचें 
अवधारी ॥ तुझिया भेटीलागी रोडेलों दातारा हे 
तनु होतसे संकीर्ण भारी। जबळीच असतां भेटि 
कां नेदिसी धोर सिणविलो बोरबारी रया॥९॥ 
तुजविण मी कष्टलों दातारा कष्टोनि खेदक्षीण 
जालों। संसारश्रम त्रिविधतमें मार्ग सिद्धचि 
चुकलों॥ उपजोनियां बुद्धी येऊं पाहे तुझे शुद्धी 
तंब द्वैतसंगें भांबवलों रय॥ ध्रु०॥ मागील कष्ट 
सांगतां दुर्घट नको नको ते आठवण सुखदुःखे 
प्राण पिडला गा बापा गुणत्रयें ओझें जडपण । भव 
विभव निरय आपदा ऐसें ऐकिले आनेआन। तूं 
हे जीव तरी भोगितां हे कवण हें आकळीतां 
वाटे विंदान रया॥२॥ वेळावेळ भावाभाव बोलतां 
अबचितां चोरटा काम उठी । तुज देखतां अनादि 
वाटपाडे बधापरि धैर्य धांवणे न करिसी गोष्टी ॥ 
तुझियें दृष्टी शरीर काळ फाडफाडूं खातो कवण 
काकुलती तया ना तुज नुठी ऐसें विपरीत नवल 
वाटे ये सृष्टी रया॥३॥ ऐसें न कळतां भरंवसा 
मी हिंडे दिशा हें तंव मन जालेंसें पिसें। असोयी 
जातां अपायी पडिजे श्वास उश्चास पाळती सरिसे॥ 
बय वित्ताचा अंत घेउनि नाडळेपण परत्र पंथ 


४६ श्रीसकलसंतवाणी 


नकळे भरवसें। कर्म वाटे आड गर्वे रिगतां तंव | ऐसें स्थावर जंगम व्यापिलें कीं आपुलें वालभ 
विघ्नचि उदेलें अपैसें रया ॥ ४॥ ऐसी माया मोहाची । केलें तूंत देखिल्या त्रिगुणुपरे ऐसें कोणे निष्ठ 
भुलवणी घालुनि कौं बापा लाविलें अविचार घडविलेजी सुंदरा म्हणौनि तुज माजी विरावें कीं 
कामा। उपाधि वळसा नथिला धिंवसा जड | देवा तूंचि होऊनि राहावें। बापरखुमादेविवरा न 
केला शुद्ध आत्मा॥ मी तूं कवणाचें विंदान न | बोलावे परि बोले हें स्वभावेंजी सुंदरा ॥४॥ 
कळेचि ऐसी नित निगुति सीमा। तर्कबीज कैसें ३४०. चंद्रा पूर्णिमे पूर्ण शोभा। कळा 
सांपडलें वर्म मा हाचि भावो कल्पिला आम्हा | तुटलिया कैची तेथें प्रभा॥१॥ तैसा कां गा 
रया ॥५॥ ऐसा वाउगाचि सोसु पुरला गा बापा | निकुर वृत्ती करिसी । सर्वाठायीं विभांडिसी गा 
परि तूं न पडसी ठाउका। साही दर्शनां अठारा | देवा॥२॥ कापुरें दृतीसी रुसणें केलें ती। तरि 
पुराणां वेवादु नाहीं खुंटला ॥ आपुलाला स्वमार्गु | सांगपा कवणाचें काय गेलें ॥३॥ तरंगु निमालिया 
संपादितां केउतां जासी गांवींचा गांवीं । विश्वास | जळासागरू सागरसि नाही दुसरा उपचारु ॥४॥ 
नाहीं चित्ता ये देहीं ऐसियासी कौजे कायि | शिरा शरीरीं एक वंकों जैसी । आतां तुझ्या पायीं 
रया ॥६॥ ऐसा जन्मोनि का उबगलासी मायबापा | आम्हा पाइकी तैसी गा देवा ॥५॥ रखुमादेविवरा 
कवण कां सांडिली ऐसी । रंका काळाचेनि धाकें | विठ्ठला राणे राया। मी न बोलें तरि बोलें काजा 
सत्कर्मे अनेकें विश्रांति नाहीं या जीवासी ॥ | तुझिया गा देवा॥६॥ 
समर्थपणें वेगळें घातलें तरि देन्य दारिद्र कां ३४१. शहाणियाची दासी होईन कामारी । तो 
भोगवितासी । आपुलें म्हणतां न लञसी देवा तरि | अनुसरु तेथें नव्हेरी ॥ चित्तासारिखा मिळो गोंवळु 
सांगपां माव आहे ते कैसी रया॥७॥ समुद्रीचें | रानींचा। तो मज मेरु कनकाचांगे बाईये॥१॥ 
जळ घेऊनि मेघ वरुषती मेदिनी तें कां मागुतें | लक्ष असो त्या मूर्खाचे गोठीं। परि तो नाणावा 
मिळे सागरीं। आकाशा पासाव उत्पत्ति वायु । माझिये दृष्टी ॥ कर्पूराची राशी कुल्लळ नासी । कवण 
हिंडे दशदिशीं। परि तें ठायींच्या ठायीं राहणें | साहित्याची तुटी गे माये ॥२॥ अविंधे मोतिये तेजें 
जालें।॥ जळींहूनि तरंग अनेक उमटती परि ते | सुढाळें। सोहरूं जाणे ते शहाणे॥ टाकियाच्या घायीं 
जळींचे जळीं निमाले॥ स्वप्नसंगें परदेशा गेले | पाषाण विंधती । तेसें त्या मूर्खाचें जिणेंगे बाईये ॥ ३॥ 
तरी जागृति ठायीं संचले रया॥८॥ ऐसा तुज | चंदनाच्या दृतीं वेधल्या बनीच्या वनस्पती । परि तो 
पासाव सगुण स्वरूप जन्मलो गा देवा आतां | वेळु न वेधें चित्तीं ॥ उदकामाजीं तैसी पाषाणाची 
कैसोनि वेगळा निवडे। लवण पडिलें जळीं कीं | वस्ती। तैसी त्या मूर्खाचि संगतीगे बाईये॥३॥ 
कर्पूरासि नुरे काजळीं तैसें भावार्थ प्रेम चोखडें॥ | भ्रमरु काळा भोगी पुष्पयाती सकळा । तेथे म्हेसा 
ज्ञानदेव म्हणे रुक्मिणीरमणा देई क्षेम वर्म न येवो नेदावा जवळा ॥ परिसु पाषाणाचा परि तो 
बोले फुडें । निवृत्तिप्रसादें खुंटला अनुबादु फिटलें | गुणें आगळा । तैसा वैष्णव मिळो मज दुबळागे 
सकळ सांकडें रया॥९॥ माये ॥४॥ ऐशा सकळ कळा भोगिसी । नंदरायाचा 
३२९.तो अपुलिया चाडा कोटिगर्भवासां येतां | गोंबळु म्हणविसी ॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठला तुज 
श्लोधिजे तुझिया गोमटेपणा पकडलों दातारा हें | न बिसंबे अहिर्निशी रया॥५॥ 
बोलणें बोलतां लाजिजेजी सुंदरा ॥१॥ तुमतें ३४२. नामरूपीं प्रीति कौं ध्यानीं सगुण 
देखिलिया हें मन मागुतें मोहरेना। बज्र द्रवे परि | मूर्ति। हेचि तुझी यश कौर्ति जाणोनियां॥ हृदयीं 
मन न द्रवे हाचि विस्मो पुढतु पुढती सुंदरा ॥२॥ | तुझें रूप मुखीं नाम घोष। नैवेद्य प्रसाद जठरीं 





श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


७ 


फफाफफपाफफा यापा फाीफफाफफफाफाफफफफे0७पराेफीफाीफाताीपाीताकफफफफिफीपा फे फे 0 फफातलकपाककपीयाीफीफीकाीयीपाफाफाकाफाफपराफापायायापाफाफाककपापाफाआर्ऊफ प्रौफफफफफफ 


आम्हा ॥ निर्माल्य मस्तकीं वंदूं तुमचे चरण हाचि | संसारा ॥ ध्चु०॥ नट घेऊनियां अंगवणीं । वरूं नेणे 


अच्युता तुमचा महिमा रया ॥१॥ अखंड नाम वाचे 
हेंचि तप साचें । तेंचि स्वरूप दिसें हृदयीं तुझें ॥२॥ 


संपादणी। एकत्र जालें लवण पाणी । तें मिळोनि 
गेलें। ऐसा बहुतां गुणांचा दाता । तो विश्व व्यापिलें 


तुझें नाम निर्धारितां हेंचि गा तप आतां। काया | रे अनंता। काय बा पाहातोसि आतां आपुल्या 


वाचा मनें न विसंबे तत्त्वतां। म्हणौनि आसनीं 
पंथीं शयनीं जड पडो भलतेंसे परि नाम न संडी 
अनंता । जीवाचिया जीवना सगुणगुणनिधाना हेंचि 
प्रेम देई निज भक्ता रया ॥३॥ बापरखुमादेविवरा 
बिठ्ठला आनंद सुखाचिया वोबरा । पाहे तंव भरला 
दशदिशा दुसरा न दिसे सोयरा । तेविं गुण नामकीर्ति 
तेचि आम्हा मूर्ति हृदयीं न विसंबे दातारा । येणें 
निवृत्तिरायें खुणा दाऊनि सकळ आतां जोडलासी 
माहेरा रया॥४॥ 

३४३. भुक्ति मुक्ति कारणें न घाली तुज 
सांकडीं हे तों ठायींचीचि जोडी । कांहीं जोडिली 
असे तूज नेणता हें तुझेचि दळवाडें ऐसें जाणोनि 
फुडें न बोले दातारा॥१॥ सलिलीं रंग तरंगीं 
सलिल । निवडूनिया कोण वेगळें करील॥२॥ 
उपाधिभेदें भूमि झाली भिंती ऐसें विचारिता चित्तीं 
अनु न देखे। इतुलालें जीवपण तूज मज दातारा 
वेगळेंचि नाहीरे गोवळ्या ॥३॥ दर्पणाचें दुजेपण 
दर्पण जंबवरी तें काय वेगळाल्या व्यापारी ठेवूं 
येईल। नाम घेऊनि ठेले हेम अळंकार । इतुलाले 
अंतर तुज मज रया॥४॥ वाहाटुळीची धांव 
केव्हडा वेळु आकाशीं। सहज स्वभावें निमे 
अपैसी। गगनावरि जाता नलगे पाल्हाळ तेसें 
तुज मज सकळ ऐक्य रया॥५॥ गगना वेगळा 
घटु केवि निपजे दातार यापरी सर्वेश्वरा तूं मी 
एक। बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु भोगिया । येरी 
असतु वाउगिया गोठी रया॥६॥ 

३४४. भेटि जाली धुरेसी। पालटु जाला 
या जीवासी । लोहो लागलें परिसेसीं। तें सुवर्ण 
जालें । ऐसा गुणागुणाचा दाता । तो विश्व व्यापिलेंरे 
अनंता। काय पाहतोसि आतां। विमानी वाट 
पाहातुसें ॥१॥ तरि मी गुंतलों दातारा । येऊनियां 


सारिखें करी बापा ॥२॥ चंद्र चकोरा नावडे । सेखीं 
होणार तेंचि घडे। वृथा वेंचितासि खडे । परिस 
म्हणोनि ठेविसी। आतां असो हा गाडोरा। शरण 
रिघे रखुमादेविवरा। अरे अरे विठोजी दातारा । नवजे 
घरा आणिकांच्या ॥३॥ | 
३४५. यम नियम पाप पुण्य आम्हासी । आपण 
भलतेंचि करिसी । तुझिया थोरपणा बिहुनी असावें 
कवणें शंकावें रायासी । प्रत्यक्ष जगी बाटली नारी 
तिचें स्मरण लोकांसी । पुराणी डांगोरा पिटिताति 
हें पतित्रतापण तयेसी रया ॥९१॥ आवडे तें करिसी 
देवा कवण करी तुझा हेवारे॥ ध्रु० ॥ बहुता परी 
उणें ऐकिजे पांडवा सांगो या गोष्टी । पांचांपासुनि 
जन्मले पांचैजण येक पत्नीच्या पोटीं । गोत्रवधु 
करुनि राज्य करिती विश्वासि वंद्य शेवटीं । 
जन्मेजया ऐसें बोलिला सत्य तो पापिया जाला 
कुष्टी ॥२॥ प्राण जाई तंव बोलिला तुज। पतन 
तया दशरथा । गणिका एक पाखिरु पोखिलें होतें 
पाचारिलें प्राण जातां। कीं तयेसी ऊर्ध्वगति ऐसीं 
बोलती पुराणें कासया न मिळे पाहतां। बोलणें 
खुंटलें तुजपासी देवा वेव्हारु नाहीं सर्वथा ॥३॥ 
तपाचा जो राशी पुण्यपणें थोर। तीर्थरूप सर्वा 
तीर्थमंत्राचा अवतार । देव आणि शक्ती सूर्य तैसा 
विचारितां। तो मांडव्य क्रषि वाहिला सुळीं येक 
ऊजाला वधिता। पुत्रा पाचारिलें पापिये दुर्जनें 
तो वैकुंठी आजामेळु सरतारे रे॥४॥ यज्ञमुखीं 
अवदानें देति त्या करिसी बांकडें तोंड। लोणी 
चोरावया जासी घरोघरीं उघडिसी त्यांचीं कवाडें । 
छप्पन कोटि यादव संगती हे तुझे ते त्वां केले 
शापावरपडे । कोळियानें तुज विंधिलें पायीं । त्यासी 
सायुज्यता कोडें रया ॥५॥ अष्टांगयोगें शरीर दंडिलें 
तुजलागीं जालीं पिसी। पुत्रदारा धन सांडूनियां जन 


८ श्रीसकलसंतवाणी 


हिंडताती वनवासी । गाती वाती पूजिती तूते त्यांसि | चुकलें पंथ शेखीं ब्रह्म तें तूंचि आतां॥ सगुण 
निजपद सायासीं । विष पाजूं आली पूतना राक्षसी ' हृदयीं धरुनि। अनु नातळे बाणी रया॥१॥ तुझा 
सायुज्यता देणें तियेसि रया ॥६॥ वारया मोट बांधेल | गोपवेष हृदयीं सौरसु मज सुखाचें सुख निजप्रेम 
कोण आकाशासि कुंप कायसा सूर्यापुढें दिवा | देई रया॥२॥ म्हणोनि यज्ञ यज्ञादिकें तपें व्रतें 
लाऊनिया चालणें वाऊगाची शिण जैसा । विचित्र | अटणें । बहुविधि अनेकें पंचाग्नि गोरांजनें । सुखें 
तुझें रूप अव्हेरून जासी । सर्वेशा ज्ञानदेव म्हणे | करिती विधि द्वादश अग्नि जळवास | ऐसा धरुनि 
देवादिदेवा । जन भांबांबिला ऐशा मावा रया॥७॥ | हव्यास परि ते चुकले कार्यसिन्दि॥ तुझें भजन 

३४६. म्हणोनि तुझें रूप देखिलिया | सगुण मज प्रिय गा दातारा) अनु न लगती 
दिठी। जयसच्यचिदानंदपदेंसी मिठी। ओंकारेंसी | मजलागीं आधि रया ॥ ३॥ बापरखुमादेवीवरा उदारा 
त्रिपुटी। न साहे तो तूं सगुण जगजेठी॥ या | सोईरा। सगुणागुणाचिया निर्धारागुंतल्या येसी । मना 


दृष्टीचेनि सुखें माये हृदयीं भासलें रूप। शेखीं 
पाहतां कां आम्हा चाळविसी रया॥१॥ आतां 
सेवेलागीं सेवा करणें कोणाच्या अंगें । स्वामीपणें 
जगीं होउनि ठेले॥२॥ ते सांवळिये प्रमाण न दिसे 
अनुआन। शेखौं ध्यानीं विरालें तें मन गे माये ॥ 
रूप खुंतलें पण हाचि हा संपूर्ण । तेथें द्वैता ८ट्वैतपण 
हारपलें रया ॥३॥ आतां बुद्धियोग इंद्रियांचा तो 
तूं गोपवेषें साचा । भक्तियोगाचा सौरसु दाविसी 
आतां। बापरखुमादेबीवरा विठ्ठलाच्या पायीं 
सुख । तेंच दरुशन येक जालें रया॥४॥ 

३४७. आठवीं तंब तूंचि जवळिके नाठविसि 
तरी निजमुखें। आठव न विसरु पाहे तंव सगुणचि 
हृदयीं एक रया ॥९॥ तुझ्या नामाचा आठऊ रूपाचा 
आठऊ ध्यानाचा आठऊ असो मना॥२॥ विसरु 
पडे संसाराचा आठव होता तुझ्या रूपाचा । येथें 
नाम रूप ठसा हृदयीं राहो ॥ जिवाचिया जिवलगा 
माझिया श्रीरंगा । गोडि घेऊनिया द्वैत पाहे रया ॥३॥ 
बापरखुमादेविवरा विठ्ठला सगुणीं सुमनीं गुंफिले। 
प्रीति आवडे तों कोंदाटलें सुमनी हें विरालें ॥४॥ 
जाली नामरूपीं ऐक्यभेटीं । नामरूप सार जाणोनि 
जीवन संसारा जाली तुटी रया ॥५॥ 

३४८. कितिये स्तुति स्तवने स्तविती स्तोत्रे 
विधिगुणें ॥ बिधि तूं तें कर्म करणें परि नेणती 
मार्ग॥ अकर्मी विकर्मी जगीं शब्द म्हणती । हा 
ब्रह्म कर्माचा भागु। शेखीं ब्रह्मकर्म तो योग 


पुरली हांव विश्वीं अळंकारला देव कीं दिठी न 
विकारें अनुध्यासीं ॥ येणें निवृत्तिरायें खुणा दाऊनि 
सकळ सुखीं सुखावोनि ठेलें निजध्यासें रया ॥ ४॥ 

३४९. आपुलिये खुणें आपणपे दावी । कौं 
सगुणबुंथी चोख मदवी । ऐसा सुंदर गोपवेष। कौं 
तत्त्वमस्यादि सौरसु जेथें श्रुति नेति नेति ठेल्या 
पायीं॥ तो तं सगुण निर्गुणी निजानंदें सहजचि 
कळे विदेही रया॥१॥ एक म्हणतां दुजे 
नाहीरे तेथें शून्य तूं सांगसी काई । निरशून्य तें 
आतां सगुण ते निराळले तेथें हे कल्पना काई 
रया॥२॥ नामरूपछंद गोडी ऐसी इंद्रियांची 
आवडी । परतोनि पाहे घडिघडी तोचि तूं॥ तेथें 
आठऊ ना विसरु । परी तोचि गा तूं थोरु ऐसा 
निर्धाराचा धीरु धरी॥ ऐसें जाणोनिया जरी 
सांडी मांडी करिसी। तरी पावसी कोण येरझारी 
रया॥३॥ तोचि तूं जगदात्मा विसावा घडि क्षण 
न विसंबाबा । हाचि होऊनि रहावा प्राण माझा ॥ 
म्हणोनि धीरु धीरु बापरखुमादेविवरा विठ्ठला 
आतां । प्रपंची न गुंते साचे आम्हा जितांचि मरणें 
कां मेलिया कल्पकोडी जिणें धरि या निवृत्तिची 
आंत रया ॥४॥ 

३५०. अगुणाचिया पा समंधा गुणसंबंध 
करू । नकळे हा वेव्हारू लोकांमाजी। हा नाटकु 
विंदाणी न कळे याची करणी । दाटोनि अंत:- 
करणीं रिघों पाहे॥९॥ सरसर परता गुणाचिया 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


४९ 


फफ़फरफरकफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफकपापाीफापाकाफफाफाीफफाफाफफीफपाीपाताफफ्फापाफफफफकफपा पी फतराीफीफकडायाफाताफपाताचापालालाडापापरायायााायाफफ 


गुणा। निजसुखनिधानां तूंचि एकु॥२॥ तुझ्या 
गुणागुणीं वेधलीं मुनिवंदें। मानसाचिया छंदें 
वर्तसी तूंचि॥ आपुलें निज सोंग भुलविलें 
जयासी । अखंड मानसीं जवळी आहे॥३॥ ऐसा 
हा नवलावो विस्मो हा वाटला । भाव हा गळाला 
काय सांगों। रखुमादेविवरु विठ्ठलु हृदयीं वसे । 
बाह्मअभ्यंतरी केव्हां वेगळा नव्हे रया॥४॥ 
३५१. तुझिया गुणासाठी लागलों भजनापाठीं । 
तुझी सगुणगोठी हृदयीं बसे॥ मी म्हणे तें जीवन 
कीं निर्गुण चैतन्यघन । व्याप्य व्यापक स्थान दुजें 
नाहीं ॥ विश्वाकारें जगडंबरला जो श्रुति नेति नेति 
म्हणोनि ठेला । हेंची भावें विचारी भलें ॥ परि दृष्टी 
सगुण हृदयींचि हेचि खुण परी न विसंबे तुझीया 
पाया रया॥१॥ तूं एकुची एकला बाहिजु भीतरी । 
कोणा ट्वैतपरी सांगों बापा ॥२॥ म्हणोनि परापर 
स्थूळसूक्ष्मादि विचार। तो तुझा सगुणची आधार 
मज वाटे ॥ म्हणोनी ते तुझी बुंथीं हेचि उरो आम्हां 
स्थिती । कींट्वैताद्वैत भ्रांती न लगे मना ॥३॥ ते तुझेनि 
सुखें पडिपाडे आणि हें मनची स्वयें उजाळें । तेथें 
थोडें बहू न निवडे ऐसें जालें ॥ तेथें आपुलेंची अंग 
विसर पडो ठेलें | शेखी सोंगची दुणावलें रया ॥४॥या 
मनाची भ्रांती फेडावया तो तुझा सगुणभाव मज गोड 
लागे । पाहाते पाहाणियामाजि स्वयेंची विस्तारलासी 
कीं देखणेंची होऊनी अंगें ।त्रिपुटीसहित शून्याशून्य 
निमाले 3*कार मार्गही न चले। रखुमादेविवरु 
विठ्ठले उदारे। सुख भोगिजे येणें अंगे रया ॥५॥ 
३५२. डोळ्याची निशी कोणें काढिली । को 
रविबिंबा हारी कोणे आणिली ॥ कौं काळिमा पाठी 
प्रकाशु तरि चंद्र हा नव्हे चकोरा पारणें। फिटलें 
विकासित कुमोदिनी चंद्र हा न दिसे सेखीं नवलावो 
हे तुझी बोली रया॥१॥ तूं चंद्रमा आर्त चकोरें 
आम्हीं । तृप्त झालों तुझ्या नार्मी रया ॥ २॥ जाणाचिया 
राया सुजाणा। कीं जीवाचिया जिवना । जिवलगा 
सोईरिया निधाना गा ऐसा॥ तो तूं प्रकतिपरु न 
कळे तुझा विचारु । साचारी वेवादती दाहीदिशा ॥ 


ऐसोंचि लाघव कोणा दाविसी दातारा । बोलु 
ठेविसी कोणा कैसा रया॥३॥ आवडी माजी 
लागे हे गोडी। नाम रसनेसी सुखनिज कौर्ति हे 
गाढी॥ तुझा स्वरूपतंतु लागो या मना । अंतरीच्या 
जीवना अगा तूंचि ॥४॥ लक्षालक्ष संभार नातुडे हा 
विचार म्हणोनि श्रुति नेति नेति तो तूं येकलाचि 
नट ना देखिलासि दातारा न कळे तुझी हेचि 
स्थिती । म्हणौनि सांडिमांडी करूं नको मना सगुण 
जोडे ते करी प्रीति रया ॥५॥ यालागीं मनेंसि बोध 
चाळावा कों जोडलेपणें पाहावा। कीं कोणाहि 
या मावा इंद्रियांचिया॥ सकळ इंद्रियेंसी नगर 
कोंदलें दशदिशीं विस्तार। म्हणौनि तुझे रूप 
अनावर कोणें धरिजे दातार बापरखुमादेविवरा 
विठ्ठला धिरा उघडा । डोळा देखिजे निधान तंव 
मार्ग सोपा रया ॥६॥ 

३५३. काळां पैं गोवळु काळासि आलोट! 
नामामृतें पाठ भक्ता देहीं ॥ नित्य सुखा आह्यां 
तपांचिया कोडीं । न लागती परवडी व्रतें तीर्थे ॥१॥ 
सुलभ सोपारा सर्वाघटीं अससी । साधुसंगें दिससी 
आम्हा रया॥२॥ चैतन्याशेजारीं मन पैं मुरालें । 
सावळें सानुलें हृदयघटीं ॥ बापरखुमादेविवरु 
बिठ्ठलराज। निवृत्तीनें बीज सांगितलें॥३॥ 

३५४. मंगळमूर्ति तूं किं मनाचिया 
लावण्यवाणा । वेधी वेधक तूं सहजगुणा। सगुण 
निर्गुण न कळे तुझें विंदान । कैसें आपचि पर दाटुन 
रिगसि॥ तेथें नवलाव वर्णू काय कोण रया ॥९१॥ 
वर्णितां तुझे गुण मना मौन्य पडे। कळिकाळ 
बापुडे काय करिल आह्यां॥२॥ ध्यानमूर्ति तुझी 
मनें अळंकारली मनामाजी संचरली। संचरतां इंद्रियें 
समानपदीं तुजविण न दिसे आन बोली तेथें 
भिन्नाभिन्नरपणीं कोणा पाहों दातारा दिठी सुखाचेनि 
सुखें स्थिरावली रया ॥ ३॥ बापरखुमादेविवराविठ्ठले 
बोतप्रोत सधन नावेक नुरे कांहींएक केलें। तुझें 
तुज गऱ्हाणें किती देऊं दातारा बोलवितां नव्हे 
भलें रया॥४॥ 


५० श्रीसकलसंतवाणी 


फफफकपफफाकडफेाफायफरफिकपी फी पाफफफपफफपफाफफपफकफफफफकफफपफफपफफफकफफककफपाीफीफीफफऑफकीफकातायाताञापातापापाफकडपाीताफार्ाााफापाीधाफाडर्किकरक 


३५५. तुझी सेवा करीन मी मनोभावें वो। | इंद्रियाची सत्ता वर्तविता॥ कों परतोनि पाहातां 
माझें मन गोविंदीं रंगलें बो ॥ १ ॥ नवसिये नवसिये । प्रपंच निमाला | तुजमाजी तेथें नातळे हवैतभावो॥ 
माझे नवसीयेवो॥ पंढरिचे दैवते विठ्ठले नवसिये | बापरखुमादेविवरा विठ्ठलु पाहतां । पाहणें निमोनियां 
बो॥२॥ बापरखुमादेवीवरे विठ्ठले वो। चित्तीं उरे रया॥४॥ 
चैतन्य चोरुनि नेलें बो॥३॥ ३६०. कांहीं न करिजे ते तुझी सेवा । कांहीं 

३५६. तुझी गुण कौर्ति ऐकोनि आर्ते मन | नव्हेसि तें तूं देवा॥१॥ नेणिजे तें तुझें रूप। 
उचललें। आलिंगना धाविन्नले उताविळ ॥१॥ तनु | जाणिजे तितुकें पाप गा देवा॥२॥ स्तुति करणें 
मनु विगुंतले मन वाचा गुंतलें। मी माझें विसरले | ते तुझी निंदा । स्तुति जोगा नव्हेसि गोविंदा ॥३॥ 
दर्शन गे माये ॥२॥ उतावेळपणें भुजदंड उचललें । | बापरखुमादेविवरा विठ्ठला । येवढा साभिलाषु कां 


नेणोनि ठकलें ठेले रूप पाहतांचि बाईये॥३॥ 
पातिया पातें नलगे पाहणें तेंचि ठेलें। तेसें 
बापरखुमादेवीवर विठ्ठले केलेंगे माये ॥४॥ 

३५७. व्योमाचा पालऊ शिरेंबिण पांगुरलें । 
मस्तकेंविण तुरंबिलें सुमन वो ॥१॥ सुखांचें सुख 
निजसुख नव्हें । नव्हें तें हो म्यां गिळिलेंगे माये ॥२॥ 
नेणेनि शाहाणे झाले चौधेजण। अठारांसी खूण 
बाणली माये ॥३॥ रखुमादेविवरु जीवनीं जीवनु। 
त्याहूनि माझें मनु परतें देवा॥४॥ . 

३५८. अवघां डोळां तुज म्यां पाहावें। अवघां 
श्रवणीं तुजचि ऐकावें ॥१॥ अवघी मूर्ति तुजपें 
ध्यावें। अवघां चरणीं तुझ्या पंथीं चालावें ॥२॥ 
रखुमादेविवरु अदट दाविला । माझ्या देहीं वाढला 
ब्रह्माकारें1३॥ 

३५९. मन हें लोंधलें प्रपंचा विसरलें। मीपण 
गेलें तुजमाजी॥ तूं आम्हां गोसावी सुखादि क्षेम 
न ठेवी। आपली सुखपदवी देई भोगूं॥ तेथूनि 
वेगळें होतां प्राण जाईल आतां। नामाचा न व्हावा 
वियोगु रया॥१॥ तुझें नाम ध्यान कोर्तन आतां। न 
विसंबे सर्वथा तुझिया पायां ॥ पायापासूनि वृत्ति 
माथां चढे। हृदयीं धरिलासि सबाह्य रया॥२॥ 
ऐसिया वृत्ति ध्यान ध्यावो कां माझें मन। होय 
तुज समान मीपण नाहीं ॥ अनंत गोवळु अलगटु 
दावितासी नेटपाटु काय वानूं तुझी सुरपदवी । ठाण 
त्रिभंगीं देखोनी देवढें सुंदग आठवू विसरु हा 
नाहीं रया॥३॥ तोचि तूं आतां वेगळेपणें पाहतां । 


दाविला ॥४॥ 

३६१. आकार स्थूळ नाशिवंत । हे तरी जाईल 
भूमि आंत। तयावरि हरि चालत। तेणें होईल 
कृतकृत्य ॥ १॥ देहो जावो अथवा राहो पांडुरंगी 
दृढ भावो॥२॥ दुजा गुण आपीं मिळें। तरि मी 
होईन गंगाजळ। हरि अभिषेक अनुदिनीं। सुखें 
सर्वांगावरि खेळे ॥३॥ तिजा गुण तेजरूप। तरि मी 
होईन महादीप हरि रंगणीं दीपमाळा । दीप उजळीन 
समीप॥४॥ वायु व्यापक चौथा गुण। तरि मी 
विंजणा होईन। हरि अष्टांगें विनवी मना। ऐशा 
दृढ धरिन खुणा ॥५॥ आकाश पांचवा गुण। तरि 
मी प्रसादीं राहेन । बापरखुमादेविवरा अखंड तुझे 
अनुसंधान ॥६॥ 

३६२. निमीष नलगे मन वेधितां । येवढी तुझी 
स्वरूपता ॥ १॥ विठोबा नेणों कैसी भेटी ॥ उरणें 
नाहीं जिवेसाठीं ॥२॥ उरणें उपाधि कारणें ।तें तों 
नेमिलें दर्शनें ॥३॥ निवृत्तिदासा वेगळें । सांगावया 
नाहीं उरलें ॥४॥ 

३६३. पाहेंपा ध्वजेचें चिरगुट । राया जतन 
करितां कष्ट॥१॥ तेसा मी एक पतीत । परि तुझा 
मुद्रांकित॥२॥ मसीपत्र तें केवढें। रावो चालवी 
आपुल्या पाडें ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवरदा । सांभाळावें 
आपुल्या ब्रिदा॥४॥ 

३६४. पावलोंजी म्हणे देखिलें जें देखणें। 
गेली आधीं तेणें दृष्टि माझी॥१॥ उचललिया 
बाह्या क्षेम देईन तया॥ गेली माझी माया 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग ५९ 


देहत्यागें ॥ २॥ आनंदें स्फुंदत येती अश्रुपात । अगा | मंत्रसाधन जे भक्ति करूनि निरसूं तयासी । तुज 
गुरुनाथा देवराया ॥३॥ निवृत्तिदास म्हणें तूंतें जिवें | देखतां काळ शरीर फाडफाडुं भक्षिताहे कवण 
बोंबाळिलें। शिर निरोपिलें तुझ्या चरणीं ॥४॥ ।कां सांडिली ऐसी। जठर सीणसीण फुटतील 

३६५. तुझेनि बळें मांडली फळी। तुवां | देवा वायां कष्टविसिल आम्हांसिरे॥६॥ दर्पणी 
जवळी असिलें पाहिजे ॥१॥ ऐसिये जुंझी घालिसी | पाहातां येकचि दिसे तेथें अनुसारिखें कांहीं न 
मज। काकुलती तुज नाहीं आतां॥२॥ रणभूमी | दिसे। रविबिंब उगवलिया किरणीं प्रकाश 
आला रणवट घातला । पाहो जों लागला न देखे | आस्तु जालियावरी कांहीं न दिसे तैसे गुरुशिष्य 
कांहीं ॥३॥ ज्ञानदेवो म्हणे उफराटें पाहाणें। खुंटलें | संवाद सोहं बोध ऐक्य जालें अभ्यासें । याहूनि 


येणेजाणें येचि भेटी ॥४॥ 


जाणसी तें करि वेळोवेळां आतां सांगों मी तें 


३६६. सर्वजीव तूं जालासी आपण तरी | कैसें रया ॥७॥ यमें जाचितां कांहीं नुरे यालागीं 


निरय आपदा भोगिताहे कवण । परमात्मया तुमचें 


मुनि सेविती वनवास । खबणीक फणीक लुंचनीक 


अविनाश स्वरूप तरी येवढें कां कष्ट साधन। तूं | वसैत भटभराडे धाकें करिती आरामसंन्यास । योग 


अंतरीं परब्रह्म सांवळें म्हणोनि जगत्रय व्यापिलें 
या ध्यानें। म्हणोनी तुमचा पुत्र जालों स्वामिया 


साधावया वनवास सेविती करिती पवनअभ्यास। 
इंद्रियें दंडून परतोनि गृहस्थान न पवतीच खडु 


जगाअधीन कां केलें माझें जिणें रया॥१॥ तूं पान रसु रया॥८॥ जळींचा तरंगु जळीं निमाला 


बाप म्हणतां मी लाजिलों लाजोनी माघारा 
ठेलों। एकीकडे काळ एकीकडे संसार मध्येंची 
बाटे ठेलों। ऐसिया संनिधी तुज जवळा येवों पाहें 
तंव तुझीया देवपणा भ्यालों ॥२॥ नांदबिंदापासाव 
शरीर जन्मलें असाध्य करूनी वरी साक्ष देऊनी 
मदामांसामाजी वाढविलें।॥ कर्मदेह वेचुनी सत्य 
सुकृतालागी उपजविलें। तरी हें दैन्य दारिद्र कां 
भोगविलें। तुझीया बापपणा बोलु लागला तरी 
मज पुत्रसें वायां म्हणितलें रया ॥३॥ आयुष्याची 
गणना करूनिया प्रमाण वरी मनुष्यदेह ऐसें नाम 
ठेविलें। तें आयुष्य कां स्वामी तुम्ही दोंठायीं 
वाटिलें। अर्ध रात्रीचे अर्ध दिवसाचे निरय सत्त्व 
वेचिलें । पैल समर्थाचे बाळक रंकें गांजिलें । त्याचें 
थोरपण तें काय जालें रया॥४॥ बांधोनी जन्म 
आम्हांकडे भोगविसी आपणया मायबापा 
म्हणविसी । विश्व प्रसवबला या जागासी तरी आधारु 
आहे ऐसे अनुवादसी। जगत्रजीब तव शिव हे 
तो नये माझिया मनासी । पैल कोटकिये भंगिये 
नेसी जाले तैसें कां न करिसी आह्यासीरे॥५॥ 
अल्प दोषासाठीं आम्हांतें दंडिसी येवढें कैचे 


तो अनुठाया वेगळा नाहीं गेला। तैसा तुजमाजी 
दातारा मध्यें कां हा प्रपंच वाढविला । तूं देव 
आम्हीं प्राकृत मनुष्ये हा आगमु कां गमला । मज 
पाहतां हें अवघेंचि लटिकें जैसें असेल तैसें 
सांग पां उगला॥९॥ लवण पाणीयांसी कीं 
पाणी लवणासीं ऐक्य जालियाविण निवडेना 
गुणास। लोहो लागलें परिसीं तें उठिलें कनकेंसी 
बापरखुमादेविवरा विठ्ठला परियेसी । आजिपासून 
ये तरी तुझीच आण पुढती न घाली न निघे 
गर्भवासी रया॥१०॥ 

३६७. देखोनि हांव बांधे तें तंव नाहीं 
होये। आहें ते केही न जाये बापा । असें तें 
दिसों नये नाहीं तें घेवो. पाहे थोरे काजेविण 
बिटंबिलें कैसें रया॥१॥ शिव शिव लटिकेचि 
शिणले। येणें लटिकेंनि बहु श्रमविलें। साच तें 
लटिकें लटिकें तें सांच लिंगा हे खूण जाण 
रया॥२॥ आपुली प्रतिष्ठा पूज्य जे होती। ईही 
गुणीं आम्हा उपहति बापा। मनाचा फाळका 
फाटुनि केला बाउला। तोचि तो खेळवूं किती 
रया ॥३॥ आपुलें युक्तीचे वाति वेऱ्ही गिवसीतां 


५२ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफफाताप्रीफफिफकफफफीफाीकफी पीक यफफफपाफफककफफककफकफापाकडयातापापाफपाककफककफककफफफककफकपाफफफफीफाीफीफफफाफडपाीफाीपाीफातफाफपाी पा पा फीफपाीफफफफफ 


त्या पदार्थाचे पोटीं लपती रया तें सांडूनियां | चेवो तरि स्वप्न स्वप्न तरी चेवो माय पुता नेणें 
अभिप्रायाचे बळ निजतत्त्वीं तें केवीं निवती | ऐसें माझें तुझें । आपलें आपण म्हणतां लाजिजे 


रया॥४॥ निज लाळा लिंपोनि जुन्या अस्थि 
श्वान चघळूनि करितसे कोड रया ॥५॥ हाता 
पायांचा निखळ स्त्रीपुरुषांचा येक मेळ। देह 
ऐसा यातें म्हणती बापा आपणपै जगा प्रतीति 
मानव हें तंव चिळसवाणें रया॥६॥ मायबापें 
आडनावें त्यांचिया बोसंगा। निघों म्हणों तरि 
अगपुलिये साउलिये कां न बेसावें रया॥७॥ 
प्रजाचे पोसिलें पुढें पाइकाचें रक्षिले । इंद्रियांचे 
बोळगणें तें काळाचे खेळणें । जगीं राय बोलिजति 
आतां गोसावी कवणातें म्हणावें रया॥८॥ 
मृगजळ तंब मृगजळींच भरतें देखोनि धांवणें 
तंब सीणणें।॥। या परि झणी करिसि सदाशिवा 
जगा प्रतीति पावउनि झकणें रया॥९॥ आतां 
असो हा बोलु तूं एक गोसावी साच येतुलेनि 
आम्हां उजरी कोटि स्वप्न ऐक चेईलिया केचें 
ज्ञानदेव म्हणे ऐसें करी रया॥१०॥ 

३६८. तूं विष्णु म्हणोन हें जगचि केवळ । येर 
सकळीक मजशीं सहोदर तेणें कारणें गोत्रेंसि 
सेकोपजिवीं आम्हां न संडवे कोडें रया॥ माहेरा 
वाचूनि आन कांहीं नेणें । माहेर तें उपजवी तरंगाचें 
जीवन । तोय वरी सामावे वेगळालें असिजेल केविं 
रया ॥१॥ उदरीं सिनार घरदारीं सिनार। सिनार 
दृश्य द्रष्टा ॥ करी त्या मायबापाचेनि उद्ठेगें॥ मी 
तो सांगोनियां आलों तुझिया पोटा रया॥२॥ 
अंगें ब्रह्म झाला तें तुवां बो जाणितलें। परि 
तो अविद्ये घायतळीं सुदला॥ ते तूं मजलागीं 
नेणसीच माउलिये आपुठे पान्हाये वाढविले 
रया॥३॥ तंबचि मी जालों परि उदर न भेदित 
जननी। जोडलेना वाटी चक्षु पक्ष निघाले मज 
तुझाचि वाहाणीं। म्हणोनि सामावलों तुझ्या पोटीं 
रया ॥४॥ ऐशापरि तुम्हा सम सरिसा जालों । परि 
तो नामें बोळखिजे॥ मी तो बाळ कीं मी तो 
वृद्ध ऐसें। अनत्रअन्यपणें लोक कीजे रया॥५॥ 


नमो नमो तुज व्याली वांझ रया ॥६॥ आयुवित्त 
भव विभव जगीं जिवांनिडळीं लिहिलें । अलग्न 
तें मज नेणतया अजंगमा लागुनि पुसोनि घातलें 
मूळ सानु रया॥७॥ दृष्टिभेणें रूपा नये काळा 
भेणें नामाची सोय सांडियेली। तुझ्या रूपी 
सर्व रूप रूपस होउनियां दिठी उतरिलीया परि 
रया ॥८॥ आपुलें वित्त आपणा देखतांचि शंकिजे 
त्याविभागाची केउती परि। बापरखुमादेवीवरा 
विठ्ठला तूं येक सचराचरीं रया ॥९॥ 
डौर 

३६९. सभा समस्त साधु संतांची । महामुनी 
विरक्ताची। पंडितपाठकज्ञानियांची। समस्तासी 
विनवणी ॥ ९१॥ या पहिलिया पाहाऱयांत । डौरकार 
सांगेल मात। समस्त रिझाल तुम्ही संत। ऐका 
निवांत तुम्ही सर्व॥२॥ आतां परिसा पांच नाद । 
पांच नादाचे पांच भेद। पहिला नाद चटपट 
चटपट। दुसरा नाद खटपट खटपट । तिसरा 
लटपट लटपट । चौथा फटफट फटफट । पांचवा 
तळमळ तळमळ॥३॥ पहिला नाद चटपट 
चटपट। शिखासूत्र त्यजुनी सपाट। विरजा 
होमिला दृष्ट । परि अपुट तैसाची ॥४॥ वाया केली 
तडातोडी। वृथा त्यजिली सूत्रूशेंडी। परि विषय 
वासना न सोडी । उपाधि गाढी श्रीपादा ॥५॥ संन्यास 
घेऊनी कांचा । जिव्हांशिश्व वेधलें लांचा । विटंबु 
केला बापुडे कायेचा। चटपट मनीचें मनीं वसे 
गा दादेनो॥६॥ खटपट खटपट। शास्त्रप्रज्ञा 
अलोट । बांधोनी व्युत्पत्तीची मोट। सैरा सुनाट 
धांवती ॥७॥ बादतर्का लागी धावे। भरला विषयाचे 
नांबे। बरिवरि वृंदावन दिसे बरवें। परी अंतरीं 
कडुबट गा दादेनो॥८॥ लटपट लटपट । मेळवूनि 
शिष्यांचा थाट। अद्वैत ज्ञानाचा बोभाट । भरला 
हाट जिविकेसी ॥९॥ गुरु लोभी धनमानें । शिष्य 
लोभी अति दीन। दोघांसी लटपट लागली 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग ष्३ 


फफफापातञाफााफापाकपाी फा यापा पाीपााफफकककयपरीप्रीफााकाफाफााफफाफफफयपायकपफफफिफफपफाी फी फी फी फफप्रायाफाफफाफा्यफफफपातकफफाकअपफिपाकफाफअकफ 
पूर्ण) कोणी कोणासी आवरेना ॥१०॥ ब्रह्मज्ञान | नाहीं गती । विराले अभिमान ममता जाली समाप्ती । 
जाहलें बोस । पाहिले दुःखाचे दिवस । अंतीं जाले | खुंटलिया उर्मी दाहि स्नपन जालें लिंगाप्रती ॥५॥ 


कासावीस । कामपाश समंध गा दादेनो॥९९॥ आतां 
'फटफट फटफट । या नादाची गोठ नीट । बोळागोनी 
ओटपीठ। ऊर्ध्व पाठ भेदिती ॥९२॥ मन पवन 
समरसोनी ॥ ब्रह्मरंध्रीं लीन होउनी॥ हा अभिमान 
वाहोनी । जालेपणी फुंजती॥१३॥ तें बोखटें गा 
डौरकारा। करोनि देहाचा मातेरा। भरूं पाहाती 
सुषुम्ना द्वारा। परि असाध्य खरा तो मार्ग॥१४॥ 
ऐसी जालिया ब्रह्मप्राप्ती। शिणतोच अहोरात्रीं । अति 
विरोध भगवबद्धक्ति। यालागीं बोलती फटफट गा 
दादेनो॥९१५॥ आतां तळमळ तळमळ। धरणीं 
'पारणी हळहळ तीर्थयात्रे लागीं चळपळ।॥ घेतलें 
बळ तपाचें ॥ ९१६॥ जपध्यान मंत्रावळी । नाना देवतें 
आराधिलीं। शेखीं काळें नरडी चेंपिलि। दुःखें 
तळमळी या हेतु॥१७॥ ऐसे भेद नादाचे। मनीं 
धरा विवेकाचे । ज्ञानदेव बोले निवृत्तिचें। बोला 
वबाचें हरिनाम गा दादेनो॥१८॥ 
गळति 

३७०. विदेह आत्मलिंगा गुरुकृपेचा तुषारु । 
पूर्णे पूर्ण भरिला घटु हळुहळु बिंदु उदारु । वरुषला 
लिंगावरि तेणें तुष्टला श्रीगुरु । प्रसन्न निवृत्तिराजा 
ज्ञान देउनि उदारु ॥९॥ यालागिं ज्ञानदेबो नाम 
गुरुकृपेने पावलों । असतां इये देहीं संसारा हारपलों। 
ज्ञानविज्ञान कळो आलें अद्वैतरूप बुझालों। विठ्ठल 
नाम माझे वाचे तेणें वाग्पुष्प पावलों ॥२॥ नित्य 
गळति नामें जालीं गेला प्रपंच अनिवार। उपरती 
देहीं जाली निमाली वासना संसार । तपन जालें 
ब्रह्ममूर्ति दिननिशीं साचार। आठवितां मागिल 
भावो अबघा पारूषला उदारु॥३॥ विज्ञानेंसि 
ज्ञान गेलें एकरूप परिचार। ज्योतिमाजि कळिका 
गेली एकदीप जाला आकार वृत्ति ते निवृत्ति 
जाली माया मारुनि केलें घर। निवृत्ति गुरु माझा 
घट स्थापिला त्या समोर ॥४॥ ज्ञानदेवे घटमठ 
निरोपिली हरिभक्ति । उडाली पक्षपाती इंद्रिया तेथें 


३७१. आदि आत्मा जोतिलिंगा लांबियेला 
घटु। स्थावरिले मायावस्त्र। लिंगावरी प्रविष्ट ॥ 
तपन नाम ध्वनी। इंद्रिया केलें सपाटु॥१॥ 
हळुहळु गळती गळे। गळों लागली सकळें॥ 
उच्चारितां कृष्णनाम। भेणें पळिजे कळिकाळें॥ 
त्रिगुण सुटल्या गांठी घटु विराला सघन | पंचतत्वें 
'एके ठाई आत्मा नांदें परिपूर्ण ॥ जिवशिव हारपले 
एक दिसे चैतन्य । आत्माराम विदेहिया ॥ श्रीगुरुनें 
सांगीतली खुण॥२॥ नरदेह अवचितें। जो साधकु 
होय नारायण । परमानंदें गळति गळे । पांचहि तत्वें 
हरपोन ॥३॥ निवृत्ति सखा माझा दीनदयाळ 
श्रीगुरु। आळंकापुरीं स्थपियेलें॥ दिधला विठ्ठल 
उच्चारु । समाधि जीवन माझें वरी अजानवृक्षतरु॥ 
जोंबरी चंद्रसूर्य तोंबरी कौर्तिधट स्थिरू ॥४॥ गाति 
वाति साधु मुनी छंद घट मठीं चित्त । बिरेल देह 
बुद्धि ज्ञानदाता देईल उचित॥ विज्ञानेंसी गोष्टी 
सांगे ऐसें पद पावत । बापरखुमादेविवरीं लांबविला 
घटु ज्ञानदेव सांगत ॥५॥ 


३७२. कर्मास्तव जालों सौरा । गेलों पंढरपुरा । 
मामी गेलों पंढरपुरा । संतसनकादिकां मेळीं डौर 
बाईला पुरा॥१॥ चाल रामा घरा करू प्रपंचेसि 
वैरा ॥ धु०॥ द्वेतभाव कल्पना खोडी सांडी याची 
आशा । विठ्ठलनाम हेंचि सार जिव्हें प्रेमठसा ॥२॥ 
अद्वैत भरिन मन भारीना तोडिन भवपाश। क्षमा 
दया धरिन चित्तीं सर्वभूतीं महेश ॥३॥ ज्ञान 
ज्ञेय हाचि विचार सर्वमय हरि मा मी सर्वमय 
हरि। दुजेपण न पंडे दृष्टी एकपण घरोघरीं ॥४॥ 
वासना खोडि वेगीं टाहो करीन रामनामें मा मी 
टाहो करीन रामनामे । पुंडलिक पेठ संताचें माहेर 
तेथें नाचेन मनोधर्मे ॥५॥ विज्ञान हरि आपणचि 
क्षरला दुजेपणें छंदु थोरु। मा मी दुजेपणें छंदु 
थोरु । निष्काम स्वरूप सूत्रधारी खरा एकरूपें 


षड 


श्रीसकलसंतवाणी 


फरफफफिफफफफफिफफफफिफफफफिफफफफफफफफफफफरफफफकफफफफफफफफफफफरिकफफकफफयफयाकपरी कीकपाी पी ताफाीफाफपराकयातीपाााञफाधाफाफाफायाफाकफफपाक 


हरिहरू ॥६॥ त्रिकाळध्यान त्रिकाळ मन हारपलें 
जेथ। पुरली मनकामना मा मी पुरली मनकामना । 


आंधळा 
३७५. पूर्वजन्मी पाप केलें तें हें बहु 


वैकुंठ प्रकट आपणचि नाथ ॥७॥ देहुडा पाउलीं | विस्तारिलें । विषयसुख नाशिवंत सेवितां तिमिर 
वेणु बाहे विटेवरी निट) वोळली कामधेनु युगें | कोंदलें। चौर्‍यांशीं लक्ष योनी फिरतां दुःख 
अठ्ठाविस वाट॥८॥ एक वृक्ष क्षणला आपणचि । भोगिलें । ज्ञान दृष्टि हारपली दोन्ही नेत्र आंधळे ॥१॥ 
जग सर्वघटीं आत्मारामु। ज्ञानदेवो म्हणे आम्हा | धर्म जागो सदैवांचा जे बा परउपकारी | आंधळ्या 


पंढरपुरीं जाला विश्रामु॥९॥ 


फुगडी. 


दृष्टि देतो त्यांचे नाम मी उच्चारीं ॥२॥ संसार 


दुःखमूळ चहूंकडे इंगळ। विश्रांति नाहीं कोठें 


३७३. फुगडीफूगे बाई फुगडीफू । निजब्रह्म तूं रात्रंदिवस तळमळ। कामक्रोधलोभशुनीं पाठीं 


गे बाई परब्रह्म तूं गे ॥ १॥ मन चित्त धू। विषयावरी 

थू॥२॥ एक नाम मांडी। दुजा भाव सांडी ॥३॥ 

हरि आला रंगीं। सजनाचे संगीं ॥४॥ सकळ पाहे 

हरी । तोचि चित्तीं धरी ॥५॥ नमन लल्लाटी । संसारेंसि 

साटी ॥६॥ वाम दक्षिण चहूंभुजीं आलिंगन ॥७॥ 

ज्ञानदेवा गोडी) केली संसारा फुगडी ॥८॥ 
पांगूळ. 

३७४. मृत्युलोका माझारी गा एक सद्गुरु 
साचार त्याचेनि दर्शनें तुटला हा संसार । पांगुळा 
हस्तपाद देतो कृपाळु उदार। यालागीं नांव त्याचें 
वेदा न कळे पार॥१॥ धर्माचें वस्ति घर ठाकियलें 
वा आम्हीं। दान मागों ब्रह्म साचें नेघो द्वेत या 
उर्मी ॥२॥ विश्रांति विजन आम्हां एक सदगुरु 
दाता । सेवितां चरण त्याचे फिटली इंद्रियांची व्यथा । 
निमाली कल्पना आशा इळा परिसीं झगटतां। 
कैवल्य देह जालें उपरति देह अवस्था ॥३॥ मन 
हें निमग्न जालें चरणस्पर्शे तत्त्वतां । ब्रह्माहंस्फूर्ति 
आधीं भावो उमटला उलथा । पांगुळलें गुह्य ज्ञान 
ब्रह्मरूपें तेथें कथा । अंध मग दूढ जालों निमाल्या 
विषयाच्या वार्ता ॥४॥ क्रद्धिसिन्यि दास्य आपेंआप 
वोंळलीं। दान मान मंद बुद्धि ब्रह्मरूपीं लीन 


लागलीं बोढाळ। कवणा शरण जाऊं आतां 
दृष्टि देईल निर्मळ॥३॥ मातापिता बंधु बहिणी 
कोणी न पवती निर्वाणीं। इष्टमित्रसज्जनसखें हे 
तों सुखाची मांडणी। एकला मी दुःख भोगीं 
कुंभपाक जाचणी । तेथें कोणी सोडविना एका 
सदगुरुवाचुनी ॥४॥ साधुसंत मायबाप तिहीं दिलें 
कृपादान । पंढरीये यात्रे नेलें घडलें चंद्रभागें स्वान । 
पुंडलिकें वैद्यराजें पूर्वी साधिलें साधन । वैकुंठीचें 
मूळपीठ डोळां घातले तें अंजन ॥५॥ कृष्णांजन 
एकवेळा डोळां घालितां अढळ। तिमिरदुःख 
गेलें तुटलें भ्रांतिपडळ। श्रीगुरु निवृत्तिराजें मार्ग 
दांबिला सोज्वळ। बापरखुमा-देविवरुविठ्ठल 
दिनाचा दयाळ ॥६॥ 

३७६. अंध पंगु दृढ जालों मायापडळभ्रांती । 
कर चरण विव्हळ गेले तंब भेटलें निवृत्ती । ज्ञान 
मज उपदेशिलें नेलें अज्ञानक्षिती । वृक्ष एक तेथें 
होता त्या तळीं बैसविलें रीती॥१॥ धर्म जागो 
निवृत्तीचा हरिनामें उत्सावो । कर्म धर्म लोपले माझें 
फिटला संदेहो। धर्म अर्थ काम पूर्ण दान मान 
समूह । नेघे मी इंद्रियवृत्ति रामकृष्णनामीं टाहो ॥२॥ 
कल्पना मावळली कल्पवृक्षाचे तळवटीं। चिंता 


झाली । बोळली कामधेनु पंगु तनु वाळली । पांगुळा | हें हरपली माझी नित्य अमृताची वाटी। मन हें 


जिवन मार्ग सतरावी हे बोळली ॥५॥ पांगुळ मी 
कल्पनेचा पंगु जालों पें मनें । वृत्ति हे हारपली 
एका सद्‌गुरु रूप ध्यानें। निवृत्तीसी कृपा आली 
शरण गेलों ध्येयध्यानें ॥६॥ 


निमग्न झालें नित्य बसे वैकुंठी । तापत्रयें ताप 
गेलें नाना दोषाचे थाटी ॥३॥ अनंत हें मायामय 
लोपल्या जिवाचिया साठी । हरपल्या योनीमाळा 
चिंतामणीकसवटी। सिद्धि बुद्धि समरसल्या 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग ५५ 


जीवशिव एकदाटी । आत्माराम मन जालें एकतत्व | अभाव कामारी । यातें दुरी करी हरिपाठें॥२॥ 
शेवटीं ॥४॥ आत्माराम निर्गमलें वेदशास्त्रगुह्य ज्ञानें। | संतांची संगती वेदश्रुतीची मती । घेउनियां हाती 
वासनेचि मोहजाळी ते विराली नाना स्थाने । फुटलें ब्रह्मशास्त्र ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे नारायण नाणें । घेउनि 
नाना घट तुटलीं नाना बंधनें। सुटल्या जीवग्रंथी | पारखणें भक्तीपेठे॥४॥ 

ऐसें केलें त्या गुरुज्ञानें॥५॥ मा मोक्ष हे ठेले ३८९. यश कोर्ति बानु नेणें मीं वाखाणू। 
मागे मुक्तिमार्ग निमला। वृत्ति हे बुडाली माझी रामकृष्ण आम्हां सणू नित्य दिवाळी॥१॥ 
निवृत्ति गळाळा पाजीला। सत्राबी बोळली बाळा | नरहरि रामा नरहरि रामा । पुराणपुरुषोत्तमा हरि 
आत्माराम दाता जाला ॥६॥ बुद्धि बोध संवगडे | गोपाळा॥२॥ या नेमीं अक्रूर बोधला परीक्षिति 
साजीव करचरण। नयनीं नयन जाले चक्षु मी | उपदेशिला। अर्जुनासि जाला साहाकारी॥३॥ 
समाधान) दिव्य देहे अमृत कळा दशदिशा । ज्ञानदेव म्हणे नामेंबिण जो नरु। तो होय भूमिभारु 


परिधान । सर्व हें ब्रह्म फळद फळलें विज्ञान ॥७॥ ये संसारीं ॥४॥ 


निवृत्ति गुरु माझा अंधपण फेडिलें॥ सर्वत्र दृष्टी 


३८२. प्रीतीवींण फळ केंबिं लाहे प्राणी । 


जाली परतत्वीं राहिलों। निरसली माया मोहो | जैसा चातक धरणीं उपवासु ॥ १ ॥ बोळलिया मेघ 


श्रीराम अंजन लेईलों। ज्ञानदेव ज्ञानगंगे निवृत्तिनें 
बुडविलों॥८॥ 
नामपर व कोर्तनपर 

३७७. दसविये द्वारीं बोहट पडिला । नेणता 
पैं गेला पाहावया ॥ ९ ॥ अवचिती वाट सांपडली 
पंथे । ब्रह्मनाम तेथें आलें हातां ॥ २॥ ज्ञानदेवा गीती 
निशाणी नाम । समाधि संजिवनीं तारक हरि॥३॥ 

३७८. भावाचेनि बळें घेतलें वैकुंठ । हरिनाम 
नीट वैकुंठ मार्ग॥१॥ सोपें हो साधन साधावया 
लागी । नलगे उपाधि नाना मते॥२॥ ज्ञानें सहित ज्ञान 
विज्ञानेसि धन वृत्तीचे समाधान निवृत्ति करी॥३॥ 
शांति दया क्षमा करुणानिधी प्रेमा । नेऊनि परब्रह्म 
भावें मिळती ॥४॥ ज्ञानदेवो सांगे भावो मिनला 
गंगे। सुस्त्नात सर्वांगें हरी गंगा ॥५॥ 

३७९. आलिया जवळा भक्तिसुख देखे। 
पालव पोखे वाणिव भोगी॥१॥ तें सुख आम्हां 
विठ्ठलचरणीं। निवृत्ति करणी व्यासाचिये॥२॥ 
जप तप ध्यान क्रिया कर्म धर्म। रामकृष्ण नेम 
गुरुभजनें॥ ३॥ ज्ञानदेवो म्हणे संसार निरसी। अखंड 
मानसीं विठ्ठल हरी॥४॥ 

३८०. अभाव संगती नाना भूत व्यक्ती । संसार 
पंगती मेळवी त्यासी॥१॥ हरिनाम शोक करी 


सावधु बोभाये | बिंदुमात्र घेई जीवन देखा ॥२॥ तैसें 
केंबि घडे संसारिया चित्तें। प्राप्तीच्या अर्थातें साहे 
संत ॥३॥ सगुण निर्गुण समस्त आहे । विरुळा येथें 
साहे समता बुद्धी ॥४॥ जंबवरी समान शांति बुद्धि 
हे ठेली। तंववरी हे भूली बोली कैसी घडे॥५॥ 
दिन काळ पळ स्मरण नामाचें। विरुळा या 
मंत्राचे करी पठण॥ ज्ञानदेव म्हणे नामया हें तूं 
गा जाणसी । भजन केशवासी तूंचि तुझा ॥६॥ 

३८३. निज तेज बीज नाठवें हे देहे । हरपला 
मोहो संदेसीं ॥१॥ काय करूं सये कोठें गेला 
हरी । देहीं देह मापारी हरी जाला ॥२॥ विदेह पें गंगा 
पारुषली चित्तीं । चिद्रुपीं हे वृत्ति बुडीयेली॥३॥ 
गुरुलिंगी भेटीं निवृत्ति तटाक। देखिलें सम्यक्‌ 
समरसें ॥४॥ दत्तचित्तवृत्ति ज्ञेयज्ञानकळा। समाधि 
सोहळा विष्णुरूपीं॥५॥ ज्ञानदेवे गाय हरि 
नामामृत । निवृत्ति त्वरित घरभरी ॥६॥ 

३८४. कापुरीं परिमळु दिसे वो अळुमाळु | हळु 
हळु सुढाळू पवनपंथें ॥ १॥ पवनीं न माये पवनही 
धाये । परतला खाय आपणासी ॥२॥ मुखवात नाहीं 
तरसते बाहीं। नावें दिशा दाही आप घोष॥३॥ 
ज्ञानदेवा मौन्य नामाचें तारण। तारक हरिविण 
दुजा नाहीं ॥४॥ 


षद 


श्रीसकलसंतवाणी 


फ़फफफफफ़फपाफपाीफफफपायाफाफकफकफकफकफफाफाफकपपफयाफाफाफफफफफफकपफडशफफतडकााफफपायाताप्रापाफाीताफााफाफपाफफरिककाकाफपाीपाीपालाफफफ्फकशाफ 


३८५. श्रवण त्वचा चक्षु जिव्हा प्राण। दशहि | हे बुडाली। देहीं गेहा गेली प्रीति सदा॥३॥ 


इंद्रियें जाण हरीच्या ठायीं ॥१॥ अवघा हा गोविंदु 
अवघा हा मुकुंदु। अवघा हा विदूदु भरला दिसे॥२॥ 
'पतीतपावन नामे दिनोल्धारण। स्मरलिया आपण 
बैकुंठ देतु॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे हें पुंडलिक 
जाणे । अंतकाळी पेणें साधीयेलें ॥४॥ 

३८६. अनंत नामाचें पाठांतर । रामकृष्णनाम 
निरंतर। सर्व सुखांचें भांडार। हरि श्रीधर नाम 
वाचे ॥१॥ हरिनाम गजर करा। येणें तूं तरसील 
सैरा। जन्म जुगाच्या येरझारा। खंडती एक्या 
हरिनामें ॥२॥ अनंत तीर्थांचे मेळ । साधलिया हरी 
नाम कल्लोळ पूर्वजांसहित अजामेळ। उद्धरिला 
सहपरिवारें॥३॥ कोटिजन्मांचे दोष! हरतील 
पातके जातील निःशेष। अंतीं होईल वैकुंठ 
वास। कोटि कुळांसी उद्धार॥४॥ हें योगियांचें 
निजजीवन। रामकृष्ण नारायण। येणें जगत्रय 
होय पावन। हरिस्मरण जिवासी ॥५॥ ज्ञानदेवी 
घर केलें। हरी ऐसें रल सांठविलें। शेखीं कोटिकुळां 
उद्धरिलें। हरी हरि स्मरिलें निशीदिनीं ॥६॥ 

३८७. पदपदार्थ संपन्नता। व्यर्थ टवाळी 
कां सांगता । हरिनामीं नित्य अनुसरतां। हें सार 
सर्वार्थी॥१॥ हरिनाम सर्व पंथीं । पाहावें नलगे 
ये अर्थी । जें अनुसरलें ते कृतार्थी। भवपंथा 
मुकले॥ कुळ तरलें तयाचें। जींही स्मरण केलें 
नामाचें। भय नाहीं त्या यमाचे। सर्व ग्रंथी 
बोलियेलें ॥३॥ नलगे धन नलगे मोल। न लगति 
कष्ट बहुसाल। कौर्तन करितां काळ वेळ। नाहीं 
नाहीं सर्वथा॥४॥ हरि सर्व काळ अविकळ। 
स्मरे तो योगिया धन्य केवळ। त्याचेनि दर्शनें 
सर्वकाळ । सफळ संसार होतसे ॥५॥ ज्ञानदेवी जप 
केला। मन मुरडुनी हरि ध्याइला। तेणें सर्वागीं 
निवाला । हरिच जाला निजांगें ॥६॥ 

३८८. त्रिपदा चतुष्पदा गायत्रीस्मरण । त्याचे 
विस्मरण हरिप्रेमें ॥९॥ निवृत्ति सांगे हरीनामगंगें । 
जालासि सर्वांगे गंगोदक ॥२॥ पाणिपाद चित्तवृत्ति 


चक्षुद्रयतेज हरिरूपीं बिंबे। पृथ्वीतळ अंभ हरि 
दिसे॥४॥ सुलज निर्लज मेघवर्णशाम। सांवळा 
सप्रेम गुणग्राह्म ॥५॥ थोडेनि आतुडें सडेनि पदार्थे । 
येतु असे अर्थे हृदयामाजी ॥६॥ नाम मंत्र रूप 
इतुकेन संकेत। देतुसे अर्थ दीनाचा दाता ॥७॥ 
बापरखुमादेवीवरुविनत सोपारा । मरणाच्या येरझारा 
दूर केल्या ॥८॥ 

३८९. सर्वव्यापक सर्वदेही आहे। परि 
प्राणियासि सोय नकळे त्याची ॥१॥ परमार्थ ते कडु 
विषय तो गोडु । तया अवबघडु संसार ॥२॥ नामाचें 
साधन जिव्हे लावी बाण। तया अनुदिनीं जवळी 
बसे ॥३॥ धारणा धीट जरि होय विनट। तया प्रेमें 
बैकुंठ जवळी असे॥४॥ सुलभ आणि सोपारें केलेंसे 
दातारें। आम्ही एकसरें उच्चारिलें ॥५॥ ज्ञानियासि 
ज्ञान ज्ञानदेवि ध्यान ॥ कलिमळ छेदन नाम एक ॥६॥ 

३९०. अळुमाळु सोयरा तळीचि धाय। 
सत्वतेजें माय एकतत्वीं॥९॥ तें तत्वसाधन 
मुक्तामुक्त घन। कृष्णनाम पूर्ण तेजीं माये ॥२॥ 
सोकरी पापपुण्या ठायीं आपा । आयुष्य मापा हरि 
धावें ॥३॥ ज्ञानदेव गीत सांगतसे नित्य । कृष्णकृष्ण 
सत्य इतुकें सार॥४॥ 

३९१. तिहीं त्रिगुणीं बोतिलें त्रिपुटिसि 
गोंविलें। आणुनी बांधिलें चर्मदेहीं॥९१॥ न 
सुटतां शिणताहे भवति बास पाहे । प्रपंच मोहताहे 
काय करूं॥ ध्रु०॥ कृष्णनाम मंत्रु सुटे। विषय 
पप्रंचु तुटे । मोहनमुद्रा निघोटे वैकुंठ रया ॥२॥ 
सावधपणे विरुळा जाणें तेथिंचि कळा । विज्ञानपणें 
सोहळा निमथा गातुं ॥३॥ ज्ञानदेव सांगतु हरि पंथें 
मुक्तिमातु। एकतत्व सांगातु जनींवनीं ॥४॥ 

३९२. जन्मजन्मांतरीं असेल पुण्यसामुग्री । 
तरिच नाम जिव्हाग्रीं येईल श्रीरामाचे ॥९॥ धन्य 
कुळ तयाचें रामनाम हेंची बाचे। दोष जातील 
जन्माचे श्रीराम म्हणतांची॥२॥ कोटीकुळाचें 
उद्धरण मुखीं राम नारायण। रामकृष्ण स्मरण 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


प 


धन्य जन्म तयाचें ॥३॥ नाम तारक सांगडी नाम | समसेज करी । चित्त वित्त घरीं हरिपाठें॥२॥ 
न विसंबे अर्धघडी। तप केलें असेल कोडी तरिच | आकारीं निराकारीं त्रिपंथ शेजारीं । हरि भरोवरी 
नाम येईल ॥ ४॥ ज्ञानदेवी अभ्यास मोठा नामस्मरण | घेतु विरुळा ॥३॥ ज्ञानदेवा जिणें अवघें ज्ञान 


मुखावाटा । कुळ गेलें वैकुंठा हरि हरि स्मरतां ॥५॥ 

३९३. अढळ सप्रेम उपरति पावो। हरि हरि 
घेवो तारक नाम॥१॥ संवगडे वागणें हरीपंथीं 
चालों। हरि हरि बोलों दिननिशीं ॥ ध्लु० ॥ पाहाते 
निमते सरे हंसि गति । हरिची पंगति जेऊं बेसों ॥२॥ 
ज्ञानदेव सांगे रामकृष्ण आशा । संसार पिपासा 
दुरी करी॥३॥ 

३९४. कापुराचें कलेवर घातलें करंडा । शेखीं 
नुरेंचि उंडा पाहावया॥१॥ मा ज्योति मेळे कैसा 
उरेल कोळिसा । भावें हृषीकेशा भजतां ऐसें ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे वासना हे खोटी । नाम यज्ञें मिठी 
दिधलीया विरे॥३॥ 

३९५. सुकुमार वेल्हाळ रूपें पै सुंदर । तोचि 
पै आगर नंदाघरीं ॥१॥ अवघ्या सुख देतु अवघ्या 
बिदटे । अवघेची पेठे हरिनाम ॥२॥ यापरि आगरु 
कृष्णनाम ठसा । बोतला सरिसा भाग्ययोगें ॥३॥ 
बापनिवृत्तिराज उपदेशिती आम्हां । ज्ञानदेवा महिमा 
नामें आली ॥४॥ 

३९६. ज्याचेनि तेजें तेजस रविग्रह। त्याचेनि 
मोह निरसती ॥९॥ तें नाम परिकर कृष्णचि सुंदर । 
वैकुंठींचें घर आम्हीं केलें ॥ धु० ॥ जपतां नाम स्मरतां 
पैं हरि हरि। प्रपंच बाहेरी कृष्णनामें ॥ २ ॥ निवृत्ति 
सांगे ज्ञाना कृष्णचि नयना । सर्वा सर्वत्र पान्हा 
कृष्णरूपें॥३॥ 

३९७. समरसें घटु विराला विनटु। एक्या 
रूपें पाटु गेला सांगसी॥१॥ कृष्ण कृष्ण 
वाट सांपडली नीट । जिव्हेसी घडघडाट इंद्रियें 
सहित॥ ध्रु०॥ मनाच्या मोबनी समाधीच्या ध्यानीं । 
चिंतिला पद्यासनीं आत्मराजु॥ २॥ ज्ञानदेवा चित्त 
कृष्णध्यानीं रत। जन्मजरामृत्यु हारपले॥३॥ 

३९८. सर्वत्र समान भावयुक्त पूर्ण । धृति 
धारणा घन वर्ते जया॥१॥ सामान्यत्व हरी 


होणें ।॥ विज्ञानीं राहणें गुरुकृपा॥४॥ 

३९९. सावळिये तेजीं भक्ति पसु बोल । इंद्रिया 
शरण रजीं॥१॥ निवालों वो माये अमृतरसनें 
रामनामपेणें वैकुंठींचें॥२॥ आळवितां सगुण 
निर्गुणरूपडें। वचनें फाडोवाडें हातां येत ॥३॥ 
झानांजन लेवो ज्ञानदेवी निज। निवृत्तीनें गुज 
सांगितलें ॥४॥ 

४००. समाधिसाधनसंजीवन नाम। शांति 
दया सम सर्वाभूतीं॥१॥ शांतीची पे शांति 
निवृत्तिदातारु । हरिनाम उच्चारु दिधला तेणें ॥२॥ 
शम दम कळा विज्ञान सज्ञान । परतोनि अज्ञान नये 
घरा ॥३॥ ज्ञानदेवा सिन्छि साधन अवीट । भक्तिमार्ग 
नीट हरिपंथी ॥४॥ 

४०१. परेंसि परतें स्वरूप या हरिचे । भक्तिमार्ग 
साचे विरुढे रूप॥१॥ चला जाऊं पाहूं आत्मराज 
घटीं । नामें नेतु तटीं वैकुंठीचिया ॥२॥ समाधि 
विधान हरिपाठगुण। उगीयाचि मौन असिजे 
रया ॥३॥ ज्ञानदेव निवृत्ति पुसों जाये भाव । तंव 
तेणें स्वयमेंब दाविले डोळा ॥४॥ 

४०२. त्रिभुवनीचें सुख एकतत्व विठ्ठल । नलगे 
आम्हां मोल उच्चारिता ॥९॥ विठ्ठल उघडा मंत्र 
कळिकाळा त्रास | घालुनियां कांस जपों आधीं ॥२॥ 
सत्वर सत्वाचे जपती नामावळी । नित्यता आंघोळी 
घडे रया॥३॥ बापरखुमादेविवरु जिव्हाळा हृदयीं । 
जीवाचा जीव ठायीं एकेपाती ॥४॥ 

४०३. कांरे स्फुंदतोसी कारे स्फुंदतोसी। न 
भजतां विठ्ुलासी नरकीं पडसी ॥१॥ पुण्यापापें 
बाधा न पवसी गोविंदा। पावशील आपदा स्मरे 
परमानंदा ॥ ध्रु० ॥ पुण्य करितां स्वर्ग पापें करितां 
भोग । नाम जपतां सर्वांग होईल पांडुरंग ॥२॥ देहीं 
आत्मा जंव आहे। तंव करूनियां पाहे । अंतीं 
कोणी नोव्हे धरी वैष्णवाची सोय ॥३॥ जाईल 


ष्ट 


श्रीसकलसंतवाणी 


हें आयुष्य न सेवीं विषयविष। पडतील यमपाश | काळीं । कृष्ण राहिला जवळी । ज्ञानदेवहृदयकमळीं । 
वेगीं करी सौरस॥४॥ बापरखुमादेविवरुविठ्ठलीं | तैसाचि स्थिरावला ॥४॥ 


मन चरणीं गोंबी। हारपाला देहभावीं जालासे 
गोसावी एकरूपें ॥५॥ 

४०४. सहज कर्मभक्ति घडावया कोठें। 
झानधन निवाडें नाम जपों ॥१॥ नाम मात्र नमन 
सानघन पूर्ण। रामनामें कर्ण भरू रया॥२॥ 
सत्वाचें सागरीं उतरों पैलथडीं। रिति अर्धघडी 
जावों नेदों ॥३॥ ज्ञानदेवा चित्त अवघें धन 
गोत। रामनामे तृप्त सकळ जीव ॥४॥ 

नाममाळा 

४०५. एक मूर्ख नेणती । नाम हरिचें न घेती । 
मुखें भलतेंचि जल्पती। तें पावती अध:पंथा ॥१॥ 
नामेंबिण सुटका नाहीं । ऐसी वेदशस्त्री ग्वाही । जो 
बेद मस्तकीं पाहीं। ब्रह्मयानें बंदिला॥२॥ नित्य 
नामाची माळा। जिव्हे घे तूं गळाळा। तो नर 
कर्मा वेगळा। ऐसें बोलती पुराणें ॥३॥ नयनीं 
श्रवणीं हरी। आणिक काम न करी तो साधु 
भक्त निर्धारीं। हरिचा आवडता ॥४॥ ज्ञानदेवी 
पाहिलें। हरिनाम साधुनी घेतलें। तें समाधिस 
केलें। पुष्पशयनीं आसन ॥५॥ 

४०६. नाममाळा घे पवित्र । अंतीं हेंचि शस्त्र । 
राम हा महामंत्र) सर्व बाधा निवारी ॥१॥ भवकर्म- 
विख । रामनामी होय चोख । भवव्यथादुःख । पुढें 
सुख उपजेल॥२॥ माळा घाली हेचि गळां घे 
अमृताचा गळाळा । होईल वैकुंठी सोहळा रामकृष्ण 
उच्चारणी ॥३॥ ज्ञानदेवी माळा केली । सुखाची 
समाधि साधिली । जिव्हा उच्चारणी केली । अखंड 
हरिनाम ॥४॥ 

४०७. समाधीचें साधन तें रामनाम चिंतन । 
चित्ता सुखसंपन्न । हर्ष जीवनीं केला॥१॥ कोटी 
तपाचिया राशीं। जोडती रामनामापाशीं । नाम जपतां 
अहर्निशीं। वैकुंठपद पाविजे॥२॥ हेंचि श्रुवासी 
आठवलें। उपमन्यें हेंचि घोकिलें। अंबक्रषीनें 
साधिलें। रामकृष्णउच्चारणीं ॥ ३॥ पांडवांसि सदा 


४०८. निरंतर ध्यातां हरि। सर्व कर्माची 
बोहरी । दोष जाती दिगंतरीं । रामकृष्णउच्चारणीं ॥१॥ 
जप तीर्थ हेंचि नाम। जपत्रता हेंचि नेम। ऐसें 
धरोनियां प्रेम । तोचि भक्त तरेल॥२॥ जीव शिव 
एक करी शांति क्षमा जरी धरी । त्यापाशीं नित्य 
श्रीहरी । प्रत्यक्ष आपण उभा असे॥३॥ ज्ञानदेव 
म्हणे नित्य । त्याचें वचन तेंचि सत्य । त्यांचे बचन 
सर्व कृत्य। सिद्धी पावेल सर्वथा॥४॥ 

४०९. जन्म जरा दुःख बाधा । स्मरता नाहीं 
गोविंदा। ऐसा जयासी नित्य धंदा । तोची सदा 
सुखरूप॥ १॥ धन्य कुळ धन्य याती । धन्य जन्म 
पुढती पुढती । भक्तीवीण नाहीं गती । मुखीं हरिनाम- 
उच्चार ॥२॥ विश्वीं विश्वच जो व्यापकु । तोचि माझा 
हरि एकु । त्यासी भक्तिविण साधकु। नोळखे पै 
दुर्बुन्धि ॥३॥ ज्ञानरंजनीं रंजला । ज्ञानबोधें उपजला । 
ज्ञानदेवी हरि सेविला। निरंतर सर्वकाळ ॥४॥ 

४१९०. संपत्तिविपत्तिदुःख । हरेल अवघा शोक । 
वेगीं करूनिया विवेक । हरिस्मरण करी ॥१॥ मंत्र 
यंत्रसूत्रधारी। सिद्ध साध्य तोचि हरि। नित्य 
जपोनि वैखरी । आप्तता करी हरीसी॥२॥ ध्यान 
मन एक चित्त। अलक्ष लक्षी अच्युत । न सांगे 
हिताची मात। अखंड जपे हरिनाम ॥३॥ ज्ञानदेवे 
जप केला । मग समाधीस बैसला । नाम घेतां बोध 
जाला । देव आला हृदयासी॥४॥ 

४११. देवाविण शून्य मुख। नाम न घेतां 
नाहीं सुख। अंतीं होईल रे दुःख। नाम नसतां 
मुखीं ॥१॥ राम कृष्ण गोविंद। हरि माधव 
परमानंद। नित्य ऐसा जयासि छंद। तोचि सुलभ 
गर्भवासी ॥२॥ अनंत नाम निरसून। एक मार्ग 
तोचि मान्य तेणें जोडे नित्य सौजन्य। तोचि 
रामकृष्ण उच्चारी ॥३॥ ज्ञानदेवें अनुमानलें । मग 
भक्तिसुख साधलें । रामकृष्ण उच्चारिलें । जें तारक 
तिहीं लोकीं ॥४॥ 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


५९ 


पायाफपराणाडपाफरकाडाचाआा्ाप्रीाकफााकााफयायप्राफेफाफफफफफफफफफफकफफफपपराफफप्राफकफकणाककफपफाफाफाफफककफफफफफफफफफफफफफरफफरिफफफफफफ 





४९२. सदा परिपूर्ण। तो हा जनार्दन। नित्य 
जपता नारायण । कोटि याग घडतील ॥९१॥ एवढा 
महिमा नामाचा | काय मंत्र जपसील वाचा । जो 
बिठ्ठल म्हणे तो दैवाचा । ऐसा ब्रह्मा बोलें पूर्वी ॥२॥ 
तो नित्यकाळ पंढरी । आणि देव तेहतीस कोटी । वृक्ष 
जाले निरंतरी । उद्धार करावया कुळाचा ॥३॥ एवढें 
क्षेत्र पांडुरंग। तेथें उद्धरिलें हें त्रिजग। आनंदत 
ब्राह्मण याग। कोटिकुळें उद्धरती॥४॥ कोर्तन 


४१६. आरंभीं आवडी आदरें आलें नाम। 
तेणें सकळ सिट्धि जगीं जालें पूर्ण काम॥ १॥ 
रामकृष्ण गोविंद गोपाळा । तूं माय माउली जिबीं 
जिव्हाळा॥ २॥ तुझियेनि नामें सकळ संदेहो 
फिटला । बापरखुमादेविवरा श्रीविठ्ठला॥ ३॥ 

४१७. अष्टांगयोगें न सिणिजे। यम नेम निरोध 
न किजे रया॥ १॥ वाचा गीत गाईजे। गातां 
बातां श्रवणीं ऐकिजे रया॥ २॥ गीती छंदें अंग 


केलीया वाळवंटी घेतां वैष्णवांची भेटी । होईल | डोलिजे। लीला विनोदे संसार तरिजे रया॥ ३॥ 


संसाराची तुटी । चरणरज वंदितां ॥५ ॥ तुळशीच्या 
माळा | घालितां हरिदासाच्या गळां। तो न भिये 
कळिकाळा। त्यासी जिव्हाळा हरिविठ्ठल ॥६॥ पंढ- 
रीसी जाऊं म्हणती । तयांकडे यम न पाहती । तयांचे 
पूर्बज उद्धरती । म्हणती वैकुंठा जाऊं आतां ॥७॥ 
देव जाणे ऐसा । तोचि हरिदासा भरंवसा । ज्ञानदेव 
म्हणे परियेसा । थोर पुण्य तयाचे ॥८॥ 

४९३. प्रेम जयाचें कथेवरी। तोचि धन्य 
ये चराचरी। रामकृष्ण निरंतरी। मुखीं आवडी 
जपतसे॥१॥ धन्य धन्य तोची वंशी । धन्य धन्य 
माता कुशी। धन्य धन्य काळ तयासी । कृष्णराम 
ह्यणतांची ॥२॥ ऐसें धन्य जन्म तयाचे । धन्य धन्य 
पुण्य साचे । त्यासी भय कळिकाळाचें। नाहीं जन्म 
घेतलिया ॥३॥ एवढा महिमा नामाचा । धन्य तो 
राम उच्चारी वाचा । धन्य जन्म तयाचा । ज्ञानदेव 
म्हणे ॥४॥ 

४९४. सकळमंगळनिधी। श्रीविडुलाचें नाम 
आधी ॥१॥ म्हण कारे म्हण कारे जना । श्रीविठठलाचें 
नाम वाचे॥ २॥ पतितपावन साचे । श्रीविठठलांचे नाम 
वाचे ॥३॥ बापरखुमादेविवरु साचे । श्रीविठ्ठलाचें 
नाम वाचे॥४॥ 

४९५. गोपाळारे तुझें ध्यान लागो मना। आनु 
न विसंबे हरि जगत्रजीवना ॥ ९१ ॥ सोनयाचा दिवस 
आजि अमृतें पाहीला । नाम आठवितां रूपीं प्रगट 
पैं झाला॥२॥ तनु मनु शरण विनटलों तुझ्या 
पाई । रखुमादेविवरा वांचूनि आनु नेणें कांहीं ॥३॥ 


: 1474] श्रीसकलसंतवाणी ( भाग 1 ) मराठी 3 


बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु नामें। जोडे हा ऊपावो 
किजे रया॥४॥ 

४१८. अंडज जारज स्वेदज उद्धिज आटे। 
हरिनाम नाटे तें बरवें॥ १॥ जें नाटें तें नाम 
चित्तीं । रखुमादेवीपति श्रीविठ्ठलाचें ॥ २॥ शरीर 
आटे संपत्ति आटे । हरिनाम नाटे तें बरवें॥ ३॥ 
बापरखुमादेविवराचें नाम नाटे युगे। गेलीं परि 
उभा विटें॥ ४॥ 

४१९. यमधर्म सांगे दूता । परिसावी निजकथा । 
जेथें रामनाम वार्ता। तया देशा नवजावे॥ १॥ 
नाम महादोषां हरण। नाम पतीतपावन। नाम 
कलिमळदहन। भवबंधनमोचक॥ २॥ जये देशीं 
नाम वसे। नाम श्रवणीं विश्वासे। गाती नाचती 
उल्हासें। झणी पाहाल तयाकडे ॥ ३॥ जये ग्रामीं 
हरिपूजन। जये नगरीं हरिकोर्तन। तेथें गेलिया 
बंधन॥ तुह्यी पावाल त्रिशुद्धि॥ ४॥ जये देशी 
गरुडटका। कुंचे ध्वज आणि पताका जेथें 
संतजन आइका । तया देशा नव जावे॥ ५॥ आणिक 
एक ऐकारे विचारु । जेथें रामनामाचा गजरु । तेथें 
बापरखुमादेविवरु । तयाबळें नागविती॥ ६॥ 

४२०. रामनामा वाटा हेचि पै वैकुंठ । ऐसी 
भगवद्रीता बोलतसे॥ १ ॥ अठारा साक्षी साहीवेबादत । 
चौघाचेनि मतें घेईन भागु ॥२॥ शेवटलिये दिवसीं 
धरणें घेईन बापरखुमादेविवरा बळेंचि साधीन ॥३॥ 

४२१९. नाम पवित्र आणि परिकरु । कल्पतरुहूनी 
उदारू | तें तूं धरी कारे सधरु । तेणें तरसी भव 


द्० 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफफफफफकफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफिफफफफफफफफफफफफफफकाफपकफपफाफकफफफफफफफपफफाफफफाापफाफपरामफप्रााफाफफपराफार्फफक 


दुस्तरु ॥१॥ नरहरिनाम उच्चारी । तेणें तरसिल 
भवसागरी ॥२॥ जपें न लाहसी तपें न लाहसी। 
क्रिये षट्कर्मे न पवसी। नामें ऐकरे पावसी । स्वर्गी 
अमृतपान ॥३॥ क्षीर गोड ऐसें म्हणसी परि तेथेंही 
वीट असे। नाम उच्चरितां वाचें कोटि जन्माचें 


गहाण । बापरखुमादेविवरु विठ्ठलाची आण ॥४॥ 

४२५. भक्तीचे तें ज्ञान वाचे नारायण। दया 
ते संपूर्ण सर्वाभूतीं ॥१॥ ज्ञान नारायण ध्यान 
नारायण । वाचे नारायण सर्वकाळ ॥२॥ संसारग्रामीं 
नाम हेंचि साठा। पाबाल वैकुंठा नामें एकें ॥३॥ 


पातक नासे॥४॥ मन मारुनियां सायासी परि | गोविंद गोपाळ वबाचेसी निखळ । पद पावाल अढळ 


तेथेंही अवगुण असे । नाम उच्चरितां वाचे सकळिक 


अच्युताचें ॥४॥ नामेंचि तरले शुकादिक दादुले। 


ध्यान डोळा दिसे ॥५॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठलाचे जडजीव उद्धरले। कलियुगी ॥५॥ स्मरण करीता 


विपायें नाम आलें वाचें। जळती डोंगर कल्मषाचें 
भय नाहीं कळिकाळाचें ॥६॥ 

४२२. नाम प्रल्हाद उच्चारी। तया सोडवी 
नरहरी । उचलुनि घेतला कडियेवरी। भक्तसुखें 
निवाला॥१॥ नाम बरवया बरवंट नाम पवित्र 
चोखट । नाम स्मरे नीळकंठ निजसुखें निवाला ।॥२॥ 


वाल्मीक वैखरी । वारुळा भीतरीं रामराम ॥६॥ 
सर्वांमाजी श्रेष्ठ पुण्यभूमि वैकुंठ । विठ्ठल मूळपीठ 
जगदोद्धार ॥७॥ निवृत्ति निरोपण ज्ञानदेवा ध्यान । 
सर्वत्र नारायण एकरूप॥८॥ 

४२६. अशौचीया जपो नये आणिकातें 
ऐको नये। ऐसिया मंत्रातें जग बहे त्याचें फळ 


जें ध्रुवासी आठवले । तेचि उपमन्यें घोकिलें । तेंचि । थोडें परि क्षोभणें बहु। ऐसा मंत्रराज नव्हेरे 
गजेंद्रा लाधलें । हित जालें तयांचे ॥ ३ ॥ नाम स्मरे  रे॥९॥ नारायण नाम नारायण नाम। नारायण 


अजामेळ। महापातकी चांडाळ। नामें जाला 
सोज्वळ । आपण्यासहित निवाला ॥४॥ वाटपाडा 
कोळिकु । नाम स्मरे वाल्मिकु । नामें उद्धरिलें तिन्ही 
लोकु। आपणासहित निवाला॥५॥ ऐसें अनंत 
अपार। नामें तरले चराचर । नाम पवित्र आणि 
'परिकर। रखुमादेविवराचें ॥६॥ 

४२३. जें शंभूनें धरिलें मानसीं। तेंचि 
उपदेशिलों गिरिजेसी ॥१॥ नाम बरबें बरवें । निज 
मानसीं धरावें ॥ २॥ गंगोदकाहुनी निकें । गोडी अमृत 
जालें फिकें ॥३॥ सीतळ चंदनाहुनी वरतें। सुंदर 
सोनियाहूनि परतें ॥४॥ भुक्तिमुक्तिदायक। 
भवबंधनामोचक ॥५॥ बापरखुमादेविवरें। सुलभ 
नाम दिधलें सोपारें ॥६॥ 

४२४. कर्म आणि धर्म आचरति जया 
लागी । साधक सिणले साधन साधितां अभागि॥१॥ 
गोड तुझें नाम आवडते मज। दुजें विठोबा मना 
उच्चारिता वाटतसे लाज॥२॥ भुक्ति आणि मुक्ती 
नामापासीं प्रत्यक्ष । चाऱ्ही वेद साही शास्त्रें देताती 
साक्ष॥३॥ काया वाचा चित्त चरणी ठेविले 


[ 1474 । 


नाम म्हणकारे रे॥२॥ बाह्या उभारावी त्या वरी 
काहाळ लावावी । गातिया ऐकतिया उणीव येवों 
नेदावी । उत्तमापासुनि अंत्यजबरी । मुक्तीची सेल 
मागावीरेरे॥३॥ काय कराल यागें न सिणावें 
योगें हें तों व्यसनचि वाउगें। नरहरि नरहरि उदंडा 
वाचा म्हणाल तरि कळिकाळ राहेल उगेरेरे॥४॥ 
चरणीं गंगा जन्मली अहिल्या उद्धरली नामें प्रतिष्ठा 
पावली गिरिजा। सकळिकां साधना वरिष्ठ हें 
नाम मा मनीं भाव न धरी दुजारेरे॥५॥ तीर्थी 
भजिजाल अमरीं पूजींजाल तुमचिया भावासारिखा 
देवो होईल। बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु तुमचा 
क्रणबई म्हणतां नलजेरेरे॥६॥ 

४२७. प्रेमाचा जिव्हाळा नाम मुखाशी 
आलें । सार्थक पैं जालें संसाराचे ॥९॥ केशव नाम 
सार विठ्ठल उच्चार। राम निरंतर हृदयीं वसे॥२॥ 
पाहतां हा भाव लीळाविग्रह। तेथींचा अनुभव 
विरळा जाणे॥३॥ बपुरखुमादेविवरु पाहतां 
विस्तारु। नामाचा बडिवारू न बोलवे॥४॥ 

४२८. रामकृष्ण नामें ये दोन्ही साजिरी । 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


६१९ 


प्रा्माशधाफा्फाणरफफपापफफाफकफकफफकपाफफफपफफफकफफफिफफफफाफफफकाफफफपाफफफफफकपफफपफाफफफफफफफफकफिफफाफाफफाफफपफ पा फफफफफफफफफफ 
अणण?0१?0?0१?0ए000ए0ी?0”?२?४३े?१?)१ीौणाणणशीशएशीशीणणी0?0ी?0ी0ी 0?0ी 0 0ी 0 0 त] 00 शी 0000000 शी? णी? 0 0ी0ी0 000 पपाापपट-पा--ा------------.7. > स मा का य मो टी यी की क आ 


हृदयमंदिरीं स्मरे कारे॥१॥ आपुली आपण 
करा सोडवण। संसारबंधन तोडी वेगीं॥२॥ 
ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्णमाळा । हृदयीं जिव्हाळा 
श्रीमूर्तिरया ॥३॥ 

४२९. कर्माचिया रेखा नुलंघिती अशेषा । 
म्हणोनि विशेषा केशवसेवा। रामकृष्णमाळा 
घाला पा रें गळा॥ अखंड जीवनकळा राम 
जपा ॥१॥ करावा विचार धरावा आचार। करावा 
परिकर रामनामी ॥२॥ सकळांचा सकळी त्यांतें 
तूं आकळी। जिव्हा हे बाचाळी रामरती॥३॥ 
रिघेरे शरण तुज नाहीं मरण। ठाकिसी चरण 
श्रीविठ्ठलाचे ॥४॥ निवृत्तिप्रसादें जोडे विठ्ठलनामें 
घडें। ज्ञानदेव बागडे पंढरिये॥५॥ 

४३०. आठवितां विसरले आपुलिया गोता । 
हरिनामें त्वरिता मोक्ष जाला॥ १॥ त्याचें नामचि 
त्वरित प्रल्हादें केलें प्रसन्न । तेणें संजिवन जाले 
त्याचे देह॥२॥ बापरखुमादेविवरु नृसिंहरूपें 
देखे। दैत्य हरिखें धरी जानु॥३॥ 

४३९१९. तत्वमस्यादि वाक्यउपदेश। नामाचा 
अर्धाश नाहीं तेथें। हाणोनि नामसंकीर्तन करिता 
जबळी जोडलासि आतां। क्षणु न विसंबे जिवाचिया 
जीवना रया ॥९॥ नाम निजधीर गर्जती वैष्णव वीर। 
कळिकाळ यमाचे भार पळाले तेथें ॥२॥ म्हणौनि 
नाम वज्रकवच तोचि निर्गुणाचा अभ्यास । पाहेपां 
स्वप्रकाश विचारूनी । ऐसें सुंदर रुपडें हृदयीं धरिलें 
आतां। पाहातां केवि होये पुनर्योनि रया ॥३॥ ऐसा 
सकळां अकळ कळला। हृदयीं धरिला समता 
बुद्धी । बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु चिंतिता । तुटली 
जन्माची आधि व्याधि रया ॥४॥ 

४३२. जिव्हेच्या निडळी नामाक्षणचि बोळी। 
कान्हो वनमाळी या बोजा॥ १॥ लेहोन घाली पान 
पुसती जैसी। भलतिये रसीं बुडी दे कां॥२॥ 
माझे डोळा समजी सुनिळ सहजी । होय तं बिजीं 
बाहुलिये ॥३॥ ऐसि वाचा दिठी नाम रूपें आधथिली । 
वासने वरी बहिली उठो दे कां॥४॥ तुझें उठिलेंपण 


_ 1474] 


आह्मां होबाबें निकें ॥ तरी गोसावीया पाइकेंसि यावें 
किजी॥ ५॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु आंतु बाहेरी 
सुखें। तरी तुजसी म्यां एके नांदावें किजी॥ ६॥ 

४३३. रसने बोरसु मातूके बो माये॥१॥ 
रमणिये माये रमणिये। रामनामामृत रस पिब 
जिव्हे ॥२॥ निवृत्तिदासाप्रिय। माय रमणिये माय 
रमणिये॥३॥ 

४३४. विठ्ठल नाम नुच्चारिसी। तरी रवरव 
कुंडी पडसी॥१॥ विठ्ठल नाम उच्चारी) आळसु 
न करी क्षणभरी॥२॥ विठ्ठल नाम तीन अक्षरें। 
अमृतपान केलें शंकरें॥३॥ रखुमादेविवरा 
बिठ्ठलें। महापातकी उद्धरिले॥४॥ 

४३५. भ्रम धरिसी या देहाचा विठ्ठल म्हणे 
कारे वाचा ॥१॥ पडोन जाईल हें कलेवर । विठ्ठल 
उच्चारी पा सार॥२॥ रखुमादेविवरु अभयकरु। 
मस्तकीं ठेविला हा निर्धारु॥३॥ 

४३६. विठ्ठल विठ्ठलु न ह्मणसी। पुनरपि 
'पडसी गर्भवासी ॥१॥ अंतकाळी स्मरे। स्मरे 
ब्रिठ्ठल राणा॥२॥ रखुमादेविवरु निर्धारी। पडों 
नेदी चराचरी ॥३॥ 

४३७. सकळ धर्माचें कारण। नामस्मरण 
हरिकीर्तत। दया क्षमा समाधान! संतजन 
साधिती॥९१॥ निजधर्म हा चोखडा। नाम 
उच्चरु घडघडा। भुक्तिमुक्तीचा संवंगडा। हा 
भवसिंधुतारक॥२॥ लावण्यमान्यताविद्यावंत । 
सखे स्वजन पुत्रकलत्र। विषये भोग वयसा 
व्यर्थ। देहासहित मरणावर्ती ॥३॥ जें जें देखणें 
सकळ]! तें स्वप्नीचें मृगजळ॥ म्हणौनि चिंती 
चरणकमळ।॥ रखुमादेविवरा विठुलाचे॥४॥ 

४३८. माझ्या काऱ्हाचें तुम्हीं नाव भरी 
घ्यावों। हृदयीं धरोनि तुम्ही खेळावया न्यावो॥ १॥ 
भक्तांकारणें येणें घेतलीसे आळी । दहा गर्भवास 
सोसिले वनमाळी ॥२॥ कल्पनेविरहित भलतया 
मारगे। अभिमान सांडूनी दीनापाठीं लागे॥३॥ 
शोखिली पुतना येणें तनू मोहियेले तरू। आळी 


६२ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफफफफफफफफफफफफफफपाफफपाफफर्णफाफपापालापाअपार्फपापीजापयाफमापाया याया कलक स सया णणपणकपे 0? १ि?१ ॉ१क0ॉ? 0? ३१? 000 फफफफफफफफफफफफफफफिकपापाफफ्णफफकफकफफपफाऊफफफफाफफफप्राफ्ात्राफकफ फ़फफफफफफफफफफफाफफफफफफफपाफकफकफफफफाकपाााफाऊफ% 


अफफफफफफफफफकफफफरफ्ाफायाफालाफाथीचाफापापफाणापरी जपा कीला म ल क क याणाणणकपकणणकणरणि0ए0!?!९४00?0ी0ीॅ४!॑ौ१ाणी0ण0 


न संडी बापरखुमादेविवरु ॥४॥ 


| जाणा॥ २॥ हेचि गुरुगम्याची खूण । 


४३९. सार सार सार विठोबा नाम तुझें सार। | एक विठ्ठलुचि जाण॥ ३.॥ बुझसि तरि तूंचि 
म्हणोनि शूळपाणी जपताहे वारंवार ॥१॥ आदि | निर्वाण। एकला विठ्ठलुचि जाण॥ ४॥ हेंचि 


मध्य अंतीं निजबीज ओंकार ।। ध्रुव प्रल्हाद अंबक्रषी 
मानिला निर्धार॥२॥ भुक्तिमुक्तिसुखदायक 
साचार। पतीत अज्ञान जीव तरले अपार ॥३॥ 
दिवसें दिवस व्यर्थ जात संसार। बापरखुमादेविर 
बिठ्ठलाचा आधार ॥४॥ 

४४०. हरि आला रे हरि आलारे। संतसंगे 
ब्रह्मांनदु जालारे॥ ध्रु०॥ हरि येथेंरे हरि तेथेंरे । 
हरिबांचूनि न दिसे रितेंरे ॥१॥ हरि पाहीरे हरि 
ध्याईरे। हरिवांचूनि दुजें नाहीरे॥२॥ हरि वाचेरे 
हरि नाचेरे। हरि पाहातां आनंदु साचेरें॥३॥ हरि 
आदीरें हरि अंतीरे । हरी व्यापकु सर्वाभूतीरे ॥४॥ हरि 
जाणारे हरि वानारे। बापरखुमादेविवरु राणारे॥५॥ 

४४९. रामकृष्ण गोविंदाचें नामस्मरण 
वाचे । घडिये घडिये साचें ध्यान श्रीविठ्ठलाचें॥९॥ 
एकनाम आठवितां दुतां पडियेली चिंता। नाम 
आनंदें गातां पाविजे सायुज्यता ॥२॥ तिहीं लोकीं 
नाम थोर वेदाशास्त्रांचे सार। सगुण निर्गुणाकार 
निज ब्रह्मासी ॥३॥ बापरखुमादेविवर कृपाळु 
उदारू । नामस्मरणें पारु उतरा हा निर्धारु ॥४॥ 

४४२. आपुलेंनि रंगे येति होति साजणी । तंव 
वनवासी एके आळंगिलेगे माये ॥९॥ बोलेंना बोलों 
देईना । तेथें पाहणें तें पारुषलेंगे माये ॥२॥ आपुलें 
केलें कांहींच नचले बो आतां । बापरखुमादेविवरा 
विठ्ठला देखतां॥३॥ 

४४३. पन्नासअक्षरीं करिसी भरोवरी । शेखीं 
तुझें तोंड वैरी रया॥९१॥ यापरी नामाची बोळ 
मांडुनी। संसार दवडुनि घाली परता ॥२॥ रकारा 
पुढें एक मकार मांडी कां। उतरसी समतुका 
शंभूचीया॥३॥ ब्ाापरखुमादेविवरा विठ्ठलु 
हृदयीं । आपुली आण वाही त्रिभुवनीं रया ॥४॥ 

४४४. सकळ नेणोनिया आना। एकला 
वबिठ्ठलुचि जाण॥१॥ पुढति पुढति मना। एकला 


[ 1474 ] 










भक्ति हेंचि ज्ञान। एकला विठ्ठलुचि जाण॥ ५॥ 


बापरखुमादेविवरा विठ्ठलाची आण। एकला 
वबिठठलुचि जाण॥ ६॥ 


४४५. गाते श्रोते आणि पाहाते। चतुर 


विनोदि दुश्चिते। सोहंभावी पूर्णज्ञाते या सकळांतें 
विनवणी ॥१॥ करा विठ्ठलस्मरण। नामरूपीं 
अनुसंधान । जाणोनि भक्तां भवलक्षण। जघनप्रमाण 
दावितो ॥२॥ पुंडलीकाच्या भावार्था । गोकुळींहूनी 
जाला येता। निजप्रेमभक्ति भक्तां। घ्या घ्या 
आतां। म्हणतसे ॥३॥ मी माझे आणि तुझें। न 


धरी टाव्ही परतें ओझें । भावबळें फळती बिजे । 
'बापरखुमादेविवर विठठुलीं ॥४॥ 

४४६. निजानंद हें पै ब्रह्म। ऐसे जाणती 
योगी वर्म॥१॥ विठ्ठल विठ्ठल स्मरेना। चुके 
संसारदर्शना ॥२॥ रखुमादेविवराबांचुनि। कवण 
पुरविल जिवीची खुण॥३॥ 

४४७. शिवभवानिये उपदेशी प्राणप्रिये। 
निजमानसीं ध्यायें परमानंदु पाहे॥१॥ राम सखा 
राम सखा । रामु सखा हरि रामु सखा॥२॥ सहस्त्र 
नामावरी कळसु साजे। तोचि तो अंतरीं बाहिजु 
भीतरी ॥३॥ हेंचि निजधर्म हेचि निजकर्म। हेंचि 
परब्रह्म वर्म हेचि एकु ॥४॥ जिवाचें जिवन मनाचें 
मोहन। सुखाचें साधन भक्तिज्ञानाचें अंजन ॥५॥ 
बापरखुमादेविवरु सुलभु साकारु । अर्धमातृका 
अक्षरु चिदानंदसुख थोरु ॥६॥ 

४४८. 3२ नमो भगवते वासुदेवाय । बोडियाणा 


बंदु घालुनिया देहुडा लागसील पावो । वोतप्रोत 
सांडूनि मना धरिसि अहंभावो। ओंकारबिंदुचा 
न पवसि ठाबो। बोळगे बोळगे कृष्णद्वारावतिये 
राबो॥१॥ ओं नमो भगवते वासुदेवाय । द्वादशाक्षरि 
मंत्रु न जपसि काह्या॥ धु० ॥ नागिणि उत्साहे नवहि 
द्वारे निरोधुन। नाडित्रयामाजि सुषुप्रासंचरण। न 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


६३ 


साधे हा मार्ग ऐसे बोलती मुनिजन । नरहरि चिंतनें | जातें वायां। यालागीं बैकुंठनाथाच्या तूं चिंती पा 
अहर्निशि मुक्तिस्थान ॥२॥ मोडिसि करचरण तेणें | रे पायां॥१२॥ इहींच द्वादशाक्षरीं श्रुव अढळ पद 
पावसि अंत समो। मोहो तृष्णा न तुटे ब्रह्मविद्या | पावला । प्रल्हाद रक्षिला अग्निशस्त्रापासुनि जळा । 


केवि गमो। मोठा हा अन्याबो जे हरिचरणीं नाहीं 
नामो। मोक्षाची चाड तरी मुकुंदीं मन रमो॥३॥ 
भांबावसी झणे हें शरीर कर्दळीस्तंभ। भस्म कृमि 
विष्ठा उभे आहे तों सुशोभ। भाविता किटकी 
जाली भ्रृंगी तिया क्रमिले नभ। भावें भक्ति सुलभ 
वोळगा गा पद्यनाभ॥४॥ गति मती इंद्रियें जव 
आहेती समयोग। गणित आयुष्य न पुरे जंब हे न 
नचे भंग । गमला हाचि योग जे अनुसरावा श्रीरंग ॥ 
गरुडध्बज प्रसादें निस्तरिजे भवतरंग॥५॥ वर्निं 
सिंह वसतां गर्जीं मदु केवीं धरावा । वन्हिदग्धबीज 
त्यासि अंकुर केवि फुटावा । वत्रपाणी कोपलिया 
गिरी उदधी केवि लंघावा। वबदनीं हरि न उच्चारी 
तेणें संसार केंवि भुंजाबा ॥६॥ तेज नयनींचा भानु 
जेणें तेजे मीनले ते। त्याचे मानसिचा चंद्रमा 
तो सिंपोते अमृतें। त्याचे नाभिकमळीं ब्रह्मा 
तेणें सृजिलीं सकळही भूतें। तें विराटस्वरूप 
बोळखावें विष्णुभक्तें ॥७॥ वाताघातें फुटे गगनीं 
मेघाचा मेळावा । वारिबिंदु पद्यिणिपत्रीं केवी हो 
ठेवावा । वानराच्या हातीं चिंतामणी केवि द्यावा । 
वासुदेव चिंतनें तोचि कल्मशा उठावा ॥८॥ सूक्ष्म 
स्थूळ भूतें चाळिताहे परमहंसु। शूळपाणी देवोदेवि 
जयाचारे अंशु । शुभाशुभीं कर्मी न करि नामाचा 
आळसु । सुखें निरंतरी ध्याई ध्याई हृषिकेशु॥९॥ 
देव होऊनि उदार भक्तां देतो अमरपदें। देतां न 
ह्मणे सानाथोर बैरियासि तेचि दे। देहे सार्थक 
अंति वासुदेव द्वय छंदें। देखा आजामेळ उद्धरिला 
नामें येणें मुकुंदें ॥१०॥ वाडा सायासि मनुष्यजन्म 
पावावा | वियाला पुरुषार्थ तो कां वायां दवडावा। 
वाचामनें करुनि मुरारी बोळगावा । व्रतें एकादशी 
करुनि परलोक ठाकावा॥११॥ या धनाचा न धरी 


बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु तुह्मी ध्यारे वेळोवेळां । तो 
कळिकाळापासुनी सोडविल अवलीळा॥१३॥ 

४४९. विठ्ठुलु नाहीं जये शरीरीं । वाया कांगा 
जन्मले संसारीं । विठ्ठलु नाहीं जये नगरीं तें अरण्य 
जाणावें ॥१॥ वबिठ्ठलु नाहीं जये देशीं। स्मशान 
भूमि ते परियेसी । रविशशिवीण दिशा जैसी । रसना 
तेसी विठ्ठलेंविण॥२॥ विठ्ठला वेगळें जितुकें 
कर्म। विठ्ठला वेगळा जितुका धर्म। बिठ्ठला 
वेगळें बोलती ब्रह्म । तितुकाही श्रम जाणावा ॥३॥ 
सच्चिदानंदघन। पंढरीये परिपूर्ण। कर ठेवोनियां 
जघन वाट पाहे भक्ताची ॥४॥ विठठलेंबिण देवो 
ह्मणती । ते संसार पुढती । विठ्ठलाविण तृप्ती । नाहीं 
प्रतीतिविठुठलेंबिण ॥५॥ श्रीगुरुनिवृत्तीनें दिधलें। तें 
प्रेम कोणे भाग्यें लाधलें। बापरखुमादेविवर 
विड्ठलें। ऐसें केलें ज्ञानदेवा ॥ ६॥ 

करुणापर 

४५०. मी माझें करुनि देह चालविसी 
वायां । आतां जेथींचा तेथें निमोनि जाय ऐसें कीजे 
देवराया ॥१॥ जंव जंव गोड तंब तंव जाड। जाड 
गोड दोन्ही नको रया॥२॥ त्रिगुणबोझें जडपण 
रचूनि लोटुनि देसी महापुरीं। आवर्त वळसा 
पडिलिया मग तेथें कैची असे उरी रया॥३॥ 
ऐसे लटिकेंचि गाऱहाणें देवो मी किती। तुज 
नये काकुलती । बापरखुमादेविवरा विठ्ठला म्या 
तुजमाजी घेतली सुति रया ॥४॥ 

४५१. परिमळाची धांव भ्रमर वोढी। तेसी 
तुझी गोडी लागो मज॥ १॥ अविट गे माय विटेना । 
जवळी आहे परि भेटेना॥२॥ तृषा लागलीया 
जीवनातें वोढी । तुझी गोडी लागलिया जिवा ॥३॥ 
बापरखुमादेविवराविठ्ठलीं आवडी । गोडियेसि गोडी 


विश्वास । जेशी तरुवर छाया । यातायाती न चुकें तरी | मिळोन गेली॥४॥ 


हे भोगिसिल काह्या। या हरिभजनेविण तुझें जन्म 


४५२. रंगा येईवो ये रंगा येईवो ये। विठाई 


वट 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफफफफफफफफफफफफफफफपा फफफफफपाफापाफफफाफाअकफमााताफालाफकाचाचालाली यी पर यी डला ल ल ल ल र स पणपसकिॅकॉॅॉरशिशिणण0ीणा फ़फफफफफफफफफरिफफफफफफफफफकफफफफाफफफफफफफफफफ२फऊाकफफपा फी फपा२ायाफअफऊणा फफपफाफफाफककपाीककफयाकफपयाणापापाफफयफफर्फरफफ 





किठाई माझे कृष्णाई कान्हाई ॥ ९॥ बैकुंठनिवासिनी 
वो जगत्रयजननी। तुझा वेधु ये मनीं बो॥२॥ 
कटीं कर विराजित । मुगुटरत्लजडित। पीतांबरु 
कासिया। तैसा येई कां धावत ॥३॥ विश्वरूप- 
विश्वंभरे। कमळनयनें कमळाकरे वो। तुझे ध्यान 
लागो बापरखुमादेविवरे वो॥४॥ 

४५३. पडलें दूर देशीं मज आठवें मानसीं । 
नको नको हा वियोग कष्ट होताती जिवासीं ॥९॥ 
दिनु तैसी रजनीं जालिगे माये। अवस्था लावूनी 
गेला अझुनी कां नये॥२॥ गरुडवाहनागंभिरा येईगा 
दातारा । बापरखुमादेविवरा श्रीविठ्ठला॥३॥ 

देवापाशीं मागणें. 

४५४. राज्यमद गाढा पदपाद नसतां । हरिनामीं 
बसतां सर्वपद ॥१॥ पदाभिमानु कांहीं तोही देहीं 
नाहीं । आला गेला ठायीं न संपडे दृष्टी ॥२॥ ब्रह्मानंद 
आशापाश तोडी । दाऊनी उघडी मूर्ती आम्हां ॥३॥ 
ज्ञानदेवी सोहं मंत्राचे आवर्तन। मदमत्सरभान 
विरालें देहीं ॥४॥ 

४५५. होरे तूं विठ्ठला होरे तूं विठ्ठला होरे तूं 
विठ्ठला होरे तूं गोपाळा । क्षेम देई रे वेल्हाळा ॥९॥ 
तुज पाहतां भुललीये चित्ता। काय करूं मी आतां 
येई पंढरीनाथा ॥२॥ पिसुणें परावीं मज काय 
करावीं। तुजची आठवी श्रीचरण दाखवी ॥३॥ 
तुजविण वेल्हाळा कें सुखसोहळा । रखुमादेविवरा 
विठ्ठला शेजे नलगे डोळां ॥४॥ 

४५६. परतोन पाहासी न बोलसी आम्हासी । 
तुझीया रूपासी नांव नाहीं ॥१॥ सांगता नवल 
पाहतां बरवे मायामृगजळ देखियलें॥ २॥ ज्ञानदेवो 
म्हणे उफराटिये दृष्टी । परतोनिया भेटी देई क्षेम ॥३॥ 

४५७. माझिये हृदयीं बुंथी ते डोळ्यां 
सगुणप्रीति वाचे नाम संपत्ति ऐसेंचि असो। 
म्हणौनि तुझें नाम आवडे हेंचि प्रेम न विसंबें 
वर्म निजध्यास रया ॥ १॥ श्रवण नाम गोडी श्रवण 
नाम गोडी। हीच आवडी देई मना॥२॥ तुझिये 
सगुण बुंथीचा वासु व्हावा माझ्या हृदयीं ऐसा निज 


सुखाचिया निजध्यासा । तुझिये आवडी अनुसंधान 
तुझिया स्वरूपीं मन डोळा बैसो कां ध्यान हेंचि 
रूप। हेंचि निज आवडी देईकां दातारा चुकवी 
येरझारा गर्भवास ॥३॥ म्हणौनि रखुमादेविवरा 
विठ्ठला उदारा भावें जोडलासि आम्हा । श्रुतिपुराणे 
वर्णिती नेति नेंति तुझा महिमा । तुझें नाम रूप सुंदर 
हेंचि निरंतर देई आम्हा सर्वात्तमा रया ॥४॥ 
ढोंगी परमार्थ्यास उपदेश. 

४५८. शरीर वरिवरि कां दंडिसि जंव 
वारिलें न करी तुझें मन। जळीं नेत्र लाउनि 
टोकती अविंशा लागोनि तैसें नको नको 
बकध्यान करूं॥९॥ चित्त सुचित्त करी मन 
सुचित्त करी। न धरी तूं विषयाची सोय। वनीं 
असोनी वनिता चिंतिसि तरि तपचि वाउगें जाय 
रया ॥२॥ त्रिकाळ स्नान करिसी तीर्थजळीं परि 
नवजाती मनींचे मळ । तुझियानि दोषें तीर्थ कुश्चित्त 
जाले जैसी त्या रजकाची शीळ रया॥३॥ आतां 
करिसी तरी चोखटची करी त्यासी साक्ष तुझें तुज 
मन। लटिकेंन झकवसी तऱही देव दुऱ्हा होसी 
बापरखुमादेविवरा विठ्ठलाची आण ॥४॥ 

४५९. मतमांतांतरें रचूनियां ग्रंथु ज्ञानव्युत्पत्ति 
जंब जाली नाहीं आत्मप्रतिती। ये सकळ विज्ञाने 
विषयासक्तीचेनि अनुमानें तेणें केंबि तुटे संसृती । 
अंतरींचा स्फुलिंग जाज्वल्य जाणतां कामक्रोधाचिया 
उपपत्ती । बाह्य दीक्षा उदंडी आणुनिया तेणें केविं 
होय ब्रह्मप्राप्ती रया ॥ ९ ॥ सुटलेपणें करिसी विषय 
त्याग तेणें अंतरीं होय अनुराग। परतोनि तरीच 
पावशी ब्रह्म भाग रया॥२॥ आपुलेनि रूढपणें 
ग्रंथाचे विज्ञाने संपदा मिरविती ज्ञातेपणें । अंतरी 
आशापाश विखार भरणें जगीं संतता मिरवणें। 
येणें द्वारे म्हणसी मी वंद्य जगीं कीं उपासनाद्वारें 
मुक्त होणें। पालट केलिया साठीं सिणो नको 
बापा जेविं गधर्व नगरीं वस्ती करणें रया॥३॥ 
यालागी दंभ दर्प सकळ प्रतिष्ठादि भ्रांति 
धनदाराविषयासक्ती । ऐसा अहंममते ज्ञातेपणाचेनि 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


दष 


फरप्राफाकफफफफिपापापापाफापाचाकफयपाफाफफाफाफाीफाफाफाीफीफीफाफफफफी२फफफफफीफपयाफफफफफफफफफफकफफफपराफाफफफफपफाफफफफफफफफफफफफफफफ 
नानानमाचावाडावावाजााजाााळाळाडकाळकळ आ क का कान क क ७ कनक क क क क क क क क को जा म्य य म न स न नी. 


अहंकारें तेणें केविं होय आत्मप्राप्ती। जंव येणें 
देहे विनीतता शरण गेला नाहीं संताप्रती । 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु चिंतितां। सर्व सुखाची 
होय निजप्राप्ती रया॥४॥ 

४६०. तोंडें जाले संन्यासु। भोगावरी धावें 
हव्यासु॥१॥ ते नेणती ब्रह्मरसु। वायां होति 
कासाविसु॥२॥ ब्रह्मकर्मानें साधु जाती । वायां 
चुकली तुझी भक्ति॥३॥ सर्वत्र आपणचि 
म्हणती । अभक्ष्य भक्षण करिती ॥४॥ तोडी दंभ 
माया धंदा । शरण रिघे रे गोविंदा ॥५॥ चुकले 
बिठ्ठला उदारा। बापरखुमादेविवरा ॥६॥ 

४६१. विटंबुनि काया दंड धरी करीं । हिंडे 
घराचारी नवल पाहे । असमाधानी विषयीं विव्हळ । 
तरी दंडु केवळ काजा काई॥ १॥ सिद्धचि असतां 
कां गा विटंबिसी। संन्यासी तूं जाण कैसा ॥२॥ 
निजाश्रमींच वास संकल्पासी त्यागी । सर्वस्वें 
वैरागी। तोचि तो संन्यासी । संगीं असंगता तोचि 
जाण संन्यासी । स्वरूप तयापाशीं जवळी आहे॥३॥ 
बापरखुमादेविवरु उघडाचि संन्यासी । तोचि पूर्ण 
भासीं भरला असे। निवृत्तिरायें खुणा दाखविला 
निरुता। तो जाणण्या परता सदोदितु॥४॥ 

खऱ्या त्यागाचें वर्म न कळतां बाह्या 
गृहादि त्याग्यास उपदेश. 

४६२. घरदार वोखटे त्यजूं म्हणसी तरी शरीरा 
येवढें जाड । मायबाप बोखटी त्यजूं म्हणसी तरी 
अहंकार अविद्येचें कोड॥ बंधु सखे त्यजं म्हणसी 
तरी काम क्रोध मद मत्सर अवघड। बहिणी 
पाठीच्या त्यजूं म्हणसी आशा तृष्णा माया अबघड 
रया ॥१॥ त्यजिलें तें काय कासया म्हणिजे सांग 
पा मजपांशीं ऐसें। जया भेणें तूं जासी वनांतरा 
तें तंब तुजचि सरिसें रया ॥ २॥ स्त्री बोखटी त्यजं 
म्हणसी तरी कल्पने येवढी भोगती । पुत्र अपत्य 
त्यजूं म्हणसी तरी इंद्रियांसि नाहीं निवृत्ति) सकळ 
गणगोत त्यजूं म्हणसी तरी हे अष्टधा प्रकृति। 
आवघेंचि त्यजूं पाहे म्हणसी तरी मना नाहीं निज 


शांति रया॥३॥ अवघींचि तुज जवळी दुमदुमित 
असतां वरीवरी मुंडिसी कां करिसी विटंबना । 
सहज संतोषें असोनि तैसा जैसा परि तो सद्गुरु 
पाविजे खुणा। आपुले आश्रमीं स्वधर्मी असतां 
सर्वत्र एकुच्ि जाणा। बापरखुमादेविवरुविठ्ठलु 
इतुकिंया साठीं नेईल वैकुंठभुवना॥४॥ 

४६३. प्रपंचाचें जगड्वाळ दुस्तर जरी मानिसी । 
त्याग करूनि केउता जासी। जें जें त्यागिलें तें तें 
तुज माजी । त्यागिलें तें काय सांग आम्हांसी । तुझें 
तुजचि माजि प्रपंचेंसि तूं सर्वामाजी वर्तसी । ऐसें 
जाणोनिया कां विटंबिसी बापा। टाकूनि केउता 
जासी रया ॥१॥ मनेंसि विचारी निर्धारूनि योग 
करी। तुझें तुजमाजि अरे आतां विचारी बापा । 
अरिमित्रसम होऊनि मनें हें शुद्ध होय। तेंचि तं 
होऊनि राहे जाण बापा॥२॥ बाह्य त्यागिसि तरी तो 
त्यागुचि नव्हे पालटिसी तरी ते विटंबना । धरिसी 
तरीचि तो बंधु मोक्ष मागता हे जडपणा । तरि 
गेलिया जड तो मोक्षाचि नव्हे साचा चुकलासि 
उगाणा । वृत्तिशून्याकारे अवलोकितां तंब तेणें 
नव्हें तुज वस्तुज्ञान। ऐसें जाणोनी कां सिणसीरे 
बापा। हेचि धरुनि राहे निज खुण रया॥३॥ 
म्हणौनि आतां इतुकें करी। साच तें हें धरी तुझें 
मन होय तुज अधिकारी । तें सर्वही त्याग तुज 
फळती बापा। जें एकचि होऊनि निर्धारी नलगे 
सिणणें दंडणें येणेंचि आश्रमभावें ऐसेंचि मनें 
निर्धारी। बाप रखुमादेविवरुविठ्ठलु चिंतितां सर्व 
प्रपंचाची जाली बोहरी । निवृत्तिरायें खुणा दाऊनि 
सकळा । निजीं निजाचे निज निर्धारी रया॥४॥ 

४६४. आलियाचा संतोष गेलियाची हानी । 
त्याचा अतिसो वेंचे तयाची काहणी॥ ऐसे 
संकल्प नाहीं विकल्प देहीं वरि वरि मुंडिलिया 
होय कांहीं। तरि बहुरूप्याच्या ठाई काई काई 
नटु नसे रया॥१॥ आधीं भीतरी दंडावा पाठी 
बाहिजु मुंडावा। नाहीं तरी योगभांडिवा कां 
करिसी रया॥ ध्रु०॥ मागितलीया भीक जरि होय 


६६ श्रीसकलसंतवाणी 


फ़फ़फ़िफफफफफफफफफफफपायफफफफफफफिककपयफकफकफफफफकफरफ्रकधाफफफफफफफफफफपाफफकफफफफफपराफाफाफकाणफककपाफाफफर्फर्ाडाकायाफाधाकककफ 





निर्दोष। तरि सणिये रजक काय न मागती ॥ | पूर्ण ज्ञान झालें । पुराण मात्र धांडोळिलें। आहे तें 
देवपणें फुग धरिसील गाढा | तरी वायाविण मूढा । राहिलें वेगळेंचि॥४॥ शब्दब्रहों होसि आगळा । 
सिंतरलासी ॥२॥ थिगळी घालोनि गळां म्हणसी | म्हणसि न भियें कळिकाळा। बोधेंविण सुख 
न भियें कळिकाळा। तरि काय कर्मा वेगळा | सोहळा। आहे तो जिव्हाळा वेगळाचि॥५॥ 
कै हो पाहासी॥ योगिया म्हणिजे कैसा भीतरी | याकारणें श्रीगुरुनाथु। जंब मस्तकीं न ठेवि 
काश्मिरी जैसा । मीनालिया पदार्थासरिसा होउनी | हातु। निवृत्तिदास असे विनवितु। तंव निबांतु 
मिळे ॥३॥ हृदयीं नाहीं जालेपण क्रोधें भवंडिसी | केवि होय ॥६॥ 
लोचन अंगीं भस्मउधळण राख राखेल काई॥ मनास उपदेश. 
खर लोळे उकरडां काय परत्रचिया चाडा। तैसा ४६७. अरे मना तूं बांजटा। सदा हिंडसी 
मठीं बांधोनि मूढा वर्म चुकलासी॥४॥ तीर्थ- | कर्मठा। वाया शिणशीलरे फुकटा। विठ्ठल 
व्रत-जपस्त्नान वाउगें करिसी ध्यान। ऐसें करितां | विनटा होई वेगीं ॥१॥ तुझेन संगें नाडले बहू 
आने आन मार्ग चुकलासी॥ शुद्ध करूनियां मन | जन्म भोगिताती नित्य कोहूं। पूर्व विसरलें ३ हुं 
सेवी निवृत्तीचे चरण। विठ्ठलविठ्ठल म्हण नाहीं | सोहुं। येणें जन्म बहूतांसी जाले ॥२॥ सांडि सांडि 
तरी नाडलासी ॥५॥ हा खोटा चाळा। नित्य स्मरेरे गोपाळा। अढळ 
४६५. येणेचि आश्रमें नित्यनैमित्यें कर्मे। | राहे तूं जवळा । मेघश्याम सांवळा तुष्टेल ॥३॥ 
वर्णाश्रमधर्म त्यागून कोठें जासी । म्हणोनि येकचि | न्याहाळितां परस्त्री । अधिक पडसीं असिपत्रीं । पाप 
विचारी बापा । जेणें सार्थक होय संसारासी । विकल्प | वाढिन्नलें हो शास्त्री । जप वक्‍्त्री रामकृष्ण॥४॥ 
नको धरूं । अंतर धरुनि राहे या सगुणासी रया ॥१॥ | बापरखुमादेविवर। चिंती पा तुटे येरझार। स्थिर 
आवडी धरुनी गोडी घेई का ध्यानीं । परतोन मग | करीं वेगीं बिढार। चरणीं थार विठ्ठलाचे ॥५॥ 
योनि नाहीं तूज ॥२॥ सांडीं सांडीं त्याग नास्तिकाचे ४६८. अरे मना तूं पापिष्टा। किती हिंडसी 
मत नलगे करणें अटणें। नानाविधि वाउगे जड ।रे तूं नष्टा॥ सैरा सिणसी रे फुकटा। विठ्ठलविनटा 
कां सिणवणें। केंबीं मन होय शुद्धी। एकलेंचि | स्थिर होई॥१॥ येणें पैलपार पावसील॥२॥ 
मन करूनि स्वाधीन । सगुणींचि काय सिऱ्धि नलभे | तूं अनिवार नावरसी। तुझेनि संगें नाडले क्रषी । 
रया ॥३॥ म्हणोनि येकाकारवृत्ति सगुणीं बैसली । | तूं तंव अपभ्रंशीं पाडिशी। म्हणोनि गेले गुरूसी 
प्रीतिचि निर्गुणीचि आर्ति जाण संपदा । याची सांडि | शरण॥३॥ न सोडी हरिचरण। नाहीं नाहीं 
मांडी न करी। निरूतें चित्तीं धरी। स्वस्वरूपीं । जन्ममरण। अविट सेवी नारायण। तेणें मी 
असे सदा बापरखुमादेविवरुविठ्ठलु चिंतितां सुख | तूं पण एक सिद्ध ॥४॥ ज्ञानदेव शरण हरी। मन 
सगुणींची जोडे आनंदु रया ॥४॥ हिंडे चराचरी। न सोडी चरण अभ्यंतरी। नित्य 
४६६. कां सांडिसी गृहाश्रम। कां सांडिसी | श्रीहरी हृदयीं बसो ॥५॥ 
क्रियाकर्म। कासया सांडिसीं कुळींचें धर्म आहे तें ४६९. आजि लाधलें तुमच्या पार्यी स्तुति करु 
वर्म वेगळेंची ॥९॥ भस्मउधळण जटाभारु । अथवा | काई। हेंचि तुम्हा पाहीं विनवीतसे॥ १॥ निवृत्त 
उदास दिगंबरु। न धरि लोकांचा आधारू । आहे । बाप निवृत्त माये। निवृत्त पाहें बिबळलिये॥२॥ 
तो विचारू वेगळाचि॥२॥ जप तप अनुष्ठान। | देखणें देखिलें तेचि होई पा रे मना । निवृत्तिचरणीं 
क्रियाक्रर्म यज्ञ दान । कासया इंद्रियां बंधन । आहे तें । स्थिर राही पा रे जाणा ॥३॥ 
निधान वेगळेंचि ॥३॥ वेदशास्त्र जाणीतलें। आगमीं ४७०. श्रवण प्राण रसना त्वचा आणि 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग ६७ 


लोचन हें तों देैन्याचीं द्वारे बोळगसी। यांचें | मी माझें म्हणसी झणी ॥२॥ सांडी सांडी मात उभया 
यांसीचि न पुरे तुज पुरविती काये। यालागीं | दुरित । हरिविण हित घेवों नको ॥३॥ ज्ञानदेवा गांग 
धरिजेसु आपुली सोयरे बापा ॥१९॥ अरे मनारे अरे | जाले असे सांग। वेगीं श्रीरंग पावले तुज ॥४॥ 
मनारे। न संडीं न संडीं हरिचरण कमळारे॥२॥ ४७६. कर्पुर अग्नीसी स्वदेहा नाशी । चंदनीं 
स्वणीचें धन तें धनचि नव्हे। मृगजळीचें जळ तें | मासी न थरे देखा॥१॥ घराणची कळिका भ्रमर 
जळचि नव्हे। अभ्रींची छाया ते साउली नव्हे। ऐसें | रुंजीका। तेथील झुळुका रुंजी करी॥२॥ 
जाणोनिया वेगीं धरिजेसु आपुली सोयरे रया ॥३॥ । मोतियाचा चारा राजहंसा सैरा। दुजिया पाखिरा 
तूं जयाचा तेथोनि जिवें जितासी। त्या श्रीहरीतें | काम नये॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे घेती ते शहाणे । येर 


रे नोळखसी । बापरखुमादेविवरा विठ्ठला चिंतिसी। | ते पाहुणे यमाचे रया ॥४॥ 


तेणें पावसी तूं सुखाचिया राशी रया॥४॥ 


४७७. शाहाणे सिंतरे व्याहाणे मोहरे । भणंग 


४७१. ध्येय ध्याताहे दोन्ही नाहीं। तेथें धुरे आतुडे कैसें ॥९॥ या अवचित्या गोष्टी भाग्यें 
ज्ञेय ज्ञाता उरे काई॥१॥ अरे मना परापर परतें | होय भेटी । प्रालब्ध सृष्टी भोग देत॥२॥ येत 


पाहीं॥ तें तूं स्वयें आपण पाहें रे मना॥२॥ 
रखुमादेवीबरा विठ्ठलाची आण। जरी बुझसी 
तरी तूंचि निर्वाण॥३॥ 

४७२. सुख आपलें आपण तो पाहे। स्वरूप 
आपुलें आपण ध्यायरे मना॥१॥ लक्ष निवृत्ति 
चरणी धीरु राहे। भेदभ्रम सांडी सावध होय ॥२॥ 
बापरखुमादेविवरु एकचि पुरे। जाणतिल या सर्व 
सुख मोहरे॥३॥ 

जनांस उपदेश. 

४७३. तैं सत्वरजतमें धुतलिया आशा । वेगीं 
त्या निराशा फळेवीण॥ १॥ तैसें हें टवाळ हरिविण 
पाल्हाळ। कैसेनि मायाजाळ निरसे रया॥२॥ 
त्रिपुटीचे पेठे वानवसा दिठा । वैकुंठ चोहटा पिकला 
रया ॥३॥ बापरखुमादेविवरुविठ्ठलु साजीरा । मार्गी 
मार्ग एकसरा नामें तारी॥४॥ 

_ ४७४. स्वणींचेनि सुखें मानितासि सुख 
घेतलिया विख जाईल देह ॥१॥ मोलाचें आयुष्य 
दवडितोसि वायां। माध्यान्हींची छाया जाय 
वेगीं ॥२॥ वेग करी भजनां काळ यम श्रेष्ठ । कैसेंन 
वैकुंठ पावसील झणें ॥३॥ बापरखुमादेविवरुविठ्ठल 
उभा। सर्वत्र घटीं प्रभा त्याची आहे ॥४॥ 


जात वाटा शरीरीं भरे फांटा! मदमत्सरताठा 
भ्रमकुळीं ॥३॥ ज्ञानदेवो म्हणे या खुणे मी 
नेणें। पंढरिचे राणे उगविती ॥४॥ 

४७८. दीपीं दीप सामावे तेथें केचा विचारु । 
राहिला निर्द्धारु नाना मत्ता॥९॥ जें जेथें होतें 
तें तेथें नाहीं। परतोनि काई पाहातोसि॥२॥ 
मौनाचिये मिठी सगळेंचि नाहीं॥ तेसा इंद्रियां 
दाही चोजवेना ॥३॥ ज्ञानदेबो बोले सामावलें 
मन। मन नायकती कान तेथील कथा ॥४॥ 

४७९. एका पांडुरंगे नव्हेचि पै जोडी। दया 
गेले ठाया मज आला रहावया । मत्सर गिळावया 
कुळासहित॥१॥ क्षमा गेली परती अहंकार 
सांगती। ते वोढूनियां नेती अघोराशी ॥२॥ गति 
म्हणे मी थोर प्रवृत्त निघाला घोर । राहों न शके 
घरी निवृत्ति तेथें ॥३॥ ज्ञानदेबो सांगे असे मज 
पांडुरंगें। लक्ष्मीये रिघधे शरण आडवा ॥४॥ 

४८०. विष्णुबीण मार्ग घेसील अव्यंग । तरी 
वायांचि सोंग करणी तुझी ॥१॥ येऊनि संसारा 
बायांचि उजिगरा । कैसेनि ईश्वरा पावशी हरी ॥२॥ 
नरदेह कैचें तुज होय साचें। नव्हेरे हिताचें सुख 
तुज॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे शरण रिघणें। वैकुंठींचें 


४७५. बुद्धिमात चित्त धन वित्त गोत । निजानंदें | पेणें अंतीं तुज ॥४॥ 


तृप्त करी रया॥१॥ नेश्वर्य ओझें ऐसें तूं बुझें। वायां 


४८१. कानीं घालुनियां बोटें नाद जे 


दट 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफफफफफफपफफफफफफिकऊफपाफपफफफिपाप्रीाफकफफफफकफफफफपाफफफफपपफफफफकफफकपकफफयफफपफपाी पी फायाताफीफाीफातापाीफपापफपापाीताफााकाकाकफा 


पाहावे। न दिसतां जाणावें नऊ दिवस ॥१॥ 
भोंबया पाहातां न दिसें जाणा । आयुष्याची गणना 
सात दिवस ॥२॥ डोळां घालोनियां बोट चक्र 
जें पाहावें। न दिसतां जाणावें पांच दिवस ॥३॥ 
नासाग्राचें अग्र न दिसे नयनीं। तरी तेंची दिनीं 
म्हणा रामकृष्ण॥४॥ ज्ञानदेव म्हणे हें साधूचें 
लक्षण । अंतकाळीं आपण पहा वेगीं ॥५॥ 

४८२. जंवबरिरे तंववरी जंबुक करी 
गर्जना । जंव त्या पंचानना देखिले नाहीं बाप॥ ९१ ॥ 
जंबवरिरे तंववरी वैराग्याच्या गोष्टी । जंब सुंदर 
वनिता दृष्टी देखिलीं नाहीं बाप॥ श्रु०॥ जंबवरिंरे 
तंबवरिरे मैत्रत्व संवाद। जंबवरी अर्थेसि संबंध 
पाडिला नाहीं बाप॥२॥ जंबवरिरे तंबवरी युद्धाची 
मात। जंब परमाईचा पूत देखिला नाहीं बाप॥ ३॥ 
जंबवरिरे तंववरी समुद्र करी गर्जना । जंब अगस्ती 
ब्राह्मणा देखिले नाहीं बाप॥४॥ जंबवरिरे 
तंबवरी बांधी हा संसार। जंव रखुमादेविवर 
देखिला नाहीं बाप॥५॥ 

४८३. चोराचियासंगें क्रमितां पे पंथ। 
ठकूनियां घात करितील ॥१॥ काम क्रोध लोभ 
घेऊनियां संगें ।॥ परमार्थासि रिघे तोची मूर्ख ॥२॥ 
बांधोनियां शिळा पोहूं जातां सिंधू । पावें मतिमंदु 
मृत्यु शीघ्र ॥३॥ देहगेहभ्रांती सोडुनीया द्यावें। साधन 
करावें शुद्ध मार्गे॥४॥ ज्ञानदेव ह्मणे तरीच 
साधेल । नाहीं तरी चळेल मध्यभागीं ॥५॥ 

४८४. वेदवाणी चांग स्मरतां स्मरण नित्य 
नारायण हृदयीं बसे॥१॥ तेथिल गव्हर जाणता 
विरुळा। ब्रह्मी ब्रह्मकळा साधुमुखें ॥२॥ जाप्य 
जप होम बुद्धि विधान हरि। हृदयीं श्रीहरि न कळे 
मूढा ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे श्रीहरि हृदयस्थ । ऐसी 
आहे भाष्य वेदशास्त्रीं ॥४॥ 

४८५. कामारिकरुणा करुर्णावब झोंबे। 
करुनिया बिंबें अलिप्तपणें ॥९१॥ कामधाम हरि 
ब्रह्मापिणव करी । आपणचि कामारी होये हरी ॥२॥ 
चश्षुपक्षपादयुगळ अधिष्ठान हरिविण करूं 


नको ॥३॥ ज्ञानदेव सोहं मंत्र तंत्र ध्यान । मनाचे 
उन्मन हरिपायीं ॥४॥ 

४८६. नाद भेद सिद्ध अवघेचि विरुद्ध । जेणें 
तुटे भेद तेंची जपे ॥९॥ सुताचिये गुंजे सुतचि पें 
माजे । हरिचरणांबुजें निवडिती ॥२॥ रुक्मिणीचा 
नाहो हाचि पैं उगवो। प्रपंच ते वावो जावो 
परतां ॥३॥ ज्ञानदेवा चित्त हरि गोत वित्त । विज्ञान 
उचित ज्ञानघनें॥४॥ 

४८७. चिंतिलें अपैसें पाविजे सायासें। तरी 
कामा नसे सायास या॥९१॥ देखणें स्वपींचे भुररें 
मायेचें। भ्रमित देहाचे हरिविण॥२॥ आयुष्याची 
पेंठ संसाराचे तट । गुरुविण वाट कैची रया॥३॥ 
त्रिपुटिसी वर्ते वैकुंठ सरतें। प्रेमेंबिण भरितें केसें 
येत॥४॥ ज्ञानदेवि घर केलें पै सपुर। संसार 
येरझार हरिचरणीं ॥५॥ 

४८८. दीप दीपिका शशी तारा होतुका 
कोटिवरीरे। परि नसरे निशि नुगवे दिवसु 
दिनकरनाथें जियापरीरे॥९॥ नुद्धरिजे नुद्धरिजे 
नुद्धरिजे गोपाळेंबिण नुद्धरिजे॥ धु० ॥ नगर भ्रमतां 
जन्म जावो परि प्रवेशु एक्या द्वारॅरे। तैसा यजिजो 
भजिजो पूजिजो परि उकलु नंदाकुमरुरे॥२॥ 
सर्वाबयवीं शरीर सांग परि विरहित एका जिवेंरे। 
तैसा धिक्‌ तो श्रोता धिक्‌ तो वक्ता जो वाळिला 
बिठ्ठलदेवेरे ॥ ३ ॥ गळित शिर हें कलेवररे उदकेंविण 
सरिता भयंकररे। रविशशीविण अंबर तेसें हरिविण 
जिणें असाररे॥४॥ अंतःकरणीं रुक्मिणीरमणु परि 
त्या श्वपचाहि स्वरूपा बंधन नघडें नघडेरे। येरु 
यति होकां भलतेसा परि तो भव अगाडीहूनि न 
सुटे न सुटेरे ॥५॥ शिखिपक्षींपत्रींडोळे जेंबि अकाळ 
जळद पडळेरे। तैसीं गोकुळपाळकबाळेंबविण कर्मे 
सकळेंबिफळेरे ॥६॥ यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार 
हे सकळ उपाय परि अपायरे। जंब तमाळनीळ 
सांवळा ह॒दयीं ठाण मांडूनि न र्‍हायेरे॥७॥ मी 
उत्तम पैल हीनु भूती द्वेषाद्वेष ठेलेरे। केलोंनि कर्मे 
उफकां निफजे सुख तें दुरी ठेलेरे॥८॥ आतां 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


६९ 


फरप्रापापालाकाकककफपाीफफफफपाफफपा फापायफीपराीपालालाफफाफणाफकापाीकफयाकाफफकफकयफफपायाीकापालफापताापाफफफाफककफकपाी फफफिफफफफककफफकफफफकफफ 
टाडा ७ क क क क क क क र ह क ण आ ण स ह म जी 


असोत हे भेदाभेद आम्ही असों एक्या बोधे 
रे बापरखुमादेविवरु विठ्ठल निवृत्तिमुनिराय- 
प्रसादेरे ॥९॥ 

४८९. दुर्लभुरे दुर्लभुरे दुर्लभु संसारु तुम्हीं कां 
नेणा । आहारनिद्रेसाठीं दवडितां माणुसपणा ॥ १ ॥ 
आड न विहिरी बावि न पोखरणी । सरिता ना सागर 
कल्पतरू रानोरानीं ॥२॥ बा याची खुण ज्ञानदेवो 
जाणे । तयाचें करणें तें अधिकचि होणें ॥३॥ 

४९०. धरसील तरी हाति लागे बापा। 
सोडसील तरी जाईल दिगंतरा ॥९॥ जतन करिरे 
जिवाचिया जिवा । सांगतसे ठेवा जुगादीचा॥२॥ 
निवृत्तिनिरोप बुझे आपें आप। आधि पुत्र मागें 
बाप जम्में रया॥३॥ 

४९१९. हे पृथ्वी तुझे लंकेसि आधारुरे रावणा 
तें त्वां अपराधें बाधकेविण आणिली । नेणो किती 
वानर पद्मे देखतांचि रविशशी गिळिलेरया॥१॥ 
विरोध न कौजे विरोध न कोजे पाडू न पाहतां 
मागें करिसि तें नव्हेरे रावणा । प्राणुचि पारखा 
जालासे गव्हारा जिणें केंबि सिट्दि जाईलरे 
रया॥२॥ दों भूतांचि दशा जाणोनिरे रावणा 
तयाचा आगम सागरि रिघाला । तयाच्या गडे गड 
मेळउनी सापें डाव शिळीं बाधला ॥३॥ हनुमंत 


कवणातें रया॥२॥ आतां एक बुद्धि आठवली 
गेलें तें परतेना मागुतें। बाप रखुमादेवीवराविठ्ठलु 
ध्याईजे तरी सकळिक होईल अपेतें॥३॥ 

४९३. मृगजळाचा जळीं चाळिसि जळचरें। 
कैचें जळ तेथें कोठें मत्स्यरे ॥१॥ नाथिलिच 
खटपट करील किती। गगनींचीं सुमनें तुरंबिसि 
मस्तकीं ॥२॥ वांझेचिया सुता रचसिल मारे। कैचा 
पुत्र तेथें कायि संव्हारे॥३॥ कोल्हैरीचे वारु 
आणिसिल सावया। कैचा राऊत कोणा जिंकिसील 
रया॥४॥ ऐसीं नाथिलींचि नाटकें आचरसी 
किती । ज्ञानदेव म्हणे सहजें निवृत्ति॥५॥ 

४९४. मृगजळाचे डोही मारिसील 
जळचरें। कैचें तेथें कैचें मत्स्यरे॥ ९१ ॥ लटकौच 
खटपट लटकीच खटपट। लटकीचि खटपटरे 
साळोबा॥२॥ वांझेचिया पुता घालसिल मारे। 
तेथें केचा पुत्र मृत्यु कोणा संहारे॥३॥ रोहिणीचे 
वारु आणिसी सावया। कैचे वारु काय 
जुंझसी रया॥४॥ स्वप्नींचिया धना बांधिसी 
कळांतरा। कैंचें धन काय होसी व्यवहारा ॥५॥ 
निवृत्तिप्रसादें ज्ञानदेव म्हणे। स्वप्नीचें सुख तें 
साळया जाणे ॥६॥ 

४९५. बोजावलिया बोढी। बोढी पाडीजे ते 


वायूचेनि मिसें तो आधींची पाईकी करी । तयाचेनि । नाहीं । ऐसें विचारूनि पाही आपुला मनीं । मग राहिजे 
रोखें हीं रतलीं पंचभूतें उभा राहासि कास्यावरिरे | सुतत्व निर्वाणीं ॥१॥ दुर्लभ दुर्लभ संसार त्यात 
रावणा ॥४॥ आकाश तेंचि अवकाश भीतरि | दुर्लभ माणुसपणा । ये जन्मी नोळखसी। पशु होउनी 


आत्माराम आवेशला तुजवरी। तया म्हणोनि 
बाणजाळ घातलें वरी येरी येरें कवळी वरच्या 
वरीरे रावणा ॥५॥ आतां तुज देहो कैचारे रावणा 
आत्मा तोचि राम जालारे। बापरखुमादेविवर विठ्ठले 
चरेना जुंजतां तें काये केलेरे रया॥६॥ 

४९२. मी माझे म्हणतां संसारीं गुंतलें। 
तंब परत्र परतेंचि राहिलें। हे ना म्हणउनि तया 
झोंबिन्नरले तंव सिद्धासिद्ध हातींचें गेलें ॥९॥ 
पुढीला चुकला मागिला मुकला तेसि परी जाली 
मातें। आपआपणातें गोंबीत बुद्धी दोष ठेवी 


जन्मसी । मग तुज सांगेल कवण रया ॥२॥ जंव देहीं 
आहे देवो तव या बेदे त्याच्या लाह्या। मग तुज 
रात्री जाईल जडभारी । बापरखुमादेविवरु विठोजी 
पंढरपुरीं। तो बोळगे बोळगे जन्मवरी ॥३॥ 

४९६. आनंदुरे आजि आनंदुरे बाह्य अभ्यंतरीं 
अवघा परमानंदुरे॥१॥ एक आणि दोन तीन 
चारी पांच सहा । इतुकें विचारुनि मग परमानंदीं 
रहा॥२॥ सातवा अवतार आठवा वेळोवेळां । 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु जवळा ॥३॥ 

४९७. निर्जिवां दगडांची काय करिसिल सेवा 


9७० 


श्रीसकलसंतवाणी 


प्रार्ााभाकफाफाफफायापाफीपाीफफीपामाफाफाकाकाफफफपफाककपपापाफकफफफपाफफफफिफाफफफफफककफफफफफकफफकपफफफफकफफफफफफफफफ़फिफफपाफफफफफफ 
टदादादबब22000001000002220000000000000 नाहम य क क क 


तो तुज निर्देवा देईल काय ॥१॥ कवणे गुणें भुली | तुझिया पायासीं ॥१॥ हेम अळंकारु भेदु हा 


पडली गव्हारा। तीर्थाच्या माहेर नोळखिसी ॥२॥ 
अष्टोत्तरशें तीर्थे जयाच्या चरणीं। तो तुझ्या हृदयीं 
आत्मरामु॥३॥ देह देवळीं असतां जासी आना 
तीर्था। मुकलासि आतां म्हणे ज्ञानदेवो ॥४॥ 

४९८. या पिकलिया अमृताची गोडी । केंवि 
जाणती इतर जन। वाचा बोलिजे सेवितां निवे 
प्राणुगे माये ॥१॥ सुखाचा साचा केंबी बोलिजे । 
जिबातें केंवि सुईजे ॥२॥ अमृतकराचे रश्मी चकोर 
सेविती। तें सुख कोण कैसें बोलिजे रया॥३॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु भेटलिया। तें सुख कोण 
कैसें सांगिजे रया॥४॥ 

४९९. चुकलीया चुके। आपादिलिया 
भलें होय। तरी दुःख दारिद्र भोगी कवण। 
तरि अवघेंचि विश्व कां सुखी नव्हे रया॥१॥ 
म्हणोनियां भ्रम सांडी नाथिला। जें जें कांहीं 
करीन म्हणसी होणार तें होईल। न होणार तें 
नव्हेल। तूं फुकाचि नाडसी रया॥२॥ होणें न 
होणें निढळींच्या अक्षरीं। वोरबार करसील 
काह्या। पाईक वबोळगे अठेप्रहर सेखीं दैव तंव 
आणील ठायां रया॥३॥ देखणें डोळा ऐकणें 
कानीं । जिव्हे कडु रस मधुर वाणी श्वासोश्वास हे 
जयाची करणी । अनुभवी जाणती ज्ञानी॥४॥ 
नाथिलाचि धिंवसा करू पाहासी। दुराशा 
जवळि असतां। आकाश झोंबतोसी। आतांचे 
चिंतिलें आतांचि न पविजे। पुढें कोण जाणे 
काय पावसी रया॥५॥ उपजत देहे मृत्युमुखी 
पडलें। मी माझें करिसी किती! उठी उठी जागे 
आपुलिया हिता | बापरखुमादेविवराविठ्ठलाची करी 
भक्ति रया॥६॥ 

५००. सुंदरु राजसु सकुमारु बिंदुलें न 
साहे ज्यासी | स्वबुट्धि अळंकारला परा ग्रासूनि 
ठेला मोन्य पडलें या शब्दांसी। पाहों जाय तंव 
पाहाणेंचि ग्रासी नवलावो काय या सुखासी। न 
अवलोकवे मना अवधारूनि ध्यानी आतां न विसंबें 


काय सगुणीं निर्गुणीं आहे तैसे गुण। गुळाचेनि 
अंगें गोडीपणें पाहातां न निवडे आतां मी काय 
करूं॥२॥ म्हणौनि मन समावेश करणें तुझें 
तुजमाजीं घालणें येणें तुज अळंकारणें मध्यमणी 
मन चतुष्ट पदी पदक तेंचि बेसका चोखट मन 
मनीं रुतलें ठेलें। आवडीचेनि अभ्यासें कोंदलिया 
दाही दिशा म्हणोनि प्रीति धरी सगुणीं रया॥३॥ 
उभारलेनि सिडें जेथें स्वराज्य तारूं न बुडे ऐसें 
घडें वाडें कोडें तेचि कीजे । जेथें मनासी कवण 
स्वप्नीं राज्य रक्षी जाण। आपुलें पारिखें नेणिजे 
म्हणोनिया आतां। बापरखुमादेवीवरा विठ्ठला 
शरण जाईजे रया॥४॥ 

५०१. उपजलें देह बाळपणें गेलें तुझें तुजचि 
देखतां तारुण्यपण मत्सरें आटलें आतां वृद्धपणीं 
कायिसि अवगणी रया॥१॥ कवण्यागुणें चुकी 
साठीं पडली कासया श्रमलेंसि गव्हारा। सिद्धचि 
सांडूनी आनेआन जल्पसी तरी न चुकती तुझ्या 
येरझारा रया॥२॥ अजागळाचे अजस्तन | तेथें 
केचें अमृतपान। तेसें काय करिसी वाउगें 
चिंतन परपीडा जागृती कारण। तरी तयाचिये 
चरणीं स्थिर ठेवी मन रया॥३॥ जीवनजळीं 
ब्रह्मकमळ विकाशलें। आतां पाहे पां तयाचा 
मेळुरे। ऐसी जीवीं चिंता। तुजवांचूनिया कवण 
करील आमुचा सांभाळु रया॥४॥ जीवनजळीं 
ब्रह्म कमळ विवळे तेसे बाट पाहतां सिणले माझे 
डोळें। नको नागवे हा संसार नको तूं तंव निवांत 
निराळा रया ॥५॥ ऐसा जगाचा जीवनु अमूर्त मूर्ति 
लेईलों डोळां। बापरखुमादेविवराविठ्ठला वांचूनि 
कोण पुरविल सोहळा रया॥६॥ 

५०२. चौर्‍यांसि लक्ष योनि क्रमुनि सायासीं । 
नरदेहा ऐसें भांडबल पावलासी। जतन करीरे 
गव्हारा। भजे न भजे या संसारा । बीज सांडूनि 
असारा वायां झोंबतोसी ॥९॥ हातींचिया लागीं 
भूमि चाळितासी आप नेणतां तूं पर काय चिंतिसी 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


७९ 


प्रीफपाफापा कपा पाप्रापाफाकाणाकापाधाफकपाफिफीााीफफपफाीफकपाकफफपीकफफफफककफपफफपफफफ्फफफफफाअफफफफफफफफफफफफफफकफफफकफफकफफफफफफफ 


मन एक स्वाधीन तरी खुंटलें साधन । सर्व सुखाचें 
निधानहरि पावसी रया॥२॥ तृणें पशु झकविले 
ते क्षीरातें। तैसा विषय पाल्हाळें निज चुकलासी। 
कोटि युगें जन्मवरी । येतां जातां येरझारीं। दुःख 
भोगिसी दुर्धर रया॥३॥ पुत्रकलत्र भवविभव 
विचित्र। होय जाय सूत्र तूं आप न म्हण। तुझा 
तूंचि नाहीं ऐसें विचारूनि पाहीं । चेतवी चोरलासी 


छाया तें छायाचि नव्हे। तैसें विषय सुख नव्हे 
नव्हे रया॥३॥ स्पर्शे मातंग दीप्ती पतंग नादें 
मृग घ्राणें भृंग रसनें मीन या पांचाही विषयीं 
पांचही मारिलें सेखीं निर्धारूनि पाहातां पांचही 
तुज पाशीं तुज केवीं निकें होईल रया॥४॥ 
कापुराचिये मसी मेघ माखीन म्हणसी कापुर 
कां वायां जाळितोसी। क्षण एका तेथें कापुर 


वेगीं सावध होई रया॥४॥ तुज नाथिलाचि | नामसी उफका सिण कोठे पाहसी रया॥५॥ 
धिवसा । आस्तिकपणाच्या आशा । असते सांडूनि । उपजतांचि देह मृत्यूच्या तोंडी मी माझें म्हणतां न 


आकाशा । वायां झोंबतोसी। दिवस आहे तो 
धांवाबें। नाहीं तरी फुटोनि मरावे। मृगजळ हें 
अघवे पाहे रया ॥५॥ स्वप्नीं साचचि जोडे । थोडें 
ना बहुत हातां सांपडे । तुटले प्रीतीचे कुवाडे । ऐसें 
जाणोनिया शरण जाई निवृत्ति। तो सोडविल संसृति । 
बापरखुमादेविवरा विठ्ठलाचे भक्ति रया॥६॥ 


लाजसी । शरण जाई त्या निवृत्ति ।॥ तो तारील संसृति 
बापरखुमादेविवराविठ्ठलाचिये रया॥ ६॥ 

५०६. उपजोनि संसारी आपुला आपण 
बैरी। मी माझे शरीरीं घेऊनि ठेला। या देहातें 
म्हणे मी पुत्र दारा धन माझें। परि काळाचे हें 
खाजें ऐसें नेणतु गेला ॥ ९ ॥ कामक्रोधमदमत्सराचेनि 


५०३. सुढाळ ढाळाचें मोतीं। अष्टे अंगें लवे | गुणें। बांधला आपण नेणे भ्रमितु जैसा । मिथ्या 
ज्योती । जया होय प्राप्ति। तोचि लाभे॥ १॥ हातींचें | मोह फांसा शुक नळिके जैसा । मुक्त परि अपैसा 


निधान जाय । मग तूं करिसी काय। पोळलियावरी 
हाय। निवऊं पाहे॥२॥ अमृते भोजन घडे। 


पळों नेणें ॥२॥ जळचर आमिष गिळी । जैसा का 
लागलासे गळीं । आपआपणापें तळमळीं। सुटिका 


कांजियानें चूळ जोडे। मग तये चरफडे! निती । नाहीं ॥ तैसें आरंभीं विषयसुख गोड वाटे इंद्रियां 


नाहीं ॥३॥ अंगा आला नाहीं घाबो। तंव ठाकी येंक 
ठावो । बापरखुमादेविवरा-विठ्ठलु नाहीं ॥४॥ 
५०४. सकुमार साकत कापुरें घोळिली ! गोडी 


फळपाकीं पापिया दुःख भोगी ॥३॥ राखोंडी 
फुंकितां दीप न लगे जयापरी। तैसा शब्द 
ब्रह्मकुसरी ज्ञान न पवे। व्रत तप दान वेचिलें 


परिमळु दोन्ही उरली ॥९॥ मित्रत्व करा जीवनाहूनि | पोटा दंभाच्या खटपटा सिणतु गेला॥४॥ 
वेगळें । पढियंते आगळें प्रेम जाण ॥२॥ तरुमाजी | मृगजळाची नदी दुरूनि देखोनि। धांवे परी 


जैसा एक चंदनु। राहिला वेधूनु वनस्पती ॥३॥ 
बापरखुमादोविवरु जीवींचा जिव्हाळा । कांहीं 
केलिया वेगळा नव्हेगे माये ॥४॥ 

५०५. असे तें न दिसें। दिसे तें नाहीं 
होत। यापरि दिसें दिस जुगें जाती परंपार। ऐसें 
जाणत जाणत तुझें चित्त कां भ्रमित। अझुनि 
न राहासी निवांत तरि भलें नव्हे॥१॥ सांडीं 
माया मोह द्वंद्द दुराशा। ज्यालागी शिणसीतें 


गंगोदक न पवे तान्हेला जैसा तैसें विषयसुख 
नव्हेचि हित। दुःख भोगितो बहुत। परि सावधान 
नव्हे ॥५॥ परतोनि न पाहे धांवतो सैरा। करितो 
येरझारा संसारींच्या । ज्ञानदेव म्हणे बहुतां जन्मांचा 
अभ्यासु । तरीच होय सौरसु परब्रम्हीं ॥६॥ 
५०७. दुजेपणाचा भावो वायां वाढविसी 
गव्हारा। उतराई या देहा केसा होसील। दुजेपणें 
पाहसी तरि देहीं देवो पाही । सेखीं दुजेपणे नाहीं 


तुजसी उदासा॥२॥ स्वपींचे धन तें धनचि | तूंची येकला रया॥१॥ भ्रांति पडलिया मना 
नव्हे। मृग जळींचे जळ तें जळचि नव्हे। अभ्रींची | नेणसी सुख ब्रह्म चुकलासि वर्म अरे मुढा॥२॥ 


७२ श्रीसकलसंतवाणी 


फफफफणफफफफफफपापर्थाकाफाफफफकफपफिफणाफफशायाफपाफाधाचभाचाचायाणाचायापा चाचाला जायाला ला ल र टा सयपणणायणेणाप णी 0) ीणी0 फरफ़फफफरिफफफफफफफफफफफफफकफफककाफफककफफफफफपराफाफाफफफफफफफक्शफफरर्ककक फफफफफफफफकफफफफपापाफफकपाी पापा काफकपा ताफा फा 





ते कल्पिलिया नकळे गुरुकृपे वेगळें । वायांविण | सकळहि शास्त्र पढिनले। नुगवेचि प्रपंचीं गुंतले 
उगलें कां धांबवतोसि सैरा॥३॥ बापरखुमा- | बापरखुमादेवीवरा विठ्ठलें। कैसें गुरुमुखें खुणा 
देविवरुविठ्ठलु जन्मोजन्मी बोळगिला अससी | उगविले ॥५॥ 
तरि ते खुण पावसी निभ्रांतरया ॥४॥ ५११. बहिलिया येईरे सौरभ्य घेऊनि 
५०८. आउट हात आपुले आपण होतासी । येर | जाईरे। तिया इया जिवित्वाच्या लाह्यारे भ्रमरा ॥१॥ 
तें सांडितासी कवणावरी। ऐसेंनि सांडिसी तरी | सुमनाचे जीवन विरुळेविपाये। वियोगु जालिया 
थोडें तें सांडी। कां सकळैक मांडी तेणें सुखिया | केही. न साहेरे भ्रमरा॥२॥ येर सकळिक 
होसी रया ॥१॥ कळिकाळ ते आपण । प्रभा अनु । पाल्हाळरे। बापरखुमादेविवरु सुखाचें निधान रे 
कोण करितां दीपें लाजिजे। घरामाजी घरकुल | भ्रमरा ॥३॥ 
करूं पाहासी तें देन्यचि वाउगें येर सकळेक तूं ५१२. सुखाचिया गोठी आतां किती हो करणें 
आहासी रया॥२॥ पृथ्वी येवढा घडु लाघे यावा । मा | सुखें सुख अनुभवणें ऐसें करी ॥१॥ पढियंते बाईये 
गगन भरूं जावें अनाठायां। अस्ति नास्ति दोन्ही गुणेविण हातां नये। साचेविण सये तेथें आवडी 
येकेचि पदीं। आकाशाची भरोवरी घटे केविं कीजे | कैची ॥२॥ कैसेनि कीजे मनासी रक्षण । भावासी 
रया ॥३॥ धावतां धावतां वेगें। तुजचि तूं आड रिगे | बंधन केवीं घडे ॥३॥ बापरखुमादेविवरुविठ्ठलुचि 


पाय खोंबवितु खोंबितु मार्ग ठाके काई जासलट | पुरे। सुखीं सुख मुरें ऐसें करी बो बाइये ॥४॥ 


ज्या बाही त्याचि सवा पाहीं । वायां तूं हावे जासी 


५१३. त्रिभुवना परतें दाबिसी दुरी । आधीं 


रया ॥४॥ जागणेंन काय जन्मलासी निजेलेनि काय | तूं आपुली शुद्धी करी। उदयो अस्तु कवणिये 


निमालासी । स्वप्ने काय केलासि तडातोडी । ऐसा 
जाणत नेणत तेथींचा तेथें आभासत असे तूंचि 
तूं भल तेथें रया ॥५॥ आपला आरोहणीं लाऊ 
'पाहातोसि निशाणी । तरी सांगेन ते बाणी लाविजेसु। 
श्रीगुरुनिवृत्तिनाथा चरणकमळीं । पाखोबीण होय 
अलिया म्हणे ज्ञानदेव ॥६॥ 

५०९. ये सातें आलिया वोळंगा सारंगधरु । 
नाहीं तरि संसारु वायां जाईल रया ॥९॥ कवणाचे 
मायबाप कवणाचे गणगोत । मृगजळवत जाईल 
रया॥२॥ विषयाचें सम सुख बेगडाची बाहुली 
अभ्राची सावुली वायां जाईल रया ॥ ३॥ ज्ञानदेव 
म्हणे पाहातां पाहलें। स्वणींचें चेईलें तैसें होईल 
रया॥४॥ 

५९०. स्वणींचा घाई विवळें साचें । चेईलिया 
बरी म्हणे मी न वाचें॥१॥ जन कैसें माया 
भुलले। आपलें हित चुकले॥२॥ आपींआप 
देखिलें। परतोन पाहे तों येकलें॥३॥ आपीं 
आप असे। मी काय जालोंसें लोकां पुसे॥४॥ 


घरीं। पिंडा माझारीं सांग बापा ॥१॥ जाग्रतीमध्यें 
कवण जागत । सुषुप्ती मध्यें कवण निद्रिस्त । दोघे 
भ्रमलिया स्वप्न देखत। जीव कों मन सांग पा 
रे॥२॥ जाग्रति वरुन काढीं चेतना । सुषुपति मध्यें 
रिघता ज्ञाना । दोन्ही चेईलिया स्वप्ना । मग अनुवादती 
कवण ॥३॥ इंद्रीयें सूत्रें दारे दाटली । जागत होती 
तें काय झालीं। सांग पा कवणें ठाई लपालीं। 
मग मिळालीं कवणे ठाई ॥४॥ शब्दातें नाइकती 
श्रवण। पहात पहात डोळे जाले हीन । नासाग्री 
ठेवूनियां सुमन । परि नेणिजे परिमळ ॥५॥ पाहेंपां 
येथें अनुवादु काईचा। मी माजी हरपली खुंटली 
वाचा। झानदेब ह्मणे सद्गुरु साचा । अढळपदीं 
बैसविले॥६॥ | 

५१४. परियेसी गव्हारा सादर। कर्मे निर्वश 
झाले सगर । भिल्ले विंधिले शारंगधर । झाला पुरंदर 
सहस्त्र नयन ॥१॥ कर्मे मन्मथ झालासे राख कर्मे 
चंद्रासि घडला दोष। कर्मे भार बाहती कुर्मशेष। 
कर्मे खरमुख ब्रह्मा देखा॥२॥ कर्मे वासुको 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


७३ 


फप्ापाफाक्याफरेकरेफीपाकायाकफपातफफपफफफपापाफाफफफपाफफफफफफकफपफफफफफफफफफफफकपाफफफफपफफफफाफफिफफफफफफफफाफफफफफफिफफफफफ 


लंके दिवटा। कर्मे हनुमंता उदरीं कांसोटा । कर्मे | सैरा । तरुण्याचेंनि भरें वित्तविषयचोरें। बांधिलासि 


शुकदेव गर्भी कष्टा। पाताळवाटा बळी गेला ॥३॥ 
कर्मे दशरथ वियोगें मेला । कर्मे श्रीराम वनवासा 
गेला। कर्मे रावण क्षयो पावला । वियोग घडला 
सीतादेवी ॥४॥ कर्मे दुर्योधनादि रणीं नासले। कर्मे 
पांडव महापंथें गेले। कर्मे सिंधुजळ शोषिलें । नहुष 
जाला सर्प देखा ॥५॥ कर्मातें शंभु मानी आपण । 
किती पळसि कर्माभेण। बापरखुमादेविवरविठ्ठला 
शरण। केलीं कर्मे निवारी नारायण॥६॥ 

५१५. वृंदावनीं वनमाळी । खेळे गोपींसी 
धुमाळी। मदनमेचूची नवाळी। रसाकाळीं 
मनोहर ॥१॥ तयाचे करी पा स्मरण। आळसु न 
करी अंत:करण। भीतरलीया सुमनपण । निहारण 
होईल ॥ २॥ बरवेपणाचेनि मिसें देवातें वाणि या 
सौरसे। जडत्व फिटेल तया सरिसें। रसनें ऐसें चुकों 
नको ॥३॥ तरी हा देवो तूं न्याहाळीपां। पिसाटपण 
फिटेल बापा। पावन होसी परमस्वरूपा । नेत्री 
ऐसा चुकों नको॥४॥ वेगीं क्षेम देऊनिया 
निविजे। ऐसें दैव कैं लाहिजे। जरी तो हृदयीं 
ध्याईजे। ते पाविजे अंगसुखा ॥५॥ मन भ्रमर 
येकी हेळा । झेपावे पदकमळा । बापरखुमादेविवरा 
बिठ्ठला। होईल जवळा सौरसु॥६॥ 

५१६. रुणुझुणु रुणुझुणुरे भ्रमरा । सांडीं 
तूं अवगुणुरे भ्रमरा॥१॥ चरणकमळदळरे 
भ्रमरा । भोगी तूं निश्वळरे भ्रमरा ॥२॥ सुमनसुगंधुरे 
भ्रमरा । परिमळ विद्रदुरें भ्रमरा ॥३॥ सौभाग्य सुंदरुरे 
भ्रमरा । बापरखुमादेविवरुरे भ्रमरा ॥४॥ 

५१७. परदींपींहूनि सूक्ष्म मार्ग आलासी पवन 
वेगें। विंदुनिया । नवमासवबरि पेणें केलें मातापुरीं । 
सोहं सोहं परी। परतेसिना॥१॥ निर्लज्जारे तुज 
शिकवूं किती। न गमे दिनराती बळिया देवो ॥२॥ 
त्या येउनियां वाटा तुज ऐसें गमलें। कोहं कोहं ठेले 
प्रकाशत। पुसुनीयां तळ वरी सूदलासी मळ घोरीं । 
क्षुधा आड उरीं आदळली ॥३॥ ऐशीं बाळपणीं 
सांकडीं। बहु ठेली झडाडी । सडाडां बोसंडी । शांति 


संसारें। हालों नेदिती॥४॥ ऐसा वोस मार्ग पुढें 
अवघा वेळु पाहला। वारितां वारिता निघाला 
मारिजसी । पुढें पडलिसे वाट। ते ऐकरे बोभाट । 
परतले घायवट अर्धजीवें ॥५॥ ऐसे पायळ पुढें गेले 
पांगूळ मागें ठेले पैल तीर पावले परम तत्त्वेंसी । 
बापरखुमादेविवरु । विठ्ठलु सैरारे सावधु । झञानिया 
प्रसिद्ध॒ उपदेशितु ॥६॥ 

५९८. वायुनें वळावें धूमे मिळावें अग्रे 
'पाणिये गळावें। आकाश पोकळ म्हणौनि क्षोभा 
जाऊं नये। निज चेईलया केउतें पळावें रया॥९१॥ 
निराळ निराळ सहज तें निराळ॥ तें क्षीरचातका 
दुभे॥ एक धरुनियेरे सकळिक वावो। मा काय 
काय तेथें नलभे रया॥ २॥ स्तन ना वाहे जयाचिये 
माये। तें बाळक केहीं न धायेरेरे। दृष्टी बोळलें 
तेंचि क्षीर जालें । कासविचें गोत्र पाहेरेरे।॥॥३॥ केळि 
पोकळ ह्णोनि सांडिसील झणें। तरी फळवरी 
निवांत राहेरेरे। नाहीं नाहीं म्हणोनि थरारिसि झणें 
नाहीं तें तेथेंचि पाहीरेरे ॥४॥ रत्नाचिया आशा 
घात जाला तया राजहंसा॥ झणें भुलों नको ते 
सारेरे॥ द्रोणाचेनि नावें मातिये सळ चढे। होई 
त्या कोळिया ऐसारेरे॥५॥ बापरखुमादेविवरु 
हृदयींचा जागता । सांडुनि अनु सुखाची कायसी 
चाड। सिद्धचि सांडुनी अनेआन जल्पसी तरि 
सहजचि पडिलेंसी द्वार रया ॥६॥ 

५९९. शब्द निर्गणें भावावें। थितिया सगुणसि 
मुकावें। वेदद्रोही व्हावें। कां ऐसें किजे। कर्म 
उच्छेदु करुन । अहंब्रह्म म्हणतां तिथिया सुखासी 
आंचविजे। कर्मचि ब्रह्म ऐसें जाणोनि दातारा । हृदयीं 
सगुण धरुनि राहिजे रया॥१॥ जवळी असतां 
सांडी मांडी करिसि! वायां सिणसी तुझा तूंचि 
रया॥२॥ मुळी विचारितां मन देह तंव । कर्माधीन 
तेथिचें संचित क्रियमाण प्रारब्ध पाहीं। तें ठेऊनि 
जडाचिया माथां। कौं वेगळें होऊनि पाहातां हें 
तव तुज नातळे कांहीं । ऐसें निरखूनी पाहातां 


श्रीसकलसंतवाणी 


सगुण धरुनि आतां। मग तुज विचारितां भय | नये संसारी रया ॥३॥ मन हें मूर्तिमंत कीं निर्गुण 
नाहीं ॥३॥ हा तंव कल्पनेचा उभारा । मनाचा संशय | भासत। पाहतां नाहीं भेदर्थ इंद्रियासी॥ आपलें 
दुसरा । जेणें घडे येरझारा जन्मांतर। म्हणोनि ऐसें | म्हणोनि एके वृत्ति भजतां । बापरखुमादेबिवरुबिठ्ठलु 
कां सोसावें। एकचि धरुनि राहावें । जेणें चुकती । ध्यातां हृदयीं सुखें रया ॥४॥ 
येरझारा । तेचि प्रीति जागृति स्वप्न आणि सुषूप्ति। ५२३. षडूचक्रीं कुंभार घडीतसे मातीं। तैसें 
ऐसाचि हो कां थारा। बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु | मज किती चाळविसी ॥१॥ रातीचा दिवसु कौ 
चिंतितां। सुख अंतरीं जोडेल सोयरा ॥४॥ दिवसाची राती । वावधणी बाती लावितोसी ॥२॥ 
५२०. बरबें पाउलें पाउलें। सुंदर सकुमार । ज्ञानदेव म्हणे अबघेंचि मृगजळ । सांडूनि पाल्हाळ 
पाउलें ॥९॥ शीतळ हरिचीं पाउलें। गोमटें हरिचीं | नित्य ध्याई ॥३॥ 
पाउलें ॥२॥ ध्रुवासि उपदेशिले। तेंचि प्रल्हादें ५२४. मलयानिळ शीतळु पालवी नये 
स्मरिलें ॥ ३॥ उपमन्या प्रसन्न जालें । तेंचि ग्जेंन्हे | गाळूं। सुमनाचा परिमळु गुंफितां नये॥१॥ तैसा 
चिंतिलें॥४॥ अहल्येसि उद्धरिलें । तेंचि द्रौपदिये | जाणा सर्वेश्वर म्हणों नये सान थोरु । याच्या 
धांविन्नलें ॥५॥ यशोदेनें बोबाळिलें। तेंचि गोवर्धनी | स्वरूपाचा निर्धारु कवण जाणें ॥२॥ मोतियाचें 
रंगलें ॥६॥ शकटा अंगीं जें उमटलें । तेंचि बळिपृष्ठीं | पाणी भरुं नये बो रांजणीं। गगनासीं गवसणी 
शोभले ॥७॥ शिवें शक्तिप्रती कथिलें। धर्मराजें | घालितां नये॥३॥ कापुराचें कांडण काढितां नये 
तें पुजिलें॥८॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठलें । ते| आड कण साखरेचे गोडपण पाखडतां नये ॥४॥ 


्ट 





विटेवरी दाविले ॥९॥ 


डोळियांतील बाहुली करूं नये वेगळी । धांबोनि 


५२१९. बहुतादां वऱ्हाडा आलीसी बाळा । | अचळीं धरितां नये ॥५॥ विठ्ठलरखुमाईचे भांडणीं 
हांसती लोक परी न संडी चाळा॥१॥ एकाचें खाये | कोण करी बुझावणी। तया विठ्ठल चरणीं शरण 


एकासि गाये। लाज नाहीं तिसी सांगावें काये॥२॥ 
वऱ्हाडियांच्या भुलली सुखा । सुख भोगितां पावली 
दुःखा॥३॥ नाथिलें पुसे भलत्यासि रूसे। जयाचें 
लेणें लेऊनि थोर संतोषे ॥४॥ क्षणाचा सोहळा 
मानिलें हित। आपस्तुति परनिंदेचें गीत ॥५॥ 
कवणाचें वऱ्हाड भुललीस वायां। शरण रिघें 
रखुमादेविवरा नाह्या ॥६॥ 

५२२. लक्ष लावुनि त्रिपुटी ठाण त्रिभंगी 
चोखडें। सगुण सांवळें म्हणोनि प्रीति मना॥ तें 
देखतांचि पडे मिठी दृश्यातें निवटी।॥ मना गांठी 
विरोनि ठेली॥१॥ जवळिल निधान सांडूनि 
सिणसील बापा। तरि जन्मांतर न चुकेविजें 
रया॥२॥ कल्पना काळीमा वेगळी त्यागी । 
अहंभावाचा मोडी थारा॥ आशा दासी करून 
नातळे कोठें। नावेक मनकरी स्थिर॥ सगुणीं 
धरूनि प्रीती। मना हेचि अवस्था) तरि उणीव 


ज्ञानदेवो ॥६॥ 

५२५. चातकाचे जिवन घनु तरि तो 
सये एका धिनु। आला वेळु भुलावणु जैसा 
नळिनि सिना नाहीं भानु॥१॥ चंद्रासवें चकोर 
मिळोनियां पूर्णिमेसि विरोधु मांडिला। तो योगु 
निमिळे म्हणोनि तो प्रसंगु विपाईला वेगळा 
रया॥२॥ तैसें माणुसपण सहज तनुवरी देवाचा 
वारा । स्वाधिनु तैसा बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु न 
विसंबाबा एकुक्षणु ॥३॥ 

५२६. संसारा येऊनी लागले फांसे। गुंतला 
आशा मायामोहें॥९॥ न खंडे न तुटे कर्माची 
बेडी । अनुभवेंविण तोडी तो योगिया॥२॥ कर्माची 
सांखळी पडली असे पायीं । गुरुमुखें खुणे उगउ 
पाहीं ॥३॥ ज्ञानदेवो म्हणे तुझे कृपेबीण न तुटे 
फांसा । निवृत्तीने केसा उगविला ॥४॥ 

५२७. द्वीपोद्वीपींचे पक्षी मेरेतळवटीं उतरले । 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग ७५ 


रत्न म्हणोनी त्या स्फटिका झेपावले ॥१॥ राजहंस | आगळा । वेदश्रुती बाळा वेधिलिया ॥४॥ 
ते भ्रमलें हो पाषाण चुंबिती। आडकलिया चाचू ५३९. सुकुमार सुरस परिमळें अगाध। तयाचा 
मग मागिल आठविती॥२॥ एक श्रीकृष्ण तें | सुखबोध सेवी आधीं ॥१॥ मन मारी सुबुद्धि 
विसरलें ऐसें ज्ञानदेव बोलें। मूर्खसी संगती | तल्लीन मकरंदीं । विषय उपाधी टाकी रया॥२॥ 
करितां शाहणे सिंतरलें ॥३॥ | गुणाचा सुरवाडु। मन बुद्धि निवाडु 
५२८. संसारयात्रा भरली थोर । अहंभावें चळे | राजहंसु॥३॥ 
हाट बाजार। कामक्रोध विवेक मद मत्सर। धर्म ५३२.बोलतां बोलु मावळला तो मावळोनि 
लोपे अधर्मे वेव्हार ॥१॥ यात्रा भरली जरि देविं | उरला। तरि हा भावों केंबि गमलारे बापा॥ कौं 
विन्मुख प्राणी। विषयाची भ्रातिं आडरे॥२॥ | इंद्रियांचा भोगु खुंटला कौं समंधि याचा ठावो 
एकीं मीपणाच्या मांडिल्या मोटा। अहंभावाच्या । निमाला। कीं वर्णावर्णु भला विचारु नाहीं ॥ तैसे 
गोणिया सांडिल्या चोहाटा । एकीं गाढवावरी भरली | आपुलेंचि करणें आपुलेंचि नवल। खेळ्या होउनि 
प्रतिष्ठा। तऱ्हि तृप्ती नव्हे दुर्भगा पोटा ॥३॥ एक | दावी रया॥९॥ तपें अनेक विधी करावीं हे मनाची 
पंडितपण मिरविती श्रेष्ठ । एक ज्ञान विकुनि भरिती | आधी । करितां करणें सिद्धि नव्हे नाहीं । म्हणोनि 
पोट। हिंसेलागी वेद करिताती पठ चौर्‍यांशीं | वाउगाचि वळसा पडे या धाडिवसा । तैसा कल्पनेचा 
जिवांभोंबतसे आट ॥४॥ अज्ञानभ्रांतीचीं भरलीं | फांसा मायाबंधु ॥२॥ ऐसी याचा पाठी कां होसी 
पोतीं । सुवस्तु सांडूनि कुवस्तु घेती । सुखाचेनि चाडे | हिंपुटी । नलगे तुज सुखाचा स्वादु या गोष्टी येणें 
सुखाचि प्रीती । अमृत सांडुनि विष सेविती ॥५॥ | ऐसेंचि विचारी॥ एकुच्चि धीर धरी न लगे या 
शांति क्षमा दया न धरवे चित्तीं । विषयावरी थोर | द्वैतासाठीं रया ॥३॥ म्हणोनि डोळियांचें देखणें 
वाढविली भक्ति। जवळी देवो आणि दाही दिशा | लाघव तो देखणा जाणे। तेथें आपपर पिसुणें 
धावती । स्वधर्म सांडुनि परधमी रति॥६॥ ऐसें |न देखे कांहीं॥ तें शद्वेविणे बोलतां निशद्वे ये 
जन विगुंतले ठायीं आत्महिताचि शुद्द्विचि | हातां। ऐसा उपावो करी कांहीं । जोडिलिया धना 
नाहीं। नाशिवंत देह मानिला जिंहीं। तया तृप्ति | वाढी बहू असें। तेथें वेचलें न दिसे कांहीं ॥ 
जालि मृगजळडोहीं रया। श्रीगुरु निवृत्तीने नवल | बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु चिंतितां सुखाचेनि 
केलें। देखणेंचि अदेखणें करुनि दाविलें। मी | सुखें राही। निवृत्तिरायें खुणा दाउनियां सकळ 
माजी देवो यानें विश्व व्यापिले । बापरखुमादेविवरें | पुनरपि येणें नाहीं ॥४॥ 
विठ्ठलें रया ॥७॥ ५३३. जंबवरी जाड नव्हे उजाड नाहीं 
५२९. सुख श्रृंगार सुहावा। मिरवितो | काढावया प्राणा। मग मूढा पडसी संसार 
हरि समाधान बोधुरे॥१॥ हरिचे सुख गिति | सांकडा। कांहीं कटी आपुला उवेडा रया॥१॥ 
गातां। समाधान बोधुरे॥२॥ बापरखुमादेविवरु | जाडरे जाडोरे सेवटीचा धंदा । पडियेलेंसि भवकुंडा । 
बिठ्ठलुरे। आठवितां समाधान बोधुरे॥३॥ एकीकडे जन्म एकीकडे मरण न निमेचि धंदा 
५३०. सकुमार साकार परिमळें आगळें। कर्पूर कुवाडा रया॥२॥ थिल्लरीचें जळ मपितरे मिना 
परिमळें घोळीयेला॥१॥ मित्रपणें करा मधुर | जंब न तपे आतपु हा परिमळु। जंब हा आयुष्य 
आळुमाळा। मधुकर गोपाळा हृदयीं धरा॥२॥ | बोघू न सरे तंव ठाकी अगाधु। पुढें आहे हाल 
भंवतरु भवमूळीं भवमूळ छेदन। तेंचि अंगीं | कल्लोळु रया ॥३॥ भाड्याचे घर किती वाढविसी 
चंदन लाविजेसु ॥३॥ बापरखुमादेविवरु सुकुमारु रे गव्हारा। दिनु गेलिया काय पंथु आहे । ऐसें 





७६ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फसाण्ाकफफपापाफाडीपापायाफाडाफाडाफातापफिकपाफपातायायफाीफीफफफफफफफफफाफफफफफफफफफफफकफफफफफाफफफफफफफफफफफ फरफाफाफफकफाफपफफफफफ प्पपंशिशणणी 0? 0ी 00 0 णी 0 पी 0? पी) 0 0 0 टी मी ल म साल पी जला फाड फााजायायापाचाचाजाज फाया कीफाफाणाफयाफकाफपाफाफपाफफाफफफफाफफफफफफफकफकफशक फ़ 


जाणोनियां वेगी ठाकी लवलाहे। बापरखुमादेविवरा 
विठ्ठलाचे पाय रया॥४॥ 

५३४. जव या वायूचा प्रकाश तंव या 
भंडियाचा विश्वासु। वायो निघोनियां गेला ठाईहूनि 
जाला उदासु रया ॥१॥ काळाचें भतुकें श्रृंगारिलें 
कौतुकें । जातसे तें देखे परी न चले कांहीं ॥२॥ 
ठाईचेचि जाणार कीं नव्हे राहणार यासी जतन ते 
काई । जेथील तेथें निमोनियां गेलें उपचार नचलेचि 
कांहीं ॥३॥ हें काळाचें भांडे कौं अवघेंचि लटिकें 
जैसें आहे तैसें सांगेन पुढती । बापरखुमादेविवरु 
विठ्ठलुचि सकळ जीवांचा सांगाती रया॥४॥ 

५३५. स्वप्नींचेनी धनें भरोनियां लाहे । भला 
वेव्हार करूं पाहासी । मुहलुची नाहीं तेथें कळांतर 
कैचें धरणें अधरणें घेतासी। लटिकिया साठीं 
संसार दवडोनी। ठकूनी ठकलासी रया ॥१॥ कवण 
नागवितो कां न गवसी। वेडावलेपणें ठकसील 
तूंची । चोरोनी तुझें त्वांची नेलें। आतां गाऱहाणें 
कवणा देसी रया॥२॥ पृथ्वी आप तेज वायु 
आकाश हे सहज परम गुण अंशअंशा आले। 
येणेंची कष्टें व्यबहार करितां कोठें काय सांठविलें। 
विचारूनि पाहें तुझें त्वांचि नेलें आतां तुजमाजी 
हारपलें रया ॥३॥ पुत्र कळत्र संपत्ती देखोनी संतोष 
मानिसी। घडि येकामाजी नासोनी जाईल जेसें 
कां अभ्र आकाशीं । बापरखुमादेविवरु विठ्ठलुची 
हृदयीं असतां कां नाडलासी रया॥४॥ 

मुमुक्षूस उपदेश. 

५३६. सुख सोज्वळ मोतियाचें लेणें । दिधलें 
जाई जेणें बाईये बो॥१॥ देशीं नाहीं देशा उरी 
नाहीं । हाटणी नाहीं तें पाटणीं नाहीं ॥२॥ लक्षाचेनि 
लाभें जोडलें निधान। बापरखुमादेविवरा विठ्ठलु 
जाण॥३॥ 

५३७. अनुभव रहणीविण कायसें श्रवण । गर्भ 
अंधु नेणें रलकिरण॥ १॥ गेले मेले काय सांगाल 
गोष्टीं । स्वयें आत्मज्ञानी घाली परमात्मीं मिठी ॥२॥ 
जीवा जीवन अंतरीं बाहेजु निर्धारी । सर्व निरंतरी 


पूर्ण भरित ॥३॥ बाह्यजु प्रवृत्ति अंतरीं निवृत्ति । 
उभयतां गति एक आहे ॥४॥ प्रसूतिकाळीं व्याली 
वांझ आपत्यजवळी। वांझ क्रीडा विनोदें रळि 
खेळतसे ॥५॥ अनुभव रहणीविण जाला भगवा 
दिगांबरु। जैसा नग्नवरु हिंडे हाटाबिदीं ॥६॥ 
तीर्थक्षेत्र व्रत दान यागादिक साधन। अनुभव 
रहणीविण शून्य धिक्‌ गेले॥७॥ सगुण निर्गुण 
पाहीं या दोहिमाजि होऊनि राही । तरी निवसि ठाईच 
ठायीं अरे जना॥८॥ सगुण निर्गुण पाहीं जया 
'पासोनि। ते राहे अनुभउनि येर बाउगेचि रया॥९॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलेंसि एकांतु। द्वैताद्वैताची 
मातु उरेचिना॥१०॥ 

५३८. स्वरूपावबोधु बोधु कां फावला । 
इंद्रियीं डवरिला प्रेमभावो॥१॥ जाणते निवाले 
नेणते गुंतले । भजनेंचि गोविले विसर जावो॥२॥ 
शांतता समता निवृत्ति उदारु । वर्षो न उद्गारु देतु 
असे ॥३॥ ज्ञानदेवा धीर घटमठीं सामा। अधउर्ध्व 
व्योमा हरि दिसे॥४॥ 

५३९. सायुज्यसदनीं ज्ञानाचा उदार । विज्ञाने 
अमर पावताहे ॥ ९१ ॥ साधनबाधन धन गोत वित्त । 
हरिविण वित्त मनीं नाहीं ॥२॥ मार्गींचा कापडी 
धरुनिया बोढी। ईश्वरी उघडी उडी घाली ॥३॥ 
ज्ञानदेवा सिद्धी साधन सपूर। कलेवर कापूर 
मुरालासे॥४॥ 

५४०. काळें ना सावळें। श्वेत ना पिंवळें। 
नादबिंदाहुन वेगळें। तें कवणरे चांगया॥१॥ 
ज्ञानदेव म्हणे जाण कां माझे उमाणे॥२॥ 
गोडापरिस गोड गगनाहूनि वाड। चौदाभुवना 
ज्याची चाड। तें कवणरे चांगया ॥३॥ ज्ञानदेवो 
मानवलें। माझें मज सांगितलें । दोहीचे मिळोनि 
एक जालें। भलें केलें चांगया॥४॥ 

५४१. आवो कमळनयनीं चांदिणें भासिलें। 
तयामाजी एक निराकार देखिलें॥१॥ हेंही 
नव्हे तेंहि नव्हे कांहीं नव्हे तोचि पैं होय॥२॥ 


बापरखुमादेविवरु नव्हताचि पैं जाला । होऊनियां 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


७७ 


फ़फफफफ़फपफफफफफफफफफककफकप्राकफफफफफपफफफफफफफकफाफफफफफफककफफफफफकपपफफफकफफफपापालाफर्याफफकणापीकाफर्काकलाकफकफक 





फावला फावो सरला ॥३॥ 

५४२. मेरुपरतें एक व्योम आहे। तेथें एकु 
पाहे तेज:पुंज ॥१॥ तेज नव्हे तेजःपुंजू नव्हे ॥२॥ 
शितळ नव्हे शांतही नव्हे ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवरु 
बिठ्ठलही नव्हे। नव्हे तो होये चतुर्देहेंबिण ॥४॥ 

५४३. पाहातां पाहाणें दृश्याही वेगळें । तें 
कैसें आकळे म्हणतोसि॥१॥ आहे तें पाहीं 
नाहीं तें होई। ठायींच्या ठायीं तुंची होसी ॥२॥ 
स्वरूपीं समता हृदयस्था आप। तयाचें स्वरूप 
आदि मध्यें॥३॥ बापरखुमादेविवरु सगुणी 
समाये। निर्गुण दिसताहे जनीं रया ॥४॥ 

५४४. त्रिपुटि उलटु निर्गुणि अरुता । पाहातां 
दृष्टांता भेदु नाहीं ॥१॥ भेदु अभेदु अवघाचि 
गोविंदु। बिंबे बिंब छंदु हरि लीळा॥२॥ नाहीं 
आला गेला शब्द पैं दृष्टांतें। दृश्यादृश्य भूतें 
एकतत्वीं ॥३॥ बापरखुमादेविवरु अर्ध उर्ध्व 
शेज। वेंगीं तूं उमज अरे रया ॥४॥ 

५४५. व्यक्ताचे अव्यक्ती पाहतां पैं न दिसे 
आपीआप ससे व्यक्त हरि॥९१॥ बाहेजु भीतरी 
आदिमध्यउर्ध्व। हृदयीं सन्नद्ध बिंबलासे॥२॥ 
ऐसीये दशे ते अव्यक्त भुंजसी। मी माझे मोहासी 
सांडी रया ॥३॥ बापरखुमादेविवर अव्यक्त व्यक्ती 
अव्यक्त । अवघे संचित हरि आहे॥४॥ 

५४६. नित्यता समाधी असोनि पै साधी । 
मायेची शुद्धि पुसे रया॥१॥ साधन विधान 
पुजा अनुष्ठान। नित्यता कौर्तन सोहंभावें ॥२॥ 
स्मरण विलास तत्बीं तत्व हाला। उपदेशु बोला 
बोलों नये ॥ ३॥ ज्ञानदेवा सिद्धि नित्यता समृद्धि । 
जीवशिवबुन्धि समाधि त्याची ॥४॥ 

५४७. पाहोनिया दिठी नवजाय भूली । मायेची 
घरकुली खेळतुसे ॥१॥ माया मन पाही मायेसीही 
'पर। परते सत्वर निमिष्य नाहीं ॥२॥ खेळतां बाहुली 
स्वप्रचि वर्तवी। रावोरंक दाबी भेदबुद्धी॥३॥ 
बापरखुमादेविवर अभेदुनि अभिन्न । हरिरूपीं 
लीन जिवशिवीं॥४॥ 


५४८. अहंते न पाहे नाहीं तेची पाहे । भुलिसवें 
जाय काय करूं॥१॥ सोहंभावें सोकरी कोहं 
भावें हो जरी । पाहे दुरीच्या दुरी एकतत्वीं ॥२॥ 
आदि हें माजिठें रूपी रूप पैठें। असोनियां द्रष्टे न 
पाहे भुली ॥३॥ बापरखुमादेविवर भुलिभ्ररेंहरि । 
माजिठा श्रीहरि आपरूपें ॥४॥ 

५४९. जनवन हरि न पाहतां भासे। घटमठीं 
दिसे तदाकारु॥१॥ फिटती भुररे धुम उठी 
तेजा । अक्षरीं उमजा गुरुकृपें॥ २॥ खुंटलिया मुक्ति 
राहिले अव्यक्तीं। एकरूप ज्योती तदाकार ॥३॥ 
ज्ञानदेव क्षर अक्षर उमजे। बापरखुमादेवीवर हृदयीं 
बिराजे॥४॥ 

५५०. दिव्य औषधीची वार्ता ऐकोनियां कानीं 
व्याधी टाकी तनु। धालियाचे सुख भूकेला जेवि 
जाणे कैसे निवे त्याचे मनु रया॥१॥ सुखाचा 
अनुभव कैसेनि जाणावा । भेटिचें आर्त सकळांसही 
सारिखे होईजे देखा ॥ २ ॥ आपण झालिया जागा 
नलगे सांगावें । बापरखुमादेविवरविठ्ठल भेटलिया । 
तरि तुझीं तुटतील सकळिक विंदानें रया ॥३॥ 

५५१. सर्वांग देखणा हाचि भावो जाण । येर 
निराकारणें वाया वोझें॥९॥ शक्तीचा पडिभरु 
वाहासिल माथा । श्रीगुरुपायां शरण जाई ॥२॥ 
नसंडी वेदसिंधु सांडी मांडी कर्म। उपाधीचा 
धर्म करूं नको ॥३॥ बापरखुमादेविवरदेखणा 
सर्व दृष्टी । तेथें प्रपंच गोष्टी मुरलिया ॥४॥ 

५५२. संसारकथा प्रपंच चळथा। मनाचा 
उलथा विरुळा जाणे॥९॥ होतें तें पाहीं नव्हे तें 
घेई । द्वैतबुद्धि ठायीं गुंफों नको ॥२॥ चित्तवृत्ति 
ध्यानीं मनाची निशाणी। भ्रमभेद कानीं ऐकों 
नको ॥३॥ ज्ञानदेव गंगा नि:संगाच्या संगा । वेगीं 
श्रीरंगा शरण जाई ॥४॥ 

५५३. ऐके तं ज्ञान सुख विश्रांति रूपा। 
हरिरूप दीपा पाहे ऐसा॥१॥ चित्तवृत्तिचिया 
आदिमध्य अंतीं । रूपींरूप आनंदीं समरसें॥२॥ 
निवृत्ति सांगे ज्ञाना योगाचि धारणा। जीवशिव 


७८ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फपापापाफाचायाचाचरफर्मिताञाधापापापाफकफापाफफफफफफपपफाीफफकापकफापाकफकपफफफफफरिेफफफफककफकफफकफफफफफफफफकफफफफफफफफफफफफफफफकफफ 
बालम ययन हीही त 0000000000 याह...» ७ स म स म सी 


करणा चक्षु दृढ करी॥३॥ 

५५४. येथें तेथें दुरि तो नांदे मंदिरी । आत्मा 
चराचरीं एकपणें ॥९१॥ ऐसा पाहे दृष्टि चैतन्याची 
सृष्टि। तरि सुदर्शन घरटीं आपेआप॥२॥ जातजात 
येणें प्रपंच साधणे । गाळूनियां गगन हंस घेई ॥३॥ 
ज्ञानदेव संधी साधूनिया सिल्धि। छपनाची संधी 
टाकुनि गेला॥४॥ 

५५५. सार सप्तमीसि हारपली निशी । दशवे 
द्वारेसीं उभा राहे॥१॥ तेथें त॑ सावध अवघाचि 
गोविंद । देहीं देहाभेद करूं नको ॥२॥ इंद्रियांच्या 


सत्ता शिष्य होय सरता । पूर्णी पूर्ण हातां ब्रह्म 
येत॥२॥ आदि मध्य घर हरीचा शेजार । हरिविण 
थार नाहीं कोठें ॥३॥ ज्ञानदेवी चित्त गुरु धर्म 
वित्त। अवघें जीवित हरि केला॥४॥ 

५६०. मनाची सृष्टि स्वप्न वर्तवी दृष्टी । 
अळंकारलें उठी गंधर्वनगर। तेथेंचिये राणिवेसाठीं 
कां भ्रमु धरितासि पोटीं । जेथें जेथें पाहातां पाहणें 
नुठी तोचि होई । म्हणोनि देखणीया जवळीके कों 
दृष्टिविण सुके तैसें स्वानुभवें स्वानुभव मावळे 
ज्याच्या ठायीं। ते अवस्थेविण दृष्टि गोचर होई 


वृत्ति दशवे द्वारीं गति। देहागेहउपरति होईल | वेगीं तें देखणेंचि दृष्टि विठ्ठल रया॥१॥ तुझें 
तुज ॥ ३॥ विस्तारी विस्तार गुण गुह्य सार। एकाएकीं | तूंचि विंदान जाणोनि पाहीं। आपेंआपवबीण 


पार सार साधी ॥४॥ विकृति विवर प्रकृति साचार । 
तत्त्वाचा निर्धार समरसीं ॥५॥ निवृत्ति सांगे ज्ञाना 
एक तूं करी। तरी तुतें कामारी होईल चित्तें ॥६॥ 

५५६. शांतिक्षमादया निवती निर्विग। होउनी 
सर्वांग आत्मभोगी॥१॥ नाहीं अंतरूप सर्वही 
चैतन्य । चिदानंदघन बिंबलेंसे ॥ २॥ मायीकवृत्तीचा 
झणी धरिसी संग । इंद्रियाचा पांग सांडी रया॥३॥ 
ज्ञानदेव म्हणे कल्पना काजळी । दिपीं दीपमेळीं 
'पाजळी वो जगीं॥४॥ 

५५७. असार घेईजे सार परखुनियां विचार । 
जेणें तुटे येरझार मरणजन्मीं ॥१॥ तें रूपस रूपडे 
पहा न संपडे। हृदयीं सांपडे ज्ञान गोष्टी ॥२॥ 
सांगता अनुमान अद्वैत सार पूर्ण । ज्ञानाज्ञानीं सज्ञान 
विरुळा जाणे ॥३॥ ज्ञानदेव सोपान सांगितलिया 
संपन्न । हरितत्त्व अनुप्रमाण लाधे पूर्वपुण्यें ॥ ४॥ 

५५८. निर्मिला म्हणसी परेचा विस्तार । तेथें 
हा विचार वांयावीण॥१॥ पर नाहीं तेथें अरुतें 
कैंचे। आदिमध्य साचें कळिका हरि॥२॥ नाहीं 


विचारू नाहीं ॥२॥ म्हणौनि एकमेका मज आठवे 
आठवेचि विसरोनि फावे। पैं देहट्ठयभाव विरोनि 
जाय तेथें पदत्रयाची मांडणी कीं तत्वत्रयाची 
वाणि या पांचांते जेथ न फावे। कर्मेद्रिया ज्ञानेंसी 
ज्ञानेंद्रिये जो नेमेसी तंव ते विस्मो करूनि पाहे 
सुखस्वानुभवादुःख प्रकाशले ते सुख केवि फावे । 
याचिया गुणागुण न गुंजिजे हृदयीं सुखावोनि 
तेंचि तूं राहे रया॥३॥ मग आंग शेजबाज कीं 
हे बाहोंद्रियांचे उपभोग मानिसीं साच। जरी 
सोंग स्वप्नींचें असे ऐसें जाणतां निदसुरा होसी 
दातारा या स्वणींच्या बोरबारा बापा बोथरसि 
कांपा। म्हणोनि बापरखुमादेविवरुबिठ्ठलु उघडे 
डोळांचि निधान देखिजे तवं मार्ग सोपा । म्हणोनि 
तेथींच्या तेथें पाहतां याविण नाहीं दुजें। वाया 
खटपट करिसी बापा रया॥४॥ 

५६९. शून्याशून्य धार शून्यशेजे हरी । शून्या- 
माजि घरीं बिंबलासे ॥१॥ आधीं आप पाही शून्या 
शून्य देहीं । मज उमजोनी ठायीं घेईजे सुख॥२॥ 


त्या सन्मान विकृति उपरमु। दिपीं दीप समु | शून्य ते कांई शून्याशून्य पुशिलें। हृदयस्था जालें 


शेजेबाजे ॥ ३ ॥ बापरखुमादेविवरु परेसि परता । हा 
बिचारु अरूता दिसे भान॥४॥ 

५५९. सज्ञानीं पाहातां अज्ञान तत्वतां । 
अज्ञानी अमृता सद्गुरु जाणे॥१॥ गुरुगम्य 


कोण्या गुणें॥३॥ बापरखुमादेविवर विठ्ठल 
अवघा । शून्याशून्य वेगा ज्ञानघन॥४॥ 

५६२. शांति दिसे ओहं पर दिसे सोहं। क्षमा हे 
कोहं कारुण्य सदां ॥९॥ स्त्रेहाची दिवाळी फेडूनी 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


७९ 


फ्रफाफफफफफफरफफफफफफिफफाफफफफाफफफफपापफापराीफकफफकफी२ पा फेपाफीकीफेीकेफळफपफफफपाफफपफफरफ्ाफाफीफफफफफफफफययातयाफापापाीफाधाफापापापरी्ाकाफताफ 


काजळी या दीपें बोंबाळी जीवशिवीं ॥२॥ ज्ञेय 
ज्ञाता ज्ञान दृश्याद्रष्टा दीसी। रूपीं रूपस्थिति 
अंकुरलासे॥३॥ बापरखुमादेवीबर विठ्ठल साच । मी 
माझें आहाच वांयाबीण॥४॥ 

५६३. साउमा जंब जाये तंव ह॒दयींच आहे । 
चित्त विकासु पाहे चित्तामाजी॥१॥ तंव चतुर्भुज 
हरि हृदयमंदिरीं । तया नमन करी विज्ञानेसी ॥२॥ 
शांति धरुनि बाही आपेंआप पाही । मननीं निर्वाही 
न्याहाळिला॥३॥ ज्ञानदेवा रूप बिंबोनी। समीप 
प्रपंचदुःख सुख जालें ॥४॥ 

५६४. औट हात चर्म देह बांदवडी । त्रिगुणाची 
घडी नुगवे रया ॥१॥ सोकरितां धाया काय करिल 
माया। श्रीगुरुच्या थायां विरुळा जाणे॥२॥ 
सोहुंकारा सोहंकारा हरी पोकारा । वायांच मायेचा 
वारा भरूं नका ॥३॥ सप्तदट्रीप पृथ्वी नव खंडे 
देव । स्वर्गभोगभाव राणिवब व्यर्थ ॥४॥ ज्ञानदेवी सार 
हरिपंथ पार। एकतत्व उच्चार तिहीं लोकीं ॥५॥ 

५६५. दीपकेमाजि दीपक दीप्तीसि सतेज। 
बिंबोनिसहज बिंबीं मिळे॥ ९ ॥ बिंब नाहीं पाहासील 
काई । ठायींच्या ठायीं होऊनि राही॥२॥ सर्वी 
सर्वरस समरसोनी आहे। उभारूनि बाहे वेद 
सांगे ॥३॥ ज्ञानदेव निजीं निजोनि सहज । देहींचा 
निर्लज्ज रुसला सये॥४॥ 

५६६. जिणें देउनि देहीं निःशंक होईजे । मां 
मरणें मरण तयासि म्हणिजे॥॥९॥ जिणें तें काई 
मरणें तें काई । जिणें मरणें दोन्ही चोजवेना ॥२॥ 
सिंधु बुडबुडा क्षणामाजि आटे । सिंधु बुडबुडा कांहीं 
ते नाटे ॥३॥ बापरखुमादेविवराच्या पायीं । ज्ञानदेवो 
पाही मरण जाणें ॥४॥ 

५६७. सायखडियाचें ब्रिक । अचेत परि करी 
पाक। जनदृष्टीचें कवतुक । स्फुरे वेगीं ॥१॥ तेसें 
हें देहरूप जालें। न होतेंचि होणें आलें। तंव 
सद्गुरु जाणितलें। येथींचें रया॥२॥ सतधनि 
म्हणे गुरु। जत सांभाळी विवरु। ऐसेंनि तुज 
बोगरु । वाढिला ब्रह्मीं॥३॥ निराकार अलिप्त 


बसे । शरीरीं असोनि तं नसे। एकत्व मनोद्देशें हृदयीं 
ध्यायें॥४॥ सोडी रसाची रससोये नको भुलों 
माया मोहें। सत्रावी दोहतु जाये । जीवन भातें ॥५॥ 
ज्ञानदेव म्हणे श्रीगुरु । ऐसा सांगति विचारु । मग 
ब्रह्मी चित्तानुसारु । निरोपिला सर्व॥६॥ 

५६८. आप आपीं माये तेजी तेज समाये । 
पवनगे माये पृथ्वी जाये॥९॥ हंस कोठें गेला तूं 
पाहो विसरला । भ्रमेंचि भुलला कोई शब्दें ॥२॥ 
सांडी तू रे जाती होई रे विजाती । येणें रूपें समाप्ती 
प्रपंचाची ॥ ३ ॥ ज्ञानदेवा घर विठ्ठल आचार वेगीं 
परंपार हंसपावे॥४॥ 

५६९. अनंतीं अनंत तत्त्वता तंव एक। विरुळा 
जाणे एक बिंबताहे ॥९॥ एका तेजी बहु बहुतेज 
घृष्टी | एकतत्व सृष्टी मेळु शिवीं ॥२॥ तर्काचाही तर्क 
विवेक सकळ । तेणेंबिण गोपाळ आकळेना ॥३॥ 
ज्ञानदेव म्हणे जाणे प्रसाद निवृत्ति । मौनाची मुक्ति 
वाट आहे॥४॥ 

५७०. स्वभावें विचरतां महीं । सम ब्रह्म दिशा 
दाही। एकु एकला आस पाही । सर्वाघटीं बाईये 
बो॥१॥ दुजें ह्वैत हेतु सांडी । एकतत्वसार मांडी । 
हरिविण इये पिंडीं नाहीं बो माये ॥२॥ काय सांगो 
याच्या गोष्टी। अवघा दिसे हाचि सृष्टि । विश्वरूप 
किरीटी । अर्जुना दिठीं दावियलें ॥३॥ ज्ञानदेव दीप 
उघड।॥ उजळुनी केलासे वाड। माय देवीं आम्हां 
नाही चाड। अवघा गोड हरि आमुचा ॥४॥ 

५७१. बाहिजु भीतरी भीतरलेपणा ऊरी । ऊरी 
ऊरैल साचारी जेणें निवविजे॥ तेथचिया सारा 
मुसें मुसल्या आकारा । सोय सांडु नको येरझारा 
चुकतील ॥१॥ सहज भक्तिसुख पावसील | जाणु 
असतां कां नेणु होतासी। मागिली ये तुटी 
साठीं1। लाभु ये खेपेचा मनुष्यपणाचेनि मापें 
घेइजेसु रया ॥२॥ येकवटु वटवटाच्या पोटीं । बिजीं 
ब्रिजा आंतवटु आपण पैं। तिर्ही रजीं रजु सरे 
सरोनियां जें उरे। तैसें एकसरां धुरें तूं अनुसरे 
पां॥३॥ रविरश्मीचिया तेजा कवण बेसविलिया 


८० श्रीसकलसंतवाणी 


वोजा । कैशा सांगताति गुजा सामवलेपणें ॥ जळीं | जीवनमुक्तरत्त रया ॥१॥ भला भला तूं भलारे 
तरंगु भेदु तेसा परमात्मा परमानंदु। ऐसा सांडूनि | ज्ञाना। निवृत्ति आपणा दावियेलें॥२॥ गुरुमुखें 
गोविंदु झणें बिलया जासी ॥४॥ जळें जळ पियींजे | ज्ञान पाविजे निर्वाण। तें निवृत्ति म्हणे ज्ञाना 
तेथें काय उरे दुजें। ओघें ओघुचि गिळिजे बाप | पावसील॥३॥ 

सागरा पोटीं ॥ सिंधु नेणे अव्हांटा नदीचिया वाटा ५७६. सकळहि कळा बिंबोनि निराळें। तें 
तैसा करीलरे हरि सांठा तुन आपणामाजी ॥५॥ | तूं घेउनि उगलें राहे रया॥१॥ तें तत्वता तत्व 
तेथे जगचि परतलें जग जगपणा मुकलें। मोहो | घेईका एकत्व। या मना महत्व देउनीया॥२॥ 
अभावीं उरलें उरतां ठायीं ॥ तेथें सिंधुचि अवघा | निराळ निराकार पाहे तें आपरंपार। तें तूं परात्पर 
अवघेपणें नये मागा। यापरी लागवेगी हरि | होउनि राहें॥३॥ बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु 
पावसी रया॥६॥ ऐसे सुखाचे सोहळे माजी | सकळहि कळा प्रकाशकु। तोचि सर्व व्यापकु 


सुख प्रेमबोळे। कवण सुख बोले सुख सुकाळे 
मातलें तें॥ तेथें मीतूं सरे सेखीं भक्त तोही 
नुरे। शिवीं शिव बिरे मोहरे जालया रया ॥७॥ 
अमृतीं अमृता गोडी बोल बोलतां बोबडी । पुण्य 
मनोधर्मी गुढी उभारिली जेणें ॥ अमरवोघाचेनि 
बोधे आफाविजे जिवलगें। बापरखुमादेविवरा 
बिड्ठुलांसंगें सांपडलें ॥८॥ 

५७२. दृष्टीचें सुख अंतरी देख । ओंकार अरुष 
बोलताती ।९॥ नादुले ऐकसी बिंदुले ते देखसी 
कोंदलें चौपासी सांवरेना॥२॥ तें आतु न बाहेरी 
आणि अभ्यंतरी। एकलेंचि निर्धारी वर्ततसे॥३॥ 
उफराटिये दृष्टी निवृत्तीच्या शेवटीं ज्ञानदेवा भेटी 
होउनि ठेली॥४॥ 

५७३. सांगेन तें ऐक दाविन तें पाहे। या 
मनाचि मूळ सोय आठवी पां॥१॥ आठवितां तूं 
तया ठकसिल केसा। सांजवेळें लाहासि उदो कां 
_ जैसा॥२॥ बुडोनिया राही आनंदसागरीं। आठवितां 
असें जन्मवरी रया ॥३॥ पडतासि दृष्टी निवृत्तीच्या 
चरणीं । ज्ञानदेवो मनीं धरूनि ठेला ॥४॥ 

५७४. जिता जिणें लागे गोड परत्रि तें 
अवघड । आवघियाहुनि तनु वाड मरण भलें ॥१॥ 
जिता मरिजे मरोनिया उरिजे। इतुजे जाणिजे तरि 
जपणेचि नलगे ॥२॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठलाच्या 
पायीं । ज्ञानदेव पाहीं मरण सांगे॥३॥ 


जाणौनि राही॥४॥ 

५७७. जगत्र धांबताहे सैरा म्हणोनि 
धांबसी। थोर कष्टलासी वायाविण॥ धांबोनि 
जावबोनि काय करिसी! सहज अहिर्निशी भेटी 
नाहीं ॥९॥ जीव जाणवेना जीव जाणवेना । जिबाचें 
वर्म तें चोजवेना ॥ २॥ जिवाशिवा दोन्हि भिन्न भेदु 
नाहीं । विचारूनि पाहि हृदयामाजी ॥ जिउ सर्वाठायीं 
असे योगिया न दिसे। कुडी सांडूनि वसे कवणें 
ठायीं ॥३॥ जिउ जैसाचि आला तेसाचि गेला (तो 
कोठें सामावला जाणतेनो॥ ज्ञानदेबो म्हणे जिउ 
कोठें गेला। जिवा जन्म जाला कवणे ठाई ॥४॥ 

५७८. भलें बोलोनि दाविले मज | आत्मज्ञान 
सांगेन तुज ॥१॥ मनाचा प्रकाशु थोरु । मनेंचि 
ब्रह्म उजियेडु ॥२॥ निवृत्ति सेवियेला सुघडु । तेणें 
मज जाहला ब्रह्माचा पाडु॥३॥ 

५७९. आपणासि आपण उपदेशु कौजे। 
गुरुमुखें बुझिजे तेंचि तं ॥९॥ मी तें कवण हें 
तूं जाण। बुझें निर्वाण तेंचि तूं॥&२॥ सिद्धचि 
सांडूनि निघसी अनानीं ठाई। तूं रिघेपां सोई 
संताचिये॥३॥ जें तपात्रतांचे ठायीं ते येथेंचि 
पाही । परि ते ठाईच्या ठाई म्हणे ज्ञानदेवो ॥४॥ 

५८०. पिंड निर्माण जीबकळा सरिसी। गति 
प्रवेशी केसी जाली॥९॥ तेथीची रचना न कळे हो 
देवा । अनुभवाचा ठेवा काढुनी पाहे॥२॥ वारपंगाचें 


५७५. देखणें देखाल तरी हरे मन । सामावलें । लेणें लेवविसी जाई जेणें॥ परी घरांतील ठेवणें 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग ८९ 


नुमगसी ॥३॥ अणुचें प्रमाण न साहे डोळां। कैसा | भोगिजेसु 1॥१९॥ नाहीं आपण पै सौरसु कां 
मुक्तीचा सोहळा घेवों पाहसी ॥४॥ जळीं नांदला | करिसी हव्यासु| लटिकाचि मायाभासु मिथ्या 
तो तरंगीं उमटला । मिळोनियां गेला सागरासी ॥५॥ | भ्रमु॥ सिद्धचि असतां करिसी साधनाची चाड। 
बापरखुमादेविवरा विठ्ठला उदारा । झानाचा वेव्हारा सुख सांडुनी दुःख वाड भोगितासी रया॥२॥ 
होई बापा ॥६॥ या विश्वायेवढा जगडंबरु पसारा । देखोनियां 
५८१. पाहणें पाहाते सांडुनि निरुते। पाहिलिया | सैरा मन धांवें तुझें ॥ मृगजळ देखोनि मृगें 
त्यातें तूंचि होसी ॥१॥ तेंचि तें आपण तत्व तें तूं | आलीं टाकोनि। जीवन म्हणौनि तान्हा फुटोनि 
जाण । नलगे साधन आन कांहीं ॥२॥ भानुबिंबेवीण | मेलीं ॥३॥ आतां तुज नलगे कष्टावें जें असेल 
भासलें तम । ज्ञानदेव वर्म अनुवादला॥३॥ स्वभावें । नेमिलें देवें तें न चुकें ब्रह्मादिकां ॥ उमप 
५८२. तूं तो माझें मी तो तुझें । ऐक्य जालें | सांडूनि करिसी दैन्याचे डोहळे । निधान देखोनि 
तेथें कैचें दुजें॥१॥ तूं तो मी गा मी तो तूं | डोळे वायां झांकू नको ॥४॥ थोडें हें सांडी परोतें 
गा। अज्ञानें बापुडीं नेणती पैं गा॥२॥ निर्गुण | बहुत तें घेई अरौतें । जें चाळितें तूंतें आणि विश्वातें 
होतें तें गुणासि आलें। अज्ञान निरसूनि एकचि | मागें ॥ जें केलें तें अवघे यांतुचि निमाले। आतां 
जालें ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे परतूनि. पाही। जीवाचा | पाहतां तुझियेनि बोलें बंधमुक्त रया ॥५॥ पुत्र 
जीवनु कवणें ठायीं ॥४॥ कळत्र वित्त हा तो मिथ्या मोहो। तो आपुलासाचि 
५८३. अमोलिक रतें जोडलेंरे तुज। कारे | चावो मानेल तुज ॥ नखापासूनि शिखा व्यापूनिया 
ब्रह्वीज नोळखसी॥१॥ न बुडे न कळे न | आहे। बापरखुमादेविवरुविठ्ठलु हृदयींचा ध्यायि 
भीये चोरा। ते वस्तु चतुरा सेविजेसु॥२॥ सुखें रया ॥६॥ 
ज्ञानदेवो म्हणे अविनाश जोडलें । आणुनि ठेविलें ५८७. नाहीं तें तू॑ काय गिळिसि। आत्मा 
गुरुमुखीं ॥३॥ बोळखोनि होय तत्त्वमसि॥१॥ सांडी सांडी 
५८४. पढियंते कीं सिंह दुरी जाणसी तरि | सगुणाची शभ्रांति। तूंचि निर्गुण आहासि 
तो ठावो दृष्टीसी दुरी। मोकारेविण प्रतिबिंबासी | तत्त्वमसि॥ २॥ रखुमादेविवरु विठ्ठलु पंढरियेसी । 
चेतना लाहे ऐसें कीजे रया ॥९॥ आवडी वेचुनियां | कांहीं न व्हावा आवघा होसी॥३॥ 
डोळियां पुढें रितां कां रिगतासी। तूंचि सर्वाभूति ५८८. पाहाणेंचि पाहासी काय पाहणें 
ऐसें जरि जाणसी तरि साचे भेटी केउता जासी तेथें नाहीं। पाहाणेंचि पाही पाहाणें रया॥९॥ 
रया॥२॥ अरे हा दुजेविण खेळु मांडिला हरि | खुंटलें बोलणें बोलीं बोला बोलुचि मोन्य ठेला 
जैत अनुठायीं नाहीं । बापरखुमादेविवराविठ्ठला तूं | मौन्यामाजि॥ २॥ बापरखुमादेविवराविठ्ठलाचिये 
जाणतयासि काय जाणणें रया॥३॥ खुणें । अनुभविया बोलणें पारुषलें ॥३॥ 
५८५.मन मुरे मग जें उरे। तें तूं कारे ५८९. कापुरा अग्नि स्नेह जाला। मी नाहीं 
सेवीसिना ॥९॥ दिसतें परि न धरवे हातें । तें संतातें | तेथें. काय उरला॥१॥ मी नाहीं तेथें कवणिये 
पुसावें ॥२॥ तेथींची खुण विरळा जाणे निवृत्ति ठायीं। देखत देखन पाहीं भुललासी॥२॥ 
प्रसादें ज्ञानदेवो म्हणे ॥३॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठलीं खुण । जणते जाणती 
७५८६. व्रतें तपें तीर्थ तवचि वरी गर्जती । जंव | ते अनुभविये ॥३॥ 
देखिलें नाहीं तुवा तूंतें ॥ जेथें वेदा मौन पडे श्रुति ५९०. स्वणींचेनि भ्रमें धरिसी स्थुलाकृति। परि 
नेति नेति म्हणोनि बहुडे। तें सुख वाडेकोडें सिद्ध नव्हे सत्य त्याच्या पायीं ॥ कारण महाकारण 


८२ 


श्रीसकलसंतवाणी 


पापाफफाकाायायामाातापापाकलराऊफपाीयाफपफीफकाकपायापी फफेकफकफफफफफपफफरिककफफफफपितरिकडप्रफाफाअफकफफिफकफफफफफफफफफकपरिकफाफककफकफककफ 
िशशशााा॒ााा॒बाबधाधाधाधबा॒ब॒॒॒॒बजजजजजबजबबजजजजजजजआजजज य्य डा कडा डड डड डड हल डड अड आ आड आधण्यवडककशडकाभ्क्ाण््ाभ्क्का्ाभ्क्यकाममकाडोव्यवकम डागा 


लिंग आणि चतुष्टय। हे शब्दिक उपाय बोलों | नव्हे। कांही नहोनि होये तो बाईये बो॥३॥ 


ठाती॥१॥ येक नाहीं तेथें दुजें कायिसें। देहद्ठय 
पाहातां दुजें न दिसें॥२॥ तेचि ते संकल्प स्थूळ 
नैश्वर्याचें भान। त्या म्हणती कारण नवल पाहीं ॥ 
महाकारण लिंगदेह शाब्दिकीं धरिला । तो शास्त्रज्ञीं 
पाहिलां अर्थी साही ॥३॥ बापरखुमादेविवरु 
बिठ्ठलुचि देहीं। अवस्थातीत पाही तोचि एक॥ 
निवृत्तिरायें अंजन लेऊनि। पायाळा निजसदन तें 
विश्व जालें॥४॥ 

५९१. बोधलिया अंजनासी पायाळू हा 
काय । निधान जरी आहे परि शब्द नेणें ॥ परादिकां 
वाचां मौन पडिलें जाण। तेथें पायाळाची खुण 
कोण लेखी॥१॥ सुखाचा संवाद आपण्यामाजी 
पाही। देहींचा देही विदेह होऊनि ठेला॥२॥ 
अविकल्पवृत्ति भानु संकल्पें हा नातळे। कर्म तया 
न मिळे करिजे कोणे॥ बापरखुमादेविवरु कर्ता 
कर्म न पडे कांहीं दृष्टि। वायांचि भ्रमें बांधलासी 
दृष्टि रया॥३॥ 

५९२. पाहातां पाहाणें दृष्टिही वेगळें। तें 
कैसें आकळे ब्रह्मतेसी॥१॥ पाहातेंचि पाही 
नाहीं तेंचि काई । गयनिच्या पायीं तूंचि होसी ॥२॥ 
स्वरूपी रमतां हृदयस्थ आपण । तयाचें स्वरूप 
आदिमध्य ॥३॥ बापरखुमादेविवर सगुणीं .न 
माय। निर्गुणीं दिसताहे जनीं रया॥४॥ 

५९३. श्रुतीं सांगितलें उपनिषदीं अनुवादलें । 
आम्हा लाधलें निरुतें वर्म । अनुभवे गोविंदु करितां 
अनुवादु। परब्रह्म अनुवादु तरि तें नव्हे॥१॥ 
बोलिजे तें नव्हे दाविजे तें नव्हे । गुरुमुखी पाहावें 
'परमानंदीं ॥२॥ अरूप परि बरवे दिसें । भीतरी 
कैसें निववीतुसे। अनुभविया प्रति बोलिजे 
लक्षण । ज्ञानदेवे खुण सांगितली ॥३॥ 


५९५. प्रकाशे देखिले त्याहूनि वेगळें । नाहीं 
तें धरिलें सोहं मार्ग॥१॥ या मार्गापंथीं तूं तुझें 
नाहीं। बिंब हारपलें तें तत्त्व पाहीं ॥२॥ बीजाचा 
प्रकाश तुझा तूं नेणसी । हारपलें मन हें दाही दिशी 
रया ॥३॥ पुराणप्रसिद्ध निवृत्ति लाधलें। गुरुमुखें 
लक्षीं चोजवलें रया॥४॥ 

५९६. आलाडु आडु पालाडु आडु मध्यें 
बाहे पाणी । तिही संधी खेळु मांडिला सितादेवि 
राणी ॥१॥ सुखाति चांदिणें राती । बहुतें खेळती 
येकु देखे ॥ २॥ खेळतां खेळतां नवल पाहे देखणा 
खीर खाये । सांपडे ते कोण्हा न संगे भोग्या शिवोन 
राहे ॥३॥ भोगिया सिवोन उतरला डायीं। ज्ञानदेव 
सांगे निवृत्तीच्या पायीं ॥४॥ 

५९७. एक पाहातां दुजें गेलें। शेखीं पाहातां 
सर्व शून्य जालें ॥१॥ पाहातां तयाचा विचारु । 
निवृत्ति जाणे तो श्रीगुरु॥२॥ एक मूळ एक 
आदि । शून्य मांडिली उपाधी ॥३। निवृत्ति दासाचें 
बोलणें । जाणे मीपणा उमाणें ॥४॥ 

ज्ञानपर 
आपल्या स्थिती संबंधाने जनाशीं उदार 

५९८. एकत्व बाही उतरला भक्त । द्वैतद्वेषा 
विरक्त पाहोनि ठेली ॥१॥ द्वेताची काजळी क्रोधु 
दशा पाजळी। नाहीं ते उजळी तमदृष्टी॥२॥ 
जंबवरी कामना आसक्ती मोहो। तंबवरी ग्रहो 
कल्पनेचा ॥३॥ ज्ञानदेवा चित्तीं आनंदमय हरी। 
हैताची कामारी नाईके कानीं॥४॥ 

५९९. आत्मरूपीं रूप रंगलें सहज। रिगोनि 
निजगुज सतेजीलें ॥१॥ तेज बीज बिवडा पेरिलेंनि 
वाडें। उगवलें चोखडें ब्रह्मरूप॥२॥ शांतिची 
गोफण उडविला प्रपंच। धारणा आहाच स्थिर 


५९४. निर्गुणाची वार्ता सगुणीं मांडीली। | केली ॥३॥ वेटाळिलें धान्य खळे दान दिठी । दिधलें 
सगुण निर्गुण दोन्ही एकरूपा आली ॥९१॥ सगुण | शेवटीं भोक्तियासी॥४॥ देते घेते जीवें नुरेचि 
नव्हे तें निर्गुण नव्हे। गुरुमुखें चोजवे जाणितलें । शेखीं। शिवमेव खोपी समरसीं ॥५॥ ज्ञानदेव म्हणे 
बापा॥२॥ रखुमादेविवरु साकारु निराकारु । निवृत्ति उदारा। ऐसा एकसरा तुष्टलासी ॥६॥ 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


८३ 


फाफराफपाफफाफरीफरेपाीपाीफापराीफाफप्री कपी कापा फीफपा२ फी फाीफाीफाीपाीफापापराफकाणाफपापराफफाफकाककपफीफफयाीफफफकर्ाफफ्कफफककककफकफ प पापात कफ ्फकफफाफफराफकफ 


६००. आदि मध्य आंत टाकोनि अवसान । | देखिला संतजनीं ॥४॥ 


करूं हरिध्यान सोहंभावें ॥१॥ दिवसा कामान 
रात्रीचा बडिवारु । हरिसपरिवारु हरि आम्हां॥२॥ 
जातीची विजाती नाहीं पैं कुळधर्म) कुळींचा 
कुळधर्म हरी आम्हां ॥३॥ ज्ञानदेव सांगे वेदशास्त्र 
थोर। सांगतसे विचार आम्हां तुम्हां ॥४॥ 

६०१. अवघ्या बाहीं म्यां व्योम कवळिलें। 
अवघां हृदयीं अरूप धरिले ॥९॥ अवघेपणें मी 
त्याचीच जालें । तेंचि पाबलें तदाकारें ॥२॥ कांहीं 
नहोनियां कांहीं एक जाले। अवघाचि शोशिला 
ब्रह्मरसु ॥३॥ रखुमादेविवरु अवघाचि धरिला । 
अबघाचि गिळिला अवघेपणें ॥४॥ 

६०२. तनु चोरिली कोठें मी पाहों । भूक 
लागली काय मी खावों॥९॥ पाहणें नाहीं काय 
पाहों । ध्यान नाहीं काय ध्यावों ॥२॥ भिंत नाहीं 


६०६. जगासि गौसणी ब्रह्मरूपें देखिली । ते 
मी अंतरीं पांगुरली अंतरामाजि॥१॥ अंतरींचे सुख 
अंतरीं निमालें। अंतर बैसविलें ब्रह्मपदीं॥२॥ 
बापरखुमादेविवर ब्रह्मपदीं देखिला। मजमाजी 
सामावला अद्वैतप्णें ॥३॥ 

६०७. आधींच तू ज्ञान वरी जालें। उन्मन हरि हें 
जीवन हृदयीं आलें ॥ १॥ स्थिरावले ध्यान ज्ञानाचीये 
वृत्ति। विज्ञानसंपत्ति साधलिया ॥२॥ अंधकारपट 
नासला समतेज । रामरूपी पैज दीपज्ञान ॥३॥ संत 
शांतशांति उलथिचा ठसा । कृष्णरूपीं दिशा तेजो 
तेज॥४॥ अलक्ष लक्षिते अगोचर पर। तेथेंही 
गव्हर संचले ॥५॥ ज्ञानदेवे सुखी जालीसे 
विश्रांति। परमानंद चित्तीं निरंतर ॥६॥ 

६०८. करीं बो अद्वैत माला केले इसन्यो 


काय चित्र लिहों। चित्र सरलिया तया नाहीं | सहिंवर। सिद्धपुरासि गयो। बोलु नाहीं तया 
ठावो जी देवा॥३॥ निवृत्तिदास म्हणे कैसें हो | दादुला भवसागरीं न सरत कौयो॥१॥ माहा 


काई । रखुमादेविवरा विठ्ठला ध्यायीं ॥४॥ 

६०३. तुडतालेवांचूनि अवस्था काईसी । दुजे 
तरी बोलों कवणासिगे माये॥१॥ अनुमानालागीं 
नुरिजे उरी। सांगतां लोकाचारी लाजिजे॥२॥ 
अबोलणेंसी बोलणें विनोदें॥ बापरखुमादेविवरा 
बिठ्ठला गुणनिधी॥३॥ 

६०४. मन सुमन घालूनि माळा। करूनि 
सकळा कळा गळां पूर्ण बो माये॥१॥ आउट 
पिठींची दुरुगिळी घातली । तेथें दोघें पुजे बेसविले 
पुजे बो माये॥२॥ तेथें अद्वैत अंगारु परोपरी 
वासु । करूनियां सायासु वैराग्य ज्ञाने बो माये॥३॥ 
ऐसा हृदयमंदिरीं दुर्गादेवीअंतरीं । रखुमादेविवरु 
निर्धारी बो माये॥४॥ 

६०५. दुधावरिली साय निवडुनि दिधली । तैसी 
परी जाली आम्हां तुम्हां ॥ १ ॥ धालों मी ब्रह्में उद्गार 
सब्रह्में । अनुदिनी प्रेमें डुलतसे ॥२॥ नाठवे आशा 
देहावरी उदास । मीतूंपण भाष चोजवेना ॥३॥ 


बऱ्हाडिणी नवजणी सांगातिणी सवें बारा 
सोळा । अनुहात तुरे बाजोनि गगनीं जगीं जया 
सोहळा । मान्हा पतीपर्यंत त्याले देखि बो जग 
जाया आंथला॥२॥ बाप दिन्हो ज्या घरीं त्या 
लेवो नाहीं। जाति ना कुळ त्यान्हा पालऊ धरि 
गयो तंब तो सूक्ष्म ना स्थूळ ॥३॥ ब्रिहति ब्रिहति 
मी गये तंब त्यान्हे माले धरे बो हाती । पाठिमोरा 
वरु बोलख्या त्याने मी बेसे पाठी॥४॥ निरंजनीं 
मंडप ध्याल्याबो। लज्ञविण जाया पाणिग्रहण 
ब्रह्मक्षरी । बोलीनें तंव त्यान्हे नेत्री दिन्हीं वो 
खुण ॥५॥ पांचजणी सावधान म्हणीयाबो । आशा 
सवती अडधरी। जननिककरंडिये देहे समाविन 
त्यान्हे माल दिन्हे चिर॥६॥ त्याचि सखिया 
मान्हीया येरि बों चौघीजन्हे। मिले सुमले येकी 
करोलीले । जासो यापरी चालविजे सुघरवासु ॥७॥ 
जान्हे सेजे मी पहुडणे तंव तो नपुंसकू बो। जया 
इंद्रियांविण जान्हा विस्तारु तो पुरुष जगी केसा वो 


रखुमादेविवर विठ्ठलीं मुरोनि राहिला। तो आनंदु  जाया॥८॥ सोहं बो घरदारीं नांदतां बोला धन्यो 


८ श्रीसकलसंतवाणी 


अफअफफफफफफाफअपधफफफभाप्रपाफफाधकफभपप्रप्रभधाभफफभप्रप्रभ्भरफफपकरप्रभपरभाभफधफफफफफापापभाप्र्रफफफपाभभाभ्फणभभपरफाध्र् 
येक पुत नाराज तोही योगिया चालवा व्याईसने | ऐसा हा जगभरी होत। कनक कांकणाीं 
मिबो जाया वांझ॥९॥ पांच तान्ही बो पांच पारिठि | रहात। तैसा अविकृती निरंतर॥४॥ जो मनबुद्धि 
पांच वो सत्य मान्हा पोटीं । अझुणी मी करणकुमारी | अगोचर । तोचि झाला चराचर। हा आत्मसुखाचा 


बो परपुरुवेंसी नाहीं जाया भेटी ॥ १०॥ मज चौघे 
दीर भावे राखती चौघी वो नणंदा आटिती । तेणें 
लागलें मज पिसें॥ बाईये बो तत्त्वमसी डोळां 
लेती ॥९९॥ ज्यानें माझें मन सुखी जाया निरालंबीं 
निरंतरी । राणे रखुमाई भ्रतार श्रीकृष्ण तो म्या दिठी 
ठो अंतरीं ॥१२॥ दशदिशा दाही जाण दस बो 
अकराबें मन । बारा सोळा मान्हा सखिया वेचिवोनी 
निजसजन॥१३॥ करि वो कांकण शिरीं बासिंग 
दाखडाव्या पंढरपुरासि गयो। बापरखुमादेविवरु 
विठ्ठलु त्यांणें चरणीं समरस गयो॥१९४॥ 

६०९. मी माझें मोहित राहिलें निवांत । एकरूप 
तत्व देखिलेंगे माय ॥ ९॥ द्वैताच्या गोष्टी हरपल्या 
शेवटीं विश्वरूपें मिठि देतु हरी ॥२॥ छाया माया 
काया हरिरूपीं ठाया। चिंतीता विलया एक 
तेजीं ॥३॥ ज्ञानदेवा पाहा ओहंसोहंभावा । हरिरूपीं 
दुहा सर्वकाळ॥४॥ 

६९०. आत्मतेजें तेज रब तेज बिंबे। 
जीवशिवी बिंबे ज्ञान तेजें॥१॥ तैसें तुज ज्ञान 
जालेरे हें काज॥ केशवीं विराज चित्त झालें ॥२॥ 
समाधिचें रूप रूपासि आलें काह्या। पसरुनी 


बिचार। आपविस्तार केला जेणें ॥५॥ तो जाणावा 
ज्ञसिरूप। निवृत्तिनाथाचें स्वरूप। एकदंत नामें 
ज्ञानदीप । बोध स्वरूप ज्ञान देवा ॥६॥ 

६१२. मी तूं प्रवृत्तिसी आलें । समग्र गिळिलें 
वासनेसी ॥१॥ नाहीं त्यासि मेरु केसा विवेकु । 
जनवन लोकु ब्रह्म दिसे॥२॥ उजडली शांति 
मावळली निशी । अवघा ब्रह्मरसीं पाजळलें ॥३॥ 
ज्ञानदेवा चित्तीं क्षमाचि उपजली । प्रवृत्त सामावली 
निवृत्ति रया॥४॥ 

६१३. दुरि ना जवळी त्रिभुबनमंडळी। ते 
मनाचा मुळीं बेसलेंसे॥१॥ पाहतां न दिसे 
भानुप्रकाशें। येऱ्हबी तें असे मशकिं रया॥२॥ 
बोलों जातां येणें जिव्हाचि खादली। पाहातां 
पाहातां नेली चर्मदृष्टी ॥ ३॥ दांतेविण जेणें स्थूळदेह 
खादले । शस्त्रेविण छेदिले लिंगदेह ॥४॥ त्वंपटिं 
सिद्ध निवृत्ति लाधलें। गुरुलश्षीं लक्ष हारपलें ॥५ ॥ 
निवृत्तिदासा तुम्ही बहुत न बोला । रखुमादेविवरा 
ध्याइजेसु उगला ॥६॥ 

६१४. अधीक देखणें तरी निरंजन पाहाणें । 
योगराज विनवणें मना आलें बो माये ॥ १॥ देहबळी 


बाह्या देता क्षेम ॥३॥ प्रवृत्ति निवृत्ति दोहींची | देउनि साधिलें म्यां साधनीं। यानें समाधान मज 
तटाक । उतरालासि एक सिंधोदक ॥४॥ क्षीर नीर | जोडलें बो माये ॥२॥ अनंगपण फिटलें मायाछंदा 
हरि जाला असे स्वादु। अवघाचि गोविंद नाना | सांठवलें। सकळ देखिलें आत्मस्वरूप वो माये॥ ३॥ 
देहीं ॥५॥ निवृत्तिसंपत्ति आलिया पैं हाता । तत्वीं | चंदन जे जेविं भरला अश्वत्थ फुलला तैसा म्यां 
शैत्व निमथा उलथा तूं ॥६॥ देखिला निराकार बो माये॥४॥ पुरे पुरे आतां 
६१९. प्रथम नमूं तो गुरुदेवो। जेथें निमाले | प्रपंचा पाहाणें । निजानंदीं राहणें स्वरूपीं वो 
भावाभावो। अनादि स्वरूप स्वयमेवो। तो आदि | माये ॥५॥ ऐसा सागरु । रखुमादेविवरु । विठ्ठल 
देवो नमियेला॥१॥ जे हें मनाचें पैं मूळ। जेथे | निर्धारु । म्यां देखिला बो माये॥६॥ 
ट्वैताचा दुष्काळ। स्वरूपीं स्वरूप केवळ। तो ६१५. पंधरयाची खाणी अनर्घ्यरत्नाचें 
अढळ नमियेला॥२॥ हें जग जेणेंसि संचले । परी | पाणी । तें निरंजनीं वनीं शोभतसे बो माय॥१॥ 
कोठें नाहीं नाडलें। जेविं हालिया अंतराळें । तैसा | गुणांची लावणी लाविली गगनीं । निरंजनीं निर्गुणीं 
सर्व मेळे असतांही ॥ ३॥ ऐसा सर्वांअतीत। परी | आधथिले बो माय ॥२॥ पूर्णानंद सच्चिदानंदकंदु तो 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


८५ 


अभ्फफफफभपरभफफभाभधफफभरफफभप्रभकभम्रभरभभफफभपरफफफभधरममपाकधाभभभफफभफभाभफभभफणभधाभभभरफअभफणप्रभफभफभणफणप्रकक्प 
निरंजनीं स्वादु आळवीतो माय ॥३॥ लक्ष कोटी | निजध्यासु । निरंजनीं सौरसु करीतसे बो माय ॥५॥ 
एकला अनंतगुणी जाहाला । तो अंगें अंगवला | आतां आहे तैसा असो माझ्या हृदयींच बसो। हा 
निजस्वरूपीं बो माय ॥४॥ ब्रह्मरसें भरला दाहीं | रखुमादेविवरु विठ्ठलु बो माय ॥६॥ 


दिशा व्यापिला। आनंदु सच्चिदानंदी बोसंडला 
वो माय॥५॥ ऐसा सुखसंबादु सागर भरला। 
रखुमादेविवरा विठ्ठला बो माय ॥६॥ 

६१९६. पुरे पुरे बो आतां जिणे निमालें। 
मज निरंजनी आफाविले गोंबळें बो माय ॥१॥ 
आणिकाची चाड न लावावो मातें । एकल्या अनंते 
मज बरवें केलें बो माय॥२॥ तें परदीपीं उसळलें 
अंधारें फेडिलें। कोडे कवतिकें जोडलें स्वरूप 
बो माय॥३॥ आतां मी वेगळावलें पांचाहुनी 
जाहालें॥। परब्रह्म जोडलें किरु बो माय ॥४॥ 
ऐसा जगजीवनु जोगावला जगमूर्ति देखिला । तो 
जगदेश्वर फळला निरंजनी बो माय ॥५॥ भुक्तीभरीं 
निडारला निजानंदु धनावला। रखुमादेविवरु 
स्थिरावला हृदयीं बो माय ॥६॥ 

६१७. ठसावलीं देहीं परब्रह्म मूर्ति। सोहं 
शब्दीं गती प्राप्त जालीवो माय ॥ १॥ सहजीं सहज 
स्थिति। जाली बो माये॥२॥ विरालीं अष्टांग 
देखोनि गोमटे । पाहातां प्रेम फुटें पातीं श्रमती 
वो माय ॥३॥ अष्टभुजांचिया रिघालीये खेवा । तंव 
विश्वाचा बाहूबा देखिला बो माय ॥४॥ नसमाय 
लेववितां लेविविजे केसेनि। निरंजन अंजनीं 
लेईजे बो माय॥५॥ हे भुली सांडूनि भुलवी 
'परमबोध बोधवी। तोहा रखुमादेविवरु विठ्ठल 
बो माय ॥६॥ 

६१८. अमित सूर्य प्रकाशले तेज उदयो 
जाहाले। ज्ञानज्योति फांकले दुणावोनि वो 
माय॥१॥ दामोदर नामें मना बांधिले दावें। 
निरंजन म्हणावे आपणा वो माय॥२॥ गुणचि 
नाहीं त्यासी काय लाऊं गुण। अतीत निरंजन 
देखिला वो माय॥३॥ डोळा जरी पाहीं तरि बो 
डोळियासि आरुवारु । सेऊं म्हणो तरि पारु न कळे 
खेवोबो माय ॥४॥ आतां असे हव्यासु लागला 


६१९. थोकलें याच्या गुणीं तनुमनासहित। 
त्या निजतत्त्वीं प्रीत निमालें बो माय ॥१॥ साहीं 
संवादले चौघे अनुबादले। पुरोनि उरलें म्या 
देखिलें बो माय॥२॥ कापुराची भांडुली परिमळें 
भरली । दीपीं उजळी रूप नासले बो माय ॥३॥ 
तेथें नाहीं ल्याया रूप ना छाया। ऐसी ज्योती 
कर्पूरची उजळल्या वो माय ॥४॥ तेथें नाहीं उरवणी 
एकला एकपणीं । देखतांचि नयनी उमळला वो 
माय॥५॥ ऐसी जाली प्राप्ती खुंटली मागिल 
गती । रखुमादेवीपती जोडला बो माय ॥६॥ 

६२०. ठकपरी धरिला मनोवेगें बांधला । तो 
ठेंगणाचि जाहाला अनिवाड बो माय ॥९॥ समाधी 
ध्यान निजध्यासिं आरुढलें । तंव अवघेंचि पारुषलें 
अभाव बो माय ॥२॥ हा असो जेसा तैसा हृदयमंदिरीं 
ऐसा । परपुरुषीं अपैसा अनुसरलें बो माय ॥३॥ 
बरवा देखोनि न्याहाळीं दिव्य कांति झळाळी । 
परब्रह्मीं दिवाळी चहूंदिशांची बो माय ॥४॥ त्यानें 
निवाला मनु भेटला जगजिबनु। तो आनंद सुख 
गहनु उचंबळे बो माय ॥५॥ हा निरालंब बोळवा 
भक्ति भावें मिळाला । रखुमादेवी दादुला विठ्ठल 
राणा बो माय ॥६॥ 

६२९. पाहातां सप्त पाताळें एकविसांवेगळें । तें 
निरंजन आगळें खुतलें डोळांगे माय ॥१॥ पांवा 
वाहे तळालोरी नादु उमटे अंबरीं । तया सुखसागरीं 
बुडालें वो माय॥२॥ सुखसंवादु लागला जिवनी 
जिवनु भेटला । भेटीं देऊनि गुंतला मनोमंदिरीं बो 
माय॥३॥ आतां न सोडी न राहे आणिकु न पाहे! 
तंब हाचि लवलाहे मिळाला बो माय॥४॥ आवडी 
रिघालें घर आपुलें। सहजीं सामावले स्वरूपी 
वो माय॥५॥ वैराग्य-भक्ति्ञानाची माउली । ते 
रखुमादेविवरविठ्ठली भेटली बो माय॥६॥ 

६२२. जनीं वनी हरी आहे निरंतरी । बोलिली 


८६ 


श्रीसकलसंतवबाणी 


फाऊफफपा याक फीपाीपाीपाीपातापालाफापाताकयकफफफफफफफफपकफकफकफफपाफफफफपफाफफाफफफिफफिफफफफफफफपिफफफफाफफफिफपाीफकफफफफिफाफफफक 
| ण्यंचीमाीळाधी नी ळांमीधयधळामी ळं ाच डी नामीाधीांघकानंधीीळांधी काशीची वाशी वाशी वाती अंशी नशी वनदीळाधीळाधी कांशी ळांधी काभ कांडी कधी कांधीतळाधीळांनीळाभी धीमी जो णौतीन्याीळीनिळांशी आंधी ळांधीकांधी जांभळाची ळी न्क वी कानी कणी ळाधी धी धी ळाभीळांधीळाभीळांधीळाभीळांधीळांधीळांधी वाजी कांती िकांतीन्यांधीजांधी ळी आधी ळांनी ळी “धी जांनी 1वीाांनीळाभी कानी 


वैखरीं व्यासमुखें ॥१॥ जगजीवई श्वर क्षरला | बापरखुमादेविवर त्रिपुटीं न दिसें। रसीं सर भासे 


चराचर। लक्षालक्ष पार अलिप्तपणें॥२॥ चहूं 
देहां ग्रासी व्याला तत्वें तत्वेसी। हरि वैराटेसी 
एक वृक्ष ॥३॥ ज्ञानदेवो म्हणे वृक्षही वक्ष न 
होणें । असोनि नसणें सुमनीं जैसें ॥४॥ 

६२३. संसारसातें आलों मी पाहुणा। दिसे 
दोन्ही आनंदा पाहवायासी ॥१॥ तव त्याचे तेजें 
झडपिलें मज। मजमाजि काज होऊनि ठेलें॥२॥ 
चित्त जव निवडी तब आपणहि पळे । अवचितें 
जवळ येतु असे॥३॥ जाऊं पाहे परता तब नेतु 
असे पंथा। वैकुंठींच्या कथा आपण सांगे ॥४॥ 
एकरूप दिसे तब सभोंबता आपण। अवघा 
नारायण अवघा नारायण ज्ञानदेवा॥५॥ 

६२४. आदिमध्यअंत तुजमाजि बिंबे। ब्रह्मी 
ब्रह्म थांबे लबण जळीं ॥ ९॥ तेसें झालें ज्ञाना उन्मनी 
उलथा । प्रपंच चळथा उडालिया॥२॥ रिगु निगु 
काज जालें तुझें घर। अवघाचि संसार कळला 
आम्हां ॥३॥ गोप्य गुजराज उमजलासे हरि । दिसे 
अभ्यंतरीं आत्माराम॥४॥ न दिससि ज्ञाना देहीं 
तुझ्या राम। घेतला विश्राम ऐसे दिसे॥५॥ 
निवृत्ति निवांत समरसें पाहात । अवघाचि दीसत 
देहीं विदेही ॥६॥ 

६२५. सुखीं सुख मुरे तेथें कोण झुरे। जळी 
लवण विरे तेंसे जालें ॥ ९॥ ज्ञान ते विज्ञान प्रंपचेंसि 
भान। तेजोरूप गगन बिंबलें दिसे॥२॥ आत्मा 
आत्मरूप परमात्मा समीप) कोटि कोटिरूप 
एकलेंचि दिसें ॥३॥ नाना तेजी भासे प्रपंचप्रकाशे । 
विरुळा समरमें ध्याये त्यासी ॥४॥ ऐसे जालें तुज 
प्रगटलें निज। कासवीचें बीज अंकुरलें॥५॥ 
निवृत्ति निजबोध आनंदादि कंद। शाखादुमभेद 
हरि जाला ॥६॥ 

६२६. सुवेळेची शेज आवेळे घातली । निवृत्ति 
मोहिली निसंदेह ॥१॥ मोह न खुंटलें ममते तुटलें । 
'एकरसी भरलें तत्वीं तत्व ॥२॥ प्रपंचाचे घरीं दिसतें 
कारण। अवघे निराकारण तत्वीं तत्वमय ॥३॥ 


हृदय दीपीं ॥४॥ 

६२७. जुगादीचें जुग युगादिचें युग। लक्षा 
आदिलक्ष मावळले गे माये ॥९॥ मावळल्यावीण 
भ्रांति जाल्या कोण्ही । निजब्रह्माची खाणीं ठायीं 
न पडेगे माये॥२॥ रखुमादेबीवर निघोनि घेतला । 
निर्गुणचि जाला तयासहितगे माये॥३॥ 

६२८. आत्मा आंगे प्रसिद्ध देखिला । अंतर्बाह्य 
अलिप्त व्यापला॥१॥ देखिजेसें नाहीं देखिला 
म्हणती काई । देखणें तें देहीं देखतुसे ॥ २॥ रूपरेखा 
नाहीं लक्षावा कवणें ठायीं। लक्षीं लक्षितांही 
परतल्या दृष्टी ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणें आनंद होईल 
पूर्ण। अनुभवें तेचि खुण देखतसे ॥४॥ 

६२९. गगन डोळां भासलें तें वाहाटुळीनें 
कवळिलें। तेथें काहीं एक उगवलें रूप अरूप 
बो माये॥१९॥ पूर्ण पीठिका टाकुनी मायास्तंभ 
उभउनी। निजानंदी माळ घालुनी तंब तो वरिला 
बो माये॥२॥ हा कामीं कामरंजनु गुणहि निर्गुण । 
पाहातां परिपूर्ण तरी तो सहज वो माये॥३॥ हा 
पुरोनि उरला नयनीं बोसंडला। बापरखुमादेविवरा 
बिठ्ठला तरि तो वबरिला वो माये॥४॥ 

६३०. चहूंदारवंटा बोलांडुनि बोजा । अंतरीं 
आत्मकाजा बोधिलें बो माय ॥१॥ आनंदाचे 
चक्षु उघडी पातीं। शब्दा निःशब्दां अतीति 
मी जाहालिये बो माये॥२॥ पांगुळें इंद्रियेग्रामु 
संबादे आत्मरामु। तो ईश्वरु पूर्णकामु मज भेटवा 
वो माय॥३॥ तेथें गोरस जालालें ज्ञाना अंतरीं 
वबोजावलें। सदेवपण आलें मज वो माय॥४॥ 
पाहतां ठेंगणे डोळे न्याहाळितां आगळें। ते 
पदप्राप्तीबेगळें सगुणनिर्गुण बो माय ॥५॥ ऐसा 
हा दिपीं दीपपरनायकू । रखुमादेववरु एकु जोडला 
बो माय॥६॥ 

६३१९. गगन डोळां भासलें। तें बाहुलिनें 
कवळिलें। कांही एक उरलें रूप अरूपीं वो 
माय॥१॥ पूर्वपिठिका सांडूनि मायास्तंभ 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


८७ 


फालापाताफातालयापाीयकफ्ाफफायाफतपापापाीपापापापापापापाफर्याफपाफफाफफयपाीफीपाीफााफफफाककपा फी पा फफफफफफफफिफफफफफफिफकफफकफफफफफफफफफिफफफफ 
उलंघुनी। निजानंदी माळ घालूनि म्यां वरिलें बो | माय ॥३॥ हा पुरोनिया उरला निजानंदु सांवळा । 
माये॥२॥ तो कामिक कामिनी निरंजन निर्गुण | रखुमादेविवरु जोडला कष्टीं बो माय ॥४॥ 


निर्गुणी । पाहातां पूर्णापूर्ण सहज बो माय ॥३॥ हा 
भरोनियां पुरला नयनीं बोसंडला । रखुमादेवीवरू 
विठ्ठला मिळाली वो माये॥४॥ 

६३२. नव्हे त्याची दुराश म्यां सांडिली वो 
आस । ज्ञानवैराग्यभक्तिसार बोळला बो माय ॥१॥ 
संभोगबोवरीं होतिये निदसुरी। योगिणी खेचरी 
मज जागविलें बो माय॥२॥ ऐसा हा योगिराजु 
तो विठ्ठल मज उजू) बापरखमादेविवर देऊं ठेलें 
बो माय ॥३॥ 

६३३. दृष्टीचें गुज संच्चिदानंद सहज! तें 
चक्षूच्या अंतर निज निरोपिलें बो माये॥१॥ 
अनुवादु खुंटला एकपणें एकला । संबंधु तुटला 
मागिलाचा बो माय ॥२॥ पुरती दृष्टी पूर्ण ब्रह्मींच 
भासली त्या सुखा दोंदुलीं बाढलीबो माय ॥३॥ 
अवलोकितां न अवलोकवे बोलिजे तेसा नव्हे । हा 
रखुमादेविवरु भावें माथिला बो माय ॥४॥ 

६३४. ब्रह्मपदाची प्रास्ति उमगेल दृष्टी । परम 
चैतन्यांचे पोटीं विश्वंभर बो माय ॥ ९ ॥ अवघाचि 
देखिला अवघा मालवला । देखोनि निवाला जीवगे 
माय॥२॥ कापुराची पुतळी कर्पुरदीपु पाजळी । तैसी 
मी त्याच्या मेळीं जाहाले वो माय ॥३॥ तेथें रूप 
ना छाया त्रिगुण ना माया । रखुमादेविवराचिया 
उपाये बो माय । 

६३५. अंजनी अंजन साधिलें निधान। 
द्वैता८्वैतघन विज्ञानेसी ॥१॥ सारिलेसें द्वैत अद्वैत 
सफळ।। निर्गुण निर्मळ निवळलें॥२॥ साध्य 
साधक वस्तु आलिया पें हातां। मुरडोनि पाहतां 
वस्तुमय ॥३॥ ज्ञानदेवी साध्य अज वस्तुचे । देहीं 
देह साचें नुरे तरी ॥४॥ 

६३६. न चुकतां चुकलें। संसार वाटे 
भांबावलें। अवचितें पडले ज्ञानपेठे बो माय ॥९॥ 
माझा निवृत्ति तूं सारा लाधला विकरा । गिऱहाइक 
पुरा विठ्ठल गे माय॥२॥ कांहीं नाहीं उरले प्रेम वो 


६३७. न गणवे परिमाणें न बोलवे अनुमानें । तो 
सहज निर्वाणी ज्ञाने फळला बो माय ॥ १ ॥ मुक्ताची 
साउली मजवरी पडली । ढेसी ढेसी बोल्हावली 
अमूर्तधारी बो माय॥२॥ तेथें एक नवल 
वर्तलें बो साजणी | सांगतां मिठी मौनी पडली 
बो माय॥३॥ ऐसा परोपरी फळला दिव्यरूपें 
'फावला। तो रखुमादेविवरु जोडला वो माय ॥४॥ 

६३८. झानाचें गरोदर वाढलें परपुरुषें 
व्यभिचारिणी ऐसें म्हणती लोक वो माय॥१॥ 
नव्हे व्यभिचारिणी नाहीं मज कोणी । पाहतां 
निर्वाणी सहज जोडलें बो माय ॥२॥ निवृत्ति 
पुराडला देहेभाव चोखाळला । अंगेंसि मर्दिला 
ब्रह्मरसु बो माय ॥३॥ आतां उजरणी येई भ्रांती 
नलगे माझ्या चित्तीं। उजरणी सहजगती जाली 
बो माय॥४॥ आतां असो हें बोलणें दुर्जना हें 
सांगणें । चिदानंदघन तेणें वाढलें बो माय ॥५॥ 
ऐसा देखणिया देखिला निजगुप्त प्रकाशला । तो 
रखुमादेविवरु मज फावला वो माय ॥६॥ 

६३९. आपला गुणग्राम सांडूनियां गेलिये। 
निवांत राहिलिये निर्गुणी बो माय ॥१॥ परोपरी 
पहातां सर्वरूपीं गोपाळ। तो मजपासीं परी खेळ 
न लगतां वो माय॥२॥ अनुवाद खुंटला सर्वांगें 
भेटला । गुणग्राम तुटला सहज वो माय ॥३॥ ऐसें 
म्यां रूप आपुलें आपणचि केलें। रखुमादेवीवरे 
बिड्ुलें बो माय॥४॥ 

६४०. पुरे जरी म्हणों तरी अमित 
पुरला । पुरोनिया उरला तेजःपुंज बो माय ॥१॥ 
ज्ञानाचे खाणीं माणिके निर्वाणी लाधले मी 
निर्गुणी निरालंब बो माय ॥२॥ आत्मत्वाचिया 
परी खेवणिलीं भूषणें। तें मी आवडीचें लेणें 
लेइलें बो माय॥३॥ हा सुजडु जडला विटेसि 
लाधला । त्या रखुमादेविवरा विठ्ठला मी न्याहाळी 
बो माय ॥४॥ 


८८ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफफफफकफफयायापाालडफफीककापाीतफयाफयाफार्कीफापाीपाफपाफाफपाफफाकापाीफाणापाीपाीपाफापाफाफापाफाफफफपा पा याीफाााणापाफपफरीफाीफपाीपाीफाीयाडापाीयाअाफाशप्राफ्रिफाताफफ 


६४९. जाणोनि नेणपण अंगीं बाणले। 
नेणोनियां जाणपण सहज नेणवलें बो माय ॥१॥ 
आत्मज्ञानाची गति जाली बो निवांत । प्रबोधतत्व मी 
पावलें बो माय ॥२॥ पाचारिलें अवस्था स्वभावें 
जाहल्या । म्हणोनि विसरल्या देहभाव माय ॥३॥ 
गुरुमुखें जै जोडे तें फिटे सांकडे । रखुमादेविवर 
कोडें कवतिके बो माय ॥४॥ 

६४२. अंजनी संपूर्ण ठेऊनियां जन। ज्ञानी 
ज्ञानघन निरालंबीं ॥९॥ आदि मध्य आंतु दिसोनियां 
दिसे। पाठीं पोटीं दिसे निघोट रया ॥२॥ श्रवणनयन 
जातिगोतपूर्ण। जीवशिवा खुण आसपणें॥३॥ 
ज्ञानदेव म्हणें वाच्य वाचक योगें। हरिविण 
वाउगें नाहीं रया॥४॥ 

६४३. ज्ञानध्यानपटीं तंतु पैं मनाचा । हरिरूप 
वाचा सारीपाट॥१॥ स्वरूपकामारी वागपुष्पें 
चारी । विरळा मापारि जाणें खुण॥२॥ त्रिगुण 
सबडी घालुनि उलथी । एकरूपपंक्तिजेवि नरु ॥३॥ 
ज्ञानदेवा घर तत्वता निर्गुण । परेचें संपूर्ण घर 
केलें॥४॥ 


ज्ञानदेवा जप हरि आत्मा माझा । चिंततां नलजाये 
तूं वेगीं ॥४॥ 

६४७. सायुज्य सदन श्यामाचिये घरीं । 
हृदयकल्हारीं श्यामतनु ॥९॥ सचेत अचेत नित्यता 
विरक्त । असोनि अलिप्त जन्ममरणा ॥२॥ नारायण 
साध्य साधक साधिता। विग्रह पूर्णता आंगी 
लागे ॥३॥ ज्ञानदेवी मोनीं गुणग्रास धाम । सर्वत्र 
आराम हरी माझा ॥४॥ 

६४८. मोहाचें मोहाळ सांगितलें एकीं। पाहतां 
परिपाकीं मोहाळ नाहीं ॥१॥ मोहिलेची दिसे 
मोहामाजी रसें। नसोनियां भासे तदात्मक ॥२॥ 
बिजीं बिज हरि दिसोनि अविट । विटोनीयां नीट 
कळिका फाकें ॥३॥ बापरखुमादेविवरा आबोला 
सवळे। अवघेचि निवळे गुरुकृपा॥४॥ 

६४९. एकि म्हणे ग्रह दुजी म्हणे मोहे । एकीनें 
सोहं सांगीतले ॥९॥ कोहं वाचे वारी सोहं ममतें 
सारी । वैकुंठीची दरी उघडली ॥२॥ ककार भेदीला 
मकार शोधीला । ओंकार निमाला तये स्थानीं ॥३॥ 
ज्ञानदेवी ओहं सोहं गिळिलें पैं कोहं। नाहीं आम्हां 


६४४. मृत्युचेनि मापें जे जे गेले प्राणी। तयाची | मोह कल्पनेचा ॥४॥ 


शिराणी यम करी ॥९॥ यम नेम धर्म आम्हां नाहीं 
कर्म। अवघेंचि ब्रह्म होउनि ठेलों ॥२॥ द्वैतभाव 
ठेला अविनाश संपन्न आपेंआप जनार्दन येईल 
घरा ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे काज सरलें संसारी । चारीही 
मापारी गिळूनि ठेलों॥४॥ 

६४५. स्वरूपी पाहातां लक्षलिही घेतां। अरुप 
अनंता गुणी नाहीं ॥९॥ कैसेनि स्वरूप प्रकाश पें 
दीप। एकीं एका सोप आकळे कैसें ॥२॥ नाहीं 
या आधार आधारासि निर्धार। परेसि परे पार 
'परमतत्व ॥ ३॥ ज्ञानदेवघरीं पश्यंती बोबरी । वेदश्रुती 
घरीं दीप केले॥४॥ 

६४६. लवण पवन जळापासाव धीर । पावन 
समीर रबी तया ॥९॥ तेज दौप्तीं आत्मा इंद्रिया 
प्रकाशी । अमरसुनी ग्रासी दिव्य तेज॥२॥ पंचक 
दशकत्वता विचारी । एकरूपें सरी ग्रास त्याचा ॥३॥ 


६५०. दुजेपणीचा भावो आम्हां नाहीं ठावो । 
सर्वी सर्व देवे आकारला ॥१॥ कैसें याचें करणें 
सांग आम्हां माय । कामधेनु होय कल्पनेची ॥२॥ 
नित्यसुखवेधें वेधली कामना । कृष्णीं कृष्णनयना 
एक तेजे ॥३॥ निवृत्ति साचार ज्ञानदेवी आचार । 
'कृष्णचि परिवार क्षरलासे॥४॥ 

६५१९. अवघेनि मनें दोहीलिया धेनु । 
प्राणापानीं प्राणु जीवविला॥१॥ तें रूप परब्रह्म 
प्राणे प्राण सम। करुनियां नेम जपों आम्ही ॥२॥ 
नेणो धूर्ति मूर्ति कैची हे प्रवृत्ति । कृष्णेंचि समाप्ति 
सर्व करूं ॥३॥ निवृत्तिचें तारूं कृष्णीं कृष्णसुख । 
ज्ञानदेवा चोख दिधलें नाम॥४॥ 

६५२. निर्गुणाची छाया सगुणीं बिंबली । तत्वीं 
तत्त्वे गेली अनुठाया ॥९॥ निश्चवळीं निश्चळ नलगे 
आळुमाळ। तत्वता अढळ तें वेगळेची ॥२॥ नातळतां 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


८९ 


फ्रफापराफफीफीयापापापापाफपातफपीफीपफपाीपाी फफाफाफपरापाफफाफफफफीपाीफाफफफफफफफय२ फे२0फाेफपा२ फ्डपरीफफीफफाफफीफाफपाकाफाकाकाककफकफकफकऊका ऊफ ककपाफ फक 


पंथी शब्दाचा सुहावा। परेसहित दोहावा भरला 
दिसे ॥३॥ ज्ञानदेवी रम्य दिसोनि न दिसे । निराकारी 
भासे तदाकारें॥४॥ 

६५३. दिपाचेनि तेजें पैस घेती माया। जाय 
सांगाबया द्वेतभावो ॥९॥ द्वैत नाहीं अद्वेत नाहीं । 
ठाईंचा ठायीं एकतत्व॥२॥ तैसे रसमय तेज 
स्नेहार्णव बीज। छाया मोहबीज अकळ दिसे ॥३॥ 
बापरखुमादोविवरु वबोतली पैं कळा। न दिसोनि 
सोंबिळा दिस दिसो॥४॥ 

६५४. सगुणीच्या रातीं निर्गुण दिवटा । सांगती 
चोहटा वाग्पंथें ॥१॥ वागेश्वर हरि वाचेचा वाचक । 
आधीचाही अर्क दीपतेजें ॥२॥ साकारीं निराकार 
बिंबीं बिंबाकार। अवघे माजघर बिंबलेसे॥३॥ 
बापरखुमादेवीवरु 3३*तत्सदाकार। निवृत्ति निर्धार 
माजीबटा ॥४॥ 

६५५. सामता वसोनी मायेसी पर । विज्ञान 
हें घर जीवी वसे॥१॥ ज्ञानी बसोनि ज्ञानी न 
दिसे। बिंबी बिंब रसें समता शांति॥२॥ आपी 
आपरस जनवनदारा। विज्ञान उभारा भावी 
दीसे ॥३॥ बापरखुमादेवीवरु उभारण हरि। दिपु 
माजघरीं ठेविला असे॥४॥ 

६५६. वृत्तीचा उच्छेद मना निग्रह) धारण 
विग्रह तेजतत्वीं ॥९॥ ब्रिंबामाजि बिंब हरपलें 
स्वयंभ। मायेचा पै लोभ अरता जाला॥२॥ नाहीं 
तेथें छाया मायेचा विलास । घरभरीं पैस दीपीं 
रया ॥३॥ बापरखुमादेविवर ज्ञानदेवा धन । वस्तूची 
बिवरण तेजाकारें॥४॥ 

६५७. ज्योतिस ज्योती मेळउनी हातीं । तव 
अवचिति झोंबिन्नली॥९१॥ अद्वैत पाहतां न दिसे 
गुणमेळु। गुणा गुणीं अडळु ठाउका नोहे॥२॥ 
शून्याहि परता आदि अंतु नाहीं। तो असोनियां 
देहीं धांबो सरे॥ ३॥ बापरखुमादेवीवरु विसरता 
धांब। हरिरूपभाव दीपकळा॥४॥ 

६५८. कापुराची सोय कापुरीची माये। 
परतोनि घाये नेघे तैसी ॥९॥ असोनि नसणें सर्वत्री 


दिसणें। हरि प्रेम घेणें पुरे आम्हां ॥२॥ सुखरूप 
जीव असतांची शिव । हरपले भाव विज्ञानेंसी ॥३॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठल सुखाचा । तरंगुही नांवाचा 
परतेचिना॥ ४॥ 

६५९. आदि मध्य अंत सर्वसम हरि। 
घटमठचारी भरला दिसे॥ ९१॥ देखिलागे माये अलक्ष 
लक्षीतां। शांति पक्षवाता समबुल्धि॥२॥ भावबळें 
धन अलोट अभंग । चित्संगें भंग प्रपंचाचा ॥३॥ 
ज्ञानदेव बोले नित्य नाम प्रेम। तेथेंचि विश्राम 
हरिचा असे॥४॥ 

६६०. अंतरींचा विस्तारु ब्रह्मी पाल्हायिला । 
तेथें एक मनु सिद्ध साधकु भला॥ १ ॥ तेणें केलें 
अनारिसें केलें अनारिसें। पाहों गेलें सरिसें सार 
पावलेंगे माये॥२॥ तेथें क्रग्यजुःसाम भुलले | तें 
माझ्या ठायीं फुलले ब्रह्ममय ॥३॥ रखमादेविवर 
अंतरब्रह्मी तरंगु जाला । ब्रह्मठदधी सामावला मज 
घेऊनि माये ॥४॥ 

६६९. निर्गुणाचे हातीं व्यवहारु पडिला । 
दाईजपणें मुकला साभिलाषे॥१ ॥ निरंजनवनीं 
धरीन मुरारी। भाग अभ्यंतरीं घेईन देखा॥२॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु सोविळा। भाग मज 
आला हरिहरु ॥३॥ 

६६२. एकभान गिळुं दुजें द्वैत उगळूं। कासेवी 
चामे गिळूं सगळा ॥१ ॥ पोटभरू येणें वैकुंठीचें 
पेणें। सेवासुख जाणे कृष्णसुखीं ॥२॥ डोंगर सकळे 
मायेचे मोकळे । प्रपंचा नाकळे या हेतु॥३॥ 
ज्ञानदेवा साध्य ज्ञानाचे उपाध्य। येर तत्व बोध्य 
मुक्त केचें॥४॥ 

६६३. ध्यानधारणामंत्र साधन। त्रिकाळीं 
जपन अजपासिद्धी ॥१॥ नटकेचि अटकु ठाईचेंचि 
निर्गुण । मज कवणें ठाई घेऊनि गेले॥२॥ देश 
वाढले देश आटले । चहूंद्वारी कोंदलें ब्रह्मतेज ॥ ३ ॥ 
रखुमादेविवरु अठांगी आगळा । सप्तधातूं वेगळा 
ब्रह्मठदधि ॥४॥ 

६६४. विश्वाचे आर्त माझे मनीं प्रकाशलें। 


९० श्रीसकलसंतवाणी 


अवघेचि जालें देहब्रह्म॥ ९१॥ आवडीचें वालभ | देखिला। आटकु टाकला द्वैताकारे रया ॥३॥ 
माझेनी कोंदाटलें। नवल देखिले नभाकारगें ६७०. पाहातां बटाचा बिस्तारू कैसा । शाखा 
माये ॥२॥ बापरखुमादेविवरु सहज निटु जाला॥ | फुटलिया कळिया तेसा॥१॥ सांगा लपणें तें 
हृदयी नटावला ब्रह्माकारें॥३॥ काय जालें। वटीं विस्तार दोही हारपले॥२॥ 

६६५. अनुभव जाला प्रंपच बुडाला। | बिशुद्धचक्रीं मेरु हा नेडे। तेथें परदीपीं साहित्य 
आपुला आपण देखिला सोहळावो माये॥१ ॥ | जोडे॥३॥ बापरखुमादेविवरा विठ्ठला । मनोमानसी 
आपण जाणतां आपण मी जालिये। आपणापें | तयां सामावला ॥४॥ 
विसरलिये नेहटीं बो माये॥२॥ आपुला म्हणोनि ६७१. जाणों गेल्यें तंव जाणणें राहिलें । पाहो 
अवघा आलिंगिला। अवघा देखिला अवघेपणें  गेलिये तंब तेंचि जालेंगे माये । इंद्रियांसहित चित्त 
बो माये॥३॥ ऐसे जाणोनि ठकलें ठकोनियां | ठकलेंचि ठेलें । मी माझें विसरलें स्वयें भाव ॥ ९॥ 
ठेलें। रखुमादेविवरेविठ्ठलें बो माये ॥४॥ ऐकोनि देखोनि मन होय आंधळे । परतोनि मावळे 

६६६. दुजेपणींचा भावो । माझिये ठाउनि | नाहीं तेथें ॥२॥ अविद्या निरसली माया तुटली । 
जावो । येर सकळिक वावो । म्यां त्यजियेला ॥१॥ | त्रिगुण साउली तेथें रूप कैचें। चांग विचारीलें 
माझें मी जाणें। अनु कांही नेणें। अनुभविये | विवेकें उगवलें। ज्ञान हारपलें तयामाजी ॥३॥ 
खुणें संतोषले॥ २॥ माझा मीचि श्रोता । माझा | मुकियाचे परी आनंदु भीतरी। अमृत जिव्हारी 
मीचि वक्ता) मीचि एकु दाता। त्रिभुवनीं ॥३॥ | गोड लागे । बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु जाणे । संत 
'एकल्यानें एकला। अनंतरूपें देखिला । दुजेपणा | ये खुणें संतोषलें ॥४॥ 
मुकला । ज्ञानदेबो॥४॥ ६७२. माझें स्वरूप म्यांचि श्ंगारिलें। निर्वाणी 

६६७. योगिया दुर्लभ तो म्यां देखिला | म्या केलें लयाकार॥ १॥ आपुली सोसे वाढवावया 
साजणी | पाहातां पाहातां मना नपुरे धणी ॥१॥ | गेलें) तब आपणचि ठेलें आपण्याठायीं॥२॥ 
देखिला देखिला माये देवाचा देवो। फिटला | सहजगुणाचे निर्गुण बो केलें। माझें म्या पाहिलें 
संदेहो निमालें दुजेपण ॥२॥ अनंतरुपें अनंतवेषें | मन मावळुनिगे माये॥३॥ तीन चारी मिळोनि 
देखिलें म्यां त्यासी । रखुमादेविवरीं खुण बाणली | येके ठायीं घातलीं। बापरखुमादेविवरा विठ्ठलीं 
केसी॥३॥ 'फावलीं ॥४॥ 

६६८. नादबिंदकळाज्योति स्वरूपी विलया ६७३. येकी सांगे मातु येकी सांगे रेतु। तो 
जाती । श्रुति नेति नेति म्हणती जेथें ॥१॥ नाहीं कोण दृष्टांत सखिये सांगे॥१॥ बाई येक सरें 
मज चाड सकळ उपाधी। एका मंगळनिधि | नाहीं पैं दुसरें। निवृत्ति दातारें सांगीतले ॥२॥ 
बांचूनियां॥२॥ श्रीरामीं रमतां मनु निवडितां | पांचांची मिळणी साही चक्रपाणी) दशमाची 
नये तनु। सुखश्री सांगतां सिणु हारतु असे॥३॥ | कहाणी येकादश॥३॥ ज्ञानदेवी सार चौवेदीं 
पदापिंडा दाटणी रुपानिरुपा निरंजनी। विठ्ठला | पार। येकत्वीं विचार विज्ञानेसी ॥४॥ 
चरणीं ज्ञानदेवो ॥४॥ ६७४. सुखादिसुख तें जालें अनमीष। पाहाणें 

६६९. अद्वेताची झडपणी ब्रह्मी निमाली । | तेंचि एक पारुषलें ॥ १ ॥ काय सांगु मातु वेगळीच 
तन्मय तत्त्वतां ब्रह्मचि मुरालीं॥९ ॥ परतोनि | धातु । जिवा हा जिबांतु व्यापुनि ठेला ॥ २ ॥ नचले 
पाहणें परतोनि पहाणें। नाहीं त्या ठाया जाणें | नचले कांही कौटाल कामान। देहींच विंदान 
रूपेंबीण ॥२॥ बापरखुमादेविवरु रूपेंविण | रचलेंगे माये॥३॥ बापरखुमादेविवरें विठ्ठले 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


९१ 


पायया रीफपाफाफालापराफपाफफफ्ाफाफाफअपाफफऑफफफपाणापाीपायाफफफफककफफपफकफपापाीफफफाकफफााफफपाकफाअयाफफफफप्रफ्राफकफपाफफाकफफफफ 


निटें। वबायांविण विटे मिस केलें॥४॥ 


माये ॥२॥ रखुमादेविवरु मज फावला । देखोनि 


६७५. आस्वादु स्वादु ये दोन्ही नाहीं । तेरावे बोरसला पर पाहीं ॥३॥ 


पाही साहवा ठायीं ॥९॥ तेथें सातवें पंचाक्षरी 
जपणें । संहार होणें तमोरूपें ॥२॥ रखुमादेविवरु 
शुद्धसत्वेंबिण। शुद्धबुद्ध मी जाण जालेंगे 
माये ॥३॥ 

६७६. बारावें वरतें तेरावे हारपलें । चौदावें 
देखिलें चौपोळां ॥ १॥ चौघांची भाज मी नहोनियां 
गेलें॥ तंव अनारिसें महाकारण देखिलें॥२॥ 
रखुमादेविवरु भूतजाता वेगळें। पराहूनि परतें 
पर पांगुळलें ॥३॥ 

६७७. कापुराचें भांडे म्यां ब्रह्मरसें भरिलें । 
प्राणीं निमालें परिमळासहित॥१॥ तेथें परिमळु 
नाहीं स्वादु पैं नाहीं। सुखदुःख नाहीं कांहीचि 
नाहीं ॥२॥ रखुमादेविवरेंसि ठक पडिलें कांहीच 
नाहीं । चौघे स्वभावीं बोलताती ॥३॥ 

६७८. पांचांची वाट पांचांसवे गेली । येरासि 
जाहली देशधडी॥१॥ अकरावें होतें धरूनियां 
नेलें। बारा तेरा गिळिलें धन माझें॥२॥ 
रखुमादेविवरु चोळु पैं घोटिला। निधन जाहाला 
शुद्धपणें ॥३॥ 

६७९. आस पुरऊनि आस पुरवावी । ऐसी 
भूक मज लागों द्यावी॥१॥ तें अनुपम्य कैसेनी 
सांगावें। जीवा चोरूनि भोगिजें तें जीवें ॥२॥ दृष्टि 
कौर होय जरि निकें। द्रष्टा हो वेडावे जयाचेनि 
सुखें ॥३॥ ज्ञानदेवो म्हणे करुनियां निकें । विठ्ठल 
परमात्मा भेटेल या फावेतें॥४॥ 

६८०. मनाचिये वाती लाउं गेलीये ज्योती । ते 


६८२. जतनेलागीं जीवन ठेविलें । विश्वरूप 
हारपलें ज्ञानपंथी ॥ १ ॥ माझी दोन्ही सामावली दोन्ही 
सामावली | निजब्रह्मीं गुंडाळिली मनेंरहित ॥२॥ 
अवघा कोल्हाळ एकनिष्ठ जाला। ब्रह्मरसीं 
बुडाला निवडेचिना ॥३॥ रखुमादेविवर जगाचें 
जीवन । त्याचेंही मीपण गेलें विठुठुलनामें ॥४॥ 

६८१३. स्मरों कैसेनि विस्मरों कैसेनि। दोहिपरि 
मज अटी रया॥१॥ पाडु पडिला विषमें ठायीं । 
देतां घेतां नुरेचि कांही ॥ २॥ रखुमादेविवरु विठ्ठलु 
नेणिजेसी। तवं तोचि तयासि आठवी रया॥३॥ 

६८४. कूटाकूट अंती कूटस्थ पैं जालें। अशेष 
उरलें त्या वेगळे माये ॥१॥ गुणा भ्यालो म्हणौनि 
निर्गुण पैं जालें। तें निराकार आथधिलें माझ्या 
अंगी॥२॥ बापरखुमादेविवरु अधऊर्ध्व वेगळे। 
अर्धमातृका सामावलें अशेष परेसहित ॥३॥ 

६८५. एकांतीचें गुज पुसों गेलिये सये। मी 
माझी नाहीं त्यासि कौजे बो काये॥१॥ ऐसी 
भेटी निवाडे सांगिजे कोणापुढें। मनासी सांकडें 
पडिलें रया॥२॥ सुलभ सुकुमारु रूपें मनोहरु । 
रखुमोदवीवरु परेही परता ॥३॥ 

६८६. चातकेंविण अंतरींच ठसलें। तेथें 
एक बोळले ब्रह्ममेघ॥१॥ तें जीवन अमृत 
जीवास जालें । त्याहुनि एक आगळेंगे माये ॥२॥ 
रखुमादेविवरू हातेंबीण स्पर्शलें। चक्षुविण देखिलें 
निज ब्रह्मगे माये ॥३॥ 

६८७. तें अवघेचि नव्हें नव्हें अवघेचि 


अबघीच प्राप्ति ज्योतिरूपें ॥ ९॥ तेथें ब्रह्मगर्भा आलें | होय। आवघ्याविण सोय आणिक असे॥१॥ 
ब्रह्मगर्भा आलें। लयलक्ष उरलें बाईयावो॥२॥ | अवघे म्हणिजे तें व्योमाकार दिसे। त्याहुनि परतें 
रखुमादेविवरु अप्रमेय देखिला। तोही इच्छितां | असेगे माये ॥२॥ रखुमादेविवरु पाहता पाहावया 
हारपला माझ्या ठायीं ॥३॥ गेले। पर तें पराहूनि देखिलें गे माये ॥३॥ 
६८१.अष्टही अंगें नवही व्याकरणें । सप्तही ६८८. तनुमनुधनें पूजन पैं केलें । आत्मलिंग 
त्वचा भेदोन गेलेगे माये ॥९॥ तेथें वेदां बाट न | पुंजिलें बाईये बो॥१॥ तंव निराकार देखिलें 
फुटे। वेदां वाट न फूटे। येरासी कैेंचे पुरपुढेगे | निराकार देखिलें। मी पूजन लिंग तिन्ही हारपलें ॥ २॥ 


[ 14741] श्रीसकलसंतवाणी ( भाग 1 ) मराठी 4 


९२ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फ़िफफफफफफफफफफकफफकफफिफफफफफपफाफाफफफफकफफकफफफफाफाफफापेकफफफफफपफफपाी फी फाीफीफफफाफफफफफफफपफककफयपाफााफफफफफफाफअफफकफ 


रखुमादेविवरु निजलिंग विवळलें । आवघी आवघे | त्याग केला॥१॥ आम्ही संन्यासी संन्यासी । सदा 


ठायी सामावले बाईये बो॥३॥ 

६८९. सगुणाची शेज निर्गुणाची बाज 
सांवळी विराजे कृष्णमूर्ति ॥१॥ मन गेलें ध्यानीं 
कृष्णचि नयनीं। नित्यता पर्वणी कृष्णसुख॥२॥ 
हृदयपरिवारीं कृष्ण मनोमंदिरीं । आमुच्या माजघरीं 
कृष्ण बिंबे॥३॥ निवृत्ति निघोट ज्ञानदेवा 
वाट। नित्यता वैकुंठ कृष्णसुखें ॥४॥ 

६९०. आहे तें पाही नाहीं ते कांही । ठायीच्या 


राहों एकांतेंसी ॥ २॥ चित्तचतुष्टया निरसिलें। अज्ञाना 
तिळोदक दिधलें॥३॥ ज्ञानाचें विज्ञान आलें 
हातां ॥ आम्हां नाहों शरीरममता ॥४॥ ब्रह्माहमस्मि 
शुद्धज्ञान। तेथील सांडिला अभिमान ॥५॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु हृदयीं । तोचि सबाह्य- 
अभ्यंतर ठाई असे रया ॥६॥ 

६९५. माझी प्रकृति निष्कृति जालीं । ब्रह्मी 
सामावली बाईये वो॥१९॥ देहेबिण ब्रह्म 


ठायीं हरपलें॥१॥ नाहीं आम्हां काज नाहीं | देखे देहेविण ब्रह्म देखे। तेणें निर्गुण राखे 


आम्हां चोज। आमुचें निज गोविंदराजा॥२॥ 
बापरखुमादेवीवरु आनंदसोहळा । ब्रह्मानंदकळा 
भोगीतसे ॥३॥ 

६९१. निर्गुणाचा पालऊ लागला। लय 
लक्षीं हारपला देह माझा ॥९॥ वायांविण गेलें 
वायांबीण गेलें। अवघी बुडाले ब्रह्मेंसहित॥२॥ 
रखुमादेविवरु विठ्ठलु मालाथिला । निजपद पावला 
जिऊ शिबीं॥३॥ 

६९२. कोटीची भरोवरी सरोनी गेली शरीरीं । 
संसाराचि उरी कांही नुरेचिगे माये ॥९॥ लक्षाचा 


रोखावलें ॥२॥ जाणतां म्हणौनि नेणतां पै 
गेलें। शेखीं आपणातें विसरले बाईये बो॥३॥ 
रखुमादेविवरु नेणोनि जाणीतला। जाणपणें 
निमाला माझ्या ठायी॥४॥ 

६९६. समर्थ सोयरा बोळावा केला । परि मार्ग 
गमला सुखाचा बाईये॥१॥ भय आमुचें गेलें न 
व्हावें तें जालें। तो चोरुचि बोळखी जाला बाई 
ये॥२॥लक्षाचा लाभु जोडला ठावो । रखुमादेवि- 
वबरुविठठल नाहो॥३॥ 

६९७. काळा लपंडाई काळेरात्री खेळे) मी 


लाभ मज घडलागे माय। कवणें उपायें चरण | स्वसवें वेधली जाय काळ्याछंदें॥१॥ काळेंनिळें 
जोडले वो ॥२॥ चिंतनीं चिंतिता काय चिंतावें। तें हें अभ्र भासलें। ऐसे रूप देखिलें निर्गुणाचें ॥२॥ 
अवघेंचि मनीं रूप गिळावेंगे माये॥३॥ बाप- | ऐसा हा सांवळा माझिये दृष्टी माल्हाथिला । ऊजरूनि 
रखुमादेविवरु देहेंबीण आलंगिला। तो समर्थ | गेला हा बिठ्ठलुगे माये ॥३॥ ऐसे भुलविलें जाण 
माल्हाथिला बाईये बो॥४॥ काळेपणें आपणे । रखुमादेविवरु जाणे येर कांही 
६९३. मी बोल बोलें तो गेला कवण्या ठायां। | नेणें ॥४॥ 
हें पुसों आलों लवलह्यां बो। कव्हणि न सांगति ६९८. अद्वैत येणें अद्वेतपणें सांडिलें। थितें 
मागूं धावें काह्या। आतां लाजिलें ऐशा स्त्नेहागे | होतें तें माझें लया पैं गेलें ॥९१॥ नाहीं तेंचि 
माये ॥१॥ चला कांबो मज आडोनी । रूप पाहोंद्या | पाहावया वायांबिण गेले। तव पाहाणेंचि जाळे 
कां माझें मजलागुनी । वेडावलें मज देखुनी । शेखीं | बाईये बो ॥२॥ बापरखुमादेविवरु जुनाट जुनघडा । 
मी माझें गेलें हारपोनिगे माये ॥२॥ मी बोला आंतु । तोहि म्यां सांडिला अरूपसंगें ॥३॥ 
कौं बोल मज आंतु । सुखें मुरालें रूप रूपांतुवो । ६९९. मन वाचा बंदु निर्वाणी घातलें । निर्माण 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलासि येकांतु । आतां पुरला | होतें माझा ठायीं माल्हाथिलें ॥ १ ॥ चंचळ मन ब्रह्मा 
अंतु। दुजेपणागे माये ॥३॥ निश्चळ जालें । अवघेंचि निमाले ब्रह्मार्पणीं ॥२॥ 
६९४. आम्हीं संन्यास घेतला । देहादिकांचा | रखुमादेविवरुविठ्ठलु उघडा । व्योम पांघुरे फुडां 


[ 1474 ] 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


९३ 


फफफफफफफफपफफफफफफफफकफफफफफफयफफफपाीपी फाकफककफफफफफफफफफफफकफयफा०ाफफफफपाफपििफरकफफफफपा याक फपी२0।ाी फे२0्ाफापाफफपाडाफालाक 


देखों निघाले ॥३॥ 

७००. पंचबाणें माझें हृदय भेदलें । पांचेंबिण 
पावलें च्याऱ्ही सांडूनिया ॥१॥ सकळे माझें गोत 
आलें । ब्रह्मरसें जाले बाईयेवो॥२॥ बापर- 
खुमादेविवरु ब्रह्मरसें बिबळला । मजसहित निमाला 
ब्रह्मरूपीगे माये ॥३॥ 


जाणा तुम्हि चेत जाणा। टिपरि वडाच्या साई 
हो॥२॥ पाषाणाचा देवो पाषाणाचा भक्तु पोहती 
मृगजळ डोहीं हो। वांझेचा पुत्र पोहों लागला तो 
तारी देवां भक्ता हो॥३॥ भवाब्धिसागर नुतरवे 
ते पडिलें रोहिणी डोहीं हो। नसंपडे आत्मा 
बुडाले संदेहीं ते गुंतले मायाजळीं हो॥४॥ 


७०१. साता व्योमापरतें पाहो गेलें। तव | विरुळा जाणें पोहते खुणें केला मायेसि उपावो 
'पाहणेंचि जालें ब्रह्मउदधी ॥१॥ साट मोट माझी । हो। बापरखुमादेविवरुविठ्ठल विसावा तेणें नेलें 
मोट बांधिली । नेऊनि टाकिली निर्गुणीगे माये ॥२॥ | पैल थडिये बो॥५॥ 


बापरखुमादेविवरु पंचविसावा देखिला । तोही 
खुंटला तये पंथी ॥३॥ 

७०२. चक्राकार चक्ररूप चक्रधरू म्हणवी। 
पाहतां अंतरीं न दिसे कांही ॥९॥ पाहातां पाहातां 
मी परठाया गेले| तेथें एक देखिलें महदभूत॥२॥ 
रखुमादेविवरु महदभूता वेगळा । त्याहूनि आगळा 
तो मनीं मानलागे माये ॥३॥ 

७०३. कवतुक पाहावया निरंजना गेलीये । 
तंव निराकार जाले बाईये बो॥१॥ अकरासहित 
पांच पांची मावळली । आदि अंती उदयो जालीं 
तेजाकारें॥२॥ रखुमादेविवरू परतोनि देखे । तोही 
पारुषे तिये ठायीगे माये ॥३॥ 

कूट. 

७०४. श्रृंगार करूनि हरिनामतांबूल गुरुअंजन 
लेउन डोळा भ्रातारु होता तो निःशब्दीं ख्िळिला 
'परतोनि माघारि ठेलिये ॥९॥ काम निदसुरा कामिनी 
जागे कांही के विपरित गमे। भोगत्याच्या ठाई 
निशब्दीं खिळिला आपआपण्यातें रमे॥२॥ पति 
पद्यिणीविणें गर्भ संभवला सवेचि प्रसूति जाली । 
तत्त्वबोध उपजला तेणें गुढी उभविली ॥३॥ तया 
पुत्राचेनि सुखें सर्वहि विसरलें देहभावा पडला 
विसरु । बापरखुमादेविवरु विठ्ठलीं तेथे आणिकाचा 
नव्हे संचारुगे बाईये ॥४॥ 

७०५. बडाच्या पानीं एक उभविलें देउळ 
आधिं कळसु मग पायाहो। देव पुजो गेलों तंव 
देउळ उडालें पान नाहीं तेथें बडुरे॥१॥ चेत 


_ 1474] 


७०६. चिंचेच्या पानि एक शिवालय उभविलें 
आधि कळसु मग पायारे। देव पूजों गेलों तंब 
देउळ उडालें प्रसिद्ध सदगुरुराया रे॥१॥ संतजना 
महंतजना तेथील तें गुज गोडरे। अनुभव अनुभवितां 
कदांचि न सरे पुरेल मनीचें कोडरे॥२॥ उपजत 
नोवरी केळवली केळवला नोवरा नवरी । पितया 
कंकण करि माता सुंदरी विपरीतगे माय कोडियाची 
परी॥३॥ विपरीत कोडे गुरुगम्य काहाणि ऐके 
सगुण विरुळा। बापरखुमादेविवरुविठ्ठलु पाहातां 
पाबिजे तो सुखसोहळा ॥४॥ 

७०७. देहा लाजिलिये शब्दा रुसलिये। 
कांसवीचें दूध देऊनियां बुझाविलें माय ॥९॥ काय 
सांगों तिचा नवलावो। महालोभेंविण कैसा येतों 
पान्हावो ॥२॥ आवसेचे चांदिणे सांगों गेलिये। 
रखुमादेविवराविठ्ठलीं वरपडी जालिये॥३॥ 

७०८. निशियेचे भरीं भानु प्रतिबिबीं बिंबला । 
बिंबचि गिळुनि ठेला बिंबामाजी ॥९॥ रात्रि सूर्य 
वाहे दिनु चंद्र जायें। विपरीतगे माये देखीयेले॥२॥ 
उदय ना अस्तु तेथें केचेंनि त्रिगुण । आपणचि 
दर्पण होऊनि ठेला॥ ३॥ ज्ञानदेव म्हणे अनुभवी 
तोचि जाणे। संत ये खुणें संतोषले॥४॥ 

७०९. पुरुषेविण नारी संचरली शरीरी । 
आपण्यावरी आळु आला ॥ १॥ काय कोण्यासांगे 
सिणली अनुरागें। पडियेले पतिसंगें अवस्थाभूत ॥ २॥ 
बापरखुमादेविवरु विठ्ठलु जैसा तैसा । व्यापूनि 
आकाशा उरला असे॥ ३॥ 


श्व 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफफफफाफफफफफफफपा 0 ९फी फिफकर्कफफफकफकफकककककपा फफयफाफफपाकपाअपाकााफफफफपाफफायापापापाीफार्फी?फाी कीडाीयाीताकककयातफऊितायाकयापाीपाकाककककफक 


७९०. अचिंत बाळक सावध जालें । निशब्दी | ज्ञानदेवाच्या अंतरीं । दत्तात्रेय योगिया॥४॥ 


बोभाईलें मीचि मीचि ॥१॥ गरोदरेंबिण बाळक 
जालें। माया मारून गेलें निरंजना॥२॥ तेथें 
एक नवल पैं जालें। पेहें सूदलें निरालंब॥३॥ 
छत्तीस अकरा घोंट पैं घेतला । उदरेविण भरलें 
पोट देखा ॥४॥ सहज गुण होतें निर्गुण जालें । 
भलत्या झोंबलें निराकारे॥५ ॥ बापरखुमादेविवरु 
शून्याशुन्याहूनि वेगळे। त्या बाळका सामाविलें 
आपुल्या व्योमीं ॥६॥ 

७११. उजव्या आंगें भ्रतार व्याली । डाव्या 
आंगें कळवळा पाळी॥१॥ कवण जाणे कवण 
हे खूण। कवण जाणें काय ल्याली भूषण ॥२॥ 
दोहीं आंगीचें लेणें आपण ल्याली । ज्ञानदेव म्हणे 
विठो आमुची माउली ॥३॥ 

७१२. देउळा आधीं कळसु बाईला । पाहोनि 
गेलो आपुले दृष्टी ॥९॥ विपरीतगे माये देखियेलें । 
कांसविचें दूध दोहियलें॥२॥ आधीं पुत्रपाठी 
बांझ व्याली । लेणें लेऊनि ठेले साडेपंधरें॥३॥ 
बापरखुमादेविवरु विपरीत सुपरीत जाणें । संत 
तिये खुणें संतोषतील ॥४॥ 

७१३. मज स्वप्नी लेवविला श्रृंगारु । माझें 


७१५. सेजे सुता भूमी पालखा निजलता 
उसांसया। गगन पासोडा मेरु कानवबडा ते 
सुख वाड पहुडलया॥१॥ सहज संभोगु भोगु 
जाणवा। विजया होई मग भोगि राणिवा॥२॥ 
कमळणी बाळा गुंफिती माळा घालिती गळां देव 
कन्या । तिचिये शेजारीं सतरावी सुंदरी चंद्रसूर्य 
दोन्ही चवरी ढाळिती॥३॥ येकु त्यागी दुसरा 
भोगी तिसरा योगी राजइंद्र। चौथे द्वारीं अतीत 
पै बैसले गुंफे ज्ञानदेवो ॥४॥ 

७१६. पर्वतु गोफणिये सोकरी लेकरु । 
ज्याचेनि तृष्णे आटले सप्तहि सागरु । ज्याचेनि 
स्वेदें बुडाला मेरू। तया माजी ने तया मी काय 
करूं॥१॥ कैसे नवल चोज जालेंगे माये । खांदी 
गंगा चोरू पळतु आहे॥२॥ जयाचिया अंगावरी 
वडाचीं झाडें।॥ तो हा मुरुकुटावरि बेसला कोडें । 
बिवळादृष्टी पाहे निवाडें। घ्या घ्या म्हणोनि ठाकितो 
पुढें॥३॥ मनगणिचे तंती बोबिली धरणी ते 
पिसाळ्यानें घेतली खांदा वाहूनि। त्यासी बोबाळिति 
चौघीजणी । बापरखुमादेविवराचीं करणी ॥४॥ 

७९७. ऐसा गे माये कैसा योगी । जे ठाई 


उदरीं जन्मला भ्रतारी॥१॥ जागि सुति ना मी | जन्मला तो ठाउ भोगी॥१॥ माय कुमारि बाप 


निदसुरी । चोळी सुदली तोडूनि गळसरी ॥२॥ लक्षण 
म्हणे कीं सुलक्षण म्हणे । येके उदरींच आम्हीं दोघें 
जणें ॥३॥ सोईरिक पडिपाडें समसाटीं। मी वो 
बेसलें तयाचे पाठी ॥४॥ निकट कैसें आहेवपण । 
कैवल्या आधीं तेल कांकण॥५॥ निवृत्ति दास 
तेथें नाहीं । लग्रमुहूर्त बहुलाठाई ॥६॥ 

७९४. पैलमेरुच्या शिखरीं। एक योगि 
निराकारी। मुद्रा लावुनि खेंचरी। तो ब्रह्मपदीं 
बैसला ॥१॥ तेणें सांडियेली माया । त्यजियेली 
कंथा काया) मन गेलें बिलया । ब्रह्मानंदा 
माझारी ॥२॥ अनुहत ध्वनि नाद। तो पावला 
परमपद । उन्मनी तुर्याविनोदें। छंदें छंदें डोलतुसे ॥ ३ ॥ 


ब्रह्मचारी । एकविस पुत्र तयेचे उदरी ॥२॥ आचार 
सांडुनि जालासे भ्रष्ट । माउसिसी येणें लाविलासे 
पाट ॥३॥ पितियाचा वेष धरुनियां वेगीं। मातेचें 
सुख भोगावया लागीं ॥४॥ आणि मी सांगो नवल 
काई । येणें बहिणी भोगिली एकेचि ठाई॥५॥ 
ज्ञानदेव म्हणे अनुभवी जाणे। अनुभवावांचुनि 
कोण्हीच नेणें ॥६॥ 

७१८. सुकलिये गंगे बऱ्हाड आलें । उतार नाहीं 
म्हणोन मुरडोनी गेलें । मनगुणीचा तंतीं ओंविली 
धरणी । पिसोळिया ओझें वबाईलें रया॥१॥तुंते 
कवण मी ते कवण। कवण बांधाबें तोरण । योगी 
दिगंबर संन्यासिजे काय। वरमाये हातीं कांकण 


सझानगोदावरीच्या तीरीं। स्त्रान केलें पांचाळेश्वरीं।  रया॥२॥ आप तेज पृथ्वी वायो आकाश। या 


[ 1474 ] 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


भासास उटणें केलें। बांझेचिया पुत्रा | कोण हे जाणवि खुण केशवराजा॥२॥ कोण्ही 
मार्दिलें। ऐसें नवल ज्ञान जालें रया ॥३॥ वरबाप एक प्राणी क्षुधेंने पिडिले। म्हणोनि दोडे तोडूं 
बोहबाप जन्मलेचि नाहीं । तंव नवरा नवरी कवणची | गेले। खाबों बैसे तों नुसधि रुयी उडे। ठकले 
काई । बापरखुमादेवीवर चिंतिता। तरि तें सुख बापुडें तैसें झालें ॥३॥ कोण्ही एक प्राणी प्रवासें 
निवृत्तिपायीं ॥४॥ पीडिला । स््रेहाळु देखिला बिबवा तो । तयाचें स्त्रेह 
७१९. माते आधि कन्या जन्म पावली तिच्या | लावितां अंगी । सुजला सर्वांगी तैसें जालें ॥४॥ 
बऱ्हाडा आईति केली। पाहों गेलों तये चरण । कोण्ही एक प्राणी पीडिला झडीं। म्हणोनि 
ना तुम्ही नेत्र संपूर्ण लक्षणें बोळखिलीं। नवरा | गेला पैल तो झाडी। खा खात अस्बली उठली 
गर्भवासि पहिले नामरसी घटित आहे दोघांसीं। | लवडसबडीं। नाक कान तोडी तैसें जालें ॥५॥ 
अर्थ याचा सांगा श्रोते हो लग्रेंविण आणिली ऐशा सकळ कळा जाणसी । नंदरायाचा कुमर 
घरासिरेरे॥१॥ कवण कवणाचा विचारु करा ' म्हणविसी। बापरखुमादेवीवर विठ्ठलीं भेटी । पडलि 
उपजत पुत्र म्हातारा युगें गेली तया जाहालिया | ते न सुटे जिवेंसी ॥६॥ 
जन्म ऐसें एक अबधारा॥२॥ पुत्रें मातेसि पय ७२२. धर्म अर्थकाम मोक्ष दान मागे 
पाजिलें कीं पितयासी कडे वाहिलें। तुम्ही श्रीगुरु। हस्त पाद शरीर व्यथा पंगु जालों मी 
म्हणाला शास्त्रें काय देखिलें तरी उजुचि आहे | पुढारु । तिमिर आलें पुढें मायामोहो उदारु । तेणें 
बोलिलें । साही शास्त्रें अठरा पुराणें यामध्यें नाहीं | मी जात होतों) मग सहज भेटला सद्गुरु धर्म 
बोलिलें । शास्त्र गूढ अध्यात्म गूढ वज्र गुढी पाहे | जागो सद्गुरु महिमा जेणें तुटें भवव्यथा ॥१॥ 
म्हणितलेरेरे ॥३॥ साहिशास्त्रें शिणलीं भारी परि | हाचि धर्म अर्थ काम येर तें मी नेघे वृथा॥२॥ 
अर्थ नकळे कवण्यापरी। सुजाण श्रोते कविजन | एकनाम राम कष्ण याचें दान देई सद्गुरु । 
अपार कवित्व करिती लक्षवरी। एक एक अक्षमाची | वेदशास्त्र मंथनकेले परि नव्हेचि पुढारु। शरण 
जाणिव पाहताती सुजाण श्रोतें। कवित्वा कवित्वीं । आलों निवृत्तिराया तोडी माया संसारु। पाहतां 
हें काय नवल ज्ञानदेवी पाहिलें निरुतेंरेरे ॥४॥ इये त्रिभुवनी तुजहूनि नाहीं उदारु ॥३॥ ज्ञानेसहित 
संसारतापानें तप्त झालेले प्राणी खरें | विज्ञान गिळी मी माझें पागुळ । वृत्ति हें माझें ठायीं 
सिद्ध नसता बाह्य वेषधारी साधूचा । हृदयी बुझे गोपाळ। शंख चक्र पद्य गदा तुष्टे 
. आश्रय करीतात त्याचा परिणाम. | ऐंसा तूं दयाळ। बापरखमादोबिवरें। दान देउनि 
७२०. पति जन्मला माझे उदरीं। मी जालें | केले अढळ॥४॥ 
तयाचि नोवरी ॥ १॥ पतिव्रता धर्म पाहाहो माझा । ७२३. देवा तुज चुकलों गा। तेणें दृष्टि 
सर्वापरि पति भोंगिजे बोजा॥२॥ निर्गुण पति | आलें पडळ विषयग्रंथी गुंतलोंसे। तेणें होतसे 
आवडे मज आधीं माय। पाठीं झालीये भाज ॥३॥ | विव्हळ। अंध मंद दृष्टि झाली। गिळूं पाहे 
मी मायराणी पतित्रताशिरोमणि । ज्ञानदेवो निरंजनी | हा काळ। अवचितें देवयोगें। निवृत्ति भेटला 
क्रोडा करी॥४॥ कृपाळ ॥ १॥ धर्म जागो निवृत्तिचा। तेणें फेडिलें 
७२९. तापत्रयीं तापलीं गुरुतें गिवसिती | पडळ । ज्ञानाचा निजबोधु । विज्ञानरप सकळ॥२॥ 
भगवे देखोनि म्हणती तारा स्वामी । तंव ते नेणोनि | तिहीं लोकीं विश्वरूप । दिव्य दृष्टी दिधली । द्वैत 
उपदेशाची रीति आना न उपदेशिती। ठकलें | हें हरपलें अद्वैतपणें माउली । उपदेशु निजब्रह्म । 
निश्चिती तैसें जालें ॥1१॥ संत ते कोण संत ते | ज्ञानांजन साउली । चिद्रूप दीप पाहे। तेथें तनुमनु 







९६ 


श्रीसकलसंतवाणी 


निवाली ॥३॥ दान हेंचि आम्हा गोड । देहीं दृष्टी | टाळटाळीं लोपला नाद। अंगोअंगींची मुराला 
मुराली। देह हें हरपलें। विदेह वृत्ति स्फुरली । | छंद। भोग भोगितांचि आटला भोग । ज्ञान गिळूनि 
विज्ञान हें प्रगटलें। ज्ञेय ज्ञाता निमाली । दृश्य तें | गावा तो गोविंदरे॥४॥ गांबा आंत बाहेरी हिंडे 
तदाकार । ममता तेथें बुडाली ॥४॥ प्रपंचु हा नाहीं | आळी । देवो देविची केली चिपळी । चरण नसतां 
जाणा । एकाकर वृत्ति जाली । मी माझे हारपलें। वाजे धुमाळी । ज्ञानदेवाची कांति सांवळी ॥५॥ 


विषयांधया बोली । उपरती सद्गुरु बोधु । तेथें 

प्रकृति संचली। धर्ममार्गे शुद्ध पंथ हातीं काठी 

दिधली ॥५॥ वेद मार्गे मुनी गेले त्याच मार्गे 

चालिलों। न कळेचि विषयअंध म्हणोनी उघड 

बोलिलों। चालतां धनुर्धरा। तरंगाकारी हरलों। 

झ्ञानदेवो निवृत्तिचा। द्वैत निसरलों॥ ६॥ 
वासुदेव. 

७२४. बाबा ममतानिशि अहंकार दाट। 
रामनामें वासुदेवीं वाट। गुरु कृपा वोळलें 
वैकुंठ । तेणें वासुदेबो दिसे प्रगटगा ॥९॥ वासुदेवा 
हरि वासुदेवा हरि। रामकृष्ण हरि वासुदेवा॥२॥ 
आला पुंडलिक भक्तराज। तेणें केशव वोळला 
सहज दिधलें विठ्ठलमंत्र बीज। तेणें जालें सर्व 
काजगा॥३॥ रामकृष्णवासुदेवें। वासुदेवीं मन 
सामावेगा॥४॥ शांतिक्षमादयापुरीं। बासुदेवो 
घरोघरीं । आनंदे बोसंडे अंबरीं प्रेमे डुले 
त्रिपुरारिगा ॥५॥ वासुदेवीं ज्ञेय ज्ञान। ध्यानी 
मनी नारायण वासुदेबो परिपूर्ण । कैसे क्षरलेंसे 
चैंतन्यगा ॥६॥ वासुदेवीं बाहूनि टाळी । पातकें 
गेलीं अंतराळीं। बासुदेवो बनमाळी। कौर्तन करूं 
ब्रह्ममेळींगा ॥७॥ ज्ञानदेवा वासुदेवीं । प्रीति पान्हा 
उजळी दिवी। टाळ चिपळी धरूनि जिवीं। ध्यान 
मुद्रा महादेवींगा ॥८॥ 

७२५. घुळघुळा वाजती टाळ। झणझाणां 
नाद रसाळ। उदो जाला पाहाली वेळ। उठा 
वाचे बदा गोपाळरे॥१॥ कैसा वासुदेव बोलतो 
बोल। बाळापोटीं माय रिघेल। मेलें माणूस जीत 
उठविल। वेळ काळांतें ग्रासीरे॥ २॥ आतां ऐसेंची 
अबघे जन। तें येतें जातें तयापासून । जगीं जग 
झालें जनार्दन । उदो प्रगटला बिंबलें भानरे॥३॥ 


बाळछंद. 

७२६. बाळछंदो प्रेमडोहीं मन। जालें मनाचें 
उन्मन । उपरती धरिले ध्यान । झालें ज्ञानपरब्रह्मी ॥९॥ 
निमिषा निमिष छंद माझा । बाळछंदो हा तुझा । 
बेगि येई गरुडध्बजा। पसरूनीया भूजा देई 
क्षेम॥२॥ तुटली आशेची सांगडी। ध्यानें नेली 
पैल तडी। सुटली संसाराची बेडी। क्षणु घडी 
रिती नाहीं ॥३॥ नाठवे द्वेताची भावना। अद्वेती 
न बैसें ध्याना । दिननिशींची रचना। काळगणना 
छंदे गिळीं ॥४॥ जप तप वृत्ति सहित। निवृत्ति 
होईन निश्चिति। समाधी बैसेन एकतत्व। मुखीं 
मात नामाची ॥५॥ ज्ञानदेबीं छंद ऐसा । बाळछंद 
झाला पिसा। दान मागतसे महेशा। दिशादिशा 
न घली मन॥६॥ 

७२७. अलक्षलक्षी मी लक्षी । तेथें दिसती दोहीं 
पक्षी । वेदां शास्त्रा हेची साक्षी । चंद्रसूर्या सहित । 
मागेन स्वानुभबअंगुले । पांचा तत्वांचे सानुलें। व्यर्थ 
इंद्रिये भोगीलें। नाहीं रंगले संताचरणीं ॥१॥ 
बाळछंदो बाबा बाळ छंदो। रामकृष्ण नित्य 
उदो। हृदयकळिके भावभेदो। वृत्तिसहित शरीर 
निंदो। नित्य उदो तुझाची ॥२॥ क्षीरसिंधुही दुहिला। 
चतुर्दशरत्लीं भरला । नेघे तेथील साउला। मज 
अबोला प्रपंचेंसी। दानदेगा उदारस्रेष्ठा । परब्रहया 
तूं बैकुंठा। मुक्ति मार्गीचा चोहटा। फुकटा 
नेघे तया॥३॥ पृथ्वीतळ राज्यमद। मी नेघे 
नेणें हेंही पद। रामकृष्ण वाचे गोविंद। हाची 
छंद तुझ्या पंथे। मंत्र तीर्थयज्ञयाग। या न करि 
भागा भाग। तूंचि होऊनि सर्वांग। सर्वासंग मज 
देई॥४॥. वृत्ति सहित मज लपवी। माझें मन 
चरणीं ठेवी । निवृत्ति पदोंपदीं गोवीं तूं गोसावी 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


२९७ 


फफफफिफकफफिफफफफपाफाीफफाफफफफफफककपाफपाफापा्फेकपाफाञाफकफअपाफफापाीफाफाकपाीपफाीकाीपाीफपीताफकलायापालाताफफयपायपायापाकपापापातकपातफरिकफफाफकाफकक 


दीनोऱ््धरण॥ सात पांच तीन मेळा । या नेघे तत्वांचा 
सोहळा । रज तमाचा कंटाळा । हृदयीं जिव्हाळा 
हरि बसो॥५॥ श्वेत पीत नेघे वस्त्र। ज्ञानविज्ञान 
नेघे शास्त्र । स्वर्ग मृत्यु पाताळपात्र। नित्य वस्त्र 
हरी देई। चंद्रसूर्य महेन्द्र पदें। धुवादिकांची 
आनंदें। तें मी नेघे गा आल्हादें। तुझ्या ब्रिदें करीन 
घोष ॥६॥ करचरणेंसे इंद्रियवृत्ति। तुझ्या ठायीं 
तूंचि होती। मी माझी उरो नेदी कोौर्ति। हें दान 


जंगम त्यानें दाविला आगम। आधिव्याधि झाली 

सम। तेणें पावलों विश्रामरे॥२॥ जवळी असतां 

जगजीवन कां धांडोळिसी बन। एकाग्र करी 

मन। तेणें होईल समाधानरे॥३॥ देहभाव जेथं 

बिरे। ते साधन दिधलें पुरे। बापरखुमादेविवरे 
वबिठ्ठलुरे विठ्ठलुरे विठ्ठलुरे॥४॥ 
मदालसा. 

७३०. उपदेश उपरति ज्ञान ध्यानएकनिष्ठ । 


श्रीपति मज द्यावें। शांती दया क्षमा क्रद्ी। हेहि | विज्ञान तें आटलेरे दृश्यादृश्य तेथे दृष्ट । आदिअंत 


पाहातां मज उपाधी । तुझी या नामांची समाधी । 
कृपानिधी मज द्यावी॥७॥ बापरखुमादेविवरु 
तुष्टला। दान घे घे म्हणोनि बोळला। अजानवृक्ष 
पाल्हाईला । मग बोलिला विठ्ठल हरी। पुंडलिके 
केलेरे कोडें। तें तुवां मागीतलेरे निवाडें। मीं 
तुज हृदयी सांपडे। हे त्वां केलें ज्ञानदेवा ॥८॥ 
ज्ञानदेवे घेतलें दान। हृदयीं धरुनीया ध्यान 
समाधी बैसला निर्वाण) कथा कौर्तन करीतु॥ 
बाळछंदो बावीस जमन्में। तोडिलीं भवाब्धीचीं 
कर्मे चंद्रार्कतारांगणें । रश्में दान घेतला हरी ॥९॥ 
कापडी. 

७२८. आम्हीं कापडीरे आम्ही कापडीरे। 
पापें बारा ताटा पळती बापडिरे॥१॥ पंढरपुरीचे 
कापडिरे। उत्तरपंथीचे कापडिरे॥२॥ आणि 


पाहालेरे। संतसंगति सुख जालेरे॥३॥ समता 


कावडिरे समता कावडिरे। माजि नामामृत भरिलें 
आवडिरे॥४॥ येणें न घडेरे जाणे न घडेरे निजसुख 
कोंदलें पाहातां चहूंकडेरे ॥५॥ नलगे दंडणेरे नलगे 
मुंडणेंरे। नाम म्हणोनि कर्माकर्मखंडणेरे॥६॥ 
दुःख फिटलेरे। दुःख फिटलेरे बापरखुमादेविवर 
बिठ्ठलरे॥७॥ 

७२९. 3 नमो शिवा आदि। कावडि 
घेतली खांदी मिळाली संतमांदी। त्याचे रज रेणु 
बंदी ॥ ध्रु०॥ शिवनाम शीतळ मुखीं। सेविं पां 
कापडियारे दडदडदडदड दुडुदुडुदुडुदुडु । पळ 
सुटला कळिकाळा बापुडीयारे॥१॥ गुरुलिंग 


हरपला सर्व ब्रह्म एक बाट। नित्य नेम चालतारे 
होय वैकुंठ प्रगट॥१॥ जे जो जे जो निजानंदे 
आत्माराम प्रसिद्ध । उपदेश ऐसें बाळा मदालसा 
प्रबोध । उपजोनि संसारीरे एकतत्व तेंचि सिद्ध ॥ 
हवैतअदट्वैत खोडी निःशेष आटली आस। कल्पना 
हो बुडालीरे सर्वदिसे हषिकेश। ममता हे समूळ 
माया हेही न दिसे उद्धस । हरपली स्वयंज्योति ऐसा 
होईरे उदास ॥२॥ विकृतिभान गाढें तेथें न दिसे 
बिरडें। इंद्रिय रसना दृढ याचें निरसलें कोडें । मिथ्या 
हे मोहपाश तोडी व्यसन सांकडे । मानस परिकर 
हेही शोधी निवाडे ॥३॥ प्रपंच झोंबो नेदी यांचे 
उठवी धरणें। शरीरजन्म मरण याचें करी कारे 
पारणें । निवटूनि सांडी बापा सर्वभरी नारायण॥४॥ 
मी माझें दुजेपण तेथें वायां घेसी लाहो। निरशी 
ममता बापा करि हरिनामें टाहो। शून्य हें भेदि 
कारे जन्ममरण निर्वाहो ॥५॥ धारणा धीट करी 
ध्येय पणरे हें सांडी । अखंडता निजसुख कामधामरे 
मांडी। स्मरता नामावळी विषय हे शरीर सांडी । 
क्रूररे नव्हे बापा सदां आत्मा ने ब्रह्मांडी ॥६॥ 
त्रिकाळज्ञान गुज अखंड आत्मारे चेतवी । नित्यता 
हरिकथा विष्णु कृष्ण मनरंजबी। सकळ परिपूर्ण 
होशी जीव शिवरे भावी। मन ध्यान एकरूप 
सर्वदा हरि हा गोसावी॥७॥ शांति निवृत्ति 
क्षमा दया सर्वभूती भजन) आचरण एकपक्षें 
सर्वरूपी जनार्दन । अलक्षसंकल्प भावी सर्व होई 
नारायण । विसरे कामनारे सेवी ब्रह्मसनातन ॥८॥ 


९ 


श्रीसकलसंतवाणी 


प्राणापाचााालाकाचाचा लाची ली तर्याीलापीाीतडापीफफफाजपापाीफातायापाीपाीफायाकापीफाकफकयाधाीफरीफाकापाफाफाफफिञाफाफाऊ७्णकफफफककफफफफ२9फाीफाअपफाताफीकाफफफफर्फकफकफ़ 
ज्यभ व्याज ळाग कामा वयम ळाणरीाीी वाय अवत बाणी धयोसी काणी तीशी धधवीअव कडी कींनी कनी कधी कीक कांची ळी काकानी अधीन कीन यी धळ वधी ळांधी कांशी ळांधीळयंधीळाधीकांशीाअवीळाधीानधीशंनवयशीव्याशीळब वीळ्ाधीश डीन जबीीन्तीीळकी “कळ अंती: ळीळांधी कानी कांती ळाधी ळी औीळंभी कानी काभ अंडी ाधी धी वी काची ळी 


एकट मन करी निवृत्ति धरी निर्वाहो। चेतवितां | निःशेष विषये बोते समर्पीलें परब्रह्मी ॥१९॥ 


इन्द्रियांसी आत्मारामें नित्य टाहो। सेवा सुख 
करी बापा प्रसन्न लक्ष्मीचा नाहो॥९॥ सुति मांडी 
नाममात्रें सेवी तत्पर रसना । उपरति तितिक्षारे लय 
लक्षि ध्यासि ध्याना। हारपेल मी माझें होशील 
ब्रह्मांडयेसणा। जिव्हा हें मन चक्षु करि श्रीगुरु 
निरोपण॥ १०॥ तुझा तुचि विदेहि पां आत्मनाथ 
एकतत्वीं । हरपति इंद्रियेरे जिवशिव एकेपंक्ती । 
नाहीं नाहीं अन्य रूप स्वयें परात्माज्योती । सुटेल 
जन्ममरण उपजेल प्रत्यक्ष दीप्ती ॥११॥ आकाश 
तुज माजी हरपसि परब्रह्मीं। न भजतां इंद्रियांसी 
हरपति यया उर्मी । बीज तें निरुपिलें सहज राहेंरे तूं 
समी । दमशम रिगु निगु याचा दाहारे संगमीं ॥१२॥ 
तटाक देहभूमीरेचक कुंभक आगमी । चंद्रसूर्य ऐसे 
जाणा पूर्ण परिपूर्णरे रमी। लोलुंगता रिब्दविसिन्यि 
धारणाते मनोरमी । होसील तूंचि सिद्ध गुरुशिष्य 
सर्वसमी ॥१३॥ राहो नेदी विषयसुख वायां उद्वेग 
विस्तार । प्रेमामृत हरिनाम हेंचि सेविरे तूं सार। 
भजतां नित्यकाळ तुटे विषयाचार॥ ९१४॥ उद्धट 
सुख साधी जेणें दिसे आत्मनाथ। बिंबामाजी बिंब 
पाहे सर्व होतुं सनाथ । निश्चित निराळारे निगम 
साधी परमार्थ। धिटिव ऐशी आहे सर्व पुरति 
मनोरथ ॥१५॥ उष्णाते घोटी बापासम चांदिणें 


विपरीत माते आप आपामाजि थोर । चेतन्य हें 
क्षरलेंसे हाचि धरिला बो विचार॥२०॥ माझा 
मी गुरु केला मातेचा उपदेश। न दिसे जनवन 
सर्वरूप महेश। निराकारि एक वस्तु अवघा 
दिसे जगदीश। हारपले चंद्रसूर्यो त्याचिमाजि 
रहिवास ॥२१॥ अनंत नाम ज्याचें त्याचा बोध 
प्रगट । गुरुखुण ऐसी आहे नित्य सेवी वैकुंठ । नेणें 
हें शरीर माया रामकृष्ण नीट वाट। उच्चारु वो 
एकतत्व सेवा सुख बो धीट॥२२॥ हें ऐकोनि 
मदलसा म्हणे भला भला भला पुत्रराया । उपजोनि 
संसारी रे तोडि तोडि विषया। मुक्त तूं अससी 
सहज शरण जाय सद्गुरु पाया। अदिनाथ गुरु 
माझा त्या निवृत्तिसी भेटावया॥२३॥ तेथूनि 
ब्रह्मज्ञान उपदेश अपार। समरसें जनींबनीं राज्य 
टाकी असार। यामाजि हिंसा तुज द्वेषितारे 
चराचर । चैतन्य ब्रह्म साचे एकरूपें श्रीधर ॥२४॥ 
ज्ञानदेव निवृत्तीसी शरण गेला लवलाही । हरपली 
निज काया मन गेले ब्रह्मा डोहीं । निरसली माया 
मोहो द्वैत न दिसे कांही । अद्वैत बिंबलेसें जनवन 
ब्रह्म पाही॥२५॥ 

७३१. उपदेश अगोचर उपदेशी अगोचर 
मदलसा पुत्रालागीं रहीवासु। ध्यानरूप येक 


धरी। तेथील अमृतमय होई झडकरी । लक्ष हें | करी सर्वाघटीं महेशु। जातिधर्म लोपि बा न 
परब्रह्मीं सदा पूर्णिमा ते सारी । निवतील अष्टही करी तूं आळसू। उठि जाय योगपंथें जेथें वैकुंठ 
अंगें बोल्हावति शरीरीं ॥१६॥ त्रिकाळज्ञानकळा | निवासु॥१॥ जे जो जे जो नित्य हरि जनीं वनीं 
येणें साधलेंरे निज। तितिक्षा मनोवेगें नित्य प्रत्यक्ष | जो अहे। त्याचें तूं ध्यान करी नित्य तेथेंची 
ब्रह्मबीज। साकार निजघटीं तो प्रगटे अधोक्षज। | राहें। परतोनी येवों नको प्रपंच न पाहे। जठराग्रीं 
पर्वकाळ ऐसा आहे गुरुमुखेंरे चोज ॥१७॥ हें [पो नको वेगीं तूं योगिया होय ॥ २ ॥ जपतप 
ऐकोनिया पुत्र मातें विनविता पैं जाला। उपदेश | वाचे एक अखंड श्रीराम उच्चार। नित्य धर्म 
ब्रह्म लक्षी सर्वत्र केला बो काला। सांडिले | संताचारे हाचि करीरे विचार । संगदोष बोधिती 
संप्रधार आत्मा एकत्र बो केला । कैसे हें उपदेशणें | तुज म्हणोनि होई खेचर । अतळों नको द्वैतबुद्धि 
बेदांसि अबोला॥१८॥ ऐके तूं मदलसे मज | सदा अद्वेत निरंतर ॥३॥ एक लक्ष एक पक्ष एक 
आत्मरामीं । ऐकतां बो उपदेश बहुत संताषलो । तत्व हृदयीं। एक ध्यान एक मन याचे लागे 
उर्मी । प्रेमामृतजीवबनकळा बोल्हावतु असे धर्मी । | तू सोयी। एक हरि हाचि खरा एक नेम तूं राही । 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


९९ 


फ़फफफफफरफिफफफकफफिफफफफफफफिफफफफफफपफफफफिफफफफफकफफकफफफकफफपकाफाफफफफफफफफफफफफफफफाफा पी फफफिफफाअाकफफ 3.71. 


00. नय... दकककलययसककनकककरसळनक कर नवकास” ४ ”शी ४” ४” ४” ४”४ी”ी” ४” ४” ह शह णी शीत ती ती? 0 0) ी!ी!0णएण000॥॥0॥॥१॥,7 


अणिक जपों नको देवोदेवीं काहींबाहीं ॥४॥ देव | पुत्रा हेंचि तूं स्वीकारी ॥ ९१४॥ लोपतील मन संग संग 
तो वैकुंठींचा निरालंबीरे आहे । निराळा सर्व जीवां | भंग सांगडी। अवचिती पडेल कव जन्ममरणाची 
म्हणोनी ध्यातु आहे। जीव हा शिव करी ऐसे | उडी न गिळे आयुष्य तुज मनुष्य जन्मअर्ध घडी 


करुनियां राहे। रामनाम मंत्र ध्वनि कळिकाळ 
वास न पाहे॥५॥ कोहं हे उपजतां टाकिलें 
तुवां सोहं। गर्भी होतासि सावध आतां म्हणतासि 
हंहू । अहंकार जपों नको मन मुंडि संमोहे। एकट 
मन करि रामनामी धरी भाव ॥६॥ शांति करी 
जीवशिवी सर्व क्षरलासे हरि। क्षमा दया बहिणीं 
तुझ्या माया सांडी भीतरीं । बंधु पिता सखि जेणें 
टाकि तूं दुरिच्या दुरी। मत्सर हा घेवों नकों मद 
टाकी हा बाहेरी ॥७॥ हरिरूप निखळ आहे योगी 
जाणती यासि । अंतर तें दुरांतर हें तूं जप मानसीं । 
कर्म हें ब्रह्म जाण ऐसा होई समरसीं।॥ तत्काळ 
होशी योगी संदेह नाहीं त्यासी ॥८॥ सत्व रज 
तमीं गुंफो नको एकतत्वीं आहे भाव । नानातत्वीं 
धरिसी व्यर्थ मग तुज न पवे देव। मी माझे वाहों 
नको व्यर्थ करिशी उपाव । शिणलासि येतां जातां 
हा तुज नाहीं आठव॥९॥ शरीर हें नव्हें तुझें 
तरुण बाळरे वृद्ध । जंववरी सावध आहे तंववरी 
करी प्रबोध। एकनामीं विष्णुचेरे जाणती तेचि 
सिद्ध॥१०॥ निःशंक मार्ग चाली आडकाठी 
नाहीं तेथें। विहंगमी चाड धरी पिपीलिका नेघे 
होत। अजप तेथें जपे सदापूर्ण अनंत। न धरी 
विकल्प कांही उद्धरसि त्वरित ॥११॥ कामना 
चित्तवृत्ति अनुग्रह हे उपदेश। ग्रहभूतपिशाचरे 
याचा नव्हे तुज त्रास कळिकाळ पडेल तेथे 
पावसि परमपरेश। झणें हे पावसी शरीर न करी 
न करी आळस॥१२॥ अंतीं अंत ऊर्ध्व अध दश 
दिशां नांदे एक। हरिविण न दिसे कांहीं संत 
जाणती विवेक । निरसली त्यांची माया हरि भरला 
दिसे एक। नयनीं दृष्टि चोख जेसा अमृता चा 
मयंक ॥९१३॥ योगिया तूंचि जाण योगयाग तयें 
हरि। न भजे हरिविण उगा नसे क्षणभरी । रामकृष्ण 
बाचे सदां नित्य जपे निरंतरी । हरि ध्यान ऐसें आहे 


उठिचि उठोनिया जाय तूं तांतडी ॥१५॥ विवेक 
करि बाळा पुराणप्रसिद्ध पाहे । वेदशास्त्रें बोलिले 
हरि हें पाहोनि उगा राहे। योगिये विसावले तेथें 
दिव्यचश्चू करूनि पाहे। सत्रावी हे संजीवनी उलट 
करी लवलाहे ॥१६॥ मातृका भेदुनियां षट्चक्रे 
टाकी वेगी । तेथें तूं गुफो नको चाल विहंगममार्गी । 
अनंत सिद्ध गेले क्रषिमुनीच्या संगी । नारदादि 
अवधुत ते प्रपंची निःसंगीं ॥ १७॥ हनुमंत कपिराज 
भीष्मादिक उत्तम। परिक्षित प्रल्हाद ते पैं जालें 
आत्मराम। श्रुव आणि अंबक्र्षी पावले वैकुंठ 
धाम | यांचा तूं संग करी। होईकारे निः:काम॥१८॥ 
मदलसा म्हणे पुत्रा ऐसा आहे उपदेश। भाव 
गर्भीचारे तुज विचरे पृथ्वी निःशेष। सरता होई 
संतामाजी चित्तीं ध्याई हृषीकेश । परब्रह्म तूंचि होसी 
ऐसें बोलियेले व्यास ॥९१९॥ शुकादिक पुत्र ज्याचे 
तो साक्षत्‌ नारायण । अवतरले मनुष्यवेषें तारियेले 
अवघे जन। ऐसाचि होई तूरे विसरे मीतूं पण । उठी 
जाये उर्ध्व पंथे करिल कृपा हरि आपण॥२०॥ 
नाम हें अमृतसिंधु हृदयीं जपे सदाकाळ। नाहीं 
तुज रोगराई तुज देखोनी पळेल काळ। हरिसि 
जो विनटला तया नाहीं काळ वेळ । नामधारकाचें 
तीर्थ बंदी तीर्थकलछ़लोळ॥२९॥ पुत्र म्हणो अवो 
माते गुरु तूंची जालीसी । नसवे क्षणभरी जपतप 
मानसीं । हरि हा श्रेष्ठ राणा तूंची तारक जीवासी । 
भवार्णवीं तारियेले म्यां दृढ धरिलें मानसीं ॥२२॥ 
खेचर बुद्धि केली खेळिनलों चौर्‍याशीं । खुंटल्या 
जन्मयोनी पावलों मोक्षसुखासी । खेचराखेचर माये 
मी तुझा बो उपदेशी । गुरुगम्यउपदेशिलें शिष्य 
निवाला मानसीं ॥२३॥ 

७३२. उपदेश ब्रह्मज्ञान पुत्रा ऐकरे बीज। 
सांडि सांडि मायामोहो मुक्त विचरेरे सहज । आशा 
मनसा गुंफो नको सोहं धरिकारे नीज। अखंड 


१२०० 


श्रीसकलसंतवाणी 


पराफापातर्याफ्फाफफफपाफफफफकककफकफपफफपफपफफफफफफफफफफफकफपाफकफफफफकफफफफफफफपाफफफफफकफफफफफफफफफफपफफफ़पाफाफफफफफ 





गुरुचरणीं मोन्य धरिकारे काज॥१॥ उपदेशी | लपवी प्राणामाजी वासनाकरी नि:ष्काम॥९०॥ 
मदलसा निजकारे आधीं। पूर्णबोधें उमजेरे हेंचि | हेंची साधन योगियांचें शिवाचें मनोगत । उठोनियां 
साधी समाधी । लटिका हा मायामोह लक्ष लावा | प्रातकाळीं तनुमनध्यान नित्य । जागरणिं हरिकीर्तनी 
गोविंदीं । सांडि मांडि कोहंवेगीं लीन होई परमानंदीं । | उद्धरसी त्वरित । नाशिवंत शरीर जाण मग तुज 


जेजोजेजोजेजो बाळा॥२॥ चोौऱ्यांशीलक्ष 
जीव जंतु शिणले योनी येतां जातां। विरळा 
देखों परतला जो पारुषला संपूर्णता। मनबुद्धि 
एकचित्ते दृढधरी अनंता। उपरति चित्ते करी 
सावध होई त्वरिता ॥३॥ जन्म हें दुर्लभ जाणा 
मनुष्यजन्म अगाध। ज्ञानध्यान बुझिजे आधीं 
वरी गुरूचा प्रबोध) तरीच साधेल तुज नाहीं 
तरी होसी मूढ अंध नेमिलें आयुष्य वेचे कोण 
कोण तोडी भवबंधकंद॥४॥ नवमास होतासि 
गर्भी अधोबदनें दुःखित। तैं होता उमजुतुज 
कारें येथें निश्चित । परतोनि पाहे वेगीं मनीं धरी 
अच्युत । तुटेल योनिपंथू मग तूं सर्वातीत ॥५॥ 
जंबवरी माझें माझें मन न संडी तुझें ।॥ तंववरी 
मोहोपाश व्यर्थ धरणिये ओझें। विष्ठामूत्र जंतगर्भी 
म्यां वाहिलें तुझें ओझें ॥६॥ उठीं पुत्रा सावध 
होई मी माझे सांडि धरी। कोशकिटके जन्मलासि 
तैसें तूं बा न करी। आपण्या आपण होसी तुझा 
तूंचिरे वैरी। जंव नाहीं आलें काळचक्र वेगी 
स्मरे मुरारी ॥७॥ इंद्रियें सावध अहाति तब करी 
धांवा धांबी । मग विस्मृति पडेल बुट्यि मगन साधे 
हरि गोसांबी। सर्वघटी हरि ध्याय मनचक्षु एक 
भावी नारायणनामपाठ वेदशास्त्र अनुभवी॥८॥ 
दिननिशीं शरीर तुझें बाळतरुणवृद्ध होय। काया 
हे नव्हे तुझी सांडी सांडी ममता माया । निर्गुणरूप 
हरिहरू त्यासि तूं शरण जाय । सगुणीं झोंबों नको 
हरिरूपीं तल्लीन राहे ॥९॥ मृगजळ मायपूर व्यर्थ 
इंद्रियांचि झोंबी । कामना लपवबी आधीं लय लावी 
हरिच्या ब्िंबीं। चक्षें पक्षें मन गोवी बिरडें घाली 
निरालंबी । शुद्धबुद्ध तत्व हरि एकतत्ब नितंबी॥ 
गुरुगम्य आगमाचे हेंचि तत्त्व उत्तम। सत्त्व रज 
तमीं गुंफो नको मा मार्ग धरी उत्तम । प्राण 


न घडे हित॥११॥ क्षणां एका शरीर नासे 
हें तुझें तुज न कळे। अवचिता येईल काळ 
झांकतील देखणे डोळे। मग हें नाठवे तुज 
करि गुरुमेळीं निर्मळ। सांडी मांडी करूं नको 
टाकिं टाकी मनीचे सकळ॥१२॥ व्यर्थरे राहासी 
येथें पडशील मोहोफांसा। दशदिशा हरि आहे 
ऊर्ध्व अध महेशा। मही हे अंथरुण आकाश 
करी अवकाश या परि विचिरें रे राहवें प्रमाण 
सरिसा॥१३॥ तत्व हें एकरूप हरिविण नाहीं 
कोठें। ह्वैतभाव न धरी मनीं नीटजाय वैकुंठ॥ 
हा मार्ग योगियांचा संत गेले नीट वाटे॥१४॥ 
सनकादिकां पंथ हाचि सेविला उपजंता । नारदें 
विचार केला मग न राहे तो निवांता। गोरक्ष 
बुझला वेगी दृढ कास हनुमंता। अवधूत याचि 
परि दत्तामाजी पूर्णता ॥ १५॥ उन्मनि साधी बाळा 
रूप न्याहाळी नयनीं । नासिकीं ठेऊनि दृष्टि खेंचरी 
मुद्रा निर्वाणी। शरीर हें असों जावों याची न 
करी तूं करणी। रामकृष्ण वाचा पाठ हेंचि 
धरी निर्वाणी ॥१६॥ अष्टदळ हृदयी आहे तोचि 
आत्मा ये करी। मन बुद्धि वित्त चित्त दिसों 
नेदी बोहरी । मातापिता प्राण तुझे तो दाखविल 
शरीरीं । स्त्रीपुत्र इंद्रियद्ठारा सांडी परति माघारी 
मन हें कोंडी पिंडीं तंतू तुटो नेदी याचा । मार्ग 
हे जिव्हे पारुषरे हरिरामकृष्ण वाचा । रिकामा 
क्षणभरी पंथ धरी प्रेमाचा। आदि मध्य हरि एकु 
तोचि ध्यायीं हृदयींचा ॥ ९७॥ श्रवण स्मरण करि 
काळ घाली आंकणा। भौष्पमें साधिलें हरि तो 
पावला नारायणा । लक्ष्मणें धरिली वृद्धि बोळगिला 
रामराणा। निमिष्य एक न भरतां शरीर सांडिले 
प्राणा॥१८॥ हित तेंचि करी बाळा हारि प्रेमे 
मन करी। सावधान चित्त आहें तंव सर्व हे दृष्ट 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग १०९ 


निवारी । भुली पडेल अंतीं तुज मग नाहीं कैवारी अमंगळ तिचा बांधा। स्मरे त्या हरिहरा शरण 
ममतेचें बिरडें फेडी उठे चाले योगरीतीं ॥१९॥ | जाई गोविंदा ॥५॥ या देहाचा भरंबसा पुत्रा न 
म्हणे माते परियेसी कैसे उपदेशिलें ज्ञान। गुरु | धरावा ऐसा । माझें माझें म्हणौनियां बहु दुःखाचा 
हा कोण करूं अवघे दिसें विज्ञान! मज याचें | वळसा | बहुत ठकियेले मृगजळाच्या आशा । तृष्णा 
स्मरण झालें सोहं होतें मज ध्यान। कोहं हें | सांडुनियां योगी गेले वनवासा ॥६॥ या पोटाकरणोरे 
बिसरलों जालें संसारमौन्य ॥२०॥ परतले प्रेमभाव | काय न करिजे एक । यालागि सोय धरीरे तिहीं 
उब्दोध आला धांबया। कळिकाळ न दिसे दृष्ट भुलविलें लोक। ठाईचें नेमियलें त्याचें आयुष्य 
पापपुण्य राहावया। सभराभरित हरि दिसेमाझें | भविष्य । लल्लाटी ब्रह्मरेखा नेणती ते ब्रह्मादिक ॥७॥ 
कैचें उरावया। तूं तव विदेही माया मदलासा | जळींचीं जळचरेरे जळींचियारे रमती। भुललीं तीं 
मज राखावया॥२१॥ मदलसा म्हणे पुत्रा जो | बापुडीरे ते कांही नेणती । जंव नाहीं पुरलीरे त्याचि 
उपदेश करूणा। ब्रह्म हे जीवी शिवीं भोगि आयुष्यप्रा्ति। वरि घालुनि भोंबरजाळ बापा तयातें 
योनी नारायणा । शांति क्षमा बाणली तुज कैचें | गिवसिती ॥८॥ पक्षणी पक्षीयारे निरंजनीं ये वनीं । 
उमटलें गुज॥२२॥ हे स्थिति बाणली ज्यासी तो | पिलिया कारणेरे गेलि चारया दोन्ही। अवचिती 
मी परिपूर्ण योगी। दया मुक्ति जाली दासी नित्य | सांपडली पारधिया लागुनी । गुंतोनि मोहोपाशीं प्राण 
उन्मनी भोग भोगी । त्याचिया दर्शनें जीव तरतील | त्यजिती दोन्ही ॥९॥ मृग हा चारियारे अतिमानें 
वेगीं । उठि पुत्रा जाय पंथे जेथें जेथें सत्राबी | सोकला। अविचार बुद्धि त्याची परतोनि मागुता 
उगी॥२३॥ मुक्तामुक्ता अभयदान मुक्त जाला | आला । तंव त्या पारधियानें गुणीं बाणु लाविला । 
अनुभवी । राहिली निरलंबी रातलासे सतरावी। | आशारे त्यजूनियां थिता प्राण मुकला॥१०॥ 
मुक्ताई मुक्त ज्ञाने मदलासा नांवानांबी । मुक्तलग | अठराभार वनस्पती फुलीं फळीं बोळती | बावित्या 
उपदेश चांगयास दिधला पाही॥२४॥ पोखरणी नदी गंगा वाहती । ज्या घरीं कुलस्त्रीया 

७३३. उपदेश मदलसा देहो निर्मिला कैसा | राज्य राणीव संपत्ती । हें सुख सांडूनिया कासया 
आलासी कवण्या वाटां मातेचिया गर्भवासा। जो | योग सेविती ॥११॥ हें सुख सांडूनिया कोण फळ 
पंथ वोखटारे पचलासि कर्मकोठा । अविचार बुद्धि | तयासी । कपाट लंघूनियां योगी ध्याती कवणासी । 
तुझी पुत्ररया अदटा॥१॥ पर्ये दे मदलसा सोहं | योग तो सांग मज कवण ध्यान मानसीं । सर्वत्र 
जोजोरे बाळा। निजध्यानीं निजपारे लक्ष लागों | गोविंदुरे हृदयीं ध्याई हषिकेशी ॥१९२॥ इतुकिया 
दें डोळा। निज तें तूं विसरलासि होसि वरपडा | उपरि रे पुत्रा घेई उपदेशु। नको भुलों येणे भ्रमें 
काळा ॥२॥ नवामास कष्टलासी दहाव्याने प्रसूत | जिवित्वाचा होईल नाशु। क्षीरा निरा पारखीरे 
जाली। येतांचि कर्मजाड तुझीं मान अडकली । | परमात्मा राजहंसु। निर्गुण निर्विकार पुत्र सेवी 
आकांतु ते जननी दुःखें धाय मोकली । स्मरे त्या | ब्रह्मरसु॥१३॥ इतुकिया उपरीरे मातें विनवितां 
हरिहरा ध्यायीं कृष्णमाउली ॥ ३॥ उपजोनि दुर्लभुरे | जाला । संसार सोहळा हा थोरा कष्टी जोडला । पंच 
मायबापा जालासी। वाढविती धोर आशा थोर | भूतें निवती येथें म्हणौनि विश्रामु केला । बोखटा 
कष्टी सायासी | माझें माझें म्हणोनियां झणीवायां गर्भवासु कवणा कार्या रचिला॥१४॥ गर्भाची 
भुलसी । होणार जाणार रे जाण नको गुंफों भव | यातनारे पुत्रा ऐके आपल्या कानी । येतां जातां येणें 
पाशीं ॥४॥ हा देहो नाशिवंत मळपूत्राचा बांधा । वरि | पंथे सांगाति नाहिरे कोण्ही । अहंभावो प्रपंचु पुत्र 
चर्म घातलेंरे कर्मकोटकाचा सांदा। रवरव दुर्गधारे | सांडीरे दोन्ही । चौर्‍्यांशी जीवयोनी पर्तले मुनिजन 


























१०२ 


श्रीसकलसंतवाणी 


तत्क्षणी ॥१५॥ वाहतां महापुरी रे पुत्रा काढिलें | पै केलें । निर्गुण न विचारितां तेणें सुख मानियेलें। 
तुज । रक्षिलासी प्रसिद्ध सांपडले ब्रह्मबीज । मग तुज | जालेरे तुज तैसें यातायाति भोगविले । मोक्षद्वार 
बोळखी नाहीं कारें नेणसि निज। आपेआप सदगुरु | चुकलासि दृढ कर्म जोडलें ॥६॥ सर्पे पै दर्दुर 
कृपा करील सहज॥१६॥ उपजत रंगणारे पुत्रा | धरियेलारे मुखी । तेणेंहिरे माशी धरियेली पक्षी । 


तुवा जावें बना बैसोनि आसनीरे पाहे निर्वाणीच्या 
खुणा प्राणासी भय नाहीं तापत्रये चारणा । मग 
तुज सौरसू पाहारे परब्रह्मींच्या खुणा ॥१७॥ 


तैसा नव्हे ज्ञानयोगु आपआपणातें भक्षी । इंद्रियां 
घाली पाणी संसारी होईरे सुखी ॥७॥ पक्षिया 
पक्षिणीरे निरंजनीं ये वनीं । पिलिया कारणेंरे गेली 


बैसोनि आसनीरे पुत्रा दृढ होई मनीं। चेतवी तूं | चारया दोन्ही । मोहोजाळे गुंतलीरे प्राण दिधले 


आपणापे चेतविते कुंडलिनी । चालतां पश्चिमपंथें 
जाई चक्रे भेदुनी। सतरावी जिवनकळा पाहे आत्मा 
हा चिंतुनी ॥१८॥ मग तूं देखसी त्रिभुवन स्वर्ग 
पाताळ । नको भुलों येणें भ्रमें सांडी विषय पाल्हाळ । 
आपणापे देखपारे स्वरूप नाहीं वेगळें । परमात्मा 
व्यापकुरे पाहा परब्रह्म सांबळें ॥१९॥ इतुकिया 
उपरीरे पुत्रा विनवीतें जननी परियेसि माउलिये 
संतोषलों तत्‌क्षणीं । इंद्रायणी महातटीं विलासलों 
श्रीगुरुचरणीं। बोलियेले ज्ञानदेवो संतोषलों 
वो मनीं॥२०॥ 

७३४. श्रीगुरु देवराया प्रणिपातु जो 
माझा । मनादि मूळ तूंचि विश्वव्यापक बीजा। 
समाधि घेड़ पुत्रा स्वानंदाचिया भोजा। पालखी 
पौढलिया नाशिवंतरे माया ॥ १॥ जागरे पुत्रराया 
जाई श्रीगुरुशरण। देह तूं व्यापिलासि चुकवी 
जन्ममरण । गर्भवासु वोखटारे तेथें दु:ख दारुण । 
सावध होईकारे गुरुपुत्र तूं सुजाण ॥ २ ॥ मदलसा 
म्हणे पुत्रा ऐक बोलणें माझें । चौर्‍यांशी घरामाजी 
मन व्याकुळ तुझें। बहुत सिणतोसी पाहातां या 
विषयासी । जाण हें स्वप्ररूप येथें नाहीं बा दुजें ॥ ३ ॥ 
सांडिरे सांडि बाळा सांडि संसारछंदु। माशिया 
मोहळरे रचियेलारे कंदु। झाडूनि आणिकी नेला 
तया फुकटचि वेधु। तेसी परी होईल तुज उपदेशे 
आनंदु ॥४॥ सत्व हें रज तम तुज लाविती चाळा । 
काम क्रोध मद मत्सर तुज गोंविती खेळा । यासवें 
झणें जासी सुकुमारारे बाळा । अपभ्रंशीं घालतील 
मुकसिल सर्वस्वाला ॥५॥ कोसलियानें घर सुदृढ 


टाकुनी । संसार दुर्घट हा विचारु पाहे परतुनी ॥८॥ 
जाणत्या उपदेशु नेणता भ्रांती पडिला । तैसा नव्हें 
झ्ञानप्रकाशु ज्ञानदेवो अनुवादला । अनुभवी गुरुपुत्र 
तोचि स्वयं बुझाला। ऐके त्या उद्धरणा गायक 
सहज उद्धरला ॥९॥ 

७३५. मदलसा म्हणे पुत्रा तूं मुक्त होतासी । 
संसारमायामोहें कारे बद्ध जालासी । सिद्ध तें विचारी 
पां जेणें सुख्िया होसी ॥१॥ चेईतूरे तानुलिया 
जाई श्रीगुरु शरण। देहभावीं व्यापिलासी मग 
तुज शिकविल कवण। अज्ञानपण सांडूनियां 
तूं चुकवी जन्ममरण। गर्भवास बोखटारे गर्भी 
दुःख दारुण ॥२॥ जागृति आणि निद्रा तुज स्वप्नीं 
भरु । सुषुप्ति वेळोवेळां तुज पडिला विसरु । तें 
जव नेणसिरे तव तुज नाहीं निर्धारु ॥३॥ देह तव 
नाशिवंत तूं कारे भुललासी। अखंड तें विचारी 
पां जेणें सुखिया होसी । दुःख तें आठवीरे गर्भी 
काय भोगिसी। जठराग्री कृमीकुंडी वेळोवेळा 
पडसी ॥४॥ कोसलियानें घररे सदृढ पैं केलें । 
रिगुनिगु न विचारीतां तेणें सुख मानिलें। जाहालें 
बाळा तुज तैसें यातायाति भोगविलें। मोक्षद्वार 
चुकलासी सकळही कर्मे संचिलें ॥५॥ सर्पे दुर्दुर 
धरियेलारे मुखीं तंव तेणें माशी तोंडीं धरियेली 
शेखीं। तैसा हा मायामोहो तुज कारे नुपेक्षी । इंद्रियें 
व्यापुनियां संसारी सुखि दुःखी ॥६॥ मृगरे जळ 
जैसें हेलावत पैं दिसे। तैसें हे भ्रांति माया। तुज 
नाथिली आभासें। उत्पत्ति प्रळय दोन्ही ये तरी तुज 
सरिसे। स्थिर होऊनि विचारी पां आणिक नाहीं बा 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग १०३ 


तैसें ॥७॥ मृग पक्षी कोटकु पतंग होसी । आक्षेपी | योगभ्रष्ट चुकवि गर्भवासु। गुरुूवचनी भजे पुत्रा 
संचरेरे नाना योनी पावसी । पूर्ण ज्ञानसुख जेणें तें | परब्रह्मी करि वासु। अमृत सेवि पारे झणी 
तं कारे नेणसी । अविनाश तेंचि तूरें वायां सबळ | होसी उदासु॥१८॥ तुज ऐसें रत्नबाळा कवणेरे 
कां करिसी॥८॥ परब्रह्म बाप तुझा इच्छा माया | केलें। आणिक अनंत जीव चराचर भुतले। तेणेरे 
हे तुझी। अंशरे तूं तयाचा सबळ कारे बुद्धि | इच्छामात्रें क्षणामाजी रचीलें । तें तूरे नेणसीच येवढे 
तुझी। अज्ञान तुज व्याली ते नव्हे कारे वांझी | कैसे चुकविलें ॥९९॥ सांडि बाळा काम क्रोधु 
बा नव्हेचि कां वांझी। तेणें तू भुललासी ऐक । हा दुजेन विचारु । जिहीं तुज अंतरविलें त्याचा 
शिकवण माझीं ॥९॥ परतत्वा आणि तुज बाळा | करि का संहारु । गुरुचरणीं भजे पुत्रा तो तुज 
नाहीरे भिन्न। अनादि तूं आहेसिरे परि हें न देखें | देईल विचारू। अविनाशपद पावशी मग तुज 
मन। अकर्म कर्म केलें तेणें जालें अज्ञान । निष्कर्म | होईल निर्धारु ॥२०॥ सहज यम नेम गुरुकृपारे 
होय जेणे तें तूं करी कारि ज्ञान ॥१०॥ पुत्र म्हणे करी । आसनें प्राणायाम प्रत्यहार उदरी । धारणा 
बो माते मी अनादि कैसा। मी माझें जाणता वो | होईल तुज मग ध्यान विचारीं। समाधी होई 
मी अज्ञान कैसा। उकलु केवि होय तुज कैसा | पुत्रा तूं जाण निरंतरी ॥२१॥ षडचक्रा वेगळेरे 


भरंवसा जीवनन्मुक्त होय दृष्टि दाखवी तैसा ॥११॥ 
पापपुण्य दोन्ही मजसवेंचि असती । करणी माते 
थोर त्याची ते आहे चालती । उकलु केंबि होये 
होय तें सांग मजप्रती। बुझावि बो माझे माते 
ऐसी करी विनंति॥१२॥ केली कर्मे जरि तुवां 
न संडिवो पाठी। कवणतें प्रकासील हे विपरीत 
गोष्टी। उकलु केवि होय ते सांग मजप्रती । जेणें 
मी दृढ होय ते बुद्धि देई वो लाठी ॥१३॥ अनंत 
कर्मे मातें घडलीं बो मज। तीं तंव न संडिती 
ऐसें ज्ञान पैं तुज। तरी म्या काय कौजे केविं 
पावणें सहज। दुर्घट वाट आहे कैशानि निफजेल 
काज॥१४॥ उठी पुत्रा जाई बाळा तीर्थेरे हिंड । 
साधु आणि संत जेथें असती बा उदंड । तयामाजी 
आत्मज्ञानी जो कां न बोले वितंड। तो तूं गुरु 
करि तो तुज बुझवील प्रंचड ॥ १५॥ ज्ञानविज्ञानरे 
गुरु मुखे बुझसी। विचारूनि अनुभउ आपेंआप 
जाणसी । जेणें जालें अनंत सिद्ध तें तूं कारे नेणसी । 
हरिहर ब्रह्मादिक तेहि ध्याती तयासी ॥ १६ ॥ नव्हतां 
बाळा नादबिंद तैं तुरे सहज। तेंथेचि तूं होतासि 
ऐसें ज्ञान पैं तुज। तेथे तू॑ लीन होई करी आपुलें 
काज संसार साभिमानें घेई तेथीचें व्याज ॥ ९१७॥ 


तें जाणिजे कैसे। अनुभवें जाणसीरे तुज सहजे 
प्रकाशे । तैसा हा ज्ञानयोगु गुरुकृपारे दिसे । अज्ञान 
निरसूनियां ज्ञान पैं समरसें ॥२२॥ अव्यक्त तिहीं 
लोकीचें तुजमाजिरे असे। त्रैलोक्य जयामाजि 
तैं तुज पैं दिसे। अविनाशपद होंसी मग अज्ञान 
नासे । तुजमाजि अमूर्तरे आपेंआप प्रकाशे ॥२३॥ 
अव्यक्त अगोचर मज होईल निरंतर । इंद्रियें स्थिर 
होती हे तुझे अंकुर। अविनाशपद होसी मग 
नहीं येरझार। अष्टमहासिन्दरि जया बोळगती तुझें 
द्वार ॥ २४ ॥ क्रस्द्विसि्यि मायासिऱ्दि यासि दिधली । 
तुर्याचिया उपरिरे ज्ञान उन्मनी देखिली । आशापाश 
सबळ माया जीवबुद्धि निमाली । गर्भवास चुकलारे 
कैसी बुद्धि स्फुरली ॥२५॥ संतोषोनि कृपादृष्टी 
ज्ञान पैं लाधविला । आत्मतत्त्व बोधु तुज प्रकाशुरे 
जाला । समरसिं सोहंसिद्धि प्रबोधु निमाला । निवृत्ति 
प्रसादेंरे ज्ञानदेवो बोलिला ॥२६॥ 

७३६. अकार अक्षरबीजरे। अमित्य भुवनीं 
प्रकाशुनि गेलेरे। तें मकराचे पोटीं आहेरे॥९॥ 
उकाराचा शोंडा पाहीरे। एकविसा मंदराचळा 
भेदुनि गेलेरे। मा वेद बीज वेगळें परात्पर 
पाहेंरे॥२॥ मागें बोलिलों तें ज्ञानरे।) चोविसा 


उपजतां गर्भ अंधु जया नाहीं प्रकाशु। पूर्वी तो | अक्षरी संध्यावळी सोंगरे। परी त्या अक्षराचें अमित्य 


१०४ श्रीसकलसंतवाणी 


आहिरे॥३॥ चारि म्हणों तरी नव्हेरे। साही म्हणों | परि अनुमाना नये वेगळा आहेरे॥२९॥ पासष्ट 
तरी भूललीं बापुडी। मा अठरांची दशा ते | पुढें अद्वैत नेमूरे। द्वैत ना अद्वैत भेद ना अभेद 
काईरे॥४॥ दाहा श्रुती शिऊ बोलरे। आठरा श्रुति | अक्षरझेंपकु तोचि भला रे॥२२॥ बुझों गेला 
विष्णुचें बचन परि कल्पांती अक्षर न सरेरे॥५॥ | पाहों गेलारे। तेथें दुसनावना तयासि जाहालें । त्या 
पूर्णापूर्ण ऐसें ब्रह्म बोलतीरे। तेथें पूर्ण अपूर्ण | ठकाठक मोन्या मोन्य पडिलेरे॥२३॥ तेथें जाणोनी 
दोन्ही नाहों । मातें कांही बाहीं अक्षररे। तया रूप | नेणे पै जाहालेरे। मन इद्रियां लयो जाहाला । अमित्य 
ना रेखा आहेरे॥६॥ तेथें त्रिकाळ जतिगति | तेज ध्वनी उमटलेरे॥२४॥ गगना परतें अक्षर 
नाहीरे । नाहीं इंद्र चंद्र नाहीं आकाश भूमीरे। नाहीं | दिसेरे। दिसोन न दिसे तें वेदांचें देखणें। तेथें 


आप तेज वायो तेथेरे॥७॥ तरी वेद अक्षर गिवसावें 
कैसेरे नगणित गुण गेलेरे॥ सिस्धि ना साधक 
मंत्र ना तंत्र। मा तेथें जटा क्रम पद कैचेरे॥८॥ 
स्थूळ न सूक्ष्म नव्हेरे धातु नव्हे मातु नव्हेरे। मा 
कांही नव्हे तें अक्षर होयेरे॥९॥ पर नव्हें परतर 
नव्हेरे। जाति नव्हें अजाति नव्हे। मा कांही नहोनियां 
एक होयरे॥१०॥ बुद्धि नव्हे शुद्धि नव्हेरे। वाट 
नव्हे घाट नव्हे मा घटाटीत नव्हें । मवाळा मवाळ 
नव्हे नव्हेरे॥११॥ साच ना दृश्य नव्हेरे। दृश्य 
नव्हे मा अदृश्य नव्हेरे। वेदी बोलिलें तें होयरे॥ १२ ॥ 
सप्तपाताळा तळ नव्हेरे। एकवीस स्वर्गाहूनी 
आगळेंचि आहेरे। बाविसांहुनी परतें पाहीरे॥१३॥ 
तेथें नादु बिंदु नाहौरे। चक्षु पाद नाहीं कर 
देहरे। दिहादिक चतुर नाहींरे॥१४॥ भ्रमु नाहीं 
भुली नाहीरे। ते सतराव्याचे कळे प्रकाशलेरे। परि 
तेथें मन होये ठायीरे॥ १५॥ आतां सातवें पांचवें 
बोलें ज्ञानरे। तेथें पांचही नाहीं मा सातही नाहीं । 
मा तें अक्षर शतसहस्त्रां वेगळे आहेरे॥ १६॥ मागें 
चौदा बोलियलीं साचरे। ज्ञानासि विज्ञान जाहालें 
मा शेखीं बुडाला तो वायारे॥१७॥ मागें अक्षरें 
बोलिलीं बहुतेंरे। पिंड ब्रह्मांड जयापासून जाहालें । 
'परगुणीं व्यापिले ज्ञान सुखरे॥ १८॥ सुखादि सुख 
तें म्हणोरे। तरि अमित्य वेदाची बाणी खुंटली । मा 
'परीलक्षालक्ष नये परिमाणारे॥ १९॥ त्रिदशा त्रिदश 
पंचदशा पंचदश नेणतेरे तें शतसहस्त्रांचे शेवटीं 
आहे नाहीं ऐसे दिसेरे॥२०॥ आत्मा परमात्मा 
दोन्ही सखेरे। ऐसें चतुरी बोलतां लोक भुलविलेरे। 


साहांसी शुद्धबुद्ध परतेरे ॥ २५ ॥ नव्या नऊव्यासि 
शून्यरे। ऐसें राधा जंत्र भेदावें कवणें। तें 
कृष्णावतारी भेदियेलें पुरुषोत्तमेरे ॥२६॥ आता 
नव्या नउ भाग करीरे। ते अर्जुनामुखीं घालता 
भागला । तें अक्षर निराक्षर। आकार उकार मकार 
माते बळलेरे॥ २७॥ सात बेचाळीस घालीरे। पांच 
विसा तेथें गुणाकारी आटलें निरालंब ना पावलें 
घटाघटीरे॥२८॥ तें व्योमाकार रूप नव्हेरे। तेज 
नव्हे त्रिकुट नव्हेरे। मा गोल्हाट नव्हे। मंडळा 
मंडळी मंडळा परतेंरे॥२९॥ अमित भुवनें चाकें 
त्यासिरे। निरालंब आंख धालूनिया बेसे। ते 
तुरेंगेविण अक्षर कैसें चालेरे ॥३०॥ तें नित्य नव्हें 
अनित्य नव्हेरे। आकारा खूण गुढारु गुढारीलें । परि 
त्या विवरीं न दिसे अक्षररे॥३१॥ बारावें भेदूनिया 
जायेरे। तेराव्याचें अग्राअग्रीं दिसे। तें परेहूनि परतें 
आहेरे॥३२॥ आठ कोटी लक्षी पाहेरे। तें मुक्त 
नव्हेरे अमुक्त नव्हे मा अक्षरही नव्हे सिद्ध 
आहेरे॥३३॥ पिवळे नव्हे पांढरें नव्हे काळे 
नव्हेरे। रंग रंगाकार नव्हे अनंतध्वनि नव्हे । अक्षर 
नि:शब्द निरंजन नव्हेरे॥३४॥ षष्ठ नव्हे सप्त 
नव्हेरे। मन नव्हे पर नव्हेरे। तें बुडालें बुडोनी 
नव्हेरे ॥ ३५॥ सत्ताविसें एकतिसें दाटूनि पाहेरे। 
छत्तिसांचा चौभागीं भागों तरी अप्रमिता । अप्रमीत 
जाहालारे॥ ३६॥ सहस्त्र शून्य सहस्त्रां ठायीरे। बावन 
अक्षरी गुण निवडति। ते कूटस्थ कुटाकुटी 
नाहीरे ॥३७॥ मागें बोलिलासि भुःभुकारुरे। स्वर 
ना भेद सत्य वेद रूप बोलियेले त आपणयाते 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


१०५ 


प्रापाफपरापाकफाी फे पा पाफाकसाापाफापापाफाफपाफफफकफयफीपाीफाीफीफीयकयाफयाणापा डा फाीपाी चाीपाीतापाीकपाफाफककफपाफकपाी याता चाीलातलाचाीताी क ापाकपापाडापाठाताचापाधालापाा्ाफफप 


नेणतां । नेणोनि म्हणविसी ब्रह्मरे ॥ ३८॥ विकासलें 
व्योमाकारे। तिन्ही देव तिन्ही वेद जाहाले । मा 
तरी खुण चुकोनियां माघारे मागूति मुरडलेरे॥३९॥ 
हा अनुवाद नको बोलोरे। नष्टा हातीं निजपद 
दिधले । ब्रह्मअन्वयें सोडून नको बोलोरे॥४०॥ 
वाडा परिस वाड आहिरे । एकुणासवे अक्षरी मंत्रा 
साधु गेलासी परि तें काहीं। नाहीं ऐसे जालेरे॥ ४९॥ 


नाहीं। तें नहोनि जायरे॥५६॥ पराहूनि परता 
आहेरे। अमित व्योममंडळें भेदूनि तें मातृकेचें 
नांब कायरे॥५७॥ चेउ आलिया निजसुदा 
नव्हेरे। निज चेतविलें जागें निजविलें। दगदगी 
फुटीं घालीरे॥५८॥ तेथें बावन्न त्रेपन्न सक 
म्हणतीलरे। त्यासि लावाबया मा आणिक बंधु 
नाही रे॥५९॥ यासीं उपावो नाहीं अपावो नाहीं 


रकारीं बोध बोलसौरे। तेथे घटीतेविघटीतें के न | रे। नाहीं नाहीं तेथें कांही तें घेऊनि राहीरे ॥६०॥ 


पडेची। त्या मंडळामंडळीं गुंतलासीरे॥ ४२॥ नकारु 
रूप शून्यरे। सहस्त्रचिये वाटे एक फांळले। माते 
अक्षरासि भेदु नाहीरे॥४३॥ यम नेम काय 
करिसीरे। गुरुमुखें सांगतां वाया भ्रमलें। आपणपा 
नाहीं शुय्द्विरि॥४४॥ भांबाविले मन बुडविलेरे। मार्ग 
ठावा न पडता उगलें। मध्येंचि बुडोनि आलेरे॥ ४५ ॥ 
गति मति वेदु बोलेरे। सातवी मातृका सहस्त्रीं 
वाटियेली। तेथें गुणलयो जाहालारे॥४६॥ दिधलें 
मन पांचा ठायीरे पांचे पांच भागु विभागु 
जाहाला । तेथें ब्रह्मरसु रसी मुरालारे॥ ४७॥ 


तत्त्वातत्त्वा भेदु नाहीरे) महातत्त्वाचे सामर्थ्ये 
जाशील तेथे आपण नाहीं कांही रे॥६१९॥ एका 
शेंडा येका डिरिरे। एकतत्वें महत्तत्व ते तळातळ 
भेदियेले। बोंकारें भेदियेले परात्पररे ॥६२॥ सत्य 
व्योमा शून्य देई रे। चौदावें बुडवूनि घालूनि 
पाहे। मा पुढें वेद बीज सांगेनरे॥६३॥ जटि 
ब्रह्मक्रषि बोलतिरे। पदपदार्थ कर्म खंडी विखंड । 
मा त्यासि नकळे त्या अक्षराचे पारूरे॥६४॥ 
कर्मकांडीं एक बीज आहिरे। संकल्पीं विकल्यपीं 
एको विष्णु बोले। परि ब्रह्मार्पण नाहीं ठायी 


वासुकीमणी मंथन केलेंरे। तिहीं देव तेथें संध्याबळी रे॥६५॥ एकुपदार्थ बोलेरे। तें चोविसाक्षरी 


ठायीं बुडाले। मातरि सहस्गमुखीं लेखा 
कायसारे॥४८॥ साहाव्याचि गोठी वळून पाहेरे। 
अगाध ब्रह्माच्या गोष्टी ।॥ करिती सत्य ब्रह्म त्याच्या 
पोटींरे॥४९॥ ध्याना कल्पितां न पाविजेरे। आपुला 
आत्मा शुद्ध चैतन्य देखिल्या तेंचि तें। ब्रह्म 
ब्रह्माकार होयरे॥५०॥ मधुर मधुर अनुभव 
रसुरे। येथें संवादु ना गोडि तिखट ना पेत्यतें 
अंबर अंबराकाररे॥५१॥ हरि म्हणिजे ठकार 
शून्यरे। पांचवे पूढें बिंदुलें दिधलें । तें नववें पुसूनि 
जायरे॥५२॥ विधि म्हणसि ध्याना अगोचररे। 
जयाचा एक्याण्णउड मातृका भेदिल्या तें त्रिपुटी 
फुटोनि जायरे॥५३॥ योगि मंत्र येकु साधूरे। आटि 
जनीं तेथें उभें राहूनियां। अकराव्याचें तोंड 
मारीरे॥५४॥ येणें जाणें परि नाहीरे । सिद्ध साकार 
भाविसी काय। मा अयोगायोगु तें नव्हेरे॥५५॥ 
नाटटा भाविसि कायरे। नकारशब्दें नामात्मक 


संध्यावळी बीज मिरवलें। एकु आपो नारायण 
म्हणेरे ॥६६॥ एक ध्लुव ध्रुव म्हणति यजुरिरे। यजन 
याजन अध्ययन अध्यापन) दान प्रतिग्रहो 
नाहीरे ॥६७॥ रुकारू म्हणती मूळरे। आब्रह्म 
म्हणती परतल्या दृष्टि मा साम मागति फळरे॥६८॥ 
सत्यलोकों विरिचि विचरेरे। शंकरें विश्वाचि प्राहुति 
केली। हरि करि ठेवा ठेवीरे॥६९॥ बोध्य म्हणती 
निज रूप जाणेरे। गण म्हणति सिध्धु पातलियां। 
शक्तु म्हणे शक्ति पोटीरे॥७०॥ कमळें घेऊनि 
उभेरे। उदयो अस्तु नमस्कारु करिती । मातें 
असक्यासी न पडे अक्षर ठाबेरे॥७१॥ एक शैव 
म्हणति शिवज्योतिर्लींग पाहोरे। भगता भागवता 
न पडेचि ठायीं। माते पावलें निवृत्तिचे पाय 
प्रसादीरे ॥७२॥ निवृत्ति म्हणे सोपाना भलारे। 
अक्षराचें वर्म अवघे पूर्णपक्ष जाहाले । तें अक्षर 
तुम्हांसि भेदलेरे॥७३॥ मूळ सांडि शेंडा सांडि 


१०६ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फरणापाञफाताचापक्फफफफफककफफेायफफपफफफफकफफकफफफफफफफ़फफफकअफफफफफफफफफफफफफफफफफफिफफाफफफकफफफफफफकफफफ फ्रफ़ऊ 





रेन घडतां घटण घटाघटीं केली । तरी ब्रह्मब्रह्मीं | देवक्रषि मुनि शुकादिकारे। साही अंगें बोलोनि 
चोखाळलेंरे ॥७४॥ अचिंतन चिंतन प्यालीरे। ज्ञान | गेले। मा त्या चहूंचा गड संदेह पडलारे॥९१॥ 
सोपानाचा निवृत्ति चोढळी । तें अक्षर त्रिपन्नी तिन्ही | तेथें सत्तावन्ने सहस्त्र धातूरे। एक ज्यापासूनि मोवितां 


मोडलीरे ॥७५ ॥ ब्रह्मसमुद्र घोंटिलारे। तृषेक्षधेवीण 
पंचप्राण पै खादलेरे। तिसाव्यासि मारिलें 
तुम्हीरे ॥७६॥ धगधगीत ब्रह्मशस्त्र आहेरे । अमित 
ब्रह्माचे तेज प्रकाशित । तेज तेजाठायीं विरेरे॥७७॥ 
एक रोप कूर्पी उगवलारे। त्याचे अनंत गुण मा 
अनंत पार मा। तो विष्णु भला भलाभलारे॥७८॥ 
ते दोघे कर्मधर्म साधक भलेरे। ते अमित्य भुवने 
धांडोळितां भागले । परी ते निर्गुण अक्षराचि नलगे 
सोयरे॥७९॥ आदिंदेवी माया जालीरे। एक वैष्णवी 
म्हणती अद्भुती। म्हणती चौथी तिघांसि 
खायरे॥८०॥ निरंजनीं एकी उभीरे। सिद्ध साधक 
मा वेदांत बोलिजे। ते रंजना संध्यावळी 
मायारे ॥८१॥ अठरावर्ण अठरा न्यातिरे। चहूंची 
बेदीं सांगितली संमति। ते निरालंबी नाहीं 
स्थितिरे॥८२॥ सुयीच्या अग्रीं दाभण ठेवावेंरे। 
अमित्य ब्रह्मांडे तयावरी जालीं। ऐसी निज 
ब्रह्माक्षरीची नकळे मायारे॥८३ ॥ मायाकोश आड 
जालेरे ते तेजी तेज फोडुनी गेले। साते संस्वरूप 
अक्षर कवणे ठायोरे॥८४॥ चौदा चारि चौदा 
घालीरे चौदा चौके चौदा वांटूनि गेले। माते 
ब्रह्मांडाची बाट कोणरे॥८५॥ अक्षरा मागें 
अक्षरसहस्त्र जालेरे। लक्षलक्षाची क्रोडी क्रोडीची 
अनंत वाटाघाटी । निघंटीं पाहिल्यारे ॥८६॥ चतुर 
बुद्धि सांगवलेरे। चतुराननु चौमुखीं खांचावला । 
पंचमुख सहस्त्र मुख खुंटावलेरे ॥८७॥ तळवा 
घोंटी जानु नाभि वक्षस्थळी कंठ शेंडे गेलेरे। 
शेंडिच्या आग्रीं चौदा भुवनें मावळलीं। ते विराट 
लया लक्ष गेलारे॥८८॥ अटत घाटत घटिलीरे। तेथे 
नादु नाहीं स्पर्श नाहीं । कांही नाहीं ते अबघी 
लया पाहिरे॥८९॥ ऐसा उत्पत्ति गोळकु। पिंड 
ब्रह्मांड गोळकु सांगितलारे। ठाऊकें नव्हे म्हणोनि 
बुडालें। त्या अवताराचा काय ठावोरे॥९०॥ 


भागले । अमिता मुखीं वर्णितां गेलेरे॥९२॥ शून्य 
वोढिलें निरशून्य भेदिलें पाहारे। देवादेवो देवतें 
बोलती। तें ब्रह्मज्ञान सोपाना कर्णपुटीं पेरियेलें 
ब्रह्मरे ॥९३॥ श्रवणेंबिण ऐकिलेंरे। मनेंबिण मन 
बुडालेंरे। मागें गिवसितां गिवसितां स्वस्वरूपीं 
आहेरे॥९४॥ निवृत्ति म्हणे ज्ञानसोपाना दोन्ही 
भागीं राहें। संध्याबळी अजपा मंत्रु साधन । त्याणें 
उपदेशें तें तें ब्रह्म पाहेरे॥ ९५ ॥ म्हणती मनासी 
नयन आहिरे। ते मनचि नाहीं मा अवघे ब्रह्मचि 
पाहीं। मा माझा हस्तातळीं उभें राहारे॥९६॥ 
अचिंतन चिंतूं नये। संध्या रागु मंत्र पंचकरणें 
मथिला। त्या अक्षरासि नाहीं भेद्रे॥९७॥ तें 
ब्रह्माब्रह्म साररे। त्रिकुटा वेगळें गोल्हाटा वेगळें । 
न चुकत चुकलें पाहिरे॥९८॥ रविसोममाथीं 
माथा बैसले ते आधारेबीण उदरेवीण सामावले 
आहेरे॥९९॥ चिदप्रचिद तेजा तेज नव्हेरे। अमित 
भुवनें जयाचेनि आहारळलीं। तेथुनि नि:शब्दापासुनी 
बेद जाहालारे ॥१००॥ ब्रह्मवृक्षव्योमीं फुललारे। 
त्यासि शाखा ना मूळ ना बीज ना अंकूर] तें 
अक्षर फळलें बीण फळ देखारे॥१०१॥ सहस्त्र 
खांदियांचें एक झाडरें। जयाचीं विश्चपत्रें 
विश्वशाखा। मा त्याचें अंगकूपीं एक ब्रह्म 
फळरे॥१०२॥ यजुरि ऐशा ऐशा शाखा जाहाल्यारे। 
क्रर्गीं सप्त शाखा जाण बोलियेले। ते अथर्वण 
राहें श्याम फळरे॥१०३॥ ऐसें बोलता अनंत 
फळरे। परि त्या अक्षरासि नलगे फूल फळ ज्याचि 
ते निष्कामीं निष्कर्मी फळेंबिण कैसें फळेरे॥१०४॥ 
आणिक एक सांगेन गूढरे। त्यासि सोळा ना 
बारा। नवासि शून्य देतां दहा अकराही शून्य 
मिळेरे॥१०५॥ ऐसें छत्तिसा गुणांचें बत्तिसावें 
वाटारे। मिळाले पंचीकरणीं मिळाले संध्यावळी 
परि त्या नकळे अक्षराचा भेदुरे॥ १०६॥ एकावत्नें 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग १०७ 


बावन्ने मिळालें सत्तावन्नेरे। परि तें अक्षर निरंजन | ऐसे अमित्य भुवनाचे साटे मावळलेरे। चंडाहुनि 
निराकार निर्गुण ऐसे गुणिती पैं ते । प्रचंड थोटावलें । तें अक्षराचे नकळे पारुरे॥१२३॥ 
शाहाणेरे॥१०७॥ अडतीस पंचविशी पांच | जै नि:शब्द अंकुर फुटेरे। वायुसी मोबणी आपासि 
मारीरे। निरशून्याकार भृंगा भेदून गेले। मा परि | भिजवणी । व्योमाची ठेवणी कवण ठेवीरे॥९१२४॥ 
निःशब्दीं परा वाट पाहेरे ॥१०८॥ धगधगित एक | मनासि नाहीं मारणीरे। तेजासि नाहीं धरणी । धरूं 
सुरि होतीरे। ते व्योमाचे पोटीं फोडूनि भेदली। ते गेला तो वांयाविण श्रमलारे॥१२५॥ परि एक 
अक्षरासि वाहे वाटरे॥१०९॥ एक आप एक | निर्वाण सांगेनरे। आम्ही तिघी मा जेथुनी 
पररे। पिंडब्रह्मांडाचे अक्षरी निवडलें। सातवें | तुषाकारलो। ते जीवनीं जीवन जैसें मिळोनि 





गोल्हाट भेदिलेरे॥११०॥ तेथें विजया एक 
राणीरे। काळातें खाउनी महाकाळ गिळिला। 
ब्रह्मवोबरीं तिचें नांवरे॥९११९॥ तेथें एक होता 
अक्षर सिद्धावळीरे। अंत काळ तप्त मुख जाला । 
शब्द ने देखे फिरोनी आलारे॥११२॥ आतां एक 
सांगेन अमित व्योमावरि फुललेरे। त्या अक्षरा 
बांधूनि बदेंबिण धरिलेरे। ज्ञान सोपानासि म्यां 
दिधलेंरे॥ ११३ ॥ ज्ञानज्ञानें भला म्हणवीरे। सोपान 
सिद्धि निधि ब्रह्म पाबलारे। तेणे ज्ञाना ब्रह्मबोध 
जालारे॥११४॥ अद्वैत पंथ केसारे। ऐक्यवादु वेद 
बोल बोलतीं वचनें। ते मिळणी ब्रह्मीचे सांगेन 
त्रिसंध्याकाळीरे॥ ९१५ ॥ ते वर्ण कवणा नेघेपवेरे। 
अनुभविया अटक कुठले। मग ते ज्ञानी म्हणती 
बांयारे॥ ९१९६॥ जेथें मोन्यामोन्य साध्य नव्हेरे। पांच 
माळनि सस्वरूप होतें। मा तेचि ते अनुभवची 
खुणरे॥११७॥ मनीं शंका धरूं नको कांहीरे। 


गेलें। मा तैसी परि जाली आम्हा तुम्हारे॥९१२६॥ 
हरिपाठ. 

७३७. देवाचिया द्वारीं उभा क्षणभरी । तेणें 
मुक्ति चारी साधियेल्या॥१॥ हरि मुखें म्हणा 
हरिमुखें म्हणा॥२॥ पुण्याची गणना कोण 
करि॥३॥ असोनि संसारी जिव्हे वेगु करी । वेदशास्त्र 
उभारी बाह्या सदां॥४॥ ज्ञानदेव म्हणे व्यासाचिये 
खुणें। द्वारकेचे राणे पांडवां घरीं ॥५॥ 

७३८. चंहूं वेदीं जाण साहिशास्त्री कारण 
अठराहीं पुराणें हरिसी गाती ॥९॥ मंथुनि नवनीता 
तेसें घे अनंता । वायां व्यर्थ कथा सांडी मार्गु॥२॥ 
एक हरि आत्मा जीवशिवसमा। वायां तूं दुर्गमा न 
घाली मन ॥३॥ ज्ञानदेवा पाठ हरि हा वैकुंठ । भरला 
घनदाट हरि दिसे॥४॥ 

७३९. त्रिगुण असार निर्गुण हें सार। सारासार 
विचार हरिपाठ॥१॥ सगुण निर्गुण गुणाचें 


चतुर्देहांसहित मन मावळी । मा तरि ब्रह्मबीज तूंचि | अगुण। हरिवीण मन व्यर्थ जाय॥२॥ अव्यक्त 


होशींरे॥११८॥ सा सा सा चौदावरि ठेवीरे। हां 


निराकार नाहीं त्या आकार | जेथोनि चराचर हरिसी 


भेद कोणी जाणितला म्हणती । तरी त्यासी मानु | भजे ॥३॥ ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्ण मनीं । अनंत 


मी देईन म्हणति निवृत्तीरे॥११९॥ आतां एक 
गुह्य परम गुहारे। तें अक्षरां शेवटीं दाही दिशे 
नाहीं। तें सहस्त्र लक्षी गुणी ते आहेरे॥१२०॥ हें 
गुणीता शास्त्र जालें ज्योतिषीरे। ते वेदाच्या पोटीं 
धांडोळित अहाती। त्या अक्षराचा न कळे अंतीं 
अंतूरे॥९१२१॥ भडस्त्रिग भडभिंग भयानक 
जालेरे। परि त्यासि सहस्त्रसिद्धि सहस्त्रमुखीं 
बुद्धि।॥ मा बावन्नअक्षरा वेगळे तें बाटेरे॥११२॥ 


जन्मोनि पुण्य होय ॥४॥ 

७४०. भावेवीण भक्ति भक्तिवीण मुक्ति । 
बळेंबीण शक्ति बोलूं नये॥ १॥ कैसेनि दैवत प्रसन्न 
त्वरीत । उगा राहे निवांत शिणसी वाया ॥ २॥ सायास 
करिसी प्रपंच दिननिशीं। हरीसी न भजती कोण्या 
गुणें ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे हरि जप करणें। तुटेल 
धरणें प्रपंचाचे ॥४॥ 

७४१. योग याग विधी येणें नव्हे सिद्धि । 


१०८ 


श्रीसकलसंतवाणी 


पराफापापातञाफापाफापाफाफाकपाफपाफापार्फीडीकाफाीपाीपी लाीपी पी पी यीयापाफर्फीपाफापरीफाीपालापाफाफााणापापालापाफाफाफाफकफफकपापफीपापापफाफाफाफफपाफपीपापा्डशीयकर्ञाफरर्फाफफकतरपाफक 


वायाचि उपाधि दंभ धर्म॥९१॥ भावेंबीण देव 
नकळे निःसंदेह। गुरुविण अनुभव कैसा कळे॥२॥ 
तपेविण देवत दिधल्याबीण प्राप्ष। गुजेवीण हीत 
कोण सांगे ॥३॥ ज्ञानदेव सांगे दृष्टांताची मात । 
साधुंचे संगती तरुणोपाय ॥४॥ 

७४२. साधु बोध झाला तो निरोनिया 
ठेला । ठायींच मुराला अनुभव ॥९१॥ कापुराची वाती 
उजळली ज्योति। ठायीच समाप्ती झाली जेशी॥२॥ 
मोक्ष रेखें आला भाग्यें विनटला । साधूंचा अंकिला 
हरिभक्त ॥३॥ ज्ञानदेवा गोडी संगती सजनीं। हरि 
दिसे जनीं वनीं आत्मतत्वीं ॥४॥ 

७४३. पर्वताप्रमाणे पातक करणें । वज़लेप 
होणें अभक्तांसी ॥१॥ नाहीं ज्यासी भक्ति तो पतित 
अभक्त । हरिसी न भजत दैवहत ॥२॥ अनंत वाचाळ 
बरळती बरळ। त्यां कैसेनि गोपाळ पावे हरि॥३॥ 
ज्ञानदेवा प्रमाण आत्मा हा निधान । सर्वाघटीं पूर्ण 
एक नांदे॥४॥ 

७४४. संताचे संगती मनोमार्गगती। आकळावा 
श्रीपती येणें पंथे॥१॥ राकृष्ण वाचा भाव हा 
जिवाचा । आत्मा जो शिवाचा रामजप॥२॥ 
एकतत्वबनाम साधिती साधन। द्वैताचें बंधन न 
बाधिजे॥३॥ नामामृत गोडी वेष्णवां लाधली । 
योगियां साधली जीवनकळा॥४॥ सत्वर उच्चार 
प्रह्मदीं बिंबला । उद्धवा लाधला कृष्णदाता ॥५॥ 
ज्ञानदेव म्हणे नाम हें सुलभ । सर्वत्र दुर्लभ विरळा 
जाणे ॥६॥ 

___ ७४५. विष्णुवीण जप व्यर्थ त्याचें 
ज्ञान । रामकृष्णीं मन नाहीं ज्याचें ॥९॥ उपजोनी 
करंटा नेणे अद्वैत वाटा । रामकृष्णी पैठा कैसेनि 
होय ॥२॥ द्वैताची झाडणी गुरुविण ज्ञान । तया 
कैचें कोर्तन घडेल नामीं ॥ ३॥ ज्ञानदेव म्हणे सगुण 
हें ध्यान । नामपाठ मोन प्रंपचाचें ॥४॥ 

७४६. त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थ भ्रमी । चित्त 
नाहीं नामीं तरि तें व्यर्थ ॥९॥ नामासि विन्मुख तो 
नर पापीया । हरिविण धावया नपवे कोणी ॥२॥ 


पुराणप्रसित्धि बोलिले वाल्मीक। नामें तिन्ही 
लोक उद्धरती ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा 
हरीचें। परंपरा त्याचें कुळ शुद्ध ॥४॥ 

७४७. हरि उच्चारणीं अनंत पापराशी । जातील 
लयासी क्षणमात्रें ॥१॥ तृण अग्रनिमेळें समरस 
झालें॥। तेसे नामें केलें जपतां हरि॥२॥ हरि 
उच्चारण मंत्र हा अगाध। पळे भूतबाधा भेणें 
तेथें ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे हरि माझा समर्थ। न 
करवे अर्थ उपनिषदां॥४॥ 

७४८. तीर्थ व्रत नेम भावेंबिण सिद्धि । वायांचि 
उपाधी करिसी जना॥१॥ भावबळे आकळे 
येऱ्हबीं नाकळे। करतळीं आंवळे तैसा हरि॥२॥ 
पारियाचा रवा घेतां भूमीवरी । यत्न परोपरी साधन 
तैसें ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृत्ति निर्गुण । दिधलें 
संपूर्ण माझ्यां हातीं ॥४॥ 

_ ७४९. समाधी हरीची समसुखेंबीण। न 
साधेल जाण द्वैतबुद्धी ॥१॥ बुद्धिचें वैभव अन्य 
नाहीं दुजें। एक्या केशीराजें सकळ सिन्दि॥२॥ 
क्रक्धि सिद्धि निधी अवघीच उपाधी। जंब त्या 
'परमानंदी मन नाहीं ॥३॥ ज्ञानदेवी रम्य रमलें 
समाधान । हरीचें चिंतन सर्वकाळ ॥४॥ 

७५०.नित्य सत्यमित हरिपाठ ज्यासी । 
कळिकाळ त्यासी न पाहे दृष्टि॥१॥ रामकृष्ण 
उच्चार अनंत राशी तप। पापाचे कळप पळती 
पुढें॥२॥ हरि हरि हरि हा मंत्र शिवाचा । म्हणती 
जे वाचा तयां मोक्ष ॥ ३॥ ज्ञानदेवा पाठ नारायण 
नाम। पावीजे उत्तम निजस्थान॥४॥ 

७५१. एक नाम हरी द्वैत नाम दुरी। अद्वेत 
कुसरीं विरळा जाणे॥१॥ समबुद्दि घेता समान 
श्रीहरि। शम दमा वैरी हरि झाला ॥२॥ सर्वाघटीं 
राम देहादेहीं एक । सूर्य प्रकाशक सहस्त्ररश्मीं ॥३॥ 
ज्ञानदेवा चित्तीं हरिपाठ नेमा। मागिलिया जन्मा 
मुक्त झालो॥४॥ 

७५२. हरि बुन्धि जपे तो नर दुर्लभ । वाचेसि 
सुलभ रामकृष्ण॥१॥ रामकृष्ण नामीं उन्मनी 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


१०९ 


पापाफाकपाफापालडालापाी याफ्ाफकपापफाीपाीफाकफपापकताफफऑपफपरेफफककेफफकफफफफपा यफफफफकफफफफककफफफफफफफफफफफफकफफपराफाकफफफफफफफ 
हनड०22०००५०००००00000ानानाानानानहह ७ ७ 0 0 म य 


साधिली। तयासी लाधली सकळ सिद्धी॥२॥ 
सिद्धी बुद्धि धर्म हरिपाठीं आले । प्रपंची निवाले 
सांधुसंगें ॥ ३॥ ज्ञानदेवी नाम रामकृष्ण ठसा । येणें 
दशदिशा आत्माराम॥४॥ 

७५३. हरिपाठ कौर्ति मुखें जरी गाय । पवित्रचि 
होय देह त्याचा ॥१॥ तपाचे सामर्थ्ये तपिन्नला 
अमुप। चिरंजीव कल्प वैकुंठी नांदे॥२॥ मातृ पितृ 
भ्राता सगोत्र अपार। चतुर्भुज नर होऊनि ठेले॥२॥ 
ज्ञान गूढ गम्य ज्ञानदेवा लाधलें। निवृत्तीनें दिलें 
माझ्या हातीं ॥४॥ 

७५४. हरिवंश पुराण हरिनाम संकीर्तन । 
हरिबीण सौजन्य नेणें कांही ॥९॥ तया नरा लाधलें 
बैकुंठ जोडलें सकळही घडलें तीर्थाटन ॥२॥ 
मनोमार्गे गेला तो तेथें मुकला । हरिपाठीं स्थिरावला 
तोचि धन्य॥३॥ ज्ञानदेवा गोडी हरिनामाची 
जोडी । रामकृष्णीं आवडी सर्व काळ॥४॥ 

७५५. वेदशास्त्र प्रमाण श्रुतीचें वचन एक 
नारायण सार जप॥१॥ जप तप कर्म हरिविण 
धर्म । वाऊगाचि श्रम व्यर्थ जाय ॥२॥ हरिपाठे गेलें 
ते निवांतचि ठेले । भ्रमर गुंतले सुमन-कळिके ॥३॥ 
ज्ञानदेवी मंत्र हरिनामाचें शस्त्र। यमे कुळ गोत्र 
वर्जियेलें॥४॥ 

७५६. नाम संकोर्तन वैष्णवांची जोडी । पापें 
अनंत कोडी गेलीं त्याचीं ॥१॥ अनंत जन्माचें तप 
एक नाम । सर्व मार्ग सुगम हरिपाठ ॥२॥ योग याग 
क्रिया धर्माधर्म माया । गेले ते विलया हरिपाठें ॥३॥ 
ज्ञानदेवीं यज्ञ याग क्रिया धर्म । हरिविण नेम नाहीं 
दुजा॥४॥ 

७५७. काळ केळ नाम उच्चारितां नाहीं । दोन्ही 
पक्ष पाही उद्धरती ॥ ९ ॥ रामकृष्ण नाम सर्व दोषा 
हरण॥ जड जीवां तारण हरि एक॥२॥ हरि नाम 
सार जिव्हा या नामाची । उपमा त्या दैवाची कोण 
वानी ॥३॥ ज्ञानदेवा सांग झाला नामपाठ । पूर्वजां 
वैकुंठ मार्ग सोपा॥ ४॥ 

७५८. नित्य नेम नामीं ते प्राणी दुर्लभ। 


लक्ष्मीवल्लभ तयां जवळी॥१॥ नारायणहरि 
नारायणहरि । भक्ति मुक्ति चारी घरीं त्यांच्या ॥२॥ 
हरिवीण जन्म नरकचि पै जाणा । यमाचा पाहुणा 
प्राणी होय॥३॥ ज्ञानदेव पुसे निवृत्तिसी चाड । 
गगनाहूनि वाड नाम आहे॥४॥ 

७५९. सात पांच तीन दशकांचा मेळा । एक- 
तत्वीं कळा दावी हरी ॥१॥ तैसें नव्हे नाम सर्वमार्गा 
वरिष्ठ । तेथें कांहीं कष्ट नलगती॥ २॥ अजपाजपणें 
उलट प्राणाचा । तेथे ही मनाचा निर्धारु असे॥३॥ 
ज्ञानदेवा जिणें नामेंबिण व्यर्थ। रामकृष्णी पंथ 
क्रमीयेला ॥४॥ 

७६०. जप तप कर्म क्रिया नेम धर्म । सर्वाघटीं 
राम भावशुद्ध॥१॥ न सोडी रे भावो टाकोरे 
संदेहो | रामकृष्णीं टाहो नित्य फोडी॥२॥ जाती 
वित्त गोत कुळ शीळ मात। भजे कां त्वरित भावना 
युक्त ॥३॥ ज्ञानदेवा ध्यानीं रामकृष्ण मनीं । तेणें 
वैकुंठभुवनीं घर केलें ॥४॥ 

७६१. जाणीव नेणीव भगवंती नाहीं । हरि 
उच्चारणीं पाही मोक्ष सदां॥ ९ ॥ नारायणहरी उच्चार 
नामाचा । तेथें कळिकाळाचा रीघ नाहीं॥२॥ 
तेथील प्रमाण नेणवे वबेदांसी। तें जीव जंतूंसी 
केंवि कळे। ज्ञानदेवा फळ नारायण पाठ सर्वत्र 
वैकुंठ केलें असे॥३॥ 

७६२. एकतत्त्व नाम दृढ धरी मना । हरिसि 
करुणा येइल तुझी॥१॥ तें नाम सोपेरे राम- 
कृष्णगोविंद। वाचेशी सदृद जपे आधीं॥२॥ 
नामापरतें तत्त्व नाहीरे अन्यथा । वायां आणिका 
पंथा जाशी झणी ॥३॥ ज्ञानदेवा मौन जपमाळ 
अंतरी । धरोनी श्रीहरि जपे सदां॥४॥ 

७६३. सर्व सुख गोडी सर्व शास्त्र निवडी । 
रिकामा अर्धघडी राहूं नको ॥१॥ लटिका व्यवहार 
सर्व हा संसार । वायां येरझार हरिवीण॥२॥ नाम 
मंत्र जप कोटी जाइल पाप। कृष्णनामी संकल्प 
धरुनि राहे ॥३॥ निजवृत्ति काढी सर्व माया तोडीं। 
इंद्रिया सबडी लपु नको॥४॥ तीर्थव्रतीं भाव धरी 


११० 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफाफराफातापार्फाकाफफापाफालणाकपाकीपालाीपाफाफाकाफाफाफफाफाफपाकफायाफयायाफयाफाापापाकपाफफपाताकाायापाफाफाओपराीपाीफप्राीफपाीकफफककफफफयकयातफककफफर्यफफक 


ते करुणा। शांति दया पाहुणा हरि करी ॥५॥ 
ज्ञानदेवा प्रमाण निवृत्तिदेवी ज्ञान । समाधि संजीवन 
हरिपाठ ॥६॥ 

जीर्ण हस्तलिखित प्रतींतील अभंग. 

७६४. पांडुरंगकांती दिव्य तेज झळकती । 
रत्नकीळ फांकती प्रभा। अगणित लावण्य तेज 
पुंजाळलें। न वर्णवे तेथींची शोभा ॥१॥ कानडा 
हो विठ्ठलु कर्नाटकु। त्यानें मज लाविलें वेधी। 
खोळ बुंथी घेऊनी खुणेची पालवी । आळविल्या 
साधुनेदी ॥ २॥ शब्देंबीण संबादु दुजेवीण अनुवाद हें 
तव कैसेनि गमे । परेहि परते बोलणे खुंटलें । वैखरी 
कैसेनि सांगे ॥३॥ पायां पडू गेलों तंव पाउलचि न 
दिसे। उभाची स्वयंभु असे। समोर कीं पाठीमोरा 
न कळे। ठकचि पडिले कैसें ॥४॥ क्षेमालागीं जीव 
उतावीळ माझा । म्हणवुनि स्फुरताती बाहो । क्षेम 
देऊं गेलें तव मीची मी एकली। आसवला जीव 
राहो ॥५॥ बापरखुमादेविवरु हृदयींचा जाणुनी 
अनुभवु सौरसु केला। दृष्टीचा डोळा पाहूं 
गेलें। तंव भीतरी पालटु झाला ॥६॥ 

७६५. अनुपम्य मनोहर। कांसे शोभे 
पितांबर।॥ चरणीं ब्रिदाचा तोडर। देखिला 
देवो॥१॥ योगियाची कसवटी। दावितसे 
नेत्रपुटीं। उभा भीवरेच्या तटी । देखिला देवो॥२॥ 
बापरखुमादेविवरु । पुंडलिका अभयकरू । परब्रह्म 
साहाकारू देखिला देवो॥३॥ 

७६६. नाहीं जाती कूळ तुझें म्या 
पुसिले। परि मन मावळलें देखोनिया॥१॥ 
तुझेंचि कुवाडें संगिन तुजपुढें। तेणें मुक्तीची 
कवाडे उघडती॥२॥ दुजापाशी सांगतां वाटे 
लाजिरवाणे । हांसतील पिसुणें प्रपंचाची ॥३॥ 
आतां उगवितांचि भले नुगवितां सापंडलें । ज्ञानदेव 
बोले निवृत्तीशीं ॥४॥ 

७६७. नित्य धर्म नाम पाठ। तोचि वैकुंठीची 
वाट। गुरु भजनी जो विनट। तोचि हरिभक्त 
जाणावा ॥१॥ धन्य धन्य त्याचा वंश। धन्य तो 


आला जमन्मास। तयाजवळी हृषीकेश। सर्वकाळ 
नांदतु असे॥२॥ रामकृष्ण स्मरण जप | तेंचि तयाचें 
अमुप तप। तो बास करील कोटी कल्प। वैकुंठ 
पीठ नगरीशी ॥३॥ ज्ञानदेवी जप केला। हरि 
समाधीसी साधिला । हरिमंत्रे प्रोक्षिला । सर्व संसार 
निधरि ॥४॥ 

७६८. उपजोनी नरदेहीं । जयाशी हरिभक्ति 
नाहीं। तोचि भूमिभारू पाही। व्यर्थ जन्म त्याचा 
गेला ॥१॥ पशुप्राणी तया जोडी । नेघेचि हरिनाम 
कावडी । तो कैसेनि परथडी । नामेवीण पावेल ॥२॥ 
जिव्हा बेडुकी चावट । विसरली हरिनाम पाठ ते 
चुकले चुकले वाट । वैकुंठीची जाण रया॥३॥ 
बापरखुमादेवी निर्धार। नामें तरले सचराचर। जो 
रामकृष्णीं निरंतर। जिवें जपु करील रया॥४॥ 

७६९. रामकृष्ण जप सोपा । येणें हरती जन्म 
खेपा । संसारू तुटेल महा पापा। धन्य भक्त तो 
धरातळीं ॥ ९॥ जया हरीची जपमाळी । तोचिं पडिला 
सर्व सुकाळी। तया भय नाहीं कदा काळीं । ऐसें 
ब्रह्मा बोलियला॥२॥ बापरखुमादेवी हरी। नामें 
भक्ताशीं अंगीकारी। नित्य सेवन श्रीहरि। तोचि 
हरीचा भक्त जाणावा ॥३॥ 

७७०. अवघाचि श्रृंगारू डोईचे दुरडी । डोळेचि 
मुरडी परतोनिया॥१॥ देखिलें स्वरूप विठ्ठल 
नामरूप। पारुषेना चित्त त्याचे चरणाहुनी ॥२॥ 
बापरखुमादेवीवरु विठ्ठल सुखनिधी। अवघीची 
उपाधी तुटली माझी ॥३॥ 

७७१. कासवीचें तूप जेवी) आकाश 
घालीपां पेवीं। वांजेंचे बाळ खेळवी । रुदना करी 
रया॥१॥ पाहे पा नवल चोज म्या देखिलें पा 
मज।॥ गुह्यांचे गुज। जाणरे मना॥२॥ मृगजळ 
सागर भला । डोंगरे ओणवा विझविला। समुद्र 
तान्हेला। जीवनालागी ॥ ३ ॥ ज्ञानदेव ऐसें म्हणे । 
कापुराची मैस घेणें। दुधावीण सांजवणें। भरलें 
दिसे॥४॥ 

७७२. जीवन कैसें तान्हेजत आहे । मन धाले 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


११९ 


डजञयापाी फााफाध्ाणाफााडलकप्राफाफाफाफाकाफकयपाीफप७ाफडपाी२ पाीपाीफककफफफफफफकयफकमफफफफकफफफफफकफफफकपफफफफफफफिफकफफफफफफफरिफाकफफ 





परि न धाये ॥९॥ पुढती पुढती राजा विठ्ठल पाहे। 


७७८. सखीप्रती सखी आदरे करी प्रश्न । जीव 


निरंजनी अंजन लेईजत आहे॥२॥ आपुलें निधान | शिव पूर्ण कैसा दिसे॥१॥ सखी सांगे मात 


आपण पाहे । निवृत्ति गाऱ्हाणे मांडले आहे ॥३॥ 
बापरखुमादेवीवर विठ्ठलाचे पाये । विसंबला क्षण 
माझा जीव जाऊं पाहे॥४॥ 

७७३. अवचित वरपडी जालिये अंबुलिया । 
लाजिले आपुलिया सकळ गोता ॥१॥ एकांतीचें 
सुख भोगी आपुलिया सरीसी । दोहीचि सरसी गती 
झाली ॥२॥ बापरखुमादेवीवर विठ्ठल लाधला | मज 
घेऊनि गेला बाईये बो॥३॥ 

७७४. अंबुला विकुनी पवित्र झाली । पोटीची 
बाळें कोतुकीं मारिलीं ॥ १ ॥ पापा वेगळी मी जाले 
बो नारी। विठ्ठला घरीं नादंतसे ॥२॥ आशा तृष्णा 
नणंदा मारिल्या । शेजारीं राहविल्या संतसंगे ॥३॥ 
बापरखुमादेवीवर विठ्ठल भोगिला । मज पैं लाधला 
गुणेविण ॥४॥ 

७७५. पांचही वर्‍हाडी पांच ठायीं बोळविली । 
येरा दिधली मिठी देखा॥१॥ आंबुलियाचें सुख 
माझें मी भोगी। सेवेशीं रिघे अंगोअंगी॥२॥ 
बापरखुमादेवीवरु विठ्ठल जोडला । वेव्हारा 
मुकला बाईये वो॥३॥ 

७७६. गरुवार जाली अंबुला व्याली। 
व्येउनिया मेली माझ्या ठाई॥९॥ जेथें ठाव ना 
ठेवणी निघाली कोनी । तेथें सुईुणी हात नाहीं ॥२॥ 
बापरखुमादेवीवरा विठ्ठली शेजबाज। सहज 
सहजाकार अंबुला देखा ॥३॥ 

७७७. ऐशिया माजी तो निज एकांती 
राहिला। विठ्ठल अनुसरला भावें एके ॥९॥ नित्य 
प्रळय निद्रिस्त नित्य पळय मृत्यु। कल्पांती जीव 
जात मायाही नाहीं तेथ॥२॥ तेचि तूं होउनि राहे 
विश्वासी । ठायींच्या ठायी निवशी अरे जना ॥३॥ 
तेथें नाहीं दुःख नाहीं तहान भूक । विवेका विवेक 
नाहीं तेथें ॥४॥ ऐसें तें पाहोनी तये तृप्ति राहोनी । 
तेंचि तूं जाणोनी होई बापा ॥५॥ बापरखुमादेवीवरु 
बिठ्ठलुगे माये। स्वस्वरूपीं राहे तये कृपा ॥६॥ 


उभयतां ब्रह्मा नाहीं हो विषम हरीवीण॥२॥ 
सूर्य प्रकाश मही घटमठीं समता। तैसा हा 
उभयतां बिंब एका ॥३॥ बापरखुमादेवीवर विठ्ठल 
जिवाचा । व्यापक शिवाचा शिवपणें ॥४॥ 

७७९. सांग सखिये बाई मज हें न कळे। 
कैसा हा अकळे सम तेजें॥१॥ भाव दृढ़ धरी 
चित्ताची लहरी । प्रकृती कामारी सत्राबीची ॥२॥ 
येरी म्हणे बाजट झाली हो पुराणें। समरस 
जाणे कोणे घरीं ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे आदिमध्य 
समता । सुखें पहातां चढे हातां ॥४॥ 

७८०. पूर्वप्राप्ती दैवयोगें पंगु जालो मी अज्ञान । 
विषय बुंथी घेउनिया त्याचें केलें पोषण । चालतां 
धर्म बापा विसरलों गुह्य ज्ञान। अवचटें गुरुमार्ग 
प्रगट ब्रह्मज्ञान ॥१॥ दाते हो वेग करा कृपाळुवा 
श्रीहरि। समता सर्व भावीं शांति क्षमा निर्धारी । 
सुटेल विषयग्रंथी विहंगम आचारी ॥२॥ शरण 
रिघे सद्गुरु पाया पांग फिटेल पांचाचा । पांगुळलें 
आपेआप हा निर्धारु पै साचा। मनामाजी रूप 
घाली मी माजी तेथें केचा। हरपली देहबुद्धि 
एकाकार शिवाचा ॥३॥ निजबोध धवळा शुद्ध 
यावरी आरूढ पे गा। क्षीराब्धि बोघ वाहे तेथें 
जायपा वेगा। वासना माझी ऐसी करी परिपूर्ण 
गंगा। नित्य हें ज्ञान घेई अद्वैत रूपलिंगा॥४॥ 
पावन होशी आधीं पांग फिटेल जन्माचा । अंधपंग 
विषयग्रंथीं पावन होशील साचा । पाडुरंग होसी 
आधी फळ पीक जन्माचा । दुष्ट बुद्धि टाकी वेगी 
टाहो करी नामाचा ॥५॥ ज्ञानदेव पंगपणें पांगुळली 
वासना । मुरालें ब्रह्मी मन ज्ञेय ज्ञाता पुरातना । दृश्य 
हें लोपलें बापा परती नारायणा । निवृत्ती गुरु 
माझा लागो त्याच्या चरणा ॥६॥ 

७८१. संसार वो ग्रामीं गेला सांडुनी । माझे 
अंत:करणीं माहियेर॥१॥ सासुरवासिनी मी बो 
परदेशिनी । कां नये अझुनी मूळ मज ॥ २॥ आणिक 


११२ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फ़फफफकफकककफफफफफपकफफफफफफफफफफफफपफफफकककफफरफकफकफफफफकफफफफफफफफकफफफफफफफकफफाफफपाफाकफपाकर्फ्णाफफपफफक 





एक अवधारा । मज दिधलें हीनवरा। माझें कांहीं | ते एकही न घडे ब्रह्म जिज्ञासिक वचन। येणें 


सर्वेश्वर न विचारिशी॥३॥ व्याली वेदना जाणे 
वांझ कांही नेणें, बालक काय जाणे तहान 
भूक ॥४॥ तैसी ते नव्हे लेकुराची माये। कृष्ण 
माझी धाये मोकलिते ॥५॥ आशा मनशा तृष्णा 
कल्पना चौघी नणंदा। पापीण रे चिंता सासू 
माझी ॥६॥ सासुरा हा स्वार्थ कांही न विचारी 
'परमार्थ। आतां करीन घात तयावरी ॥७॥ दुरळ 
हा प्रपंच दुष्ट भावे आणि दीर। इहीं मज थोर 
कष्टविले॥८॥ काम क्रोध थोर बोलती बडिवार । 
मज म्हणती पोर निर्देवाचे ॥९॥ नैश्वर गहिवरु 
दाटतसे गळा । आसुवें ढळढळा गळताती ॥१०॥ 
सासुरयाचे घरीं करित होते काम। अवचित 
विंदान मांडियेलें1११॥ घरा सोळा सांधी 
बहात्तर कोठे । नवही दारवंटे झाडीत होते॥१२॥ 
चोळी व साउले हिरोनि घेतलें । उघडे पाठविलें 
माहेराशी ॥९३॥ समर्थाची लेकी परि मी संताची 
पोसणी । विमानीं बैसोनि जाते देखा॥१४॥ बाप 
चक्रधरा रुक्मादेवीवरा। उबगला संसारा येऊं 
नेदी॥१५॥ 

७८२. पथःकारे कर्म आचरितां। विधि 
जिज्ञाशीं काय सत्ता । अष्टादश पुराणें नानामतें 
आचरतां। परि तयासी विधि विवेक न कळे 
तत्वता। कर्म कळा जयाची वाचा उच्चारिता | 
ऐशी नाना द्ंद्रें उपाधिकें जल्पती परि एकही 
नेणे तेथींची वार्ता रया॥ १॥ ऐशी भ्रांती साम्य 
बोलती सकळे। परि नकळे नकळे पूर्ण सत्ता 
रया॥२॥ निजब्रह्म बुद्धि नेणसी । गव्हारा वाउगा 
का शिणशी । या साठीं भ्रमुनिया बरळशी। पहिलें 
नव्हे तुजसंकल्पें करिशी । नाना गोष्ठी रया ॥३॥ 
आतां अथातो धर्मजिज्ञासा ब्रह्म जिज्ञासिक वचन । हें 
तंब वेदीचें प्रमाण। तरी वेदे जें बदवितें नकळे 
वेद कळा लय लक्ष धारण। पूजा समाधीचेनि 
यज्ञ यागादिके कर्मे) जपतप अनुष्ठान नानां 
उपासना मंत्रयंत्रादि साधनें। धांडोळितां परि 


सुखासाठीं बापा होशी पै हिंपुष्टी स्वानंद जीवन 
सुख आहे अन रया॥४॥ नाना अर्थवाद उपाधि 
शब्दज्ञाने तेणें । केविं शुद्ध होती याचीं मनें। नाना 
मुद्रा संकल्पाचिया वाढविंता तेणें । केंबि पाविजे 
ब्रह्मस्न्नानें। मी ब्रह्म ऐसें शब्दे वाखाणु जाशी तरी 
तेणे। ब्रह्म ऐसें केंबि होणें। ब्रह्माहमस्मि बोध 
वाचे उच्चारितां हेहीं अहंकाराचें लेणें। आतां 
परतें सकळही बाव जाणोनिया कांही आपलें 
स्वहित करणे । बापरखुमादेवीवर विठ्ठल चिंतिता 
निजसुखाशीं येऊं नेदी उणें ॥५॥ 

७८३. आठवितों तूंचि जबळिके। नाठवशी 
तरी निजसुखें। आठऊं ना विसरू पाहे। तंव 
सगुणचि हृदयी एक रया॥१॥ तुझ्या नामाचा 
आठऊ रूपाचा आठऊ! ध्यानांचा आठऊ । असे 
मना रया ॥२॥ विसर पडावा संसाराचा । आठऊ 
हो तुझिया रूपाचा । येथें नाम रूप ठसा हृदयीं 
राहो । जिवाचिया जिवलगा । माझिया श्रीरंगा। गोडी 
घेऊनियां। द्वैत नाहीं पाहो रया ॥३॥ बापरखुमा- 
देविवरा विठ्ठला) सगुणी सुमन गुंफिली प्रीति । 
आवडे तो कोंदाटलें सुमन हें विरालें। जाली 
नामरूपीं ऐक्य भेटी। नाम रूप सार जाणोनि 
जीवन संसारा जालिसे तुटी रया॥४॥ 

७८४. परमानंद आजि मानसिरे। भेंटि जाली 
संतासिरे॥१॥ पूर्वजन्मी सुकृते केलीं। तीं मज 
आजि फळासी आलीरे॥२॥ मायबाप सकळ सोयरे 
यातें। भेटावया मन न धरेरे॥३॥ एक तोीर्थहूनि 
आगळे । त्यामाजि परब्रह्म सांवळेरे ॥४॥ निर्धनासी 
धनलाभ जालारे। जैसा अचेतनीं प्रगटलारे॥५॥ 
वत्स विघडलिया धेनु भेटलीरे। जेसी कुरंगिणी 
पाडसा मिनलीरे॥६॥ पियूशापरतें गोड वाटतेरे । 
पंढरीरायाचे भक्‍त भेटतारे॥७॥ बापरखुमादेविवरा 
विठ्ठलेरे। संत भेटता भवदुःख तुटलेरे॥८॥ 

७८५. आतां आपणया आपण विचरी | सेखी 
प्रकृती ना पुरुष निर्धारी रया ॥१॥ आता प्रेतांचे 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


११३ 


फापाफापापरार्जीफाप्राधापापार्फाफाफफफफफपातयफाफफपायपफिफफकफफफपराफाफफफफफिकफफफपफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफपफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 
टशणणा0000000ी)0100॥!0?0४ी?९?२१??0१३?0?0?0ी?0ी?0?”शी?0?४?॑१कि११?0?0?0?0?0?0?)0?0)0ी?0?0?0)0?0ी?0?00ी?0ी 0000000000 0000णपपपप----------------.“(- "7-० स स्स लस के लीजी लीली जी जाची चीची 


अलंकार सोहोळले । कीं शब्दज्ञानें जे डौरले। दीप न 
देखतीं कांही केले । ऐसें जाणेनियां सिण न मानिती 
प्रतिष्ठा भोगिती भले रया ॥ २॥ बापरखुमादेविवरा 
विठ्ठला देखतांचि जे बोधले। तेणें सुखें होउनि 
सर्वातमक जे असतांचि देहीं विस्तारलें। येणें 
निवृत्तीरायें खुणा दाउनि सकळ बोलतां सिण 
झणें होईल रया ॥३॥ 

७८६. अकराव्या खणावरी मंदीर धुपविलें। 
तेथें एक देखिले रुपेंबिण॥१॥ न बोले यासि 
बोलावया गेलें। मीहि न बोलती झालें गे 
माये॥२॥ बापरखुमादेविवरेंसि ठक पडिलें।॥ मी 
चित्त ठसावलें ब्रह्माकारें॥३॥ 

७८७. पदत्रयादि बिलक्षण नातळे 
वर्णावर्ण। पंचभूतिकपण नातळे ज्यासि॥१॥ ते 
स्वयंभ प्रमाणें घनावलेन पणें । दवैताद्वेत नेणें तेसें 
आहे॥२॥ नामरूपाचा भेद तुटलासें संबंध । स्वयें 
निजानंद भोगी बापा ॥३॥ सारुनि लक्ष लक्षणा 
शास्त्राचा उगाणा । तेथ वेदांदि घड्दर्शना नुमगे 
पाही॥४॥ तयामाजि तें असतसे निरुतें॥ न 
चोजवें पंथें नवल ज्याचें ॥५॥ म्हणौनिया परिसा 
चौंचीचि उजरीं। तेंचि निर्विकारी प्रकाशले॥६॥ 
निवृत्तिदास म्हणे हा निजभाव। बोलो नये ठाव 
तैसे जाले॥७॥ 

७८८. साखरेचा ऊंस जरी होय पुढती । मथितां 
घृतीं काय क्षीर निवडे॥१॥ माघारे जीवन जरी 
बाहे सरिता । तरिच जन्मां येती हरिचे दास ॥२॥ 
विविधा मति भक्ति जे करिती। ते अंती नव्हती 
संसार बापा॥३॥ कापुराचे मसि जरी लिहिजे 
लिखित। जरि छाये पडे हात प्रकतीचे॥४॥ 
पवना पाठीं पांगुळें लागती । तें जन्मा येति 
हरिचे दास ॥५॥ संत वैष्णव हरिदासा जे नर 
निंदिती। आणि नमनिती ते वरपडे होती प्रेम 
किंकर॥६॥ निवृत्तिदास म्हणे विव्हळी जे 
भजती। ते जन्मा न येती भाक माझी ॥७॥ 

७८९. अमृताची कुंडी निद्रिस्तां मरण । झणे 


त्या दुषण बोलसी रया॥१॥ वासना संग धीट 
प्रकति कनिष्ट । भोगुनि वैकुंठ जन्म घेती॥२॥ 
तेसें नव्हे सारासार तत्व निवृत्ती । बुडउनि प्रवृत्ति 
आपण नांदे॥३॥ झानदेव बोले अमृत सरिता 
सर्वाघटीं पुरता हरि नांदे॥४॥ 

७९०. सत्य ज्ञानानंद गगनाचें प्रावर्ण । नाहीं 
रूप वर्ण गुण जेथे॥१॥ तो हारे श्रीहरी पाहिला 
डोळेभरी। पाहते पाहणें दुरी सारोनिया॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे ज्योतिची निजज्योती। ते हे उभी 
मूर्ती विटेवरी ॥३॥ 

७९९. निर्गुणाचे रंगीं रंगले हें मन। सांवळे 
सगुण ब्रह्म तेंची ॥१॥ मताभिमानी ऐसा विश्वास 
न धरिती। वचनी निर्गुण सगुण दोन्ही भिन्न 
असती ॥२॥ असिपदीं जैसें तत्पद तें नाहीं । 
सांवळे ब्रह्म पाही तैसें असे॥३॥ निवृत्तिदास 
म्हणे चांगया ब्रह्म तेंचि खरें। सांवळें निर्धारे 
जाण रया॥४॥ 

७९२. डोळांची पाहा डोळां शून्याची शेवट । 
निळबिंदु नीट लखलखीत ॥१॥ विसावों आलें 
पातलें चैतन्य तेथें । पाहे पा निरुतें अनुभवे ॥२॥ 
पार्वतिलागीं आदीनाथें दाविलें। ज्ञानदेवा फावलें 
निवृत्तिकृपा॥३॥ 

७९३. शून्याचा शेवट डोळा पाहा निराळा । 
निळबिंदु सावळा प्रकाशला ॥ १॥ ब्रह्म ज्योतिरूप 
विसावले जेथ। अनुभव साद्यंत पहा तुम्ही ॥२॥ 
ऐसे केलासनाथें सांगितलें पार्वती । ज्ञानदेवा निवृत्ति 
तेंचि सांगे॥३॥ 

७९४. चहूं शुन्याचा भेद कैसा पहावा 
देहीं । ब्रह्मरंधी निसंदेहीं निजबस्तु॥९१॥ साकळें 
सकुमार बिंदूचे अंतरीं । अर्धमात्रेवरी विस्तारले ॥२॥ 
त्रिकूट श्रीहाट गोल्हाट तिसरें। ओठपिठादी 
सारे ब्रह्मांडासी ॥३॥ स्थूळ सूक्ष्म कारणी 
माया। महाकारणाच्या ठायां रिघ करा॥४॥ 
निवृत्ति ज्ञानदेव उभयतांचे बोल। आकाश 
बुबुळीं पाहा असे॥५॥ 


श्श्ठ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फ़फफकफफफफफफफफफिफककफफपाफा२फफफफिकककफफकफकफफफफफफपफकफफप्ाफफफफफफफफफफकफफफपफफफफफपाीकफपफापफाफ्यीफाफधापाीकफककफकाफपफाफफाफकफ 


७९५. आकाश जें दिसे दृष्टिचिया पोटीं । | करीं आधीं। पिंडींची ही शुद्धि प्रथम करी॥२॥ 
शून्यत्वासी घोटी चैतन्यांत ॥१॥ अर्थ पाहतां सांकडे | औट हात हा देह ब्रह्मांड सगळें यांत। तयाचा 


ऐकतां। कैसें करूं आतां निवृत्ति सांगे॥२॥ 
सांगतांची गुज देखिलें नयनीं। हिंडताती मोनी 
याची लागी॥३॥ ज्ञानदेवाचा अर्थ कूटस्थ 
परिपूर्ण । पूर्णही अपूर्ण होय जेथें ॥४॥ 

७९६. सहस्त्रदळ ब्रह्मरंध्र ज्याचें घर । सत्रावी 
निरंतर वसे जेथें ॥१॥ रक्त शुभ्रवर्ण निळा पीत 
दिसे। दृष्टी शुद्ध असे त्यामध्यें ॥२॥ फार किती 
सांगों सज्ञान तुम्ही जन। अर्थ हा समजोन मोौन्य 
धरा ॥३॥ गुह्याचें ही गुह्य निवृत्तिनें दाविलें। मीच 
याचाहो बोलें बोलतसे ॥४॥ 

७९७, आकाशाचा शेंडा कमळ निराळें। त्यासी 
चार दळें शोभताती ॥९१॥ औट हात एक अंगुष्ठ 
दुसरें। पर्वार्ध मसुरे प्रमाण हें ॥२॥ रक्त श्वेत शाम 
निळवर्ण आहे। पीत केशर हे माजी तेथें ॥३॥ 
तयाचा मकरंद स्वरूप तें शुद्ध । ब्रह्मादिका बोध 
हाची जाहला ॥४॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तीप्रसादें। 
निजरूप गोविंदें जनीं पाहतां ॥५॥ 

७९८. ब्रह्मांडाचे भुवनीं कमळ तें सुंदर । 
'पाकोळ्या साचार चार तेथें॥१॥ औट हात 
स्थूळ अंगुष्ट। सूक्ष्म पर्वार्धि कारण जाण रया॥२॥ 
महाकारण मसुरामात्र सदोदित । ब्रह्मरंध साद्यंत 
वबसतसे ॥३॥ चहूं शून्यवर्ण देह चार पहा । कृष्ण 
निळ शोभा विकासली ॥४॥ ज्ञानदेव म्हणे आतां 
फार म्हणो काय। सहस्त्रदळीं निश्चय आत्मा 
असे॥५॥ 

७९९. त्रिगुणाचें मूळ सत्रावीचें सार । उन्मनीचें 
बीज जाण रया॥९॥ शून्य ब्रह्म पूर्ण चक्षूचे 
अंतरीं। निर्विकार निरंजन तोची तें गा॥२॥ 
सूर्य चंद्र दोनी प्रकाशले साजिरे। त्रिकूट संचरे 
आत्मठसा ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तिप्रसादें । राहा 
रे निजबोधें निरंतर ॥४॥ 

८००. मन मुरुऊनी करी राज रया । प्रणवासी 
सखया साक्ष होई॥१॥ देहीं स्थानमान विवरण 


निश्चित शोध करा॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे विवरण 
करी वेगे। निवृत्तिच्या संगे साधिलें हेचि ॥४॥ 

८०९. चहूं शून्याआरुतें महाशून्यापरुतें। 
सर्वांसी पहातें तेंची तें गा॥१॥ दिसे तेंही शून्य 
पहा तेही शून्य देहामजी निरंतर भिन्न रूप ॥२॥ 
शून्य निरशून्य दोन्ही हारपलीं। तेथूनी पाहिली 
निजवस्तु ॥३॥ ध्येय ध्यान ध्याता निरसुनी 
तिन्ही) झालों निरंजनी अति लीन॥४॥ 
ज्ञानदेव म्हणे अनुभवी तो जाणें। गुरुमुखें खुण 
सांगितली ॥५॥ 

८०२. शून्य शोधिलें नाहीं जेणें। काय 
विवरण केले तेणें । अज्ञानपणें फुगणें। गाढव 
जीणें पशूचें ॥१॥ वबर्णाकृति शून्याचार। हा नाहीं 
ज्या विचार। न घडे न घडे साक्षात्कार। जाण 
सर्वथा तया नरा॥२॥ आधीं शून्याची शोधणी 
केली । मग सदवस्तू प्राति झाली । अमृत वेळाची 
बोली । बोलतां नये ॥३॥ आधीं शून्य तें शुभ्रवर्ण । 
मध्यें श्वेत रचिलें जाण। अर्ध्य शून्य तें ताम्रवर्ण 
प्रत्यक्ष जाण दिसतसे॥४॥ महाशुन्याचा वर्ण 
निळा । अव्यक्त तेजाचा ओतिला गोळा ग्रासूनी 
ठेला भूगोळा। योगी डोळा पाहती॥५॥ ऐसें 
शून्याचें नाहीं ज्ञान। तंववरी अवघेंच अज्ञान 
जनीं अवघा जनार्दन। अज्ञान सज्ञान काय 
बोलूं ॥६॥ ब्रह्म झानाची किल्ली । सांगितली एकेच 
बोली । निवृत्तिराजें बोलविली बोली । तेंची बोलीं 
बोलिलों ॥७॥ 

८०३. अव्यक्त मसुराकार पूर्वार्ध संचलें। लक्षा 
सरीसें झालें लक्षासी पैं॥१॥ अव्यक्त रेखणें 
देखण्या आलें व्यक्त । पहातां व्यक्तअव्यक्त 
दोनी नाहीं ॥२॥ जागृतीच्या ठायी निजतो 
सहस्त्रदळीं बिंदुच्या समेळीं उच्चार होतो॥३॥ 
ज्ञानदेव शरण निवृत्तीच्या चरणा । समजुनी खुणा 
तटस्थ झालें॥४॥ 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग ११५ 


८०४. सत्रावीचा खेळ लक्षवेना कवणा देवी प्रति। नेत्रीं पाहे ज्योती शुद्धरूप॥४॥ 
ब्रह्मादिकां जाणा अगम्य तें ॥१॥ राक्रेंदिवस मन ८०९. सोहंकारीं माया लक्ष आणीं देहीं। 
चपळत्वें धांबतें। तेंही सत्रावीतें नपवेची ॥२॥ | निरंजनीं पाहीं मायाकार॥ १॥ निर्गुण सगुण माया 
सत्रावी अगम्य विधि हरिहरां। लक्षूं पहातां | तेची खरी। प्रसऊनी निर्धारी वांझ असे॥२॥ 
वरा गोविंदु गे॥३॥ ज्ञानदेव दर्शन सत्रावीचें | ज्ञानदेव म्हणे मज माया कृपाळु झाली । तिणें 





घेतां। उन्मनी ठसवी निवृत्तिराज॥४॥ 

८०५. आकाशासी गुंफा अंत नाहों 
जिचा । शोध करा तिचा सर्वभावे ॥९॥ अनंत 
ब्रह्मांडाचा खेळ जिच्या योगें चाले। चांग्यासी 
मिनलें तयां ठायीं ॥२॥ गुंफेच्या आधारें चंद्र 
सूर्य चालती । विश्रांतिसी येती तये जवळी ॥३॥ 
ज्ञानदेव नयन धरितां समभावें। सोहं स्वरूप भावें 
लाधलेंसें ॥४॥ 

८०६. षट्चक्रें बंद निघूनियां गेली । पाहों 
जो लागलीं तयां गांवा ॥ १॥ निरंजन सभराभरीत 
वस्तू कोंदली । साक्षत्वासी आली आत्मदशा ॥२॥ 
वृत्ति झेंपाबली आनंद झाला सैरा। सत्रावी 
येरझारा करी जेथं॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे लक्ष 
लावीं आकाशीं । ब्रह्म पावसि लौकरी तूं॥४॥ 

८०७. नयनाचे शेजारीं दशबें द्वार बापा । एक 
मार्ग सोपा बोलतसें ॥१॥ आधारीं पवन अपान 
विराजे। आंगुळें चार साजे तयां ठायीं॥२॥ 
मणीपुर चक्र नाभिस्थान कमळ । सहा अंगुळांचा 
खेळ असे तेथें॥३॥ वायुचक्र अनुहात हृदय 
असे एक। ग्राणासी निःशंक जेथे नेई॥४॥ 
अग्नीचक्र भ्रुवांग शोभतें प्रकाशत्व। प्राणासी 
उलथावें तयावरी ॥५॥ सहस्त्रदळीं ब्रह्मरंध शोभतसे 
निळें । प्रकाशाचे उमाळे जेथें असती ॥६॥ ज्ञानदेव 
म्हणे ऐका प्राणायाम। या अभंगीं निःसीम अर्थ 
झाला ॥७॥ 

८०८. ओटपीठ डोंगरीं गाय एक वसे। क्षीर 
सेवितसे निजयोगी॥१॥ धाले पूर्णपदीं समान 
लक्षिती। क्षुधा चाड चित्तीं नाहीं नाहीं॥२॥ 
थुवांतरीं लक्ष लाऊनी बेसा ध्यानीं, ऐक्यासी 


उजळली माझी काया॥३॥ 

८१९०. आकाशीं मळा लाविला बा एक। 
वांझेचें बाळक शिंपीतसे॥१॥ अग्रीकुंड मनें 
बाळकें निर्मिले। प्रत्ययासी देखिले मीया 
लागीं ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे उफराटें पहातां। सर्व 
सौख्यदाता निवृत्ति एक॥३॥ 

८११. पहा त्रिभुवनीं न दिसे बाइये | नयनांजनीं 
पाहें आत्मरूप॥ १॥ मन बुद्धि चित्त अंतःकरण 
जाण। या वेगळें निर्वाण ब्रह्म तेंचि॥२॥ 
ज्ञानदेवा ब्रह्म लाधलें अवचटें। उन्मनीचा घांट 
चढतांची ॥३॥ 

८९२. आत्मज्ञान जया न देखा निजदृष्टी । तया 
नरा गोष्टी करूं नये॥१॥ तूर्यारूपें जाण प्रभा 
हे निःसिम। तया परत राम असे बापा॥२॥ 
ज्ञानदेवा गुज दाविलें गुरूनें। मनें अनन्यें 
कल्पीतांची ॥३॥ 

८१३. आत्मा एक बाई स्थिरचरव्यापक । सृष्टी 
तेसी देख एकलीच॥१॥ पंचमहाभूते व्यापूनी 
निराळा । सौंदर्य पुतळा काळाबाई ॥२॥ ज्ञानदेव 
ध्यान धरिले पुढती। त्रैलोक्याची बस्ती असे 
जेथें॥३॥ 

८१४. अकारी अर्धमात्रा कवण रीति दिसे। 
उकारीही. घसे कवणे परी ॥१॥ मकारी संयुक्त 
झाली कैशापरी। अर्धमात्रेवरी अर्धमात्रा॥२॥ 
अर्धमात्रेचा अर्थ अवचटची दिसे। गुरुगम्य 
सोय जाणती पैं॥३॥ ज्ञानदेवे अर्थ शोधुनी 
घेतला । महाशून्यीं संचला निवृत्तीराज॥४॥ 

८१५. शून्य हे चार महा शून्य दिसतसें। 
निजरंग वसे सर्व त्यांत ॥१॥ ऐसा रंग जया 


उन्मनी होऊनी रहा॥३॥ ज्ञानदेव नमितो आदी | लाधतांचि पाही। मनाची ही सोड हारपली॥२॥ 


१९६ श्रीसकलसंतवाणी 


ज्ञानदेवाचा बोल बोलण्याचे रूप। निवृत्तिस्वरूप | ठायीं ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तिप्रसादें। स्वरूपाच्या 
सर्वत्र हें ॥३॥ विनोदें बोलिलें हें॥४॥ 

८९६. शून्याचें जें बीज योगीयांचें गुज । ८२९. गगनमंडळीं नारी सुकुमार दिसे । तिन्ही 
स्वानंदाचें निज ब्रह्म रया ॥१॥ त्रिगुण त्रिविध लोक वसे तिचे उदरीं ॥१९॥ परादी वाचा तन्मय 
तो सच्चिदानंद । शब्दाचा अनुवाद नसे जेथें ॥२॥ | ते झाली। साक्षीत्वासी आली ब्रह्मरंध्री॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे सद्गुरु जाणती । इतरांची वृत्ति | ज्ञानदेव म्हणे नयनांतील ज्योती । पाहातां वृत्ति 





चालेचीना ॥३॥ 

८१७. ऐसा योगीराज देखिता अवचट । उन्मनी 
लंपट रात्रंदिवस ॥९१॥ सत्रावीची शिव टाकुनी 
राहिला। पहाण्यातीत झाला सर्वाठायीं॥२॥ 
असिपदीं आनंद प्रियरूप जाण । ध्यानाचें कारण 
जेथें नाहीं ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे ऐसा योगीराणा। 
तयाचीया चरणा प्रणिपात ॥४॥ 

८१८. एका एक गुज बोलतों निर्वाण। 
निवृत्ति चरण आठऊनी॥१॥ अर्थमात्राक्षरीं 
अक्षरें पाहाती। अनाक्षस परती बाईयानो॥२॥ 
रज तम सत्व याहुनी निराळी। लक्षाही वेगळी 
निवृत्ति जाणे॥३॥ ध्येय ध्याता ध्यान परता 
जिचा खेळ ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान याची साक्ष॥४॥ 
सत्‌्चित्‌आनंद ब्रह्मा हरी हर। तेही जिचा पार 
नेणविती ॥५॥ सलोकता मुक्ती आदी तिन्ही 
वर। वसतें जें घर योगीयांचें ॥६॥ त्वंपद तत्पद 
असिपदाचा रंग। त्याचा अंतरंग देखा बाईयानो ॥७॥ 
निवृत्ति सोपान मुक्ताबाईची खुण । ज्ञानदेव साधन 
बोलीले हे॥८॥ 

८१९९. उन्मनी संयोगें गोसावी विराजे । चहूं 
देहाचे ओझें निवारोनी॥९॥ सोहमस्मीचे छंदे 
परिपूर्ण। विज्ञान हे खुण जेथें नाहीं॥२॥ 
चंद्रसूर्याहुनी तेज तें आगळें । अव्यक्ते व्यापिलें 
अनुभवें ॥३॥ अनुभवाची खुण गुरुगम्य जाणती । 
ज्ञानदेवे विनंति हेचि केली॥४॥ 

८२०. नयनाचें अंजन मनाचें रंजन। ठसा 
हा साधन बाईयानो ॥९॥ अकार अक्षर अक्षरीं 
हारपे । अनुभवाच्या मापें मोजूं बापा ॥२॥ बिंदूचें 
जें मूळ प्रणवाचें फळ। योगियाचें खेळ तेच 


हरे विषयांचीं ॥३॥ 

८२२. वर मुळें शेंडा खालीं दिसे बानो । प्रपंची 
रानोरान वृक्ष बारे॥ १ ॥ त्रिगुणाच्या शाखा उपशाखा 
बहुत। नाना याती येत पत्रें ज्यास ॥२॥ पक्क फळ 
अहं सोहं गोडी त्याची । सेवितां जीवाची आस 
पूरे ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे वृक्ष परिपूर्ण झाला । बीज 
रूढला जाणीवेचा ॥४॥ 

८२३. धांवत धांबत आलों नयनांजनीं। प्रकाश 
दिनमणी उणा वाटे॥१॥ निशी दिवस दोम्हीं 
नाहीं जेथ बारे। अर्धमात्रेवरी लक्ष ठेवीं॥२॥ 
अक्षय अक्षर क्षरविरंहीत साजे। जझञानाचें जें 
ओझें . चालेचीना ॥३॥ ज्ञानदेव चक्षु झाला 
परेवरी । यापरती बरोबरी नाहीं बापा॥४॥ 

८२४. अंजनाचें अंजन सदोदीत पाहिलें । 
पाहाणें होऊनी ठेलें सर्वाठायीं ॥१॥ आतां 
बोलाबोली नको बा आणिक | बिंदु तो निःशंक 
ब्रह्म रया॥२॥ अनुहात उन्मनी म्हणोनी व्यर्थ 
काय। मुखीं धरी सोय ब्रह्मरंधी ॥३॥ ज्ञानदेव 
म्हणे न बोले आणिक। डोळीयांची बाल 
'पाहतांची ॥४॥ 

८२५. अकार उकार मकार ओंकार । प्रणव 
हा साकार सुरेख रे॥९॥ सुरामात्र मसार योगी 
ध्याती देहीं। निरंजन पाहीं ब्रह्म तेची ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे देह झालें देव। प्रणवची शिव 
अनुभवें॥३॥ 

८२६. पाणियाचें मोतीं ज्योती बसे जेथ । 
महाकारण साद्यंत पाहा तुह्यीं॥९॥ जागृति 
स्वप्न सुषुप्ति जेथें उद्धव तीचा। योगी सम 
ज्याचा अधिकारी ॥२॥ गोल्हाटाचे मुळीं ज्ञानदेव 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


११७ 


पराऊणापाफप्री ाीफीफफाफाफाफफफकफीफाफफफकफकपफफफफकफफफफककफफफकफफफफफकफफकफफफफफफफकफफफाफफफफफफफ पापाचा पाता यीतराकाप्रीफकाीफकी 
४४" 0))0)ी0]२)ी?ी)?0ीी00ी000000ी0ी0ी 0ीही ी 0 शी शी ती १ १) १? १) १ १” शी शणणी 0 शशश ततक तीनी स स स र य क क को आ की मी जा नी मी ओली ीची ची ळय ली 


बैसला । सहस्त्रदळीं शोभला काळा बाई॥३॥ 

८२७. सकार हकारीं नाडी दिसती कैशा । 
उलटल्या दशदिशा अमुपचि॥ १॥ सूक्ष्म मूळ सर्व 
बीजाचा उद्धव। हाची अनुभव देहामध्यें॥२॥ 
समान जैसा अर्क स्थिरचर एकला । आत्मा हा 
संचला तेशा परि॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे याहुनी 
आणिक | बोलाचें कवतुक जेथ नाहीं॥४॥ 

८२८. दिव्यरूप चक्षु केशापरि झाला । ठसा 
हा उमटला कवण्यापरी ॥१॥ चहुं देहांचा वर्ण 
अवर्ण देखिलें। विश्व म्यां पाहिलें तयामध्ये ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे सर्वाचे जें मूळ। सत्राबी केवळ 
शुद्धरूप॥३॥ 

८२९. काळा पुरुष तो हा गगनांत जो 
नांदे। अनुभवाच्या भेदें भेदला जो॥१॥ भेदून 
अभेद अभेदूनी भेद। सच्चिदानंद जेथ नाहीं ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे तेथें अक्षय राहिला। आत्मा म्यां 
पाहिला या दृष्टिसी॥३॥ 

८३०. विश्व ब्रह्म भासे ऐक्य येतां देहीं। 
अनुहातीं पाहीं अपार नाद॥१॥ देखिला परी 
संयोगें व्यापला । विश्व तरीच झाला बाईयानो ॥२॥ 
पिंड ब्रह्मांडाचा विस्तार विस्तारला । माझा मीच 
झाला कोणपरी ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे या अर्थाची 
सोय। धरी माझी माय मुक्ताबाई ॥४॥ 

८३९. गुजगुजीत रूप सावळे सगुण। 
अनुभवितां मन वेडें होय॥१॥ भ्रमर गुंफा 
ब्रह्मरंध्र तें सुरेख। पाहतां कवतुक त्रेलोकीं ॥२॥ 
आनंद स्वरूप प्रसिद्ध देखिलें। निजरूप संचलें 
सर्वा ठायीं ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे या सुखाची 
गोडी। अनुभवाची आवडी सेवीं रया॥४॥ 

८३२. सहस्त्र दळ बिंदु त्यांत तेज दिसे। तें 
हो काय ऐसें सांगा मज॥९१॥ जेथ नाम रूप 
वर्ण नाहीं बारे। तें हें रूप बारे चेतन्य बा॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे अनुभवाची खूण। जाणे तो सुजाण 
अनुभविया॥३॥ 

८३३. कोणाचे हें रूप देह हा कोणाचा । 


आत्माराम साचा सर्व जाणे॥१॥ मीतूं हा विचार 
विवेकें शोधावा | गोविंद हा ध्यावा याच देहीं ॥२॥ 
ध्येये ध्याता ध्यान त्रिपुटीं वेगळां। सहस्त्रदळीं 
उगवला सूर्य जैसा ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे नयनांतील 
रूप। या नांब चित्‌पद तुम्ही जाणा ॥४॥ 

८३४. डोळियांत डोळा काळियांत काळा । 
देखण्या निराळा निळारूप॥ १॥ ब्रह्म तत्व जाणे 
ज्योतिरूपें सगळा । ज्योतीही वेगळा ज्योती वसे॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे देवा ऐसी ज्योती । अर्थमात्रा उत्पत्ति 
सर्वाजीबां॥३॥ 

८३५. सदगुरु निवृत्ति दिसतो घनदाट। 
सुषुप्तीचा घांट वेधतांची ॥१॥ आत्मामाया शिव 
शक्तीचे हें रूप। दिसतें चिद्रु्प अविनाश॥२॥ 
ज्ञानदेव चढे ऐसी वाट देख। आकाशीं असे 
मुख तिचें कैसें॥३॥ 

८३६. परेचे शिखरावरी वस्ती माझी 
झाली । समरसें विराली मज माजी ॥ ९ ॥ आत्मदशे 
योगी लक्ष लाविती देहीं । ब्रह्मरंश्चु पाहीं सत्‌पद 
तें॥२॥ अणुरेणु शून्य गगना तेजें दिसे। निरंतर 
वसे निरंतर ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे वृत्ति सहस्रदळीं 
लावा । मसुरा मात्रा बरवा ध्यायी जाई ॥४॥ 

८३७. नासिकाचा प्राण कोणीं मार्गी येत । 
नाद दुमदुमित अनुहातीं ॥१॥ इडे पिंगळेचा ओघ 
सैरां दिसतसे। त्यावरी प्रकाशे आत्मतेज॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे अष्टांग योगीया। साधितो उपाया 
याची मार्गे॥३॥ 

८३८. प्रणवाचे भेद उकलावे देहांत । चंद्राची 
मी मात सांगतसे ॥१॥ सहस्त्र दळावरी तेज शुद्ध 
असे। त्या तेजे प्रकाशे चंद्र बापा ॥२॥ उन्मनीचे 
ध्यासें सहस्त्रदळ गाजे। पश्चिम मार्गी बीजें दोन 
असती ॥३॥ लक्ष लावी ज्ञानदेव एकलाची । शुद्ध 
ज्योती तोचि जाणे एक ॥४॥ 

८३९. मन हें लावा हें सालयीं निरुतें। 
सहस्त्रदळा वरुतें परे जवळी ॥१॥ अनुहात नाद 
ब्रह्मस्थानीं असे । तेथें रूप केसें सांगा मज॥२॥ 


११८ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फ्रफ़िकफफफफफफिफफफफाफफपाफफफरिकफफयफककफफफफफफफफपफकफाफाफपा पा फफफफफफफफिफाफकफपाकफफााफाफाापफापाताफाडाफातापाफकर्ाप्रीफफर्ा 


ज्ञानदेव म्हणे स्वरूप जो जाणे। त्यासी शरण | ज्ञानदेब म्हणे हाची कौं रे प्रणव। यापरता 


होणें अनन्य भावें ॥३॥ 

८४०. महावाक्‍यार्थ तें शून्य कैसें बापा । 
सत्वर नयनीं पहा आत्मप्रभा॥१॥ प्रभा शीत 
उष्ण दोहीचेही सार। प्रणव हा सारासार आरुता 
रया ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे सोपानातें ऐसें । निराकार 
असे अकारेसी ॥३॥ 

८४९. दशमद्वार अग्रशून्य सूक्ष्म गगनीं । जेथ 
आसे उन्मनी निखिल रूपे ॥ १॥ द्विविध भाग पिंडी 
द्वरिविध ब्रह्मांडी। या तीं पडीपाडीं ब्रह्मरंध्रीं ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे शून्यांतील रूप । अनंत ब्रह्मांणे जेथ 
आहाती ॥३॥ 

८४२. जडांतील शुद्धांश कोतुकें रिघाला। 
निवृत्तीने दाविला कृपा करूनी ॥१॥ अनुहात भेद 
दाविला कृपनें । सर्व हें चैतन्य गमलें तेव्हां ॥२॥ 
ज्ञानदेव नमनीं निवृत्तीचे पदी । आनंद ब्रह्मपदीं 
एक झाला ॥३॥ 

८४३. नवा आंत ओवरी  औओठवपिठा 
जवळी । शून्यातीत काळी सुकुमार॥१॥ अंगुष्ट 
पर्वार्ध मसुरा मात्र दीर्घ। उन्मनीचा मार्ग तेच 
ठायीं ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे पर्वार्धातील नीर। सर्व 
हें साचार विश्व दिसे ॥३॥ 

८४४. भरुवामध्यें तेज चंद्रसूर्यविरहित । आदी 
मध्य अंत संचलेंसे॥१॥ तुर्यारुपें ते सुषुय्ना 
प्रकाशली। नवबविध अमृतजळीं तया तेजा॥२॥ 


अनुभव नाहीं नाहीं ॥३॥ 

८४१७. प्रणवासी रूप नाहीं कांही छाया । दशवे 
द्वारीं मूळमाया असे कीं रे॥९१॥ सहस्त्रदळीं वृत्ति 
लावितां नि:शंक । मनासीं भवासी ऐक्यता तेथें ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे या परतें नाहीं । बोलण्याची सोयी 
अनुभव जाणे ॥३॥ 

८४८. प्रणवच देह देह हा प्रणव । कल्पनेचा 
भाव कल्पूं नये॥१॥ अंजनाचें सार तेंच देह 
बा रे। आत्मा परिपूर्ण सारे पाहती ज्ञानी ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे प्रणब माझा पिता। अक्षर तेच 
माता याच भेदें॥३॥ 

८४९. पश्चिममार्ग बापा प्रणव को दे 
सांग । जेथें असे महालिंग तेजोमय ॥ ९॥ चंद्रांतील 
जल ते सत्राबी केवळ । नादबिंदा कल्होळ गर्भी 
झाला ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे देह हा दुर्लभ । त्रेलोकीं 
सुलभ भजनाचा ही॥३॥ 

८५०. प्रणवाचें आकाश असे सर्वाबरी। 
आकाशीं भरोवरी प्रणवाची ॥१॥ प्रणव जें गुहा 
क्रषि योगीयांचे । सर्वावरिष्ठा साचें वेद आज्ञा ॥२॥ 
एका वेदांत सिद्धांती प्रणव तो तत्वता । ज्ञानदेव 
बक्ता सांगतसे॥३॥ 

८५१. प्रणवाचें रूप कोणें देहें देखिलें। 
निवृत्तिने दाविले याच देहीं ॥१॥ सकार हकार 
तुर्या उन्मनी भेद। अभेदुनी भेद केले मज॥२॥ 


ज्ञानदेव बदे अष्टांग योग साध। पावाल ब्रह्मपद | ज्ञानदेव म्हणे प्रणवाची खोली । अक्षरीची बोली 


याचा भेद॥३॥ 
८४५. पश्चिम मार्गी खूण बीजें दोन साजिरीं। 


देह सार॥३॥ 
८५२. अमृताची क्षीर ब्रह्मांड भुवनीं । पाहाती 


अविनाश ओवरी योगीयांची ॥९॥ त्रिकूट श्रीहाट | त्रिभुबनीं नवल झालें ॥९॥ नाद विंदा भेटी झाली 

चंद्रसूर्य जाणा। पश्चिम मार्गी खूण याची की | कवण्या रीती । शुद्ध ब्रह्म ज्योती संचलीसे ॥२॥ 

रे॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे बीजे दोन बापा। पाहें | प्रकति पुरुष शिव शक्ती भेद। त्याचे शरीरीं 

आत्मरूपा तेथे बा रे॥३॥ द्ंद देह जाणा॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे पिंडीं शोध 
८४६. इडा वाम दक्षिणे पिंगला । दोहींत | घ्यावा । ब्रह्मांडी पाहावा ब्रह्म ठसा॥४॥ 

या कळा ब्रह्मस्थानीं ॥९॥ प्रणव सैरा बापा धांवे ८५३. प्रणवाची शक्ती शिव प्रणवची । क्षर 

अवघड वाटे। रीघा नवपाटे जीव जीवना॥२॥ | अक्षर साची प्रणव ते॥ १॥ त्रिकूट श्रीहाट गोल्हाट 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


११९ 


फरणाप्राफराफाफायाफापाफाकपफफाीफकपाी फीत फफकककफफकफफिफफफफाीपाीफीफिफककापफककफफकफफफफाफफकफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफपफफफफफ 
------(-((२२२-<२२_-><३३<<:३--द-:ॅ:३पपकफ्प्पपपापापाा 0 पपाटप८---------:-----------------.- 7 1-2 या 


ब्रह्मरंध्र । प्रणव निरंतर ऐक्य झाला ॥२॥ ज्ञानदेव 
आपण प्रणव झाला आधीं। ध्याता ब्रह्मपदीं 
प्रणवची ॥३॥ 

८५४. स्थावर जंगम प्रणव प्रसवला । आत्मा 
स्वय संचला प्रणवा ठायीं ॥ ९ ॥ अवस्था भुक्ती मुक्ती 
प्रणवची जन्मता । अर्धमातूके परता प्रणवची ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे प्रणवाचे ठायीं । प्रणवीं प्रणव पाहीं 
निराळा तो॥३॥ 

८५५. शिवशक्तीचा भेद अर्धनारी पुरुष । याचा 
हा सौरस आणा चित्ता ॥९॥ जागृति स्थूळ तुर्या 
महाकारण। हेचि कौर खुण तुझे ठायीं॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे कैसे हें जाणिजे। देही नाद गाजे 
परेवरी ॥३॥ 

८५६. निळावर्ण ब्रह्मरंध्र येकनिकें। पहा 
माझे सखे भाविक हो॥१॥ उन्मनि सदैव वसे 
अक्षय पंथें। लाउनियां चित्त तया ठायीं॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे यापरत्ती खूण। नाहीं ऐसी आण 
वाहातसें ॥३॥ 

८५७. आकाश हें असें माझें शिर बापा । कर्ण 
दिशा चिद्रूपा नाद उठती ॥१॥ आधारापासूनी 
सहस्त्रदळावरी । नि:शब्द निरंतरी नारी एक ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे अनुभव ऐसा जेथें । तोचि जीवन्मुक्त 
संत योगी ॥३॥ 

८५८. अग्रीचे पोटीं पुरुष उद्धवला 
अवचट । सत्राबी लंपट निशिदिनीं ॥९॥ आधार 
नाहीं जेथ निराधार वर्तती। निराधार न म्हणती 
आपणा लागीं॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृतीने 
दाविलें। या नयनीं पाहिलें अविनाश ॥३॥ 

८५९. सत्रावीचे गांबी शून्याचा विस्तार । प्रणव 
निराकार सदैव असे ॥१॥ पश्चिम पूर्व असे शुक्‍ल 
कृष्ण नारी । दैवी आणि आसुरी वेगें शोधा॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे अर्धमात्र कोणती। मसुरा मात्रा 
आहे ती दोन्ही भाव ॥३॥ 

८६०. सहस्त्रदळ साजिरें नयनाचे शेजारी । अर्ध 


कौं नाद ३कारीं। देवीं निरंतर प्रणवीं पहा ॥२॥ 
मकार अर्धमात्रा शून्याचा निश्चय। आत्मा एक 
असे स्वयें रया॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे कैवल्याचा 
दाता। कोण पत्री हे कविता नाहीं ऐसी ॥४॥ 

८६९. स्थूलदेह सूक्ष्म कारण तिसरा देह। चौथा 
महाकारण देह ऐक बापा॥१॥ औट पीठाचे दरी 
कर्पूर वर्णावरी । शामाचे अंतरी महाकारण॥२॥ 
महाकारणीं आतुला लक्षाचा पुतळा । उन्मनी हे 
कळा देवी बरी॥३॥ सहस्त्रदळ तेंच कीं आन 
नाहीं ऐसें। महा तेज वसे ज्याचे आंत॥४॥ 
पश्चिम मार्ग तेथुनी ऊर्ध्व उंच गगनी । जेथें एक 
कामिनी एकलीच॥५॥ मार्ग नहीं तेथ कोणे 
रीती जावें। सुषग्रेवरी वळघावें सामर्थेसी ॥६॥ 
तेथूनी ऊर्ध्व छिद्र मुंगी नेत्रातुल्य। त्यांतून उडणें 
भले चपलत्वेंसी ॥७॥ जडतां वळंधितां बरी नारी 
आपण एक] रनानारी नपुंसक एक रूप॥८॥ 
ज्ञानदेव म्हणे जो उडनी जाय तेथ। परब्रह्मीचि 
मात तोचि जाणे॥९॥ 

८६२. सहस्त्रदळ ब्रह्मरंध एके नेत्री देखे। 
देखणा पारुखे ते ठायीं बा॥१॥ नादीं नाद भेद 
भेदुनी अभेद । पश्चिम मार्गी आनंद देखुनी राहें॥२॥ 
मन पवन निगम आगम सुरेख। आधार सहस्त्रदळ 
देख देहीं नयनीं ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे डोळां हा 
प्रणव । निवृत्तीने अनुभव मज दिधला॥४॥ 

८६३. सगुण देह बापा निर्गुण माझें शीर । हा 
तो भेदाकार केशापरी॥९१॥ दैवी आसुरी पूर्व 
पश्चिम मार्ग किरे। शून्यांतील सारे चराचर हें ॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे भेद ऐक गुरुपुत्रा। नयनीं अर्धमात्रा 
सर्व जन॥३॥ 

८६४. अनुहत ध्वनी वरि चंद्रमा वर्तुळ। तेजाचे 
उमाळे अनंत तेथें॥१॥ ब्रह्मशिखरीं निराळ्या 
मार्गावरी। अविनाश कर्णकुमारी एकलीच ॥२॥ 
तेथुनी महाद्वार उन्मनीचें वर्ता। त्यावरी चढता 
रीग नसें॥३॥ अणुचें जैं अग्र ऐसा तेथ 


मातृका अंतरी चिन्मय वस्तू ॥१॥ 3%कार नादीं | मार्ग, औटपीठीं सवेग जावें वरी॥४॥ पंचदेव 


१२० श्रीसकलसंतवाणी 


तेथें एकरूपां देखती। औटपीठीं वसती आरुते ८७१९. नयनांतील रूप जो हें देखे पुरुष। 
तेही ॥५ ॥ तयाचेही वर रश्मिअग्रामधुनी । शुद्ध ब्रह्म | त्याचे चरणीं वास असे माझा ॥१॥ नयनांतील 
निर्वाण असे तेथ ॥६॥ ज्ञानदेव म्हणे ब्रह्मांडींचा | ज्योती देखे गुह्मभावें। त्याचें स्वरूप भावें वंदावें 
अंत। नाही ऐसी मात बोलतसे॥७॥ गा॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे नयनांतील शून्य। देखे 
८६५. आत्माराम देखे सहस्त्रदळावरी । उन्मनी | तोची धन्य भाग्यवंत ॥ ३ ॥ 
हे पाहीं आरुते तेहीं ॥१॥ चक्षुचे अंतरी चक्षु ८७२. डोळा माझा बाप त्रिभुवना परता । जो 
देखे पूर्ण। हेचि कोरे खुण तुझें ठायीं॥२॥ मी | देखे मुक्तता तोचि लाहे॥१॥ जीव जंतु कृमी 
ब्रह्म सोई ज्ञानपद तें साजिरें। ते ठायीं निर्धारे । मुंगी नेत्रामध्यें । वास्तव्य गोविंदे केलें पाहा॥२॥ 
तुझा तूंचि॥३॥ बाप रखुमादेवीवरा तुझा तूं | ज्ञानदेवाचें बोल उघड निर्मळ। जान्हवीचें जळ 


आपण सर्व हें चैतन्य तुझे ठायीं ॥४॥ 

८६६. औटपीठातळीं तेज गुजगुजीत । चारी देह 
तेथ साक्ष पाहा॥१॥ अवस्था हे चारी संयोगची 
एक । शून्य जें निःशंक आत्मज्योती ॥२॥ ज्ञानदेवा 
बाई निवृत्ति वदविता। त्याचे चरणीं हीताहींत 
झालें ॥३॥ 

८६७. शून्याचें भुवनीं स्वरूप अविनाश । 
प्रणवीं पुरूष दिसतसे॥१॥ निळा रंग देखें 
सर्वाचे देखणीं। चैतन्य भुवनीं समरस॥२॥ 
ज्ञानदेवा ध्यान सच्चिदानंदाचें। सर्व ब्रह्म साचे 
येणें येथें ॥३॥ 

८६८. सत्व रज तम शुद्ध सत्व चौथा 
निर्गुणी गुणापरता बाईयानो ॥ १॥ स्थूळ देह सूक्ष्म 
कारणाचे वरी । महाकारण सरी चौथा देह॥२॥ 
कैवल्य देह तो ज्ञानदेवे पाहिला । पहाणें होऊनी 
ठेला चराचरी ॥३॥ , 

८६९. आत्मा पूर्णपणीं लक्ष सोहं स्मरणी । 
लक्षासी उन्मनी आणा बारे॥ १९ ॥ नरदेहाचें सार्थक 
सदगुरुचरणीं । महाकारणासरी चौथा देह॥२॥ 
झानदेव म्हणे सदगुरुकृपेचें। नित्यानित्य कृपें 
शोध करा॥३॥ 

८७०. स्वरूपाचे ध्यानीं निरंजन पाहिलें। 
डोळ्यानें दाबिलें चराचर ॥ १॥ आतां माझें नयन 
नयनीं रिघों पाहे । नयना नयनीं राहे नयनची ॥२॥ 
ज्ञानदेवा नयन निवृत्तिने दाविला। सर्वा ठायीं 
झाला डोळा एक ॥३॥ 


स्थिर वाहे ॥३॥ 

८७३. नयनाचे आंगणीं तुर्येचा प्रकाश । उन्मनी 
उल्हास तयावरी ॥१॥ श्वेत शाम कळा प्रकाश 
आगळा । स्वयंज्योति बाळा लक्ष लांबी॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे कैसे हे नयन। चैतन्याची शून्य 
आन नाहों॥३॥ 

८७४. रक्तवर्ण स्थूळ श्वेत हें सूक्ष्म । कारण 
तें श्‍याम ऐसें देखा ॥ ९॥ निळावर्ण देह महाकारण 
साजिरा । ज्योतीचा मोहरा अलक्ष लक्ष्मी॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे सर्व हें चैतन्य। मन हेंची धन्य 
धन्याचेनी ॥३॥ 

८७५. ओट पिठावरी निरंतर देश। तेथ मी 
जगदीश असे बाई ॥१९॥ त्रिकुटाचा फेरा टाकीला 
माघारा । अर्धमात्रेवर वरी गेलों॥२॥ अर्धनारी 
पुरुष एकरूप दीसे। तेची ब्रह्म ऐसें जाण 
बाई ॥३॥ ज्ञानदेवी शून्य नयनी देखिलें। सर्वत्रीं 
संचलें शून्य एक ॥४॥ 

८७६. ब्रह्मज्ञानी पुरुष तोचि ओळखावा । 
नयनांजनीं पाहावा ब्रह्मठसा॥१॥ देखतसे देहीं 
द्वैत भेदातीत। तोची धन्य संत माझे मनीं ॥२॥ 
त्याचे चरणोदकीं जान्हवी पवित्र। सहस््रदळावर 
लक्ष ज्याचें ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे ऐशा योगीयाला । 
देखतां तयाला नमन माझें ॥४॥ 

८७७.निशी दिवस दोघे लोपले तें ठायीं । 
निरंजन ते ठायीं लक्षुनी पाहा॥१॥ रवी शशी 
ज्याचें तेजें प्रकाशले। नवल म्यां देखिले एक 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग 


१२१९ 


परफाकफफफफफयाफफकफफफफकफेपफफफफफफफफफकफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफिफफफ प्राधापाफाफा्फाफफिाफफीफफकफफफफफफफ़फ 





तेथें ॥२॥ नारी पुरुष दोघे एक रूपें दिसती । देखणें 
'पारुखे तया ठायी ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे शिव तेचि 
शक्ती पाहातां व्यक्तीं व्यक्त नाहीं ॥४॥ 

८७८. चैतन्य तें दिसें उघडेया डोळां। 
नयनाचा सोहळा निवृत्ति जाणे ॥१॥ मसुरांतील 
सूक्ष्म अनुभवें दिसे। तेथ तेज असे कवण्या 
रीती ॥२॥ ज्ञानदेव म्हणे ऐसे तेथे तेज। असे 
गुजगुजीत निर्मळ तें॥३॥ 

८७९. आकाशाचे ठायीं चंद्र सूर्य तारा । 
सूक्ष्माचा फेरा सर्वा ठायीं ॥१॥ बिंदुस्थान तेथें 
ब्रह्मरंध्र ज्योती । तेथे योगी बसती दिवस रात्र॥२॥ 
ज्ञानदेव म्हणे सर्वची हें शून्य। वस्तु परी पूर्ण 
सर्वाठायीं ॥३॥ 

८८०. अखंड तमासा डोळा देख निका। 
काळा निळा परिवा बाईयानो ॥ ९१॥ सदोदीत नयनीं 
नयन हारपे। निळ्याचे स्वरूपें मनीं बसो॥२॥ 
अकरा वेगळें नाहीं बा आणिक । माझे नेत्री देख 
शुद्ध ज्योती ॥३॥ ज्ञानोबाची वाणी पूर्ण रूपी 
घ्यावी । देहींच पाहावी आत्मज्योती ॥४॥ 

८८१. शून्याचा उद्भव सांगतों या बोला । 
ओटपिठीं वहिला सूक्ष्म मार्ग॥ १॥ मनपुराचे बरी 
द्वादश आंगुळें। तयावरी गेले अव्हाटेने॥२॥ 
आतां तया सदनीं उफराटें मार्गे। वळंघिता 
सवेग पश्चिम पंथीं ॥३॥ पश्चिमपंथीं नाडी घोष 
वाहे जीचा। तेथुन ध्वनीचा विस्तार गा॥४॥ 
ध्वनीचेंही वरी शुद्ध तेज असे। चंद्रमा प्रकाशे 
तेच ठायीं ॥५॥ चंद्राचे वरी एक निराळाच 
मध्य । स्त्रियेचें निजबोधें निजरूप ॥६॥ निखिल जें 
तेज ज्याचेनी अमृत। जीववी देहोंत देह देव ॥७॥ 
औटापिठातळीं सर्व तें दीसे। सूर्य हा प्रकाशे 
तेच ठायीं ॥८॥ ज्ञानदेव म्हणे मज त्रिकुटाची 
गोडी । धरितां आवडी ब्रह्म लाभे॥९॥ 

८८२. आतां ओटपिठींचा मार्ग एक 
बाई । निशिदिनीं पाहीं शोध करा ॥९॥ ओटहात 
प्रमाण सत्य कों हें जाण । त्यांतील जें स्थान ऐकें 


एक ॥२॥ महालिंग स्थान टाळू एके संधीं। तेथें 
एक सिद्धि तेजोमय ॥३॥ मार्ग तेथ परतले 
दोहीं भागीं। पश्चिमी महालिंगी मार्ग ऐसा॥४॥ 
सत्रावीचे शिखरीं मार्ग एक गेला। तो म्यां 
देखियेला याच देहीं ॥५॥ महालिंगीं मार्ग अंत 
नाहीं ज्याचा । शोध करितां वाचा कुंठीतची ॥६॥ 
ज्ञानदेव म्हणे हा विचार पाहा। जाणता दाविता 
विरळा एक ॥७॥ 

८८३. आकाशाचे अंतीं प्रणवाचें गुज । निरंजन 
बीज साधूं पाहाती ॥१॥ सद्रूप चिद्रूप अद्वय एक 
कळा। संसारीं वाहिला निर्विकार॥२॥ प्रणवीं 
बीज अणुरेणु आंत। दशमद्वाराची मात अपूर्व बा 
रे॥३॥ बापरखुमादेवी प्रणव निखिळ। शब्दाचें 
पाल्हाळ प्रणवीं रीघे॥४॥ 

८८४. आत्माराम नयनीं निरखुनी देखिला । 
निळा रंग ओतीला आदी अंती॥१॥ गोल्हाट 
त्रिकूट ब्रह्मरंश्रीं वस्तु। तुर्येची ऐसी मातु याच 
ज्ञानें ॥ २॥ ज्ञानदेव म्हणे सर्वा अंतरीं तुर्या । निवृत्ती 
योगी वेगीं गुज बोले॥३॥ 

८८५. तुर्येमध्यें माझा अखंड रहीवास । निवृत्ति 
म्हणे अविनाश तूर्या करी ॥ १॥ स्थुळदेह निमतां 
सूक्ष्म उरतां। कारणीं हारपतां कैसें झाले॥२॥ 
झ्ञानदेव म्हणे महाकारणीं नांदे। निवृत्तीने आनंदे 
दाखविलें तें॥३॥ 

८८६. शास्त्रार्थाची वाणी निरंजनी दीसे। 
औटपिठीं बसे निर्विकार॥१॥ अहं सोहं मग 
3%काराचे देठीं। अहंतेचे शेवटीं सोहं वस्तू॥ २॥ 
सोहं वस्तु निळी अहं गेलीया। आनंद झालीया 
महाकरणीं ॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे निवृत्तीची आण या 
वेगळी खूण आणिक नाहीं ॥४॥ 

८८७. मीच माझा डोळा मीच शून्यांत 
निळा । माझा मी वेगळा तयामध्यें ॥९॥ उफराटी 
दृष्टी लावितां नयनीं। ते दृष्टीची वाणी किंचित 
ऐका॥२॥ उफराटी दृष्टि देखे उन्मनीबरी । तेव्हां 
निर्विकारी मीच मग॥ ३ ॥ ज्ञानदेव म्हणे देहा डोळां 


१२२ 


श्रीसकलसंतवाणी 


फिफफफफपयापाफपफफाीफीफाकफपा कड फक डीपी ता डापापापाफफेफीकीयाीयाीयापाीतापाीफपाफीपाीफाफाफपापायापाधाताणाचाफाफापाीफााााणापाी पा पाी ली ता यापा काप्रीपाीफराीफाफाीफापफाकाफ्िकफीक 


दिठी । पाहातां सर्व सृष्टि निवृत्ती एका॥४॥ 


कर्मेवीण सौरी झाले आले संतापाशीं। ज्ञान 


८८८. सत्व रज तम त्रिगुण तें ब्रह्म। | डौर घेऊनि करीं लिंग देह नाशी॥२॥ रांडव 


अर्धमात्रा निःसीम अं कार हा॥९॥ सहज हा 
प्रणव सर्वातीत साजे॥ मीपणास तेथ ठाव 
नाहीं ॥२॥ अक्षर कूटस्थ सर्वातीत असे। अक्षर 
अविनाश ऐसें जाणा॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे सर्वाचे 
शेवटीं। अविनाश दृष्टी असे कीं रे॥४॥ 
८८९. तूर्या तें महाकारण नाहीं नाहीं 
जेथें। दर्शनाचे मतें माझा मीच ॥१॥ गोल्हाट 
त्रिकूट श्रीहाटातीत। महाकारणाची मात जेथ 
नाहीं ॥२॥ क्षर अक्षर अनाक्षर नाहीं। कूटस्थ 


राहूं नका बाई पाहुनि करा वर। तेचि तुम्ही 
सुखी व्हाल आह्यव मरण बर॥३॥ रांडावा 
ज्या ज्या मरती बाई त्यासी नाना योनी। स्वामी 
करूनि सुखी होई खुंटती येणीं जाणीं ॥४॥ 
निवृत्तीप्रसादें ज्ञानदेव बोले। स्वामी करूनी 
सुखी होई निजानंदीं डोले॥५॥ 

८९४. कैसे बोटानें दाखवूं तुला । पाहे अनुभव 
गुरूच्या मुला। नको सोडूं देठीच्यां मुळा । सोडी 
अंजुळी आपुल्या कुलारे॥१॥ ज्या ठायीं चळना 


सर्वही प्रसबला॥३॥ ज्ञानदेव म्हणे ऐसे हें | ढळ। विश्व जयाचे सत्तेने खेळ । अणुरेणु व्यापक 


पाहातां। निवृत्तीनें तत्वता कथनी केली ॥४॥ 


सकळ] तेथें चळ ना अचळरे॥२॥ जेथें डोळिया 


८९०. सुनीळ जें ब्रह्म बिंब सत्रावीचें। विश्वरूप । दृष्टि पुरेना । तेथें वृत्तीचे कांही चालेना । तेथें 
चैतन्य महाकारणीं ॥ ९॥ ब्रह्मज्योतीचिये प्रकाशे बुद्धीचा रीघ होईना। तेथें मनाची धांव पुरेना 
करुनी। देखे त्रिभुवनीं एक वस्तु ॥२॥ ज्ञानदेव | गा॥३॥ काय पहाशी तूं भोंबतें। येतां जातां 


म्हणे ज्यीतीची जे ज्योती । ब्रह्मरंश्री वस्ती 
परमात्मयाची ॥३॥ 

८९१. महा तेजा आंत बिंदू कोणे परी । उष्ण 
तेजा माझारीं साक्ष पाहा ॥१॥ कुंडलनी उर्ध्वमुखें 
अग्नी सोडी। तयाची हे जोडी संत जना॥२॥ 
ज्ञानेश्वर म्हणे आत्मयातें जाणे । सुनिळ अनुभवणें 
निवृत्ती पाहा॥३॥ 

८९२. ऐका हा शेवट अभंगमाळा झाली । तूर्या 
हेच आली प्रत्यया गा॥१॥ तूर्या तेचि उन्मनी 


जवळी असते तुझ्या पायाखालीं तुडवतें । तुझ्या 
डोळ्यामध्ये दिसतें गा ॥४॥ ही खुण त्वां ओळखुनी 
घ्यावी । गुरुपुत्रा जाउनी पुसावी । तो नेऊनी तुला 
दाखवी । सोय सांगितली ज्ञानदेवी गा॥५॥ 
८९५. जोहार माय बाप जोहार । मी कृष्णाजी 
घरंचा पाडेवार। त्याचे घरांतला सर्व कारभार । 
माझे शिरावर की जी माय बाप॥१॥ कामाजी 
बाजी हुद्देदार। तेणें रयतेचा केला मार। रयत फार 
नागविली की जी माय बाप॥२॥ क्रोधाजी बाबा 


क्षर तें अक्षर । निर्गुण साकार ऐसें देखा॥२॥ देह | शेखदार झाले । त्याजकडे हुजूरचें काम आलें । तेणें 
तें विदेह महाकारण ब्रह्म । हें निश्चयाचें वर्म ऐसें | कामाजीचें छळण केलें कौ जी माय बाप॥३॥ 
जाणा ॥३॥ कनक तेंची नग समुद्र तरंगीं। देह | मनाजी बाजीं यानें फितुर केला। तेणें करूनि 
हा सर्वांगी ब्रह्म जाणा ॥४॥ अभंगा शेवट जाणे | मोठा बखेडा झाला । गांव सगळा नाशिला की 
निवृत्ति एक। त्यानें मज देख कृपा केली॥५॥ | जी मायबाप॥४॥ बुधाजी पाटील कायापूरचे । 
मूर्खासी हा बोध सांगों नये बापा । अभंग कृत्याचा | ममताईचे हाताखालचे। त्यांत जीवाजी भुलले 


लेश नसो हातीं ॥६॥ ज्ञानदेव म्हणे हें कृत्य हातां 
नये । माय देऊं नये कोणासही ॥७॥ 


की जी माय बाप॥५॥ या उभयतांचा विचार 
वागला । त्यामुळें आम्हांस राग आला । बुधाजी 


८९३. होय सौरी आतां उघडा घाली | आवरी आपल्या पोराला की जी माय बाप ॥६॥ 


माथा । परपुरुषीं रमल्या बाई त्याची पतित्रता ॥९॥ 


सद्गुरूचा मी पाडेवार। निवृत्तीशीं असे माझा 


श्रीज्ञानेश्वरांचे अभंग १२३ 


जोहार। ज्ञानदेवा सफळ संसार झाला कौ जी | मनोहरी हो करी कृपा। निजभक्ता करुणा करी 
माय बाप॥७॥ हो करी कृपा॥१॥ पंढरपुरीं राहिली। डोळा 

८९६. काय सांगू तूतें बाई। काय सांगू | पाहिली। संतें देखिली। वरूनी विठाई वरूनी 
तूतें ॥ ध्रु० ॥ जात होते यमुने पाणिया वातत भेतला | विठाई। सच्चिदानंद अंबाबाई हो करी कृपा। 
सावला । दोईवल तोपी मयुल पुछाची खांद्यावरी | उजळकुळ दीपा) बोध करी सोपा। येउनी 
कांबला ॥१॥ तेणें माझी केली तवाली मग मी | लवलाही येउनी लवलाही ॥ ध्रु. ॥ तुझा देव्हारा 
तिथुन पलाली। पलतां पलतां घसलून पलली। | मांडिला हो करी कृपा। चौक आसनीं कळस 
दोईची घागल फुतली॥२॥ माझे गुलघे फुतले ठेविला हो करी कृपा। प्रेम चांदवा वर दिधला 
मग मी ललत बथले। तिकुन आले शालंगपानी हो करी कृपा। ज्ञान गादी दिली बैसावया हो 
मला पोताशीं धलिलें ॥३॥ मला पोताशीं धलिलें | करी कृपा। बरी बैसविली आदी माया हो करी 
माझें समाधान केलें। निवृत्तीचे कृपें सुख हें | कृपा। काम क्रोध मदमत्सर दंभ अहंकार। त्याचे 


ज्ञानदेवा लाधले॥४॥ 

८९७. मन हें धालें मन हें धालें पूर्ण विठठुलचि 
झालें । अंतरबाह्य रंगुनि गेलें विठ्ठलची ॥९॥ विठ्ठल 
म्हणतां हरलें पाप पदरीं आलें पुण्य माप। धाला 
दिनाचा मायबाप विठ्ठलची॥२॥ विठ्ठल जळीं 
स्थळीं भरला ठाव कोठें नाहीं उरला। आज 
म्या दृष्टीनें पाहिला विठठलची॥३॥ ऐसा भाव 
धरुनी मनीं विठठल आणिला निजध्यानीं। अखंड 
बदो माझी वाणी विठठलची॥४॥ तो हा चंद्रभागे 
तीरा पुंडलिकें दिधला थारा । बापरखुमादेवीवरा 
जडले पायीं विठठलची॥५॥ 

८९८. हरिभक्त संत झाले हो अनेक । त्यामाजी 
निष्टंक कांही ऐक ॥१॥ शुक वामदेव शौनक 
नारद । अजामेळ प्रह्माद बिभीषण ॥२॥ ध्रुव पराशर 
व्यास पुंडलिक । अर्जुन वाल्मिक अंबरीष॥३॥ 
रुक्मांगद भीष्म बगदालभ्यसूत। सिभ्री हनुमंत 
परिक्षिती॥४॥ कश्यपादि अत्री गौतम वशिष्टट । 
भारद्वाज श्रेष्ठ माकंडेयो॥५॥ बळी कृपाचार्य 
इंद्र सूर्य चंद्र। ब्रह्माआदि रुद्र पूर्ण भक्त ॥६॥ 
सर्वांचा एक आहे मी किंकर। म्हणे ज्ञानेश्वर 
वैष्णवांसी ॥७॥ 

८९९. तूं विटेवरी सखये बाई हो करी 
कृपा। माझें मन लागो तुझ्या पायीं हो करी 
कृपा। तूं सावळे सुंदरी हो करी कृपा । लावण्य 


[ 14741 श्रीसकलसंतवाणी ( भाग 1 ) मराठी 5 


बळ फार।॥ सर्व सुख देई सर्व सुख देई॥२॥ 
शुक सनकादिक गोंधळी हो करी कृपा । नाचताती 
प्रेम कलोळीहो करी कृपा। उदे उदे शब्द 
आरोळी हो करी कृपा। पुढें पुंडलिक दिवटा 
हो करी कृपा। त्याने मार्ग दाविला निटा हो 
करी कृपा। आई दाविली मूळपीठा हो करी 
कृपा । बापरखुमादेवीवरू। सुख सागरु । त्याला 
नमस्कारु । सर्व सुख देई सर्व सुख देई॥३॥ 

९००. भगवद्गीता हेचि थोर । येणें चुके जन्म 
वेरझार। वैकुंठवासी निरंतर। भवसागर उतरेल ॥ ९॥ 
राम नाम सार धरी । तूंचि तारक सृष्टीवरी । त्याचेनि 
संगें निरंतर । भवसागर तरसील॥२॥ व्यर्थ प्रंपच 
टबाळ। येणें साधिली काळवेळ । नाम तुझें जन्म 
मूळ। हें केवळ परिसावें॥३॥ विक्राळ साधिलें 
नाम। दूर होतील विघ्न कर्म। साधितील धर्म 
नेम। हे पुरुषोत्तम बोलियले॥४॥ तंब अनुष्ठान 
सुगम। साधिले सर्व सिद्धि नेम। क्षेम असेल 
सर्व धर्म। सर्वकाळ फळले॥५॥ सानदेव कर्म 
अकर्ता। पावन झाला श्रीअनंता । सुखदुःखाचा हरी 
भोक्ता। सर्वकाळ आम्हा आला ॥६॥ 

९०१. व्यर्थ प्रपंच टवाळ। सार एक 
निर्मळ कृपा करी हरि कृपाळ। दीन दयाळ 
हरी माझा॥१॥ क्षमा शांति दया रूपी। तोचि 
तरेल स्वरूपीं। नामें तरलें महापापी । ऐसा ब्रह्मा 


श्स्ड 


श्रीसकलसंतवाणी 


फफफपफि फा फ२)॥्रोाफयााअफरीपाीपाीकफाफाफाडापाक्फफप्राफाफपाी फाीफी फा फी फा पराीफााफफाफपाफपाीपाीफाीपााापाधाीतापाफयापायाताफ्ाफापाफाफाफाडपाीयाफाफाफाकाफपाफाफाफकफफफफकफफ 


बोलिला ॥२॥ गीतेमाजी अर्जुनाशीं हरी सांगे साक्षी | देउन । साधुबोध नांदवी ॥५॥ गुरु मुक्तीचें मंडन । 


जैशी। जो रत होतसे हरिभक्तीशी। तो नेमेशी 
तरेल ॥३॥ ज्ञानदेव भाष्ये केले। गीता ज्ञान 
विस्तारले । भक्ति भाग्यवंती घेतलें । भाष्येंकरूनी 
गीतेच्या ॥४॥ 

९०२. गुरु हा संतकुळीचा राजा। गुरु 
हा प्राणविसांबा माझा। गुरूवीण देव दुजा। 
पाहातां नाहीं त्रिलोकीं॥१॥ गुरु हा सुखाचा 
सागर गुरु हा प्रेमाचा आगर। गुरु हा धेर्याचा 
डोंगर कदाकाळी डळमळीना॥२॥ गुरु 
वैराग्याचे मूळ। गुरु हा परब्रह्म केवळ। गुरु 
सोडवी तात्काळ। गांठ लिंगदेहाची ॥३॥ गुरु हा 
साधकाशीं साह्य । गुरु हा भक्तालागी माय | गुरु हा 
कामधेनु गाय । भक्ताघरीं दुभतसे ॥४॥ गुरु घाली 
ज्ञानांजन। गुरु दाखवी निज धन। गुरु सौभाग्य 


गुरु दुष्टाचें दंडन। गुरु पापाचें खंडन । नानापरी 
वारितसे ॥६॥ काया काशी गुरु उपदेशी । तारक 
मंत्र दिला आम्हाशीं । बापरखुमादेवीवराशी । ध्यान 
मानसी लागलें ॥७॥ 

९०३. कानोबा तुझी घोंगडी चांगली आम्हांसी 
कां दिली वांगली॥ ध्रु०॥ स्वगत सच्वचिदानंदें 
मिळोनि शुद्धसत्व गुण विणलीरे। षड्गुण गोंडे 
रत्नजडित तुज श्याम सुंदरा शोभलीरे॥१॥ काम कर्म 
अविद्या त्रिगुण पंचभुतांनी विणलीरे। रक्त रेत दुर्गधी 
जंतु नरक मुतानें भरलीरे॥२॥ षड्विकार षडूवैरी 
मिळोनि तापत्रयानें विणलीरे। नवाठायीं फाटुनी 
गेली ती त्वां आम्हांसि दिधलीरे॥३॥ क्रषि मुनि 
ध्यातां मुख नाम गातां संदेह वृत्ती विरलीरे। बाप- 
रखुमादेविवर विठ्ठले त्वत्पादी वृत्ति मुरलीरे॥४॥ 


श्रीज्ञानेश्वरांची गाथा समाप्त 


॥ पुंडलीक वरदे हरिविठ्ठल॥ 


ला“ ळत 
शं -०:/५१-५% ७०% ४७५ ५ /2://2:7८८/ 


[ 1474 ] 


